वर्षव | जानेवारी १९५४७ [अंकश्या 


"९ टॅ 
(_ “र वळ» 


आजच्या ध्येयसृष्टोंतील एक अंतरबिरोधे ., , __ प्रा, गोवन पाटील 
गुरु गोविन्दसिग . ी | | | श्री, म. वि, भिडे 


भारतांतील परकीय वसाहतींचा प्रश्न ी ढु श्री. ना. य. डोळे 
अमेरिकन समाजाची घटनाप्रियता . , , प्रा. श्री, वा, काळे 
भानवी प्रतिमा ब शिल्पकलेचीं मूल्यं ी » श्री. माधवराव बागल 
वीर बन्दा': रवीन्द्रनाथ ब सावरकर यांचीं काव्ये , प्रा. दे. अ. दाभोलकर 
माध्यमिक शिक्षणाची पुनघेटना . » श्री, ल. नी. छापेकर 
महात्मा गांधी : कांहीं आठबणी  , , ढे श्री. ज्ञा. उ. मांढरे 
सल्फा ओषधे : शोध व उपयोग . डे, चं. रा. तळपदे-श्री, का, झि. पाटील 
व्यक्तिस्वातंतर्याचा बिकास . | , , श्री. मा. प. मंगुदकर 


नोबेळ-पारितोषिक-विजेता श्वाइटूझर यांचें संस्कृतिविषयक तत्त्वज्ञान 
श्री. निसिम ईज्लेकीळ अनु० त. ती, लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
अमेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओ'नील 


किंमत १ रुपया 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


>) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वर्ष सातवें त. जानेवारी 
अंक चोथा ह 2) १९५४ 


संचालक : श्री, शुंकरराब देव 
सपाद्क-मडळ 
आचार्य शे. द. जावडेकर-आचाय स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. गोवधेन पारीख 
प्रा, वि. म. वेडेकर का. संपादक 


कककककककककककककककककककककककककककककाकककाककाका नर 
000000000000000000000000000009ककलकककककककककककककककककळा ०001001110 तरविनितीन्े ““' य 00000000000.0,060000,000.0.000.03300..5 


आजच्या आपल्या ध्येयसृष्टींतील एक अंतर्विरोधे प्रा. गोवर्धन पारीख -६,९ 
मानवी प्रतिमा आणि शिल्पकलेंतील मूल्ये श्री. माधवराव वागल ७-९ 
गुरु गोविन्द्सिंग श्री. म. वि. भिडे १०-१६ 
रवीन्द्रनाथ ब साबरकर यांचा ' वीर बन्दा प्रा. देवदत्त अ, दामोलकर १७-२० 
अमेरिकन समाजाची घटनाप्रियता प्रा, श्री, बा. काळे २१-२५ 
कायद्याची मदत ब सह्लागारमंडळें राजरत्न वा. वि. जोशी २६-२८ 
भारतांतील परकीय वसाहतींचा प्रश्न श्री. ना. य. डोळे २९-३३ 
महात्मा गांधी : कांहीं आठवणी श्री. ज्ञा. उ. मांढरे ३४-३६ 
माध्यमिक शिक्षणाची पुनघेटना श्री, ल. नी. छापेकर ३७-४९ 
सल्फा ओषधे : शोध, निर्मिति ब उपयोग डॉ. चं. रा. तळपदे व श्री, का. झि, पाटील ४२-४५ 
साम्राज्यवादी राष्ट्रं आणि उपासमार (पत्रव्यवहार) डॉ. रा. अ. करंदीकर ४५ 
भाषावार प्रांतरचना : एक महत्त्वाचें संस्मरणीय विवेचन ४६-४ट 
अवचित ये जाग मला -- ! न श्री. सूर्यकान्त खाण्डेकर शट 
व्यक्तिस्वातंञर्याच्या कल्पनेचा विकास श्री. मा. प. मंगुडकर ४९-५७ 
संध्याकाळचे -- ! श्री. शंकर रामाणी ५७ 
“ वृक्षाचेंहि पान हाले त्याची सत्ता !' श्री. घनड्यापरदास बिर्ला ५८ 
श्घाइट्झरचें संस्छृतिविषयक तत्त्वज्ञान श्री. निसिम ईझेकीळल अनु. त. ती. लक्ष्मणश्ञासत्री जोशी ५९-६४ 
चपला श्री. वी. ज. बोरकर न 
अमेरिकेचा भ्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनील ६५-६६ 
र्ह्स्य श्री. जनार्दन देशपांडे ६६ 


2२२ >" 222 4222>>2०००००००००सस्त कन कतकनकतेले अम 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हें मासिक श्री. म. द्या. खाठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा, वि. म. बेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रेथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें, 
पत्रव्यवद्दाराचा पत्ता : १ संपादकीय : क्रायेकारी संपादक, 'नबभारत मासिक', ९०६ शिवाजी- 

नगर, पुणें ४ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, €/0 प्राज्ञ प्रेस 
बाई ( उ. सातारा ) 


व, व रं क 
“णी ट्र 
तुउतूः % > फीत री 
> ५२.८७” येळ 
॥७"नवभारत 
८ र , > 
६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


|) १ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शू 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


“2222222222. > -2/”””” ५०८०८० 2५८८-०८-८८... 
पिंग 


अनुक्रमणिका 


“नवभारत? मासिक, जानेवारी १९७५९ 


७ 
-"्लेखक-परिचय-- 
[ खालीं दिलेल्या लेखकांशिवाय, या अंकांतील इतर लेखकांचा परिचय या वर्षां पूर्वी त्यांचे लेख आले 
त्या त्या वेळीं दिला आहे, -- का. सं. ]. 
श्री. माघबराव बागल-- कोल्हापूर येथील सुप्रसिद्ध कार्यकते, चित्रकला आणि साहित्य यांचे व्यासंगी, 
प्रा. गोबधेन पारीख-- मुंबई येथील “ रामनारायण रुईया कॉलेज? मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक. 
: नवभारत ? मासिकाचे एक संपादक, '“ महात्मा गांधी ? या पुस्तकाचे लेखक, 
ग्रा. श्री. बा. काळे एम्‌. ए. पीएच्‌ . डी.-- ( कोलंबिआ )- पुणें येथील स. प. कॉलेजमध्ये 
तत्त्व्वान आणि मानसक्ासत्रा या विषयांचे प्राथ्यापक, भारतीय मानस- 
शास्त्रसंस्था तसेंच अनेक अमेरिकन मानसक्ास्त्रसंस्था यांचे सदस्य, 
दिवाणबद्दादुर राजरत्न वा. वि. जोशी बी. :ए. एळूएळू. वी.-- ( पुणें) * कठिण कसोटी *, 
८ ओघळलेले मोती ? ( कादंबऱ्या ) , ' रेशमी चिमटे ?, * स्त्रियांचे हक व 
सुधारणा ?, “ जगण्याची कला व मजा ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, 
श्री. ना. य. डोळे एम्‌. ए.-- पुणें विद्यापीठाच्या “ राज्यशास्त्रा'च्या विभागांत “ रिसर्च फेलो. ? 
श्री. ज्ञानेश्वर उद्धव मांढरे-- ( पुणें ) श्रीगुलावराव महाराजांच्या समग्र ग्रंथांचे एक प्रकादाक, कै. 
न. चिं. केळकर यांच्या “ ज्ञानेश्वरी-सर्वस्व ? या पुस्तकाला यांनीं “ ज्ञाने- 
श्वरीसर्वस-पुरवणी ' म्हणून लिहिली आहे, 
श्री. ळ. नी. छापेकर एम्‌. ए. वी. टी.-- चाळिसगांव येथील प्राथमिक शिक्षकांच्या विद्या- 
ल्याचे माजी प्राचार्य, चाळिसगांवच्या आ. बं, हायस्कूलचे प्रमुख, “ स्मृति- 
सुगंध? ( साने गुरुजींच्या आठवणी ) याचे संपादक. पाठ्य पुस्तकांचे लेखक, 
डॉ. चं, रा. तळपदे एम्‌. एससी. पीएच्‌. डी.-- पुणें येथील फर्ग्युसन कोलिजमध्ये 
शास्त्राचे प्राध्यापक, 
श्री. का. झि. पाटील वी. एस्‌सी.-- पुणें विद्यापीठांत एम्‌. एस्‌्सीचा अभ्यास करीत आहेत. 
श्री. सूयेकान्त खाण्डेकर एम्‌. ए.-- कोल्हापूर येथीळ “ महाराणी लक्ष्मीवाई गर्ल्स हायस्कल'- 
मध्यें शिक्षक. कांहीं चित्रपटांतील गीतें यांनीं लिहिलेली असून वु 
हा काब्यसंग्रह प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे, न 
श्री. शंकर रामाणी-- नवा गोवा येथें पोतुगीज नेव्हिगेशन डिपार्टमेंटमध्ये अंडससेक्रेटरी, यांच्या कविता 
मराठी नियतकालिकांतून प्रसिद्ध होत असतात, 
श्री, निसिम ईझेकीळ एम्‌. ए.-- '[[पडकाल्त ॥९७९]॥४ ॑॑ [ताछ? चे उपसंपादक, 
अनेक देशी विदेशी मासिकांतून लेखन. मुंबईतील 1110816 
&1०ए] या नाटयसंघटनेचे एक संस्थापक, “॥ १11110 (० 018126” 
या नांवाने यांच्या आंग्ळ कवितांचा एक संग्रह नुकताच "01016 
ग 101288, लंडन यांनी प्रकाशित केला आहे. 
श्री. ज. श्री. देशपांडे बी. र. एढएळू. वी.--- बुलढाणा येथील प्रमुख वकील, यांनीं ईश्वरभक्तिपर 
कार्ये लिहिलीं असून तीं प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत. 


[बई येथील विट _. रर 
श्री बि. ज़ बोरकर पण भु य यं ल वबेल्सन कॉलेजम ध्य विद्यार्थी 
कि म डीड , 
>: जी क र र ट्र 
सस र्ट कुर व्‌ली 


रसायन- 


, त्यांचा 'सांवली? 


है न 
शन धि च »3५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "ण 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. गोबधेन पारीख 


आजच्या आपल्या ध्येयस्ष्टींतील एक अंतर्विरोध 


माणसें ज्यामुळें गुण्यागोविंदाने एकत्र राहूं शकतील, 
प्रसेकजण आपल्या इच्छेनुसार वागेळ आणि तरी 
देखील सर्व परस्परांशीं सहकार्य करू दाकतील असें 
राजकीय जीवन निर्माण करण्याचा मूलगामी प्रश्न 
आधुनिक लोकशाहीचा जनक रूसो यानें निर्माण केला 
आणि ' सामान्य इच्छे) (९16181 ए71]1 ) चे आधि- 
पत्य असें त्याचें त्यांन उत्तरहि दिलें. तथापि या सामान्य 
इच्छेचे स्वरूप प्रत्येकाच्या इच्छेहून मिन्न मानल्यामुळे 
आधुनिक लोकशाहीचा जनक हा आधुनिक हुकूमशाही- 
सचाहि जनक ठरला. सूसोचे उत्तर हें सामान्यतः 
धोक्याचें व त्याज्य समजलें जाते; परंतु रूसोचा प्रश्न 
मात्र अजूनहि कायम आहे. किंबहुना तो राज्यव्यवस्थे- 
इतकाच जुना प्रश्न असून प्रत्येक पिढीने तो आपा- 
पल्या परीने सोडविण्याचा प्रयत्न करावा असेंच त्याचे 
स्वरूप आहे; असेहि म्हणतां येईल. आजचीं राजकीय 
आंदोलने एका परीनें हाच प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न 
होत. 
लोकशाहीची मूल्ये 

आजच्या जगापुढील राजकीय प्रश्नाचे स्वरूप 
अनेक वेळां लोकशाही-विरुद्ध-ह॒कूम्याही अश्या स्वरू- 
पांत व्यक्त केलें जाते. ही मांडणी अगदी साधी 
कांहींशी खुळचटपणाची (11870७ ) आहे असें 
म्हणावे लागतें. लोकशाही हवी कीं हुकूमशाही अक्या 
प्रकारचा प्रश्न विचारणे म्हणजेच त्याचें उत्तर देणें होय 
असे समजलें जाते. हकूमशाहीपेक्षां लोकशाही चांगली 
हें सिद्ध करण्याचा खटाटोप वहशी अनावश्यकच 
म्हटला पाहिजे. आजचे हुकूमदाहादेखील आपल्या 
राज्यव्यवस्थेचें वर्णन “नवी?; खरीखुरी” 
८ जनतेची ? इत्यादि विदोषणे लावून कां होईना पण 
“ लोकशाही ” याच डाब्दानें करतात; यांतील ममाहि 
हेंच आहे. आजच्या राजकीय संकटाचे आणि ते ज्या 
संभाव्य अद्या भयानक कलहाच्या रूपानें सवानाच 
भेडसावीत आहे त्या कलहाचें यथार्थ आकलन होण्या- 


न. भा, १ 


अनुक्रमणिका 


साठीं यापेक्षां अधिक खोलवर विचार होण्याची गरज 
आहे. सवौर्चे हित प्रत्येकाच्या स्वहितप्रेरित स्वतंत्र 
प्रयत्नांतून साधावयाचें कीं त्याचें स्वरूप निश्चित करून 
ते जरूर पडल्यास सर्वावर लादावयाचें या दोन प्रवृत्तीं- 
मधील हा कलह आहे असेहि म्हटलें जाते. पण हेंहि 
म्हणणे फारसें समाधानकारक नाहीं. त्यामुळे कदाचित्‌ 
आजच्या कल्हप्रव्रत्त राजकीय शक्तींच्या स्वरूपाविषयी 
थोडाबहुत बोथ होऊं शकेल, तथापि त्यामुळे जे राज- 
कीय अरिष्ट येऊं पहात आहे त्याचें आणि त्यामागील 
कारणपरपेरेचें यथार्थ आकलन होऊं दकणार नाहीं. 
राज्यसंस्था ही मानवानें निर्माण केली असून ती आव- 
यक तेव्हां बदलण्याचा त्याला अधिकार आहे ही कल्पना 
आधुनिक लोकशाहीच्या जन्माला जवाबदार अद्ी 
मळभत कल्पना आहे. धर्माच्या वर्चेस्वापासून, विश्व- 
विषयक दृष्टिकोणापासून मुक्त झालेलें म्हणजेच पर्या 
यानें स्वायत्त झालेलें ऐहिक राज्य हें आजच्या सगळ्या- 
च राज्यव्यवस्थांच्या मुळाशीं आहे. तथापि आधुनिक 
हुकूमशाहीच्या वैचारिक भूमिकेकडे पाहिल्यास ही 
मुक्तता केवळ आमभासमय ठरते. ती यथाथ आणि 
टिकाऊ स्वरूपाची होण्यास लोकशाहींतील दुसरं मूलभूत 
तच््च जवाबदार होय. आणि तें म्हणजे माणूस हें साधन 
नसून मूल्य आहे हें तत्त्व होय. व्यक्ति हें ज्याप्रमाणे 
दैवी शक्तीच्या हातांतील खेळणे नाहीं, त्याचप्रमाण 
८ इतिहास ?, ' सामाजिक शाक्ती ? इत्यादींच्या हातांतील 
तें बाहलेंहि नाहीं. तात्पयं, माणूस हें साधन नसून 
मूल्य वा साध्य होय या दृष्टिकोणांतून स्वायत्त झाळे 
ल्या राज्यसंस्थेची होणारी उभारणी म्हणजे लोकद्याही 
होय. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाविष्रयीं आदर, मानवी 
स्वातंत्र्याचे प्राथमिक मूल्य, ज्ास्ते व शासित यांची 
एकता इत्यादि मूलभूत कल्पना या दृष्टिकोणांतूनच 
निघतात. लोकशाहींत अभिप्रेत असलेलें व्यक्तिस्वातंत्र्य 
हें नैतिक वतन आणि सूजनक्षीलता या दोहोंसहि 
पोषक टस्ते. लोकशाहीचे इष्टल्व आणि श्रेष्ठत्व हें अशा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
4 
ुमित्यते धर 
/ नवभारत ण 
शह षि ७५ 9१५ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी या 


र्ष“ 


दाता १ 


अ" 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्रकारें तिच्या नैतिकतेंत आहे, विवेकशीळता हा तिचा 
आधार असल्यामुळें मतभेद विरोध वरगेरेंची आवदय- 
कता व महत्त्व आणि हिंसात्मक मार्गाचा त्याग हा 
लोकशाहींत आपोआपच थेतो. व्यक्तिस्वातंत्र्याळा 
प्राथमिक मूल्य म्हणून मान्यता दिल्यामुळें सरंजामद्याहीं- 
तीळ सामाजिक स्थानपरत्वे निश्चित होणाऱ्या 
मानवी संवंधाऐेवजीं स्वतंत्र व्यक्तींचे विशिष्ट मर्यादें- 
तील स्वेच्छाजन्य संबंध हेच लोकशाही मान्य करते. 
कोणत्याहि बाह्य, असमत सत्तेपुढे वांकावें लागणे हें 
व्यक्तिमत्त्वाविषयींच्या आदराक्लीं विसंगत आहे. उलट, 
संघटित समाज म्हटला कीं या ना त्या स्वस्पांत सत्ता 
अपरिहाये आहे. म्हणन ही सत्ता लोकसत्ताच असली 
पाहिजे असा लोकशाहीचा आग्रह आहे 

लोकशाही कीं प्रतिनिधिशाही 


तथापि लोकशाहीच्या या तात्त्विक भमिकेस संस्था- 
त्मक स्वरूप प्राप्त होतांना लोकशाहीचा राजकीय घटक 
( 1६) जो मानवसमाज त्यांतील मोठ्या लोक- 
संख्येमुळे अडचण निर्माण झाली. प्रचंड लोकसंख्ये- 
च्या समाजांत सवीनीं एकत्र येऊन सामाजिक प्रश्नावर 
निणेय घेणें अदराक्यच ! यामुळें प्रतिनिधित्वाची कल्पना 
निघाली. आणि लोकसत्ता म्हणजे लोकप्रतिनिधिसत्ता, 
लोकराज्य म्हणजे लोकांना * जवाबदार ? असलेले राज्य 
असे समीकरण बनलें. लोकांनीं आपले प्रतिनिश्रि 
निवडून द्यावयाचे, या प्रतिनिधींनी विशिष्ट कालपर्यंत 
निर्णय घेण्याचें कार्य करावयाचें, त्यानंतर पुनः निवड 
णुका व्हावयाच्या-ही पद्धत तात्विक दृष्ट्या योग्य व इप 
नव्हे तर व्यावहारिक दृष्टया दाक्य व सोयीची म्हणन 
अस्तित्वांत आली, हें ध्यानांत घेणे जरूर आहे. लोक- 
शाहीचें हें व्यावहारिक स्वरूप इतकें रूढ व मान्य 
झाल्यासारखे आहे कीं त्यामुळें अनेकांची प्रतिनिधि- 
सत्तेवांचून लोकत्लाही संभवते यावद्दल विचार कर- 
ण्याची देखील तयारी असत नाहीं. उलट, ज्या काळांत 
प्रतिनिधिसत्ता अस्तित्वांत आली, त्या काळांत तिच्या 
सदोपपणाविंपयीं कितीतरी अधिक जाणीव आढळते 
तथापि, आजचा खरा प्रश्न प्रतिनिधिसत्तेंतीळ तांत्रिक 
अडचणी किंवा दोपाविषयींचा नसून तिच्या स्वरूपांतील 
घोक्याविषरयींचा आहे; आणि हा धोका म्हणजे त्या 
स्वरूपासुळें निर्माण झालेली सत्तेच्या केंद्रीकरणाची 
शक्यता हा होय. स्सोनें तर प्रतिनिधिसत्ता म्हणजे 


अनुक्रमणिका 


गुलामगिरीच होय असें म्हटळें आहे. तथापि त्या 
टीकेंतील अतिरंजितपणा टाकून दिला तरी त्यामुळे या 
धोक्याचे अस्तित्व नाकारतां येत नाहीं 

जनतच्या हातीं असलेली सत्ता अद्रा प्रकारें मूठभर 
यातानधाच्या हवालीं करण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण 
झालेले केंद्रीकरण कालांतराने लोकशाहीच्या ऐतिहासिक 
विकासक्रमांत वाढतच गेलें. आरंभी हा धोका तितकासा 
भासला नाहा, कारण अनिनध राजसत्ता आणि मूठभर 
सरजामदारांचे सामथ्ये यांच्याविरुद्ध झालेल्या बैडांतून 
लोकशाहीचा जन्म झाला त्यामुळें राज्याकरवीं होणाऱ्या 
ह्स्तक्षपांवेषयीं संदयाची, किंवहना विरोधाची दृष्टि 
तत्कालीन वातावरणांत होती, राज्याच्या हस्तश्ेपामुळें 
व्याक्तस्वातत्र्याला मुरड घातली जाते आणि पर्यायाने 
सामाजिक हिताला बाध येतो या कल्पनेमळें राज्याचे 
कार्यक्षेत्र अगदीं निरुंद आणि घट्ट मर्यादांनीं जखडन 

मर्यादित करण्याकडेच तत्कालीन कळ आढळतो. आणि 
अश्या प्रकारे कायक्षेत्र मर्यादित केल्यामुळें राज्यसत्ता 
मूठभर प्रतिनिधींच्या हातीं असण्यास हरकत नाहीं, 
अशी दृष्टि त्यावेळीं दिसून आढी असल्यास आश्चर्य 
नाहीं. व्यवहाय म्हणून मान्य केलेल्या सत्तेच्या 
केंद्रीकरणाळा अशा प्रकारें आळा घातला गेला, आणि 
त्यांतूनच या नव्या तंत्राविषयीं आद्यावाद निर्माण झाला 
हिंसेची आवद्यकता टाळून, सामाजिक विस्कळितपणा 
निर्माण न होऊं देतां, समाजिक स्थ कायम राखून 
आवद्यक तेव्हां इष्ट ते बदल शांततेच्या मार्गानें करतां 
येतील असें हें तंत्र आहे ही समजूत हृढ झाली; भावी 
विकासाचा मार्ग त्यायोगाने मोकळा झाला आहे असे 
वाटूं लागलें 
स्वार्थ, संचय, स्पधा -- ! 

स्वतःच्या हिताहिताचा विचार करण्याचें सामर्थ्य 
प्रत्यक व्यक्तींत असल्यामुळें आपापले हित साधण्याचा 
प्रवत्न करण्याचें स्वातंत्र्य प्रतलेकास असणे आवदयक 
आहे; अक्ा प्रकारच्या प्रयत्नांतूनच अधिकांत अधिक 
सामाजिक हित देखीळ साध्य होईल हा विचार अ्थे- 
कारणांत त्याच काळांत प्रभावी झाला, स्वाधैप्रेरित 
प्रयत्नांतूनच सर्वाथे साधतो, व्यक्तीचे हित आणि 
सामाजजक हेत यांत संवादित्व आहे हीच कल्पना 
उगवत्या भांडवलयाहीचे मळभूत प्रमेय होय, सरंजाम- 
दाहाताल सामाजिक स्थानपरत्वे नि्णीत होणारे आर्थिक 


3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


._) 
च ,' र त्रे 
यव कळ 

» नवभारत चै 
शह षि ७५ >"१९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


7 
2 (000006 ि रज 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष“ 


आजच्या आपल्या ध्येयसृष्टींतील एक अंतर्विरोध 


संबंध नाहींसें होऊन त्यांऐवजीं स्वतंत्र व्यक्तींचे 
स्वाथंप्रेरित प्रयत्नांतून ठरणारे संबंध निर्माण झाले. 
स्वार्थाला प्राधान्य मिळाल्यामुळे, सामाजिक हित 
व्यक्तीच्या स्वार्थावर अवळंवून आहे या मतास मिळा- 
लेल्या मान्यतेसुळें, संचयवृत्ति हा भांडवल्याहींतील 
माणसाऱचा महत्त्वाचा गुण बनला. स्पर्धा हेंच त्याच्या 
व्यवहाराचे स्वरूप झाळें आणि ती स्पर्धा यरास्वी 
व्हावी याकरितां तंत्रविज्ञानविषयक कार्यक्षमतेला 
महत्त्व आळें. आपल्या विरोधकापेक्षां अधिक कार्य- 
क्षमतेने म्हणजेच कमी खर्चानिं उत्पादन केल्यावांचून 
आणि त्यासाठीं नवे नवे, अधिकाधिक कायक्षम 
उत्पादन-मार्ग शोधून काढल्यावांचून स्पधेत यदा 
मिळणें कठिण ! अक्या रीतीनें अधिकांत अधिक 
सामाजिक हित साध्य करूं दाकणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत 
विकासाची, प्रगतीची देग्वीलळ हमी मिळाली आणि 
त्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याविषयीं आद्या निर्माण 
झाली. 


अशा प्रकारें सामाजिक स्थेये॑ कायम राखून आव- 
इयक वाटतील ते. बदळ घडवून आणतां येण्यासारखी 
राज्यव्यवस्था, आणि सामाजिक हित साधील व त्या- 
वरोब्रस्च सातत्याने प्रगतीहि करूं राकेलळ अक्णी अर्थ- 
व्यवस्था आपण शोधून काढल्यामुळे अमर्याद 
विकासाचा मार्ग आतां खुला झाला आहे अक्षी 
एकोणिसाव्या शतकांतील माणसाची कल्पना होती. 
तथापि गेल्या पन्नासपाऊणशें वर्षांतील प्रत्यक्ष अनुभवा- 
ने हें स्वन विरून गेळें आहे. हा अनुभव आणि 
त्यांतील वरील अपेक्षेला धक्का देणाऱ्या घटनांची 
परंपरा सर्वांच्या परिचयाची आहे. तिचा विस्ताराने 
येथें ऊहापोह करण्याची गरज नाहीं. मात्र एक 
महत्त्वाची वावर नमूद करणें आवदड्यक आहे. 
एकोणिसाव्या शतकांतील आशावादाच्या मुळाशी 
असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक प्रमेयांत आणि 
दृष्टिकोणांत एक प्रकारे मेळ घालतां येतो, त्यांत 
संवाद्त्वि आढळतें. व्यवहार्य म्हणून प्रतिनिधि- 
सत्तेला मान्यता देतांना राज्याच्या कार्यक्षेत्राला अगदीं 
निरुंद स्वरूपाच्या मर्यादा घालणारी राजकीय विचार- 
सरणी आणि आपापलें हित साधण्यासाठी म्हणजेच 
यायाने सामाजिक हिताच्या पूर्तासाठी आर्थिक 
व्यवहारांत स्वातंत्य असावें, राज्याचा हस्तक्षेप मुळींच 


अनुक्रमणिका 


होतां कामा नये हा अर्थकारणांतील विचार हीं परस्परा- 
शीं सुसंवद्ध आहेत, गेल्या दोभर वर्षांतील अनुभवाचा 
वारसा म्हणून आज चाळू राजकीय आणि आर्थिक 
आंदोलनें आणि त्यांच्या मुळाशी असलेले विचार 
यांच्यांत अशीं सुसंवद्धता आढळते कीं काय हें तपासून 
पहाणे जरूर आहे. समाजर्चनेच्या निर्मितीच्या दृष्टीने 
त्या काळापेक्षां आपण कितीतरी पुढे आहोंत, केवळ 
नवे निर्माण करण्याचा आपला अधिकार आहे एवढा 
दावाच न करतां हेतुपुरस्सर नवनिर्मिति करण्याची 
कला आपण साध्य केली आहे, असे अनेकदां म्हटलें 
जातें, हें कितपत यथाथ आहे हा एक प्रश्नच आहे. 
पण जर ते खरें असेळ तर त्यामुळ वर उल्लेख केलेल्या 
स्वरूपाच्या तपासणीची आवद्यकता कितीतरी वाढते 
यांत संशय नाहीं. 
राञ्यसंस्थेला शरण गेलेल दुबेळ नागरिक 
प्रातिनिधिक लोकशाहीचा विकास समाजांतील निर- 
निराळ्या गटांना मतदानाचा हक्क मिळत गेल्याने 
झाला. हा हक्क म्हणज आपले विशिष्ट हितसंबंध सु- 
रक्षित ठेवण्याचे महत्त्वाचें साधन होय हा तद्विषरयक 
अत्यन्त सामान्य समज आहे. यामुळें मतदानाच्या 
हक्काचे स्वरूप जों जों व्यापक होत गेलें तों तों निर- 
निराळ्या गटांच्या वतीने सामाजिक व आर्थक व्यवहां- 
रांत ढवळाढवळ करणे राज्याच्या दृष्टीनं आवड्यक व 
अपरिहार्य झाळें. ही ढवळाढवळ सवस्वीं असमर्थनीय 
होय असें मत नव्या अर्थकारणाच्या कट्टर समर्थकांनी 
वा पुरस्कत्यांनी कधींहि स्पष्टपणें मांडळें नाहीं. 
उलट, आर्थिक व्यवहारांत स्पर्धा व तांत्रिक कार्यक्षमता 
यांना महत्व मिळाल्यामुळे आणि यंत्रविज्ञानविषयक 
विकासामुळें उत्पादनसाधरने बहुसंख्य जनतेच्या हातून 
जाऊन कांहीं अल्पसंख्यांकांच्या मालकीचीं बनलीं व 
त्यामुळें अत्यंत भयानक स्वरूपाच्या आर्थिक शोप्रणास 
प्रारंभ झाळा आणि या शोषणापासून बचाव होण्याच्या 
दृष्टीने राज्याचा हस्तक्षेप आवद्यक व समथनीय आहे 


ही कल्पना पुढें येऊ लागली, आणि या सामान्य सखरू- - 


पाच्या हस्तक्षेपापासून सुरूं झाळेळें अर्थकारण आतां 
ज्याने सारींच उत्पादनसाधनें आपल्या मालकीची 
करावींत;, आणि उत्पादन, विभजन, उपभोग इत्यादि 
सगळेच आथिक व्यवहार राज्याने नियंत्रित करावेत या 
आत्यन्तिक स्वरूपाच्या मर्यादेपर्यंत येऊन पोहोचलळें आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७. १ 


न्ट्« हणे >२० 
रश 
462 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


अर्थकारणांतील या विचारांत विशिष्ट मर्यादा सोडली 
म्हणजे प्रतिनिधिसत्ता आणि ' जब्राबदार ? राज्यपद्धति 
हीं देखील गैरसोयीचीं होऊं लागतात; त्यामुळें तीं नष्ट 
करून त्याऐवजीं राजकीय हुकूमद्याही निर्माण होते. 
म्हणून ही विशिष्ट मर्यादा ओलांडतां कामा नये, तसें 
केल्याने लोकशाही सुरक्षित राहूं शकेल हा विचार 
आजच्या परिस्थितीचे योग्य आकलन होण्याच्या 
दृष्टीने अपुरा व जुजत्री स्वरूपाचा आहे असेंच म्हटलें 
पाहिजे. कारण त्या योगाने परिस्थितीचे यथाथ आक- 
लन होऊं शकत नाही, वैयक्तिक प्रयत्नांतून सामाजिक 
हिताला बाध येतो हें पाहतांच सामाजिक हिताच्या 
रक्षणाथ राज्यसंस्थेकडे वळलेला मनुष्य हाच आजच्या 
राजकीय अरिष्टांचा निर्माता होय; काल मास्क नव्हे. 
वरील विधान सकृद्शनीं थोडेसें चमत्कारिक वाटण्याचा 
संभव आहे. परंतु थोडासा काळजीपूवेक विचार 
केल्यास त्याचा अर्थ ध्यानांत आल्यांवाचून रहाणार 
नाहीं. सामाजिक हिताच्या रक्षणासाठी राज्यसंस्थेकडे 
किंवा राज्याकडे वळणे याचा अर्थ एक तर वैयक्तिक 
हित आणि सामाजिक हित यांमध्ये विरोध आहे हें 
मान्य करणे होय. सत्तेवांचून स्वार्थ हा परार्थाशीं 
अविरोधी होऊंचच शकत नाहीं हीच कल्पना त्यांत 
आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीला पूरक ठरलेल्या आर्थिक 
दृष्टिकोणाच्या अगदीं विरुद्ध असाच हा दृष्टिकोण 
आहे. आणि त्यामुळें व्यक्ति वा सामाजिक पेक्ी यांत 
बदल करीत करीतच सामाजिक बदल घडवून आणला 
पाहिजे या विचाराला बगल दिली गेली आणि सामा- 
जिक र्चने-(81ए०॥ए1'€)मध्ये बदल राज्यद्वाराच होऊ 
शकतो, बदल करण्याचा तोच राजमार्ग होय ही कल्पना 
ठाम झाली. मतदानहक्काला व्यापक स्वस्प प्राप्त होण्याच्या 
काळांतील मनोव्रत्ती याच कल्पनेळा पोषक स्वरूपाच्या 
होत्या. काळ मार्क्सने देखील हीच कल्पना अधिक 
व्यापक, विस्तृत व शास्त्रीय दिसणाऱ्या स्वल्पांत पुढें 
मांडळी आणि संभाव्य व्यावहारिक अडचणींतून पुढे 
जाण्याची वैचारिक तरतूद त्यानें करून दिली असें 
म्हणतां येईल अर्थकारणाला गेल्या शंभर-सव्वाशे वर्षांत 
मिळाळेळें हें वळण तात्त्विक दृष्ट्या लोकद्राहीविरोधी 
स्वरूपार्चेंच आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहींत मुळांतच 
असलेळा सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा भोका त्यामुळें कितीतरी 
चटींनी वाढळा आहे; आणि त्याबरोबरच सामान्य 


अनुक्रमणिका 


माणसाची आत्मविश्वासश्यून्यता, असहायताहि वाढत 
आहे. इतिहासांतीळ कोणत्याहि हुकूमराहाच्या हातीं 
नव्हती इतकी सत्ता आजच्या लोकशाहींतील पंतप्रधाना- 
च्या हातांत आढळते या सिडने हूकच्या वि'धानांतील 
मम हेंच आहे. याचीच दुसरी वाजू म्हणजे आडोनें 
परंतु असहायतेनें मतदान करणारा नागरिक होय. 
स्वतंत्र झाल्यामुळें तो एकाकी पडला आहे. आणि 
राज्य, पक्ष वा तत्सम अन्य ससुदायवादी संघटनांना 
ठारण जाण्याच्या मनोवृत्तीने पछाडला गेला आहे. 


सामान्य नागरिकाच्या ठिकाणीं आपल्या स्वतंत्र अत्ति-. 


त्वाचा व कतृत्वाचा प्रयत्न नाहिंसा झाला आहे आणि 
त्यामुळे तो ब्रिचारा सवे सामाजिक व्यवहाराच्या 
आकलनाविप्रयीं उदासीन बनला आहे. सामान्य नाग- 
रिकाचें हें दोबेल्य हेंच आजच्या लोकशाहीचे खेर 
दोबैल्य आहे. केंद्रीभूत सत्ता नाहींशी केल्यावांचून हें 
दोब्रल्य नष्ट होणे अशक्‍य आहे 


साम्यवादाचा हातभार ! 


हें दोबल्य निर्माण होण्यांत व कायम राहाण्यांत 
साम्यवादाने फार मोठा हातभार लावला आहे यांत 
दांका नाहीं. अपवाद म्हणून मान्य झालेल्या राज्याच्या 
हस्तक्षेपाचें कांहीं इष्ट स्वरूप दिसूं लागल्यानंतर साम्य- 
वादाने लगेच, राज्याचा हस्तक्षेप अपरिहार्य आहे, 
अशी आवदयकता प्रतिपादन करून व्यापक स्वरूपांत 
आढळणाऱ्या "सामाजिक प्रतिक्रियेचा पुरस्कार केला 
आणि ज्या दलित जनतेला अशा हस्तक्षेपाची देनादेन 
जीवनांत गरज वाटत होती तिचें वैचारिक नेतृत्व 
स्वतःकडे घेतलें, साम्यवाद प्रभावी होण्याचे हेंच महत्त्वा- 
चें सामाजिक कारण होय असें म्हणतां येईल. नेतृत्व हातीं 
घेतांना साम्यवादी विचारसरणींतीळ राज्याच्या करावया- 
च्या ढवळाढवळीचे स्वरूप विस्तृत व सखोल झालें, सर्व 
उत्पादनसाधनांवरीळ खाजगी मालकी नष्ट करणारी, 
आर्थिक व्यवहाराचा कायापालट करणारी ती ढवळा- 
ढवळ असल्याने, प्रतिनिधित्व, मतभेद, विरोध, 
विविध गटांच्या हितसंबंधांची जपणूक करण्याची कल्पना 
इत्यादि विचारांचे तिळा वावडें असणे स्वाभाविक होतें 
वाद्दष्ट प्रकारचा बदळ परिणामकारक रोतीनें घडवून 
आणावयाचा म्हणजे त्यासाठीं सत्तेचा उपयोग करणारीं 
माणसे एकाच विचाराची, एकदिलाचीं, एकजिनसी 


४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


बि य 
र * त्र 
* 67 ण्व्वेळ क्क 
ही » नवभारत र 
७ ७५ (8:३4 


/ कळ “५ 
00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्श्ट् । 


आजच्या आपल्या ध्येयसृष्टींतील एक अंतर्विरोध 


स्वरूपाची असणे आवदयक आहे. अक्षी माणसें 
विशिष्ट वर्गातच आढळू ठाकतात या कल्पनेमुळे 
साम्यवादानें वर्गीय हुकूमशाहीचा पुरस्कार केला, 
तथापि राज्याने सर्व आर्थिक व्यवहार चालवावा असें 
सांगणारा साम्यावाद देखील राज्यसत्तेविषयींच्या लोक 
शाहींतील आरंभींच्या विरोधी दृष्टिकोणासून मुक्त 
होऊं दाकला नाहीं. “ राज्यसंस्था असेल तेथे व्यक्ति- 
स्वातंत्र्य असू शकत नाहीं; व्यक्तिस्वातंत्र्य असावयाचे 
म्हणजे राज्यसंस्था असतां कामा नये” ही काले 
मार्क्सची उक्ति प्रसिद्धच आहे. आणि यामुळें साम्य- 
वादी आदद्यांत राज्यसंस्था विळयाला जाण्याच्या 
कल्पनेळा स्थान मिळालें; आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या 
पुरस्कत्यांना देखीळ त्याविषयी आकरग्रंण निमाण 
झालें. हुकूमशाही ही “खरी?, “नवी? वा 
* जनतेची ' लोकशाही वाटूं लागली. आजच्या जगा- 
पुढें साम्यवाद हा केवळ वैचारिक स्वरूपांतच राहिळेला 
नाहीं; प्रचंड सामाजिक प्रयोगाच्या ख्पाने त्याचे दोन 
जगाला आतां झाळें आहे. आणि सामाजिक वा 
आर्थिक “ समता, न्याय, सुरक्षितता याऐवजी सर्वकष 
स्वरूपाच्या हुकूमशाहीचा प्रत्यय त्या प्रयोगावरून 
आला ओहे. सत्तेच्या साहाय्याने समता, सामाजिक 
न्याय प्रस्थापित करतां येतात, नवसंस्कृति वा नवे 
जीवन निर्माण होऊं शकते ही समजूत किती फोल 
आहे हें आतां स्प झालें आहे. रशियन समाजाच्या 
जुन्या स्वरूपांतच कायम राहिलेल्या पेशींनीं या नव्या 
विचारसरणीच्या पुरस्कत्यांना राष्ट्रवादापुढें, धर्मापुढे, 
जुने झार आणि त्यांचे सेनानी यांच्यापुढें कुर्निसात 
करावयास भाग पाडले आहे ! 
मिश्र अथेव्यवस्था आणि कल्याणकारी राज्य 
उत्पादनसाधनांवरील समाजाच्या किंवा राज्याच्या 
मालकीच्या आधारावर जो उपरिनिर्दिष्ट सामाजिक पुन- 
रचनेचा प्रयोग होत आहे त्याच्या अनुभवावरून 
अन्यत्र सावधपणाची प्रतिक्रिया निर्माण होणें स्वाभाविक 
होतें. तथापि या सावधगिरींतून निर्माण होणारे पर्याय 
साम्यवादी प्रयोगांतीळ धोका टाळूं दाकतात कीं काय हा 
खरा प्रश्न आहे. केवळ राज्याच्या मालकीचे क्षेत्र मर्या- 
दित केल्याने हा प्रश्न सुटूं शकेळ असे मानणारा मिश्र 
अथेव्यवस्थेचा मागे अथवा अतिरिक्त संपत्तीचा विनि- 
योग खाजगी वैयक्तिक निर्णयावर अवलंबून न ठेवतां 


अनुक्रमणिका 


ती राज्याकडे घेण्याचा कल्याणकारी? राज्याचा मार्ग- 
हे दोन्हींहि मार्ग धोका टाळूं शकत नाहींत हें ध्यानांत 
घेतळें पाहिजे, मिश्र अर्थव्यवस्था सामाजिक हिताला 
पोषक करावयाची म्हणजे तिच्यांतील खाजगी उत्पादन- 
प्रयत्नांचे विविधप्रकारें नियंत्रण करणं जरूर आहे. याचा 
अर्थ असा कीं मालकीऐवजीं निर्यंत्णाचा मार्ग स्वीकार- 
ल्याने नोकरशाहीची वाढ होणार व ती टाळतां येणें अरा- 
क्य आहे. एका अर्थी साम्यवादी राजवटींत निर्माण होणा- 
री नोकरशाही आणि ही मिश्र अर्थव्यवस्थेतील नोकरशा- 
ही यांच्यांत कोणताच महत्त्वाचा फरक नाहीं असे म्हणतां 
येईल, दोन्हीहि आपल्या मालकीचे जें नाहीं त्यावर 
नियंत्रण करणाऱ्या, अधिकार गाजवणाऱ्या नोकरशाह्या- 
चच होत; आणि ती सत्ता कायमची हातीं रहावी अद्य 
प्रकारचे प्रयत्न दोहोंकडूनहि होणें अपरिहार्य आहे. 
मालकी स्वरूपाच्या भिन्नतेमुळें एकींत अरेरावी तर 
दुसरींत लाचलचपतीचे प्रमाण कदाचित्‌ अधिक 
आढळेल, इतकेंच ! “ कल्याणकारी * राज्यासंत्रंधीं देखील 
असेंच म्हणतां येईल. सर्वे अतिरिक्त संपत्ति ताब्यांत 
घेऊन तिच्या साहाय्यानें राज्याने सर्वे नागरिकांना 
वाढत्या ब विविध सवलती पुरविणे ही ' कल्याण- 
कारी ? राज्याची मूलभूत कल्पना आहे. पण तर्कशुद्ध 
विचार करितां या कल्पनेमुळे व्यक्तीचे मतदानाचें 
स्वातंः्य कितपत कायम राहील हा एक प्रश्नच आहे. 
आर्थिक व्यवहार वा अतिरिक्त संपत्तीचा विनियोग 
यांचें नियत्रण करण्याचा अधिकार मूठभर प्रतिनिधि 
आणि त्रड्या संख्येंत आढळणारा नोकरवर्ग यांच्या 
हवालीं केल्यानें सत्तेच्या केंद्रीकरणाची शकयता वाढते 
आणि सामान्य नागरिकाचे वर उल्लेव केलेलें दोंबल्य 
कायमच राहाते. साम्यवादाप्रमाणेंच हेंहि अर्थकारण 
केंद्रीकरणाकडेच नेणारे आहे. म्हणून त्याच्यायोगानें 
आधुनिक लोकशाहीचा प्रश्न सुटण्याऐवजीं अधिकाधिक 
गुंतागुंतीचाच होत जाईल असे म्हणण्यास हरकत 
नाहीं. 
आधुनिक तंत्रविज्ञानाचा एकांगी अथे ! 

येथे कांहीं महत्त्वाच्या अडचणींचे निराकरण करणें 
आवद्यक आहे, यांतील पहिळी अडचण म्हणजे 
आधुनिक तंत्रविषयक होय. कांहीं विचाखंतांचें मत 
असे आहे कीं आधुनिक उत्पादनतंत्राचें स्वरूपच 
असे आहे कां त्यामुळें केंद्रीकरण अपरिहार्य व्हावें, 


ष्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 
५-/८ 
यव, 


» नवभारत 
क है ७५ > 6 
& अमृतमहोत्सवी, 
न्ट< ्् मृ ८ १७ 


23 औऊ 
|.) १: कर 4 वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हजारों लोकांचीं इकडून तिकडे नआण करणारीं 
वहातुकीचीं साधने, बसल्या जागेवरून लाखों लोकांना 
आपलें म्हणणें सांगतां येईल असा रेडियो, लक्षावधी 
एकर मिजवील असे धरण, शेकडों कारखान्यांना 
वीजपुरवठा करणारें विद्युदुत्पादनकेंद्र इत्यादि पाहिलीं 
म्हणजे केंद्रीकरणाच्या कल्पनेशीं विरोध करणें हें या 
विचारसरणीप्रमाणें खुळचटपणाचेंच म्हटळें पाहिजे. या 
दृष्टिकोणाचा पुरस्कार दोन निरनिराळ्या गटांकडून केला 
जातो, पहिला गट केंद्रीकरण अटळ आहे असें म्हणणा- 
रांचा आणि दुसरा आधुनिक यांत्रिक उत्पादनतंत्र 
नको म्हणणारांचा ! तथापि या दोन्ही भूमिका मान्य 
करणे कठिण आहे. आधुनिक तंत्रामुळें केंद्रीकरणाची 
दाक्यता वाढली आहे असे निर्विवादपणे म्हणतां येत 
नाही. केंद्रीकरणाळा सहायभूत वाटणांरें आधुनिक तंत्र हें 
परस्पर सहकार्यालाहि पोषक होण्यासारखे आहे. त्याच- 
प्रमाणे, आधुनिक तंत्र हें माणसाच्या कतेत्वाचाच 
महान्‌ आविष्कार असून जीवनाला अनुकूल परिस्थिति 
निर्माण करण्याचें कार्य त्यानें फार मोठ्या प्रमाणांत 
केळें आहे. तें सववस्वी अनिष्ट व त्याज्य म्हणणें म्हणजे 
पनः दरिद्री, खुरट्लेळें, दुःखी जीवन निर्माण करण्याचा 
पुरस्कार करणे होय. फांक्लीच्या खुर्चीवरून विजेचे किंवा 
अणुबॉववरून अणुशराक्तीचें स्वरूप ठरविणें योग्य किंवा 
शहाणपणाचे द्योतक म्हणतां येणार नाहीं. तंत्रविज्ञान- 
विषयक विकासाला जसें प्राधान्य देण्याची गरज नाहीं, 
तसेंच तो सर्वथेव त्याज्य मानणेंहि योग्य नाहीं. मानवी 
जीवनाला पोषक ठरत नसेळ अद्या वेळीं त्याला मर्यादा 
घाळणे समर्थनीय होऊं शकेल, पण ही मर्यादा घाल- 
ण्याची गरज आतांपर्यंतच्या अनुभवाच्या एकांगी 
अर्थावरून निघतां कामा नये; किंवा त्या मर्यादांचे 
स्वरूपहि त्यामुळें निश्चित होऊं दाकणार नाहीं 


येथवरच्या ज्लिवेचनावरून आजची आथिक आंदोलनं 
व त्यामागील विचार हें सवे आजच्या राजकीय गरजेक्रीं 
बहूंशीं विसंगत आहेत हें स्पष्ट होईल, यावरून पुनः 
राज्यासंवरेधींच्या अभावात्मक दृष्टिकोणाचा स्वीकार 
करून, राज्याने आर्थिक व सामाजिक जीवनांत कसलीहि 
ढवळाढवळ करु नवे या भूमिकेचाच पुरस्कार करा- 
वयाचा काय ? अशा प्रकास्ची भूमिका घेऊन मुक्त 
यांजवर आधारलेली भांडवल्ाही अर्थ- 


साहस व स्पधा 
चते प्रस्थापित करण्याचा प्रबत्न करावयाचा 
व्यवस्थाच पुन* 


अनुक्रमणिका 


काय ? इतिहासाचा क्रम अश्या प्रकारें मागें नेणे शक्‍य 
आहे काय ? व तसें दाक्य नसल्यास केंद्रीकरण अटळ 
समजून तें सद्य व सर्वाच्या हिताला पोषक वनविण्या- 
चाच प्रयत्न करणे योग्य नव्हे काय १ - अशा तर्‍हेचे 
प्रश्न उपस्थित होण्याचा संभव आहे. केंद्रीभूत अर्थ 
व्यवस्थेच्या परिणामांचा अनुभव आल्यानंतर भांडवल- 
शाही अथेव्यवस्था हीच लोकशाहीशीं संवादी अर्थ- 
व्यवस्था होय असें म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल गेली 
आहे. आणि हें म्हणणें मान्य करावयाचे म्हणजे आज- 
वरच्या अनुभवाची पुनरावृत्ति होण्याचा संभव आहे. 
सहकायीवर आधारलेले अथशास्त्र 

तथापि हा दृष्टिकोणहि सदोष व चुकीचा आहे 
असेंच म्हटलें पाहिजे. केंद्रीकरणाकडे नेणारे अर्थकारण 
ज्याप्रमाणें लोकशाहीचा आजचा प्रश्न सोडवू शाकत नाहीं, 
त्याचप्रमाणे भांडवल्याहीदेखील तो सोडवूं शकत नाहीं 
हें ध्यानांत घेतलें पाहिजे. आणि याचें कारण भांडवल- 
शाही ही मूलतःच लोकशाहीविरोधी आहे हें होय 
ज्या मनःप्रत्रत्तींना ती उत्तेजित करते वा इष्ट समजते 
त्या मनःप्रवृत्ती विवेकशीळतेनें कावूंत आणण्याची 
स्वरी गरज आहि. संचयव्रत्ति ही भांडवलशाही उत्पा- 
दनप्रयत्नांतील प्रेरक शक्ति आहे आणि तो एक सट्युण- 
हि आहे हे खरे. तथापि भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत 
संचयाला सावभौमत्व प्राप्त होते. जीवनाच्या गरजांशीं 
संचयाचा संबंध पूर्णपणे तुटतो. आणि त्याऐवजी 
माणूस हा संचयाचें साधन वनतो, यामुळेंच स्पथेलाहि्‌ 
अवास्तव महत्व प्राप्त होते, स्वाथेप्रेरित प्रयत्न हें 
स्वभावतःच अनिष्ट समजण्याचे कारण नाहीं. उलट 
ते स्वाभाविक होत असेंच म्हटलें पाहिजे. परंतु ते 
स्पर्धेच्या रूपांतच व्यक्त झाले पाहिजेत हा आग्रह मात्र 
बुद्धीला पटण्यासारस्वा नाहीं. दुसऱ्याशी स्पर्धा 
केल्यानेंच स्वार्थ साधतां येतो काय ? सहकार्यातून 
स्वहित साधतां येऊं शकत नाहीं काय ? हें सह- 
कार्य नेहमीं अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे, जाणिवेवांचून 
निर्माण झाळेळें असलें पाहिजे या म्हणण्यांत कितपत 
तथ्य आहे ? इतरांशी करण्यांत येणारें हेतुपुरस्सर सह- 
कार्य स्वातंत्र्याला विघातक ठरतें ही कल्पना चुकीची 

१ यी 

घर तकदुष्टतेचीच द्योतक म्हटली पाहिजे, तासर्य, 
सगळ्या अथंव्यवहाराचें अधिष्ठान म्हणून स्पर्धेला 


[ पुढीळ मजकूर पान ९ वर पहावा. |] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२ 
ळर १) धर 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


र्ष“ 


(00006 > 
“५, 
कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. माधबराव बागल 


मानवी प्रतिमा आणि शिल्पकटेंतील मूल्ये 


शिल्प आणि चित्र 

शिल्पकला आणि चित्रकला या बहिणीबहिणी 
असल्या तरी त्यांचा पेहेराव फार निराळा आहे. एकाच 
मनुष्याची आळख ( ]1]7०11888 ) जरी दोन्ही कलेत 
आणावी लागली, तरी तें आणण्याचें साधन दोन्हींत 
निराळें व पाहण्याची दृष्टीहि निराळी असते, 

चित्रकलेत समोरची वस्तु वसलेल्या जागेवरून 
जशी दिसेल तशी काढतां येते. त्या जागेवरून उठाव 
लागत नाहीं. हलावें ठागत नाहीं. दृष्टीहि बदलावी 
लागत नाहीं, ती वस्तु काय आहे, कशी आहे याचा 
विचार करण्याचें कारण पडत नाहीं. तिचा मूळ आकार 
कसा आहे, मूळ रंग कोणता आहे याचाहि विचार 
करावा लागत नाहीं. असतें एक, दिसतें निराळें, जवळ 
गेल्यानंतर पानाचा रंग हिरवागार दिसतो. त्या पानावर 
ऊन तळपत असल्यास लांबून पिवळा दिसतो. ढगाची 
सावली पडली कीं जांभळा दिसतो. क्षितिजाजवळ 
गेल्यास तो आकाद्याच्या रंगावर जातो. त्या वस्तूच्या 
आकारांत आणि रंगांत वातावरणामुळे बदल होत जातो. 
म्हणजे चित्रकाराला दिसेल तेंच काढावें लागते, असेल 
तसें नव्हे. याउलट, शिल्पकारालळा ( रिलीफ खेरीज ) 
असेल ते काढण्याचा प्रयत्न करावा लागतो, तसा 
आभास निर्माण करावा लागतो. 

चित्रकाराला बसल्या जागेवरून एकच कान दिसेल. 
एकच डोळा, एकच वगळ दिसेल, याउलट पुरी दिल्प- 
प्रतिमा काढावयाची झाल्यास शिल्पकाराळा सर्वच 
बाजू काढाव्या लागतात, म्हणून सवे बाजू त्या वस्तू- 
भोवतीं फिरून पहाव्या लागतात. दिल्पकार लांबी रुंदी 
उंची जवळ जाऊन मोजूं शकतो. त्याला त्या मनुष्याच्या 
अवयवाचीं मापें घेतां येतात. 

छाया, प्रकाश व रंग यांचे परिणाम दिल्पकाराला 
दाखवतां येत नाहींत. त्याची साधनसामग्री या 
दृष्टीनें कोती पडते. कांहींतरी रंग दिल्यास तें 
र्‍चांगळें दिसत नाहीं. व्रँझ किंवा संगमरवरी दगडाचा 


अनुक्रमणिका 


रंग जो असेल तोच राखला जातो. 
इजिप्तची शिल्पकला 

चिखल हातीं लागला म्हणजे लहान मुळें न रिकवतांच 
समोर दिसणाऱ्या माणसाच्या, ब्रेळाच्या, घोड्याच्या वगेरे 
प्राण्यांच्या आकृती तयार करीत असतात, मनुष्यांत 
ही जी एक उपजत वृत्ति आहे तींतनच शिल्पकलेचा 
जन्म झाला आहे. ठराविक ओळख (1117811858) ठेवून 
बारीक खांचाखोचा टाकीत असतांना मानवाला कांहीं 
सवेसाधारण कलामृल्ये सांपडलीं, हीं मूल्ये लहान 
मुलांच्या कामांतूनहि त्याला शोधतां आलीं, स्वना- 
शास्त्रांतील कांहीं ठोकताळे बसवता आले, 

ईजिप्तच्या शिल्पकारांनी यावावत आघाडी मारली. 
ईजिप्तच्या शिल्पकलेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती शिल्पकला 
साधनालाच विद्धाष जखडली गेली. ईं जिप्तने शिल्यासाठीं 
साधनांचा उपयोग करण्याऐवजीं, साधन पाहून त्या 
साधनाला साजेशी कला निर्माण केळी. आयत्याच 
पडलेल्या प्रचंड फत्तरांना व कणखर दगडांच्या टेक- 
ड्यांनाच त्यांनी मानवी आक्रतीचें स्वरूप दिलें 
साधनांच्या अतिभव्य व्यास्तीमुळे त्यांच्या कळेंत साधेपणा 
व भव्यता आपोआपच आली. विशिष्ट भावना दाख- 
विणाऱ्या भब्य आकृती त्यांनीं तयार केल्या. सवंध 
कादंवरीचा सारांदा चार वाक्यांत सांगावा त्याप्रमाणें 
त्या आकृती म्हणज दिल्पकारानें सारांशाने प्रकट 
कंलले आपल मनांगत होय व्याक्तवाराट्याहून त्याना 
गुणवैदिष्ट्यावरच भर दिला. भावना दाखविण्याकरतां 
मानवी आक्रतीचे त्यांनीं साहाय्य घेतलें. गूढता, 
भयानकता, रागा सहनशीलता या भावनांना 
त्यांनीं जडांत बांधून टाकलें, रहस्यमय “ स्फिक्स! ही 
त्यांची अद्भुत आणि अचाट दिल्पक्ृति होय, 

या कलेचा अगदीं आधुनिक युरोपीय शिल्यकारा- 
वराहे वराच परिणाम झाला, एपस्टीन्‌ या शिल्पकाराने 
शा, टागोर वगेरेंचे पुतळे या तंत्राला धरून केले 
आहेत. करमरकरांच्या स्टुडियोमध्यॅंहि या पद्धतीचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


-” ,' र त्रै 
1 यव, 
नवभारत रह रं 

शह षि ७५ पै >"१९ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


र्र > > 
*र- (७ क ज़ 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


एकदोन पुतळे पाहण्यांत आले. अर्थात्‌ अश्रीं सर्वे 
कार्म हीं स्मारकवजाच असतात. 
बदलत्या कातडीच्या आंतील सांगाडा 
याच शिल्पकलेंतील छोट्यामोठ्या मानवी अधप्रतिमा 
(बस्ट्स ) तयार करतांनाहि कांहीं कलामूल्यें सांभाळावीं 
लागतात. माणसाची त्यावेळची ओळख (11]7211688 ) 
आणि त्या व्यक्तीचे वैशिष्ट्य सतत राखणाऱ्या गोष्टी 
कोणत्या याचाहि शिल्पकाराने विचार केला पाहिजे, 
मनुष्य तोच असूनहि त्याची ओळख बदलूं शकते. 
त्याच्या चेहऱ्यांत बदल होत असतो. ठराविक 
वाढ झाल्यानंतरहि अनेक कारणांनी चेहर्‍्यांत 
फरक पडतो. आजारामुळे बदल होतो, अति- 
स्थूलपणाने होतो, काळजीने होतो. आपण 
बऱ्याच दिवसांनीं आपल्या एखाद्या मित्राला पाहिलें 
म्हणजे म्हणतों: * अरे, मी तुला ओळखलें 
सुद्धां नाहीं, केवढा बदल झाला आहे तुझ्यांत ? *. 
मनुष्य तोच असूनहि त्याच्या वरच्या मांसल आवरणांत 
हा बदल झाल्यामुळें ओळख पटेनाशी होते. पण ज्या 
मांसल भांगाने आंतळी कवटी झांकलेली असते त्यांत 
ठराविक वाढ झाल्यानंतर बदल होत नाहीं. रुंदट 
चेहरा, लांबट चेहरा त्या आंतल्या कवटीवर ( मूळ 
स्चना किंवा 8(1"ए०॥॥॥€ वर ) अवलंबून असतो. 
रोगी-निरोगीपणाचा परिणाम त्यावर होत नाहीं. 
स्नायूंची ताकद्‌॒ कमी झाल्यास देहाला बांक येईल, 
मान वांकेळ पण चेहर्‍याची कवटी तीच राहील, 
म्हणून या बदलल्या कातडीच्या आंतील सांगाड्याची 
कल्पना शिल्पकाराला बरोबर असावी लागते. 
आंतील सांगाडा ( 8]7८]601) ) ठराविक प्रमाणांनीं 
बांधळा गेळेला असतो. त्याचा अभ्यास नसल्यास 
तंत्रश्नुद्ध दृष्ट्या निर्दोष कलाकृति तयार करतां येत नाहीं, 
मनुष्य जिवंत असेपर्यंत त्याची ओळख अत्यंत 
महच्वाची असते, पण ती पिढी गेल्यानंतर त्या 
प्रतिमेकडे ती एक मनुष्याकृति म्हणूनच पहिली जाते 
आणि त्या कलेंतीळ गुणदोप्ांची छाननी त्यावेळचे 
तंत्रविशारद कलावंत करीत असतात. यावेळची दष्टि, 
मांसळभागाखालचा सांगाडा प्रमाणवद्ध आहे कीं नाहीं, 
हें पाहण्याकडेंच वेधळी जाते. न बदलणाऱ्या अक्षा 
कांहीं कायमच्या मूल्यांकडेच पाहिलें जाते. 
यानंतर मतुष्याच्या चेहऱ्यावर ( मांसळभागावर ) 


दिसणाऱ्या क्षणिक भावना आणि स्वभावविरोष इकडे 
कलावंताला विशेष लक्ष द्यावें लागतें. मनुष्याची खरी 
ओळखण क्षणिक भावनेच्या पडसादाहून त्याच्या 
स्वभावाने अधिक पटते. कारण स्वभाव हा कायम 
स्वरूपाचा असतो. भावना या तात्कालिक स्वख्पाच्या 
असतात. हें न समजणारा फोटोग्राफर फोटोला बसलेल्या 
मनुष्याळा म्हणतो : “आंता जरा हंसा *. आणि त्या 
चेहऱ्यावर तें क्रत्रिम हास्य आलें कीं त्याला समाधान 
होतें. पण त्या माणसाचा हा स्वभावविशेष नव्हे. 
शिल्यकार त्या माणसाची ओळख शिल्पाकृतींत आणतां- 
ना अश्या क्षणिक भावनांना महत्त्व देत नाहीं. 

हास्य दुःख, निराद्या, राग, प्रेम या भावनांचे ज्या 
वेळीं चित्रीकरण असेल त्या वेळीं मग त्या माणसाच्या 
ओळखीला ( 1117611658 ला ) कांहीं महत्त्व नाहीं. 
भावनेला महत्त्व आहे. मग त्या भावना पकडण्याचाच 
तो प्रयत्न करीत असतो. पण ज्यावेळीं एकाद्याचा चेहरा 
नेहमी हंसरा, नेहमी दुःखी, नेहमी रागीट, शांत; कामुक 
असा असतो त्यावेळीं मात्र त्या माणसाची ओळख 
आणि अंतरंग या दोन्हीहि गोष्टी चेहऱ्यावर आणण्या*ची 
कलावंत खटपट करतो, कारण हा त्याचा स्वभावविशेष 
असतो. 


अधेपुतळा ब पुरी आकृति 


शिल्पकाराने अधपुतळा तयार केळा तरी त्या 
अर्धपुतळ्यावरून व त्या खालच्या चब्रुतऱ्यावरुन 
माणसार्‍ची जाडीजुडी व उंचीहि दाखवितां येणे राक्य 
असते. केस पांढरे-काळे, पातळ-जाड, हें त्याच्या 
हस्तकोशाल्याने दाखवता येतें. त्या माणसाची जाडी- 
जुडी व उंची चबुतऱ्याच्या जाडीजुडीवरून व उंची- 
वरून सूचित करतां येते. हे नियम चांगला दिल्पकार 
अनुभवाने जाणूं शाकतो. म्हणून एकाद्या माणसार्‍चा 
वस्ट काढतांना या सर्व मूल्यांचा समावेश होईल तीच 
उत्कृष्ट कलाकृति ठरे. 

ओळण्व ( 111८811९88 ) ही तर असलीच पाहिजे, 
त्या खेरीज त्याच्या मित्रांना व आप्तांना इतर गुण 
असूनहि त्यांत आपुलकी वाटणार नाहीं. पण निदीष 
कलाकृति आंतीळ सांगाड्याच्या ज्ञानाशिवाय बरोबर 
वठत नाहीं. सादृदद्य किंवा ओळख, मूळ शारीरिक 
बांधा किंवा ( 51"ए0(ए1॥'8 ) आणि कवटीचे ज्ञान 


१०4 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत भर 


... 
._) 
-» ९ ) त्र 
212 ळा 
श्र ि ९ 
ही भारत ् ह 
शस ७५ न >"१९ 
& अमृतमहोत्सवी, जी 
न्ट्€ र मृ वष > 
0. ४ 
श्र की क 


49: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मानवी प्रतिमा आणि शिल्पकछेंतील मूल्ये 


हें साधून जर त्याचे स्वभावविशेष साळे नाहींत तर 
ती प्रतिमा कलावंताच्या दृष्टीनें हिणकसच ठरते 
ऐतिहासिक दृष्टया या स्वभावविशेषांना फार महत्त्व 
आहे. कारण, त्याखेरीज त्याचें चरित्र, त्याचें जीवन 
कशा प्रकास्चे होतें हें प्रतिमेनें समजणार नाहीं. 
शिल्पकाराने किंवा कोणत्याहि कलावंताने हातीं 
घेतलेळें काम केव्हां संपवावे हेंहि समजणें अवघड आहे. 
कारण, कलाकार हा नेहमीं प्रत्यक्षाचा आभासच निर्माण 
करीत असतो. अगदीं वरहुकूम म्हणजे असेळ तशी 
प्रतिक्ति निर्माण करणें ही गोष्ट मनुष्याच्या आवांक्या- 
वाहेर्ची आहे. आहे तसें काढण्याचा कोणी प्रयत्न करूं 
लागल्यास त्याला दहा जन्महि पुरे होणार नाहींत! 
आणि पुनः तें काम त्या दृष्टीने अपुरे राहील तें 
निराळेच, डोक्याचे केस आहेत तितके, झाडाचीं 


पानें असतील तितकीं दाखविण्याचा प्रयत्न अराक्य 
कोटींतलाच आहे. म्हणून कोणतीहि कला असो 
ती निसर्गाचा आभासच निर्माण करणार. आणि 
आभास अत्यंत थोड्या श्रमांत, समाधानकारक रीतीनें 
दाखवील तो कलाकार मोठा. चित्र केव्हां संपवायचे 
व कसें संपवायचें हें ज्ञान नवशिक्या चित्रकाराला 
नसल्यामुळें तो नुसता गोंधळ निर्माण करतो. कष्टालाहि 
मर्यादा आहे. कलेच्या मूल्यांपेकीं हें अतिमहत्त्वाचें 
असे मूल्य आहे, म्हणून कलावंताला योग्य वेळीं आपल्या 
कामावर नित्रंध घालावे लागतात, शिल्पप्रतिमेचीं 
तिचा दर्जा ठरविणारी आवश्‍यक मूल्ये म्हणजे निर्दोष 
मानवी आकृति, अचूक ओळख (1117611088 ) 
आणि स्वभावविक्षेष हीं होत. 


आजच्या आपल्या ध्येथस्ष्टींतील एक अंतर्विरोध ( पान ६ वरून पुढें चाळू ) 


मान्यता देण्यांत आणि सामाजिक जीवनांतील अधिक 
मूलभूत स्वरूपाचें सहकार्याचे तत्त्व हें अप्रत्यक्षपणेंच 
अंमलांत आलें पाहिजे असा आग्रह धरण्यांत भांडवल- 
शाही विवेकापासून ढळते आणि परिणामीं मानवी 
स्वातंत्र्याला विघातक ठरते असेंच म्हटलें पाहिजे. 
सहकार्यावर आधारलेळें अर्थकारण हेंच स्वातंत्र्याशीं, 
लोकशाहीशीं संवादी स्वरूपाचे अर्थकारण होय. राज्य- 
सत्ता अधिकाधिक वाढविण्याचा आजच्या आर्थिक 
आंदोलनांचा ओघ सहकार्याधिष्ठित अर्थकारणच रोखू 
ठकेल. आर्थक जीवनांत निर्माण झालेली असहायता 
नष्ट करण्याचे सामथ्ये सहकायातच असून समाज- 
पेशींचे स्वरूप बदलत बदलत समाजरचना बदलण्याची 
कल्पना त्यांत असल्यामुळें तै लोकशाहीसहि पोप्रक आहे 

पण अशा स्वेच्छाजन्य आर्थेक प्रयत्नांचा पुरस्कार करा- 
वयाचा म्हणजे राज्यसत्तेविषयीं संदाय'जा वा विरोधाचा 
दृष्टिकोण स्वीकारावयाचा असें नव्हे. राज्याविषयीं 
अभावात्मक कल्पना मान्य करण्याचीहि त्यासाठीं गरज 
नाहीं. सहकारी प्रयत्नांत सुसूत्रता निर्माण करण्याचें 
आणि जेथें ते प्रयत्न अराक्य वा अव्यवहार्य असतील तेथे 
त्यांना पोषक होईल अशा स्वरूपांत प्रत्यक्ष कार्य कर- 
ण्याची जबाबदारी राज्यावर राहिलीच पाहिजे. राज्याने 


सामाजिक व्यवहारांत हस्तक्षेप करावा कीं नाहीं असा 
प्रश्न नाहीं. हस्तक्षेपामुळे ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्याला 
मुरड घातली जाते त्याप्रमाणेच तो न केल्यामुळेंहि 
कित्येकदां स्वातंत्र्य धोक्यांत येतें. तथापि या जाणिवें- 
तून जन्मलेले वैयक्तिक वा स्वेच्छाजन्य प्रयत्न हे नेहमीं 
सामाजिकहितविरोधी स्वरूपाच्या स्वार्थाने प्रेरित 
झालेलेच असणार आणि सामाजिक हित हें राज्याने 
लादळें तरच साध्य होणार ही विचारसरणी मात्र पूर्ण 
चुकीची म्हटली पाहिजे, तिच्यामुळें निर्माण होणारीं 
माणसें लोकशाहीचे रक्षण करूं शकणार नाहींत. तीं 
आज ना उद्यां या ना त्या अर्थानें लोकशाहीस मारकच 
ठरतील. आजच्या लोकशाहीचा प्रश्न केवळ आर्थिक 
आंदोलनांतील दृष्टिकोण बदलल्याने पूर्णपणें सुटेल असें 
येथे सूचित करावयाचें नाहीं. राजकीय आणि आर्थिक 
ध्येयसृष्टींतील एका अत्यंत महत्त्वाच्या अंतविरोधाचेंच 
केवळ दिग्दशोन करावयाचे आहे. राजकारण आणि 
अर्थकारण अशा प्रकोरें परस्परविरोधी ध्येयांच्या दिशेने 
गेल्यास आज आढळणारा गोंधळ अधिकाधिक वाढ- 
ण्याचा संभव आहे. हा अंतविरोध नाहींसा करणें ही 
लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत मह- 
तत्वाची गरज आहे. 


न, भा. २ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


7/. र 


यव, 
” नवभारत 
शन है ७५ >१५९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी न >२० 
॥&. वर्ष अ 
1 ७ वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. म. वि. भिडे 
गुरु गोविंदसिंग 


गुरु गोविंदर्सिंग (इ.स, १६७५-१७०८ ) ह्यांचा 
जन्म विहार प्रांतांत पाटणा येथे इ. स. १६६६ मध्यें 
झाला. ह्यांचे मूळचें नांव गोविंद्राय असून त्यांची 
वालपणचीं कांहीं वॅघ पाटणा येथे गेलीं. गोविंदसिंग हें 
नांव त्यांनीं पुढें शीख धर्माला नव स्वरूप दिळें त्यावेळीं 
धारण केलें. इतिहासांत ते गोविंदसिंग ह्या नांवानेच 
प्रसिद्ध आहेत. 

गोविंदसिंग हे पंजाबांत इ. स. १६७२ मध्ये येऊन 
आपले पिता गुरू तेग वहादर ह्यांच्यापाशी आनंदपूर 
मुक्कामी राहूं लागळे. पण पुढें लवकरच म्हणजे इ. स. 
१६५ मध्ये गुरु तेग वहादर ह्यांचा वघ झाला. 
गुरु तेग बहादर ह्यांनीं मरणापूर्वी दिलेल्या आज्ञेप्रमाणे 
गोविंदसिंग हे त्यांच्यामागून गुरुपदावर आरूढ झाले. 
सैन्यसामम्रीची जोड 

गोविंद्सिंगांना गुरुपद प्राप्त झाळें त्यावेळीं त्यांचें 
वय अवघें ९ वर्षांचे होते. तथापि त्यांची बुद्धि उत्तम 
प्रकारची असून वयाच्या मानाने त्यांचे शिक्षण चांगलें 
झालेलें होते. त्यांना गुरु ग्रंथसाहेच मुखोद्रत असून 
संस्कृत ब फारसी भाषांचे पण त्यांना चांगळें शिक्षण 
दिळेळें होते. गुरु तेग वहादर ह्यांचा जो अमानुष 


रीतीने वध झाला त्यामुळें त्यांच्या कोंवळ्या मनास 
जबर 'घक्का बसळा व तेव्हांपासून मुसलमानांच्या- 


कडून होत असलेल्या आपल्या बांधवांच्या जुलुमाचा 
प्रतिकार कसा करावा ह्याबद्दळ त्यांच्या मनांत विचार 
घोळूं लागले, त्यांना लहानपणापासून मर्दानी खेळ, 
धनुर्विद्या, शिकार वगेरेचा नाद असे. त्यामुळे स्व- 
संरक्षणार्थ शास्त्रास्रे व सेना वाढविण्याकडे साहजिकच 
प्रथम त्यांचे लक्ष गेळे, गुरु हर गोविंद ह्यांनी ह्या 
गोष्टींचा उपक्रम केलाच होता. परतु पुढील तीन 
गुरूंच्या आमदानींत निरनिराळ्या कारणांनी ह्या गोष्टीं- 
कडे विदोष लक्ष दिलें गेलें नाहीं. गुरु गोविंदसिंग 
गादीवर आल्यावर त्यांनीं लवकरच आपल्या अनुयायांना 


अश्शी आज्ञा केली कीं गुरूंना त्यांच्या शिष्याकडून 
जी वेळोंवेळीं “ गुरुदक्षिणा ? येत असे ती ास्त्रास्त्रे, 
घोडे वगेरे सेनोपयोगी सामग्रीच्या रूपाने आली तर 
तिचा आनंदानें स्वीकार केला जाईल. त्यामुळें अशा 
तऱ्हेची सामग्री त्यांना वरीच मिळू लागळी. शिवाय 
ते स्वतः जात्याच झ्ूर व पाणीदार वृत्तीचे असल्यामुळें 
तरुणांना त्यांच्याबद्दल आदर वाटे व त्यामुळे तरुण 
सैनिकांची त्यांच्या सैन्यामध्ये झपाऱ्यानें वाढ होऊं 
लागली. 

गुरु गोविंदसिंग ह्यांना काव्य व कला ह्यांची गोडी 
असल्यामुळें त्यांच्याभोंवतीं विद्वान्‌ मंडळी वरीच 
असत. त्यामुळें त्यांच्या बुद्धीच्या विकासास व ज्ञानवृद्धीस 
मदत झाली. गुरु गोविंदसिंग हे वेळोवेळीं दरबार 
वंगेरे भरवून आपल्या शिष्यमंडळास ददन देत व 
उपदेश करीत असत. गुरु गोविंदसिंग ह्यांचा एकंदर 
दरबारी थाट व त्यांच्या सैनिकांची वाढ ह्या गोष्टींमुळे 
शेजारच्या कांगडा प्रांतांतील रजपूत राजांना त्यांचा 
मत्सर व भीति वाटूं लागली. त्यांपैकी भीमचंद 
नांवाच्या एका राजाने कुरापत काढून त्यांच्याशीं चर 
उत्पन्न केळे, गुरु गोविंदसिंग ह्यांच्या कांहीं इप्टमित्रांनीं 
त्यांना, दोजारच्या राजांद्षीं वैर उत्पन्न होणे चांगलें नाहीं, 
गुरूंनीं फक्त धमीपदेद्याचे काम करावें असा उपदेदा 
केला. परंतु गुरूंनी उत्तर दिलें कीं “मी कोणाशी वैरभाव 
धरीत नाहीं; पण माझ्याक्ली जे वैर करतीळ त्यांचा 
प्रतिकार करण्यास माझे ज्ीख समर्थ आहेत. ” पुढे 
लवकरच एका रजपूत राजाशीं युद्धाचा प्रसंग आला, 
व त्यावेळीं गुरूंच्या सैन्याला मिळालेल्या जयामुळे 
गुरुंच्या वरील उत्तराची सत्यता दिसून आली व 
त्यांना व त्यांच्या सैनिकांना आत्मविश्वास उत्पन्न होऊन 
जास्तच हुरूप वाटूं लागला, 
: खालसा ' धमोची स्थापना 

गुरु गोविंदसिंग हे दूरदर्शी असल्यामुळें नुसत्या 


शीखांचे रोवटचे गुरु गुरु गोविद्सिंग यांची जयन्ती येत्या पोष शु. ७ ला म्हणजे जानेवारी ११ ता. ला 
येत आहे. त्या निमित्तांन क गी वि. भिडे आयू. सी. एस्‌ . यांनीं करून दिलेला गुरु गोविंदसिंग यांचा प्रस्तुत 
चरित्रपरिवय वाचकांस समयोचित व उद्बोधक वाटेळ-- का, सं, 


अनुक्रमणिका 


१5 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


-/ ९ ) रं 


/ क “५ 
00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्क । 


शुरु गोविद्‌सिंग 


सेन्यसामग्रीनें आपलें इच्छित कार्य साध्य होणार नाहीं 
हें लवकरच त्यांच्या लक्षांत आलें. गुरु नानक ह्यांनीं 
एकेश्वरी मार्गाचा व विश्ववंधुत्वाचा उपदेश केला होता, 
तरी त्यांनीं हिंदु समाजव्यवस्थेच्या ऐवजीं निराळी 
समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. 
त्यामुळें जातिभेद, संस्कार वगेरे शीखांनीं मानूं नयेत 
असा जरी गुरु नानक ह्यांचा उपदेश होता तरी 
पुष्कळसे शीख हिंदूंचे, धार्मिक रीतिरिवाज म्हणजे 
जन्म, विवाह व मृत्यु ह्यासंत्रंथींचे संस्कार पाळीत 
व त्यांच्यामध्ये व्यवहारांत जातिभेद पण मानला जात 
असे. ह्या सर्वे परिस्थितीचा विचार करतां, मुसल- 
मानांशीं टक्कर द्यावयाची असेल तर शीख लोकांमध्ये 
एकराष्ट्रीयत्वाची भावना प्रथम उत्पन्न करणें आवश्‍यक 
आहे ह्या गोष्टीची गुरु गोविंदसिंग ह्यांच्या मनास 
खात्री पटली, ही गोष्ट कशा रीतीने साध्य. करावी 
ह्यावह्वूल त्यांनीं वरींच वर्षे विचार केला. शेवटीं 
त्यांनीं शीख धर्माला विदिष्ट स्वरूप देऊन त्यांच्या- 
मध्ये एकत्वाची भावना व क्षात्रवरत्ति उत्पन्न होईल 
अशा प्रकारचा “ खालसा ? म्हणून नवा धर्मं स्थापन 
करण्याचे ठरवळें व त्याकरितां आपल्या शिष्यवर्गाची 
केशगड येथें इ. स. १६९९ च्या सुमारास एक सभा 
बोलाविली. 


गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी आपल्या नव्या धर्माच्या 
स्थापनेचा समारंभ मोठ्या थाटाने व आपल्या शिष्यांच्या 
मतावर त्याचा योग्य व हृढ परिणाम व्हावा अशा 
रीतीने केला. ह्या प्रसंगीं प्रथम ते जमलेल्या मंडळींच्या 
पुढ नंगी समदोर घेऊन आले व त्यांनीं असे जाहीर 
केल कां मला जो नवीन धर्म स्थापन करावयाचा आहे 
त्याकोरेतां एक बळी देणें जरूर आहे. तेव्हां माझ्या 
शिष्यवगापकीं आपल्या प्राणाची आहुति देण्यास जो 
सिद्ध असेल त्याने पुढें यावे. आव्हान ऐकून जमलेली 
मंडळी विस्मित झाली. पुष्कळांना गुरूंना बुद्धिभ्रंद 
झाला असावा, अशी शंका आली. बराच वेळपर्यंत 
सभेत श्ांतता राहिली व कोणी उठेना, परंतु अखेरीस 
दयाराम नांवाचा एक दिष्य पुढें होऊन त्यानं गुरूंच्या 
कार्याकरतां आपल्या प्राणाची आहुति देण्याची आपली 
तयारी ददविली. त्याबरोबर गुरूंना अत्यंत हर्ष होऊन 
त्यांनीं त्यार्चे अभिनंदन केळें व ते दयाराम ह्याला 
शेजारीं एक तंबू होता तेथे घेऊन गेले. लगेच तेथून 


११ 


अनुक्रमणिका 


क्ष 


तरवारीचा एक घाव एकू आला, लवकरच रक्ताने 


माखलेली तरवार धेऊन गुरु बाहेर आले व त्यांनीं 


पुनः पूवेवत्‌ ' प्राणाची आहुति देण्यास दुसरा कोणी 


> यी 


तयार आहे काय ? ! अस विचारलें, ह्या वेळींहि बराच 


वेळपर्यंत शांतता राहिली. पण शेवटीं दुसरा एक दिष्य 
उभा राहिला, त्याचेंहि अभिनंदन करून गुरु त्याला 
शेजारच्या तंबूत घेऊन गेले. पुनः पूर्ववत्‌ तखारीचा 
घाव ऐकु आला व पुनः गुरु रक्ताभिषिक्त तरवार 
घेऊन आहेर आले. पुनः त्यांनी तिसरा बळी 
मागितला. ह्या वेळींहि तिसरा एक शिष्य पुढें आला. 
अश्या प्रकारें पांच शिष्य वळी म्हणून गुरूंनीं तंबूमध्ये 
नेळे. ह्या सवे अद्भुत प्रकाराने जमलेली मंडळी आ श्चर्य- 
सचचकित होऊन पुढ काय होणार ह्याबद्दल विचार करीत 
होती. इतक्यांत गुरु पांचहि शिष्यांसह तंवूवाहेर आले ! 
वास्तविक गुरूंनी हा प्रयोग केवळ आपल्या 'दिष्यवर्गाची 
कसोटी पहाण्याकरतां केळेला होता व तरवारीला जै 
रक्त लागलेले होतें तें माणसाचे नसून बकर्‍्याचें होतें ! 
पांच शिष्यांसह तंबूतून बाहेर आल्यानंतर सुरूंनीं 
धर्माकरतां प्राणाची आहुति देण्यास तयार होणारे 
पांच शिष्य आपल्या दिष्यवर्गातून निघाल्याबद्दल 
जमलेल्या मंडळींचे अभिनंदन केलें व असे प्राणाहुति 
देणारे शिष्य ज्यामध्ये आहेत तो शिष्यवर्ग नवीन 
धर्माची दीक्षा घेण्यास सर्वस्वी योग्य आहे व * मला 
आतां त्या नवीन धमाच्या भवितव्यतेवद्दळ पूर्ण विश्वास 
टतो ? असे त्यांनीं सांगितलें. त्यानंतर जे पांच शिष्य 
प्राणाहुति देण्यास तयार झाले होते, त्यांना त्यांनीं ' पंच 
प्यारे ) असे नांव देऊन प्रथम नव्या धमीची दीक्षा 
दिली. गुरु गोविंदसिंग यांनीं आपल्या नव्या धमोला 
€ स्वरालसा ” म्हणजे ' शुद्ध ? असें नांव दिलें. ह्यापूर्वी 
शीखधर्मांची दीक्षा ' गुरुचरणामृत ” ( म्हणजे गुरूंनीं 
पायाचा अंगठा बुडविलेलें पाणी ) देऊन करीत. असत, 
ह्याला “चरण पहुल' असें म्हणत. त्याऐवजीं गुरु गोविंद- 
सिंगांनीं लोखंडाच्या भांड्यांत पाणी घेऊन त्यांत खडी. 
साखर मिसळली; ती तरवारीने ढवळन तें पाणी त्या 
पांच शिष्यांवर शिंपडले व त्यांना तें थोडेसें प्रागन 
करण्यास दिळ, ह्या नवीन दीक्षेला ' अमृत पहुळ 
अस नांब त्यांनीं दिले. पाण्यामध्ये खडीसाखर मिश्रित 


करण्यामध्ये सर्व शिष्यांमध्यें प्रेमभाव रहावा, व तरवारीने 


तें ढवळण्यामध्ये त्यांच्यामध्ये क्षात्रभाव उतपन्न व्हावा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


«शट 
1 ळक १) धर 


» नवभारत ण 
क षि ७५ 7) जे 


न्ट< टि अमृतमहोत्सवी >७ 


/ रक्त छट > 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष“ 


नवभारत 


अंशी दुहेरी व्यंजना ह्या दीक्षेमध्ये होती. ही दीक्षा 
देतांना गुरूनीं गुरु नानकांनीं केळें तें “ जपजी ' स्तोत्र 
व स्वतः केलेळें * जापजी स्तोत्र, व ग्रेथसाहेवांतील 
इतर कांहीं भागांचा उच्चार केला, दीक्षा दिल्यानतर 
“वा हे गुरुजीकी खाळ्सा' ? “वा हे गुरुजीकी फत्ते? 
अश्या तऱ्हेची गुरूंनी घोषणा केली व जमलेल्या 
मंडळींनीं त्याची उच्च स्वराने द्विरुक्ति केली. 
पांच ' कक्के ! 

वरीलप्रमाणे ' पंच प्यार्‍्यां) ना दीक्षा दिल्यानंतर 
गुरु गोविंद ह्यांनीं त्यांना आपणांस दीक्षा देण्याची 
विनंति केळी. ती ऐकून सवांना आश्चर्य वाटलें. परंतु 
त्या विनंतीच्या स्पष्टीकरणा्थ गुरूंनीं असे सांगितलें 
कां, “ ह्यापुढे ' खालसा ? म्हणजेच “ गुरू > समजावा 
व जेथे “ खालसा ' धर्माचे पांच ज्रीख आहेत तेथें 
* खालसा ' आहे असें मानावें. ह्यापुढे माझ्यांत व 
तुमच्यांत भेंद नाहीं, ” त्यानंतर “ पंच प्यार्‍्यां'नीं 
गुरूंच्या इच्छेप्रमाण त्यांना दीक्षा दिली, दीक्षा देतेवेळी 
गुरूंनी प्रत्येक शीखांने “ सिंग ( ससिंह ) हें पद आप- 
ल्या नांवापुढें लावावें व पांच ' कक्‍्के ' म्हणजे 'क' 
या अक्षराने सुरूं होणाऱ्या पांच गोष्टी धारण कराव्या 
असा नित्रेध सांगितला. ह्या पांच गोष्टी म्हणजे केरा 
( न कापलेले डोक्यावरील केंस व दाढी), कंगी(फणी), 
कृपाण ( तलवार किंवा कट्यार ), कडा ( लोखंडाचे 
कडे ) व कच्छ ( गुडघ्यापर्यंतची चड्डी ). ह्या दोन 
निर्वधांप्रमाणे गुरूंनी स्वतः गोविंदसिंग असें नांव 
घारण केळे व इतर वस्तू परिधान केल्या. ह्या वस्तु 
व नांव क्षात्रघर्माला अनुरूप व पोषक अक्या आहेत. 
केस न कापल्यामुळें शीखांचा चेहरा भव्य दिसतो; कंगी 
केस साफ ठेवण्यास नित्योपयोगी वस्तु आहे; तलवार 
ही अर्थात्‌ युद्धास आव्यक आहे; ' कच्छ ' सुट- 
सुटीत असल्यासुळें शिपायास पोद्याखाच्या दृष्टीने सोयी- 
ची असते. लोखंडाचें कडें पण आरोग्यास पोपरक आहे 
अशी समजूत आहे. ह्या वस्तूंमुळे शीखांच्या बाह्य 
स्वरूपांत साम्य येऊन त्यांना आपल्या एकत्वा'ची साक्ष 
पटते व क्षात्रत्रत्तीचीहि आठवण राहते, गुरु गोविंद- 
सिंग म्हणत कीं * खालसा-धर्मानें मी जंबरूकांचे 
सिंह वनवीन.? शीख लोकांचा पुढील इतिहास त्यांच्या 
म्हणण्याची सत्यता पटवितो, 


शीख लोकांची रहाणी व समाजव्यवस्था हिंदूंच्या 
पासून भिन्न रहावी ह्या हेतूनें गुरु गोविंदसिंग 
ह्यांनी नित्य व्यवहारास उपयोगी असे साधे इतर 
बरेच निवरध घाळून दिले. ते त्यांनी लिहिलेल्या 'रह्त- 
नामा ? नांवाच्या पत्रकांत नमूद केळेळे आहेत. हे 
नियम “ खालसा ? धर्मास अनुसरून व सामान्य नीति- 
तत्त्वास पोषक असे आहेत. उदाहरणार्थ, “ फक्त एका 
परमेश्वरासच भजा; सकाळीं नित्य लवकर उठून 
: जपजी ? व ग्रंथसाहेबांतील इतर स्तोत्रांचे पठण करा; 
मूर्त, समाधि वगेरेची पूजा करू नका; ग्रंथसाहेत्रा- 
दिवाय इतर कोणतीहि-वेद, पुराण, कुराणादि धर्मपुस्तकें 
मानू नका; जातिभेद मानू नका; जननमरणविवा- 
हादि गृह्य संस्काराकरतां व्राह्मण वगेरे बोलावू नका; 
अद्ा प्रसंगीं फक्त ग्रेंथसाहेबांतील विशिष्ट पद्यांचा 
उपयोग करीत जा; परव्य व परदारा ह्यांचा अभिलाप्र 
घरूं नका; दुःख्रितांस मदत व क्षूधितास अन्न द्या; 
तमाख इत्यादि मादक पदार्थांचे सेवन करूं नका?” वगेरे 
वगेरे. द्या नियमांचे चुकून उल्ंधन झाल्यास त्याबद्दलचे 
प्रायश्रित्त पण रहतनाम्यांत सांगितलेले आहे. 

अद्या प्रकारच्या “ खालसा ? धर्मांची स्थापना 
झाल्यावर गुरूंनीं सवे श्लीखांना त्या धमोची दीक्षा 
घेण्यास आव्हान केळे व त्याप्रमाणे पुष्कळांनीं दीक्षा 
घेतली. हिंदूंच्यापैकींहि पुष्कळ लोक - विशेषतः 
कनिष्ठ जातींतील-ह्या धर्मात येऊ लागळे. अशा 
तर्‍हेनें शीख धमीत आलेल्या लोकांस गोविंदसिंग फार 
प्रेमानें वागवीत व त्यांनाहि गुरूंच्याबद्दळ अत्यंत 
आदर व प्रेम वाटे. भंगी, चांभार वगेरे हिंदु जातींतून 
आलेल्या लोकांस * रंगरेटा ! किंवा * मझत्री ? अंस 
म्हणत. गुरु गोविंदसिंग “ रंगरेटा, गुरू का बेटा ? असे 
म्हणून त्यांस पुत्राप्रमाणे वागवीत. ह्या कनिष्ठ वगौतीळ 
लोकांमध्ये 'सख्लालसा? धर्म स्वीकारल्यावर समतेची भावना 
व आत्मविश्वास उत्पन्न झाल्यामुळे त्यांच्यांत विलक्षण 
फरक दिसून येत असे. त्यांच्यामधून पुष्कळ शूर लढ- 
वय्ये निर्माण होऊन त्यांचा धमसंरक्षणाच्या कामीं 
पुढें फार उपयोग झाला, ' खालसा * धर्माच्या लोकांचा 
वेष, आचार, विचार ह्यांमध्ये साम्य असल्यामुळें 
त्यामध्ये एकराष्ट्रीयत्वाची जागृति झपाट्याने होऊं 
लागली व त्याबरोबरच गुरु गोविंदसिंग ह्यांचे लष्करी 


2 “ वाहेगुरु “7 ?बाहिगुरु' हा शब्द शीख लोक * परमेश्वर ? ह्या अर्थानें उपयोगांत आणतात, 


१२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 
च ९ ) ते 
“र 7 ण्य कॅ 
-) नवभारत जर 
हीं ७५ (8:३4 
&अमृतमहोत्सवी, जी 
०९५7 तमहात्सवा 4७ 


र्श्ट् । 


ब्र 


00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


गुरू गोविदर्सिंग 


सामरथ्येहि वाढूं लागले. 
अनन्बित छळाला तोंड देणारें अचल घेये 

: स्वालसा ? धर्मांची स्थापना होऊन गुरु गोविंद- 
सिंगांचें वजन व सामथ्ये वाढत चाललेळें पाहून शेजा- 
रीळ कांगडा प्रांतांतील राजांना आतां अधिकच भीति 
वाटूं लागली. गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी त्यांना मुसलमानी 
जुलमाच्या प्रतिकारा्थ सर्वांनी एक होण्याची आवदय- 
कता पटवून देण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, पण तो ब्यथ 
गेला. शेवटीं त्या राजांनीं “ गुरु गोविंदसिंग हिंदु 
व मुसलमान ह्या दोन्ही धमावर घाला घालीत असून 
तो मोंगळ राज्याच्या विरुद्ध लढण्याची तयारी करीत 
आहे ” अद्या अर्थाची औरंगजेवबादाहाकडे तक्रार 
केली. बाददाहा त्यावेळेस म्हणजे इ. स. १७०२च्या 
सुमारास दक्षिण हिंदुस्थानांत मराठ्यांशी लढण्यांत 
रुतला असल्यामुळें तो स्वतः येऊ शकला नाहीं. पण 
त्यानें लाहोर व सरहिंद येथील सुभेदारांना गोविंद- 
सिंगांच्या विरुद्ध 'जिहाद' म्हणज धर्मयुद्ध पुकारण्यास 
हुकूम दिला, 

बादडाहांच्या हुकुमाप्रमाणे लाहोरचे सुभदार जवररदस्त- 
खान व सरहिंदचे सुभेदार वझीरखान हे आपआपलीं 
सेन्ये धेऊन निघाले व दोघांची सैन्ये अंबाला जिल्ह्यां- 
तील रोपड मुक्कामी एकत्र झालीं. तेथेच कांगडा प्रांतांतील 
कांहीं हिंदु राजेहि त्यांना आपल्या सन्यांसह येऊन 
मिळाले, तेथून हें प्रचंड सैन्य आनंदपूरकडे रवाना 
झालें व त्याने आनंदपूरला वेढा दिला. गुरु गोविंद- 
सिंगांनीं आनंदपूरला एक किल्ला बांधळेला होता. 
तेथें त्यांनीं पुष्कळ दिवस आपला बचाव केला. परंतु 
पुढें टिकाव लागेल असे दिसेना. तेव्हां त्यांना गुप्तपणे 
आपल्या कुटुंबासह तेथून जाणें भाग पडलें. गोविंदसिंग 
हे अजितसिंग व जोरावरसिंग नांवाच्या आपल्या 
दोन पुत्रांसह रोपडजवळ, चमकोर मुक्कामी त्यांचा 
दुसरा किला होता, तेथें आश्रयास गेले. त्यांची माता 
गुजरीदेवी ही त्यांच्या दुसर्‍या दोन फत्तेसिंग व 
जज्जरसिंग नांवाच्या लहान मुलांसह सरहिंदूजवळ 
खेडी मुक्कामी एका सेवकाच्या घरीं आश्रयास गेली, 
त्यांच्या पत्नी दिछीस गेल्या. पण गोविंदसिंग चमकोर 
वेथें गेल्याची ब्रातमी शत्रूस पोहोचून पुनः तेथे त्यांना 
वेढा पडला, तेथें झालेल्या युद्धामध्ये त्यांचे दोन्ही पुत्र 
म्हणजे अजितसिंग व जोरावरसिंग हे पराक्रमाने लढून 


अनुक्रमणिका 


धारातीर्थी पडले. शेवटीं गोविंद्सिंगांना वेष पालटून 
गुत्तपर्णे पुनः निसटून जाणें भाग पडलें. त्यानेतर 
गोविंद्सिंगांना वेरेच दिवस हालअपेष्टा सोसून निर- 
निराळ्या ठिकाणीं गुप्तपणे काळ घालवावा लागला, अश्या 
तर्‍हेनें फिरत असतांनाच त्यांना आपल्या दुसर्‍या 
दोन मुलांच्या भयंकर मृत्यूची वार्ता कळली. हीं दोन 
मुळें सरहिंदजवळ खेडी मुक्कामी गेलीं होतीं हें वर 
सांगितलेंच आहे. त्यांच्याबद्दल सरहिंदच्या सुमे- 
दारास बातमी लागून त्यांनीं त्यांना पकडलें. हीं 
मुळें फक्त ७ व ९ वर्षांची होतीं. सुभेदार 
वझीरस्यान ह्यांनी त्यांना “ मुसलमानी 'धमे स्वीकारा 
किंवा मरणास तयार व्हा ” अशी आज्ञा केली. त्यावर 
त्या मुलांनीं “ आम्ही गुरु तेग वहादरांचे नातू व गुरु 
गोविंदसिंगांचे पुत्र आहोंत; आम्ही आपला धर्म 
कधींहि सोडणार नाहीं ” असें बाणेदार उत्तर दिलें 
तेव्हां वझीरखानानें त्यांना मारण्याचा हुकूम दिला. 
जवळच्या लोकांनीं त्या मुलांच्या वयाकड लक्ष देऊन 
त्यांस जीवदान देण्याची विनंति केली. परंतु त्या अधम 
वझीरखानास द्रव न येऊन त्यानें दोवटीं त्या अर्भकांना 
भिंतीमध्ये चिणून मारविलें ! त्यानंतर माता गुजरीने पण 
माडीवरून उडी टाकून प्राणत्याग केला. ह्या अमानुष 
कृत्यामुळे सरहिंद हें गांव शीख लोक फार अपवित्र 
समजतात व त्यांच्यामध्ये ह्या गांवाला * गुरुमार ” 
अशी संज्ञा पडली आहे. 

वरीलप्रमाणे अनर्थपरंपरा कोसळत असतांना 
देखील गुरु गोविंदासंग ह्यांनीं आपला धीर खचू दिलि 
नाहीं. फिरतां फिरतां दीना नांवाच्या गांवीं कांहीं काल- 
पर्यंत गुरु गोविंदसिंग आपल्या अनुवायांच्या धरीं 
आश्रयास राहिळे व तेथे पुनः सैनिकांची जमवाजमव 
करूं लागले, गुरु गोविंदसिंगांचें साहस व सामशथ्य 
ह्याबद्दल त्यांच्या शिष्यामध्ये इतका विश्वास होता कीं 
तेथेहि त्यांच्या साहाय्यार्थ शिष्य जमा होऊं लागले, अद्शा 
रीतीने त्यांच्या साहाय्याकरतां येणाऱ्या त्यांच्या शिष्यांच्या 
४० जणांच्या एका तुकडीला मोंगळ फोजेशीं ।फरोजपूर 
जिल्ह्यांत खिदराना नांवाच्या गांवाजवळ सामना करावा 
लागला व ह्या सवे लोकांनीं मोठ्या निकराने लढून धारा- 
तीर्थी देह ठेवला, ह्या जागीं गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी एक 
तळें खोदण्याची आज्ञा केली व॒ त्याला 'मुक्तिसर' अस्त 
नांव दिलें. ह्या ठिकाणीं पुढें एक गुरुद्वारा बांधलें 


१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


६.७ 
र * त्र 
* 67 ण्व्वेळ क्क 
| नवभारत च 
हीं ७५ (8:३4 


/ कळ “५ 
00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्श्ट् । 


नवभारत 


असून हें स्थान शीख लोक फार पवित्र समजतात. 

पुढें कांहीं कालपर्यंत गोविंदसिंग दमदमा म्हणून 
पंजाबच्या दक्षिणभागीं असलेल्या एका गांबीं 
राहिले. तेथे असतांना त्यांनीं आपला ' दसवी पाद- 
शाही ? हा ग्रंथ लिहिला. ह्यामध्ये * विचित्र नाटक? 
म्हणून गोविंद्सिंगांच्या आत्मचरित्राविष्रयींचा एक र॒क भाग 
असून शिवाय, गोविंद्सिगांचीं काव्ये, पत्नें वगेरेहि 
आहेत, येथे असतांना त्यांनीं ग्रंथसाहेबांची आणखी 
एक प्रत तयार करवली. गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी वराच 
काळ येथें घालवून ग्रंथस्चना वगेरे केळी असल्यामुळें 
: दूमदमा ? हें स्थान शीख लोक पवित्र समजतात. 
पुष्कळ विद्वान्‌ व धार्मिक शीख लोक येथें अजूनहि 
रहातात. 

गुरु गोविंदसिंग ह्यांचा पराभव झाल्यानंतर ते दीना 
मुक्कामी असतांना व्रादराहा औरंगजेब ह्यानें त्यांना 
बोळावण पाठविलें होतें. पण त्यांनीं स्वतः न जातां 
बाददाहाला * झफरनामा * ( म्हणजे * विजवपत्रिका ? ) 
म्हणून फारसी भाप्रेमध्यें एक पत्र पाठविलें, ह्या पत्रा- 
मध्यें त्यांनी ओरंगजेबवादराहाची त्याच्या विश्वास- 
घातकी व क्रूर वर्तनाबद्दल व त्यानें परधर्मीयांच्या 
केलेल्या छळाबद्दळ चांगळी कानउघडणी केली व 
परमेश्वर हा एकच असून ह्या सर्वे कृत्याबद्दल त्याला 
परमेश्वरापुढे जाव द्यावा लागेल असे बजावले. ह्या 
पत्नाचा वृद्ध बादशहाच्या मनावर वराच परिणाम 
झाला असें म्हणतात. औरंगजेब पुढें लवकरच मरण 
पावला, 
दक्षिणेकडे प्रयाण 

औरंगजेत्राच्या मृत्यूनैतर त्याच्या मुलांच्यामध्ये 
नेहमीप्रमाणे तंटा उत्पन्न होऊन युद्ध सुरूं झालें, ह्या- 

ध्ये गुरु गोविंदसिंगांनीं आपले सेनिक बहादुरराहा- 
च्या विनंतीवरून त्याच्या मदतीस पाठवले व दोवटीं 
त्यांस जय मिळून तो गादीवर व्रसला, पुढें गुरु 
गोविंदसिंग हे दक्षिणेकडे गॅल ह्या प्रवासाचा हूंतु 
दक्षिणेकडे फक्त आपल्या “ खालसा “धर्माचा प्रसार 
करण्याचा होता किंब्रा तिकडे बळावत चाललेल्या 
ठ्यांच्या राज्याशी मेत्री जोडण्याचा राजकीय हेतु पण 
समजण्यास साधनें उपल्ध नाहींत. कारण 


एका पठाण नोकरान ते निजळे असतांना खून केला, 
ह्या खुनासंत्रंधाने निरनिराळ्या हकीकती प्रसिद्ध आहेत. 
पण सामान्यतः अद्यी समजूत आहे कीं ह्या पठाणा- 
च्या आजाला गुरु गोविंद्सिंगांनीं लढाईत मारले होतं, 
त्याचा सूड घेण्याकरतां त्यानें हें कृत्य केलें 

गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी आपल्यामागे कोणी गुरु 
नेमला नाहीं. त्यांनीं शिष्यवगास असें सांगितलें कीं 
“ मी सर्व खालसा ' अकाल ' परमेश्वराच्या स्वाधीन 
करीत आहे व तुम्हीं ग्रंथसाहेवांत असलेली गुरूची 
वाणी हीच ह्यापुढें गुरु समजावी, ” नांदेडमुक्कामीं 
जेथें गुरु गोविंदसिंग ह्यांचा वध झाला तेथें गुरु गोविंद- 
सिंग ह्यांच्या स्मरणाथे पुढें महाराणा रणजितसिंह ह्यांनी 
एक मोठें गुरुद्वारा बांधलेळें आहे. नांदेड ह्या गांवाला 
शस्व्रि लोक ' अविचल नगर * असें म्हणतात व पुष्कळ 
भाविक शीख तेथें यात्रेला जातात, 
शीख धमाला आलेलें क्षात्रस्वरूप 

हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील महापुरुषांमध्यें गुरु 
गोविंदसिंग ह्यांना उच्च स्थान मिळेल ह्यांत रांका 
नाहीं. गुरु गोविंदासेंग हे केवळ शीख लोकांचे 
एक गुरु नसून ते धमसंस्थापक, समाजव्यवस्थापक, 
मुत्सद्दी, योद्धे, कवि व ग्रेथकार होते. अद्या तऱ्हेचा 
गुणसमुदाय एका पुरुषामध्ये सांपडणें कठिणच. गुरु 
गोविंदसिंग शीखांच्या गुरूपदावर चढले तेव्हां फक्त 
नऊ वर्षांचेच होते. परंतु तेव्हांपासून मुसलमानी जुल- 
माचा प्रतिकार करून ज्लीख धर्माचा नववृक्ष सुरक्षित 
राहील अश्या करतां काव तजवीज करावी ह्याबद्दल 
त्यांच्या मनांत विचार घोळत होते. गुरु नानक 
ह्यांचा पंथ शांततावादी होता. पण अकद्ा रीतीने 
शांततामार्गाने धर्मरक्षण होणे कठीण हें ओळरून गुरु 
गोविंदसिंग ह्यांनी शीखधर्माला क्षात्रस्वरूप देण्याचा 
निश्चय केला, गरीब लोकांवर होत असलेला जुलूम व 
धर्माप्रीत्यथे होत असलेला छळ पाहून, ह्या जुलमाचें 
निमूलन करणें व धर्माचा पाया मजबूत करणें हें 
आपलें जीवितकाये आहे ही भावना वना त्यां यामध्यें 

झाली, * विचित्र नाटक ग्रंथांत ते म्हणतात 

हम इस काम जगत म॑ आये | 
धरम हेत गुरुदेव पढाये || 


त्यांत हाता ि व 6 
पुढे लवकरच म्हणजे इ. स. १ ह्य ८ मध्ये हेद्राबाद जहा तव्हां तुम धर्म पठाडो | 
. गरु गोविंदसिंग ह्यांचा त्यांच्या दुष्ट रोपिआं 9 
री देडमुक्रामीं गुर पकड पछाडो | 
प्रांतांत ना 
१४ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«शा 
% ळर १) धर 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


र्ष“ 


0000016 ७ >% 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


गुरु गोविंदसिंग 


[ तासर्यः ' आम्ही धर्मप्रसार व दुरष्टांचे शासन 
करणें ह्या कार्याकरतांच ह्या जगतांमध्यें आलों ?] 

गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी निराळीं धर्मत्े अशीं 
प्रतिपादन केलीं नाहींत. गुरु नानक ह्यांनीं जीं धर्म- 
तत्वें सांगितलीं होतीं त्यांचेंच ते जोराने प्रतिपादन 
करीत. परंतु गुरु गोविंदसिंगांच्या वेळेपर्यंत शीखधर्माला 
नुसतें विशिष्ट धर्मतत्त्वांचेंच स्वरूप होतें. धर्माला 


सामान्य लोकांच्या आचरणाकरतां विधघिनिष्रेधात्मक ' 


सुगम नियम बांधून व्यवस्थित स्वरूप देणें जे जरूर 
असतें त्रा तर्‍हेचा प्रयत्न तोंपयेत झालेला नव्हता. 
८ जातिभेद मानू नेय? अशी गुरु नानकांची शिक- 
वणूक होती. पण व्यवहारांत तो शीखांच्यामध्येंहि 
मानला जाई, तसेंच त्राह्मणांच्या उपनयन, क्रियाकर्मादि्‌ 
संस्कारांत अर्थ नाहीं असे गुरु नानक ह्यांचें प्रतिपादन 
होतें. तरी व्यवहारांत हे संस्कार पुष्कळ शीख पाळीत 
असत. तात्पय, हिंदु स्मृति्ास्त्रांतीलळ समाजव्यवस्थची 
रूढि सामान्य जनांमध्यें इतकी हृढ झालेली होती 
कीं शीख लोकांना स्वतंत्र समाजव्यवस्थेचे नियम 
घाळून दिल्याशिवाय ही परिस्थिति बदलणें राक्‍य नाहीं 
अशी गोविंदसिंग ह्यांची खात्री झाली. तव्हां शीख 
लोकांमध्ये क्षात्रतृत्ति उतपन्न व्हावी व त्यांची समाज- 
व्यवस्था गुरु नानक ह्यांच्या शिकवणुकीला धरून 
असावी अद्या दुहेरी हेतूने गोविंदसिंग ह्यांनी आपलां 
नवा ' स्वालसा ' धर्म स्थापन केला. गुरु गोविंदसिंगांनीं 
रहतनाम्यामध्ये ज्ीखलोकांकरितां जे सामाजिक व 
नेतिक नियम घाळून दिळे ते साधे व गुरु नानक ह्यांनीं 
प्रतिपादन केलेल्या तत्त्वांस पोषक असे होते. आजकाल 
शीख लोकांचें ज्या गोष्टीमुळे न्यवहारांत वेशिष्ट्य दिसून 
येतें त्या सर्वे गोष्टी म्हणजे * क? ने सुरू होणाऱ्या 
पांच पदार्थाचे घाऱण, सिंग पद अंतीं असणारे नांव 
वगेरे गोष्टी गुरु गोविंदसिंगांच्या वेळेपासूनच प्रचारांत 
आल्या. 

गुरूंच्यावर त्या काळीं शिष्यांची निःसीम भक्ति असे. 
त्यांच्याकरतां प्राण देण्याकरतां पांच शिष्य कसे पुढें 
आलें हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. गुरु गोविंदसिंग हे 
आपल्या शिष्यास म्हणत : 
पहिलां मरना कबूळ कर । जीवनकी छोडि आस ॥ 
होहु सभों की रेणुका । तव आन हमारे पास ॥ 
[ अर्थः प्रथम जीविताची आशा सोडून मरणाची 


अनुक्रमणिका 


तयारी कर. सगळ्यांचे पायाची धूळ म्हणून आपणास 
समज व मग माझा शिष्य बन *. ] 

गोविंदसिंग हे स्वतः फार जरूर व साहसी असल्यामुळें 
त्यांच्या सैनिकांना त्यांच्याबद्दल अत्यंत आदर व विश्वास 
वाटे. त्यांनीं तरुणयणीं एकदां फक्त समशेर हातांत 
घेऊन एकट्याने वाघाची दिकार करून त्यांस चीत 
केलें होते अद्ली आख्यायिका आहे. तसच 'नुर्विदेत 


ते इतके पटाईत होते कां दात्ख्कडील गोलंदाजांना ते 


अचूक वाण मारून जखमी करीत व अशा रीतीनें 
त्यांच्या तोफा निकामी करीत. गोविंद्सिंगांच्या पराक्रमा- 


होऊन लढत, गोविंदसिंग म्हणत असत : 
चिडियां कोलों वाझ तुरा । सवा लाखसे एक लढा । 
तभी गोविंद्गोसिंग कहा । 

[ अथेः “ मी चिमण्यांना ससाण्याशीं झुंज करून 
त्याला पळवावयास लावीन; एकट्याला सवालाखाशीं 
लढवीन तरच मी नांवाचा गोविंदसिंग ! ? ] 

आनंद्गड व चमकोर येथील लढ्यांत गोविंदसिंग 
व त्यांच्या सेनिकांनीं जे शोय दाखविलें ते वरील 
उक्तीस साजेसैंच होते. त्यामुळे त्यांनीं शात्ख्ला 
थक्क करून सोडलें. 

गोविंद्सिंगांचें खालसावर निःसीम प्रेम असें 
त्यांचे चार पुत्र नाहींसे झाल्यावर त्यांच्या पत्नी शोक 
करूं लागल्या तेव्हां ते म्हणाले 

इन पुत्रा के सीस पर | प्यार दिये सुट चार । 
चार गये तो क्या हुआ । जीवत हे हजार । 

[ अर्थ : ' ह्या माझ्या पुत्रांकरतां ( दिष्यांकरतां ) 
मी चार (पुत्र) बळी दिळे. चार गेळे तरी काय परवा ? 
हे दुसरे हजारों (पुत्र-म्हणजे शिष्य) जिवंत आहेत! ] 

गुरु गोंविंदसिंग ह्यांचा पराभव होऊन त्यांचा नाह 
झाला असें त्यांचे शात समजत तोंच ते दुसरे ठिकाणीं 
जाऊन पुनः सैन्य जमवीत. अक्षा रीतीने आरंगजेत्र 
बादराहाचे अफाट सैन्य असतांनाहि त्यांचा पुरा मोड 
होऊं शाकला नाहीं. इतकेंच नव्हें तर औरंगजेब 
बादराहाच्या मरणानंतर त्याचा पुत्र बहादुरुहा ह्याला- 
हि पण त्याच्या विनंतीवरून गोविंदसिंग ह्यांनीं थोडी 
कुमक देऊन त्याचा स्नेह संपादन केला, 
बीर, कवि व ग्रंथकार 

युद्धकला व कविप्रतिभा हे दोन गुण एकाच व्यक्तीमध्ये 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«टा 
1 ळर १) धर 


” नवभारत ण 
शन षि ७५ चि» 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >२० 


र्ष“ 


0000016 > 
“५, 
9. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कचितच दिसून येतात. पण गुरु गोविंदसिंग हे शूर 
वीर असून शिवाय कवि व ग्रंथकारहि होते. त्यांनीं 
केलेलीं काव्यें व त्यांचे लेख त्यांच्या नांवाने प्रसिद्ध 
असलेल्या : द्सवी बादशाहीका ग्रंथ ? ह्यांत ग्रथित 
केलेले आहेत. त्यांची स्मरणशक्ति फार तीत्र असे, 
असें म्हणतात. गुरु अर्जुनसिंग (सन १५६३-१६०६) 
ह्यांच्यावेळीं लिहिलेली * ग्रंथसाहेबाची ' अस्सल प्रत 
त्यांच्या एका नातलगाकडे होती. गुरु गोविंदसिंग 
ह्यांचा चमकोर येथें पराभव होऊन ते दमदमा येथें 
रहात असतांना त्यांनीं ती प्रत मागविली पण ती 
त्यांच्या नातलगांनीं देण्याचें नाकारळें. तेव्हां गोविंद- 
सिंगांनीं तो समम्र ग्रंथ भाई मणिसिंग ह्यांना स्वतः 
बिनचूक सांगून लिहून काढविला. गुरु तेग व्रहादर 
ह्यांनी केलेलीं पद्ये व स्वतः केलेला एक “छोकहि त्यांनीं 
त्यांत ग्रथित केला. “ विचित्र नाटक ? व इतर पद्ने 
व लेख हे मात्र पुढे € द्सवी बादशाहीका ग्रंथ * ह्या 
ग्रंथांत समाविष्ट केळे गेळे, औरंगजेबवादराहाला त्यांनीं 
: झफरनामा म्हणून एक पत्र पाठवल्याचें पूर्वी सांगि- 
तलेंच आहे. हें पत्र पार्शियन भाषेंत मोठ्या भारदस्त 
शब्दांमध्ये लिहिले असून त्यांतील विचार गंभीर 
आहेत. 
शुरुपद काढून टाकण्यांतळें दूरदशित्व 
गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी ख्रालसा धर्म स्थापन केला 
तरी ते स्वतःस इश्वराचा अवतार म्हणवून घेत नसत. 
: विचित्र नाटक ? ग्रंथांत ते एके ठिकाणीं म्हणतात : 
८: घी फक्त परमेश्रराचा सेवक आहे. मलाच परमेश्वर 
समजतील ते खचित नरकांत जातील. ” गुरु गोविंद- 
सिंग ह्यांनी “* खालसा / स्थापन केल्यावरहि ते स्वतः 
साध्या व्रृत्तीने रहात असत. पूर्वी मसंद? नांवाचे गूरुंचे 
सेवक त्यांच्याकरता दिष्यवर्गाकडून दक्षिणा आणीत 
असत. परंतु “ मसेद ' आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग 
करून शिष्यवर्गास लुबराडीत असत ही गोष्ट नजरेस 
आल्यावर गुरु गोविंदसिंग ह्यांनी ही पद्धतीच काहून 
टाकून मसंदवर्ग नाहींसा केला. गुरु गोविंदसिंग 
ह्यांची राहणी सांधी असस्यामुळें ते मूल्यबान्‌ वस्तूंचा 
स्वतःकरितां स्वीकार करीत नसत, एकदां एका 
शिष्याने त्यांच्याकरिता रत्नजडित कंकणांची जोडी 
आणली होती. त्यावेळीं गोविंदसिंग सतलज नदीच्या 


तीरावर वसले होते. कांहीं वेळ निरखून गुरूंनी एक 
कंकण सहज नदीमध्ये पैकळें ! त्यावरोबर भोंवताळची 
मंडळी चकित झाली. गुरूंच्या हातून ते कंकण 
कदाचित्‌ चुकून निसटून गेळें असेल असें समजून 
एकानें विचारलें कीं 'कंकण कोठें पडळें आहे ती जागा 
मला दाखवली तर बुडी मारून मी तें काढतां. ' त्या- 
बरोबर गुलूंनीं दुसरें कंकण पण नदींत फेकले व ते 


- म्हणाले “पहिळें कंकण फेंकलें तेथेच दुसरे पण गेळें आहे.? 


आपल्यामागे गुरुपदावर कोणासहि न नेमतां 
* ग्रेंथसाहेब ' हाच सर्व शीखांनीं गुरु समजावा अक्षी 
व्यवस्था करण्यामध्ये गुरु गोविंद्सिंगांचा दूरदशीपणा 


, दिसून येतो. आपल्यामागे गुरु म्हणून नेमण्यास 


योग्य असे त्यांचे बंदा किंवा गुरूवक्षसिंग ह्या 
नांवाचे प्रियशिष्य होते. परंतु त्यांच्यावर त्यांनीं 
मुसलमानांच्या जुलमाचा प्रतिकार करण्याचें कार्यच 
फक्त सोंपवळें. गुरु नानक ह्यांच्यामागे जे नऊ 
गुरू झाळे त्यांनीं त्यांच्या धर्मतत्त्वांना व्यवस्थित 
स्वरूप देऊन त्यांचा पुष्कळ प्रसार केलेलाच होता, तीं 
धर्मतच्वें आतां ' गुरु ग्रंथसाहेब ? ह्या ग्रंथामध्ये गुरु 
नानक व त्यांच्यामागून झालेल्या गुरूंनीं सामान्य जनांना 
समजणाऱ्या पंजाबी भाषेंत केलेल्या पद्यांमध्ये ग्रथित 
केलेलीं उपलब्ध होतीं. त्यामुळें ह्या गुरुपरपेरचें मुख्य 
कार्य संपळें होतें. गुरुपरंपेरेमुळें गुरुपदासंबंधीं भांडणे 
उत्पन्न होत व त्यामुळे आणखी पंथ उत्पन्न होत असाहि 
अनुभव आल्य होता. गुरु नानक ह्यांचे पुत्र श्रीचंद्‌ 
ह्यानीं ' उदासी ' पंथ काढला व त्यांच्या वंशांतील 
धीरमळ, रामराय ह्यांनींहि स्वतंत्र पंथ काढले होते. 
अशामुळे शीखांच्यामध्ये फूट होण्याचा संभव होता. 
शिवाय गुरुपद हें कांहीं दृष्टीनीं : खालसा २ धर्मांच्या 
समत्वाच्या तत्त्वाशीं विसंगतच होतें: तेव्हां सर्व दृष्टींनी 
विचार करून गुरु गोविंदसिंग ह्यांनीं गुरुपद॒ काढून 
टाकून “ गुरु ग्रंथसाहेबा'ला तें स्थान अपण केलें 
ते योग्यच झालें. गुरुपद काढून टाकल्यामुळे 
* खालसा ' धर्माचा जोम बिलकूल कमी झाला 
नाहीं. इतकेच नव्हें तर गुरू गोविंद्सिंगांच्या मागून 
शीख लोकांचा अमानुष छळ झाला तरी त्या भयंकर 
दुब्यातून चावून पुढें शीख लोकांचें पंजाबांत स्वतंत्र 
राज्य स्थापन झालें, 


"ण न ्क्त्क्झ्म्म 


१६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 
च प ) ते 
“र 7 ण्य कॅ 

-) नवभारत जर 
७ ७५ (8:३4 

&अमृतमहोत्सवी, जी 
०९५7 तमहात्सवा 4७ 


र्श्ट् । 


ब्र 


00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


वीर बन्दा 


र बन्दा याचें जीवन व मरण हें शीखलोकां- 
च्या इतिहासांतील एक रोमहर्षक पान आहे. 
या वीरमरणाने अनेक कवींना स्फूर्ति दिलेली 
आहे. रवीन्द्रनाथ ठाकूर ॒व स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर या दोघांनींहि वीर बन्दा याचें आपल्या 
कवितांतून पूजन केळें आहे, खीन्द्रनाथ कवि म्हणून 
जगद्विख्यात, तर सावरकर यांची कवि म्हणून केवळ 
महाराष्ट्रालाच ओळख. परंतु सावररांच्या प्रतिभेचा 
पाहि महाकवीचाच याविषयीं मराठी रसज्ञांना तरी 
कधीच संदेह नव्हता. वीररस हा तर सावरकरांचा 
आवडता विषय व जीवनधमं. खीन्ट्रनाथांची प्रतिभाहि 
वीररसाचें वर्णन करतांना एखाद्या जातिवन्त श्ाहीरा- 
च्या तन्मयतेने रंगून जाणारी, हा एकच काव्यविषय 
या दोन कविश्रेष्ठांनीं कसा रंगविला आहे हें पाहणें 
यामुळेच मनोरंजक ब उद्बोधक व्हावें. 
या दोन कवितांच्या स्चनाकालांतहि तसे विदोष 
असें अंतर नाहीं. रवीन्द्रनाथांची ' बन्दी वीर / हो 
कविता आधींची. ती १८९९ मध्ये लिहिली गेली. 
रवीन्ट्रनाथांचें वय त्या वेळीं ३८ वषाचे होतें. सावरकरांची 
कविता ही त्यानंतर सुमारे दहा वषीनीं १९१० मध्यें 
रचळेली. सावरकरांचें या वेळचे वय २७ वर्षांचे. ज्या 


पाश्चभूमीवर सावरकरांनीं ही कविता रचिली ती 
पाश्चवभूमि मात्र वीररसाच्या उत्कट परिपोषाला 


विज्षेष अनुकूळ अक्षी होती. श्री “ बन्दा वीर ? ही 
सावरकरांची कविता “ मूर्ते दुजी ती? या कवितेचा 
एक भाग म्हणून लिहिण्यांत आलेली आहे. या 
कवितेची पार्श्वभूमि ' रानफुळें' या कवितासंग्रहांत 
पुढीलप्रमाणे सांगण्यांत आलेली आहे : 

“सन १९१० मध्ये बॅ. सावरकर फ्रान्समधून परत 
येतांच इग्लंडमध्ये घरळे गेळे, लंडनच्या पोलीस- 
चोकींत ते प्रथम वंदी असतां इंग्लंडच्या मानानेहि 
अतिजय कडक अशी थेडी पडूं लागली. त्यांतहि त्या 
कोठडीच्या भिंतीहि दगडी ! फरशी दगडी! त्या 


न, भा, ३ १७ 


अनुक्रमणिका 


प्रा. देवदत्त अ. दाभोलकर 


रवीन्द्रनाथ व सावरकर यांचा काव्यविषय 


गारांसारख्या गार व्हाव्यात, जवळ अंथरूण तर काय, 
पण पुरेसे पांघरूणहि नाहीं ! दिवसरात्र पाय आपटावे, 
हात चोळावे, त्या पंधरावीस पावलांच्या लांबींतच 
भरभर फेऱ्या घालाव्या; तेव्हां कुठें गारून जाणारे 
रक्त कांहीं उष्णता पावू शकावें | त्या भयंकर शारीरिक 
गारख्याचा परिणाम मानसिक उत्साहहि गारठण्यावर 
होऊं पहात आहे ! त्यांतहि त्यांच्यावरचे आरोप राज्य- 
क्रान्तीचे ! फाशीच्या छायेत आपण आज उभे आहोंत 
हें त्यांस कळून चुकलेले ! त्या ठायेंत प्रत्यक्षपणे असे - 
त्यांचे हें पहिळेंच -पाऊळ पडतांना उग्र भीषण 
कर्तब्यास तोंड देण्याचा जो असा प्रसंग त्यांच्यावर 
आला, तो निभावून नेण्यास घैयेस्फू्तीहि तितकीच 
उग्रमीप्रण हवी होती ! त्या रात्रीं तक्ली स्फूति देणाऱ्या 
ज्या भावना त्याच्या हृदयांत संचरत्या झाल्या त्याच 
त्यांनीं ह्या कवितेत ग्रथिल्या आहेत. ' 

मरणाच्या छायेत काव्य आणि जीवन यांना पर- 
स्परांपासून स्फूर्ति देऊ पाहणाऱ्या या कवितेसारख्या 
कविता जगाच्या वाडू्मयांत विरळच असतील ! 


रतीन्दनाथांची बन्दी वीर? व सावरकरांचो 
श्रीबल्दा वीर? या दोन कवितांचीं आद्य स्फूति- 

स्थाने अशीं वेगवेगळीं आहेत. 'बन्दी वीर” हें एका 
कविवर शाहीराचें वीरपूजन आहे “ श्रीवन्दा वीर ” हें 
एका वीरवर कवीची धृतिसाधना आहे. रवीन्द्रनाथांच्या 
सर्वच कवितांतून रचनेची सिद्धहस्त सफाई आहे. उलट, 
सावरकरांच्या कवितांच्या बाह्य स्चनेइतकी क्लिट आणि 
ओबडधोबड रचना शोधूनहि इतरत्र कुठें मिळणे 
कठीण होईल, परंतु सफाईचा गुळगुळीत हात फिरला 
नसतांनाहि, रचनेच्या प्रमाणांना न जुमानतां, एप्वाद्या 
प्रचंड शिळेंतून ओबडधोबड परंतु जिवंत शिल्प खोदले 
जावें तशी सावरकरांची कविता चैतन्याने रसरसळेली 
असते. हा स्वनाकोशलांतील भेद * बन्दी वीर? व 
“श्रीबन्दा वीर? या कवितांतूनहि स्पष्टपणे आढळून येतो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«टा 
% ळर १) धर 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


«(<< & अमृतमहोत्सवी )->२७ 
ह. कट. 


(00006 > 
“५, 
कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


खीन्ट्रनाथांची सारी स्चना रेखीव व प्रमाणवद्ध आहे. 
आपल्याला कोणता परिणाम साधावयाचा आहे याची 
रवीन्ट्रांना जाणीव आहे, तो कसा साधावा याचें तंत्र 
त्यांना माहीत आहे व तें तंत्र कुगालतेने हाताळण्याची 
कारागिरी त्यांच्या कलेत आहे. या उलट “श्रीवन्दा वीर 
हा एक अनिरुद्ध खळाळणारा प्रवाह आहे. या प्रवाहा- 
ला द्वेषाची धार आहे, तिखट नाकाठा येणारा 
जातीयतेचा दर्प आहे. परंतु त्याबरोबरच त्यांत जिवंत 
जोमहि पण आहे हें निश्चित. 
जुलमी मोंगळ राजसत्तेच्या अनन्वित छळापुढें 
शरण न जातां ज्या वीरत्रत्तीनं बन्दा याने आपलें मरण 
स्वीकारळें ती वीरवृत्तीच या दोघांचाहि काब्यविषय 
आहे. परंतु या छळाचें जितकें क्रु व ऱाहारे आण- 
णारें वर्णन सावरकरांच्या कवितेत आहे तितकें रवीन्दर- 
नाथांच्या कवितेत नाहीं. सावरकरांचे सारें लक्ष वीर बन्दा 
याच्यावस्व केन्द्रित झालेलें आहे, त्यानें सोसलेल्या छळाचें 
सविस्तर वर्णन त्यांनीं केळें आहे. ज्या कारणासाठी 
ही कविता सावरकरांनीं रचिली ती लक्षांत घेतां, या 
भागालाच आपल्या कवितेत सावरकरांनीं विशेष महत्त्व 
द्यावे हें साहजिकच होय. त्यांना स्वतःच्या तितिक्षेसाटीं 
त्या वीरस्मृतीच कवच घालावयाचे होतें. याच छळाचे 
रवीन्द्रनाथांनीं केलळें वणन कितीतरी अधिक संयत 
आहे ! बादशाहाच्या आज्ञिप्रमाणे आपल्या हातांनी. 
आपल्या बालकाचा वध केल्यानंतर ज्या धीखत्तीने 
वीर वन्दा याने आपले मरण स्वीकारळें त्याचें संयत 
उत्कट चित्रण त्यांनीं अवघ्या एका रोवटच्या कवितेत 
केलें आहे. 
“ सभा हल निस्तब्ध 
अन्दार देह छिंडिळ घातक 
याडाशि करेया दग्ध 
स्थिर ह्ये वीर मरिल, ना करि 
एकहि कातर दाब्द 
दहेकजन मूदिळ नयन 
सभा हल निःशब्द ' 
तापळेळे सांडस शरीरांत घुसले, परंतु त्या बीराच्या 
मुखांतून वेदनेंचा एक उद्गार देखील वाहेर पडला 
नाहीं. सारी सभा स्तब्ध-निश्चळ झाली. वाचकाच्या 
मनावरहि हाच परिणाम राहतो. कविता संपवितांना 
डोळे मिटून आपण एका बधिर वातावरणांत प्रवेश 


अनुक्रमणिका 


करीत आहोंत असे वाट्ते. हा जागरूक कलेचा 
उत्कषेविन्दु कवीने साधलेला आहे, -परंतु सावरकरांच्या 
सावेश प्रतिभेला ' दशकजन मूदिळ नयन? हें परिसमा- 
तीचे स्थान म्हणून कधींच रुचळें नसते. या होतात्म्यां- 
तून जी जनजागृति झाली तिचे वर्णन करणें ब त्या 
होतात्म्याच्या स्मरणाने आज जी जनजागृति करतां 
येणे गाक्य आहे तिच्यासाठी प्रयत्नशीळ राहणें ही 
त्यांच्या प्रतिभेची प्रतिज्ञा आहे. म्हणूनच ते पुढें 
लिहितातः 
मृत झाला उज्जीवित | मृतचि मारिते । 

गाइईंनीं मारियळे ठार कसाया । 

चिमण्यांनीं मारियळे ठार ससाणे । 

पायदळींची रेती तापली अशी 

कीं भाजुनि भस्म करी पायदळासी ! 

आणी ना कुतरेंही भीक दे अशी 

होय वादशाहाची ब्रा दशा अहा-- ? 


हीर बन्दा याच्या छळाचे वर्णन करण्यांत 
ज्याप्रमाणे या कवींनी वेगवेगळी पद्धति 
वापरली आहे त्याचप्रमाणे एकूण कवितेचा आटोप 
सांभाळण्याच्या त्यांच्या रीतीहि वेगळाल्या आहेत 
सावरकरांच्या कवितेचें सर्वस्व वीर बन्दा आहे. रवीन्द्र- 
नाथांच्या कवितेचा पहिला अर्धाअधिक भाग शीख 
लोकांचे पुनरुत्थान, मोंगल-ज्लीस्व संग्राम व शीख 
: तन्दी वीरांस्ची मोंगलांनीं केळेली हत्या यांनीं 
व्यापिळा आहे. खीन्ट्रनाथांनीं वापरलेळें वृत्तहि या 
गतेमान्‌ घटनांचे वणन करावयास समथ असेच आहे 
कवितेच्या सुरवातीच्या पांच ओळींतच शीखांचे पनरु- 
त्थान होऊन शीख निर्भयपणे प्रतिकारासाठी उभ 
राहल्याचे चित्र आपल्या डोळ्यापुढे स्पष्टपणे उभे 
राहतें. 
* पन्चनदीर तीरे 
वेणी पाकाईंया शिरे 
देखिते देखिते गुरुर मन्त्र 
जागिया उठेळे शिग्ख 
निमम निर्भीक? 
कावतेच्या उत्तराथांत वीर बन्दा आपल्या नजेरे- 
समोर येतो तो देखील तितकासा प्रामुख्याने नव्हे 
या उत्तराधात देखील मुख्य चित्र आपल्या डोळ्यापुढे 


शट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«शा 
% ळर १) धर 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


"टी शेकत. “७ 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


वीर बन्दा : 


उभें राहतें तें बन्दा याच्या अजाण परंतु शूर बालकाचे. 
किंब्रहुना या बालकाच्या चित्ररेखेच्या परावर्तित प्रकाद्या- 
मुळें बीर बन्दा याच्याविष्रयीं आपल्याला अधिक 
सहानुभूति वाटूं लागते. त्या अजाण सानुल्याविषयीं 
सावरकरांनीं म्हटलें आहे : 
“ हळु न्यारे, हळु ! संभाळूनि, लेकरू 
हें लहान इतुके कीं सांचल्या तया 
रक्ताच्या डबक्यांतचि सहज बुडुनियां 
जावें कीं जाता त्या वधरिलेकडे ! ? 
रवीन्ट्रेंनाथांच्या कथेत येथे फरक आढळतो. 
सावरकरांच्या कवितेत मारेकरी त्या बालकाचा वध 
करतात. रवीन्ट्रनाथांच्या कवितेत वीर बन्दा यालाच 
आपल्या ब्रालकाचा वध करावयाची आज्ञा होते. बन्दा 
ती पाळतो हीहि एक कठोर सह्द्यताच होय. इतरांनी 
हालहाल करून मारण्यापेक्षा आपल्या हातानें एका 
घावांत आपल्या चिमण्याचा अन्त केलेला बरा असेंच 
त्याच्या मनांत आलें असेल, या ठिकाणच्या कथा- 
भागांत त्या बालकाचे एक अविस्मरणीय अमर चित्र 
रवीन्द्रनाथांनीं रेखाटले आहे. -वधासाठी तो बालक 
बापाच्या मांडीवर जाऊन बसला, बापाने त्याच्या 
मस्तकाचे अवघ्राण केळे, हातांत कस्यार घेतली आणि 
मुळाला सस्नेह न्याहाळीत आपला मंत्र त्याला दिला : 
“ गुरुजिर जय ” काने काने कय 
“ ए पुत्र, भय नाहि ” 
त्या सिंहगर्जनेचाच प्रतिसाद त्या सिंहश्यावकाच्या 
मुखांतून आला : 
* नवीन वदने अभय किरणे 
ज्वलि उठे उत्साहि 
किशोरकण्ठे कँपे सभातल 
बालक उठिल गाहि 
“ गुरुजिर जय, किछु नाहि भय ” 
बन्दार मुख चाहि? 
त्यानंतर-- 
* बन्दा तखन वामवाहुपार 
जडाइल तार गले 
दक्षिणकरे फेलेर वक्षे 
छूरि बसाईल बले 
“ गुरुजिर जय ?” काहिया बालक 
ळूटालो धरणीतले 


अनुक्रमणिका 


रवीन्द्रनाथ ब सावरकर यांचा काव्यविषय 


सावरकरांच्या कवितेंत या अबोध अजाण निरागस 
बालकाचे दर्शन आहे परंतु त्याच्या स्वत:सिद्ध शोर्याचे 
निदान नाहीं, हतेहासांतीठ वस्तुस्थिति कोणती आहे 
याची मला माहिती नाहीं. अद्या कथांतून सर्वसाधघारण- 
पणें आढळतें त्याप्रमाणें इतिहास व दुंतकथा यांचें 
विलक्षण मिश्रणाहे अश्या कथांतून झालेलें असतें. परंत 
“प्रकारायोजना? आणि 'लक्ष्यकेन्द्र' (106185) यांत दोन 
कवींनीं दाखविळेला हा भेद मात्र लक्षांत घेण्याजोगा 
आहे. 


स वरकरांच्या साऱ्याच वाड्मयांत पराक्रमाची 
पूजा आहे आणि षंढ भीरुतेचा द्वेष आहे. 
वीर वन्दा व त्याचे वीर आपली आहुति देत असतांना 
ज्या निमूट कायर कुतूहलाने सारा हिंदुसमाज त्यांची 
ती विटंबना पहात उभा होता, त्याच्याविषयीं अत्यंत 
जळजळीत असे उद्गार सावररांनीं काढले आहेत. 
बन्दी वीर राजमार्गावरून आणले जात असतां तें हृब्य 
पहावयास बघ्यांची नुसती झुंबड उडाली. रवीन्द्रनाथ 
त्याचें यथार्थ वर्णन करतातः 
* राजपथ परे लोक नाहि धरे 
वातायन जाय खुली ? 
परंतु खीन्ट्रनाथ एवढें वर्णन करूनच थांबतात. 
दोवटींहि “ समा हल निःस्तव्ध एवढेंच सांगून 
प्रेक्षकगणांच्या कायरवृत्तीवर ते पडदा सरकवितात. 
परंतु या हृदयाने सावरकरांच्या अंगाची लाही लाही 
होते. निभे्त्सनेला आपले ]ाब्द अपुरेच पडतील 
असेच जणूं त्यांच्या प्रतिभेला वाटतें ! 
“ हिंदूच्या बीजाचे लक्ष लक्ष ते 
जन, असुनी दोन हात, लांव मिश्याही 
बहु मिशाळ पषंढाहुनि षंढ होउनी 
हिंदेंच्या धर्मरक्षित्यासि पाहती 
त्या दर्श, त्या दुर्बीभित्संतेमधे ! ! 
एक जरी मायेचा पूत त्यांम्धे -- 
आईंचें दूध जिते एक प्यायला 
जरि असेल त्यांत तरी शपथ ! धिक्‌ अरे 
धिक्‌ तुमच्या जीवितास |! 
धर्मरक्षण हेंच ज्या वेळीं खत्वरक्षणहि होतें त्या 
काळांतील ही कथा आहे. धर्मावरील अत्याचार हे त्या 
काळीं जनतेच्या स्वातंत्र्यावर होणारे आघात होते. या 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


4/. ग 


यव, 
/ नवभारत 
क है ७५ ३६ 


न्ट< टि अमृतमहोत्सवी न > 


र्ष्ौ नऱ क 
के १: कर 4 वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


आक्रमणाविरुद्ध उभे राहिलेल्यांची पूजा करावी व 
त्या आक्रमणाचे अत्याचार कायर कुतूहलाने पहाणाऱ्या 
कीटकांचा द्वेष करावा हेंच त्या काळांत स्वाभाविक 
झालें असते. सावरकरांची हीच प्रतिक्रिया आहे. 
रवीन्ट्रनाथांना हें द्शांन तितके महत्त्वाचे वाटले नाहीं 
याचे कारण या दोन कवींच्या रक्ताचा धर्मच वेगळा 
आहे हें असावे. खीन्द्रनाथांची मुख्य प्रेरणा कळेची 
आहे. सावरकरांची क्रान्तीची आहे 


रतीन्दनाथांची कविता वीर बन्दा याचा व'ध होतांच 
तेथेच कलात्मक विराम घेते. सावरकरांचा ' श्री 


बन्दा बीर' हा तर 'मूर्ते दुजी ती' या कवितेचा केवळ 
मध्यमणि आहे. पहिल्या विभागांत सावरकरांनीं आपल्या 
कवितेला आपले नेहमीचे कमनीय स्प टाकून देऊन 
प्रसंगाला साजेसे करालकालिकेचें रूप 'पारण करून 
प्रकट होण्याची विनंति केळी आहे. “ श्री वन्दा वीर ? 
हा त्या करालकवितेचाच एक आविष्कार, श्रीवन्दा 
या नांवाच्या जपाने, त्या कोठडींत, फांशीच्या त्या 
गडद हांणार्‍या छायेत या बीराच्या मनाला पुन्हा 
नवेच घेथ प्रास होतें. अंतरांतील कोलाहळ निवूं 
लागतो, संदेह नाहींसे होऊ लागतात, आणि शांत 
निश्चयी 'थीर उद्‌गारांच्या प्रतिज्ञेने ही कविता संपते. 
“ हें सहेनची 

याहुनिही भयद असे छळ सहेनची 

परि झटेन जीवनान्तिहि झटेनची 

करण्यासी ही विमुक्त मातृभ॒ पुन्हा 

मुक्त पुन्हा, शक्त पुन्हा, मनुजमंगला 

पुण्यभामि पुनरुत्थित पतितपावना. 
एका कृतिद्लील स्वातंत्र्यवीराची ही प्रतिज्ञा आहे : 

* मुक्त पुन्हा, शक्त पुन्हा, मनुजमंगळा 

पुण्यभूमम पुनरुत्थित पतितपावना 


भारताच्या ध्येय-स्वप्नाचें या दोन ओळींत केलें 
आह्‌ इतके उत्कट नेमके निद्रांन दुसऱ्या कणाहि 
कवीने केळेळे सहसा आढळणार नाहीं, जिथे सारी मरन 
निर्भय आहेत आणि मानवाचे मस्तक उन्नत आहे 
या रवीन्द्रनाथांच्या सुंदर गीताची स्मृति ठेवूनहि मला 
असेंच म्हणावेसे वाटते 


हिं 


| 


अनुक्रमणिका 


'घमात बदल नको, जीवनांत हवा ! 


हिंदुस्थान पहायाला आलेळे एक अमेरिकन 
प्रवासी बरंगेरीपीठाचे शांकराचार्य श्रीचन्द्रशेखर 
भारतीस्वामी यांना नुकतेच भेटले. त्या अमेरिकन 
प्रवाऱ्याची हिंदु धमात यायची इच्छा होती. त्यावावत 
शंकराचायानीं त्यांना जो सला दिला त्यावरून धमोन्तर 
करण्यावावत हिंदुधर्माची भूमिका स्पष्ट होते. त्यांचा 
झालेला संवाद संक्षेपाने पुढें दिला आहे 
अमेरिकन:- परधरमीयांना तुम्ही हिंदु धमात कां 
घेत नाहीं १ तुमचा धम किती छान आहे ! तुम्हीं 
: हो ? म्हणा, मी आज हिंदु व्हायला तयार आहे. 
शेकराचार्य:-'धमोतर करायची तुम्हांठा जरूरच 
[य ? ख्िस्त धम काय वाइंट आहे ? 
अमेरिकन:-( अनपेक्षित उत्तराने गोंधळून 
जाऊन ) ते मळा नाहीं सांगतां येत. पण मला तरी 
खिस्तधर्मानें समाधान मिळाठेळें नाहीं. 
_ शुैकराचार्य:-असं असेल तर दुदैव खरं! पण मला 
सांगा कीं खिस्ताचा धर्म खरा समजून घ्यायचा, त्या- 
प्रमाणं जीवन जगायचा तुम्हीं खरोखरीं प्रयत्न केला 
आहे का १ 
अमेरिकन:- तसा मी प्रवत्न केला आहे असें 
म्हणतां येणार नाहीं. 
दोकराचार्य:-मग माझा तुम्हांला सा असा कीं 
तुम्हीं पहिल्यांदा खरे खिस्ती बना, खिस्ताच्या वचना- 
प्रमाणे जीवन जगा, परिवर्तनाची जरूर आहे खरी. 
पण ती धमाच्या परिवर्तनाची नव्हे तर जीवनाच्या परि- 
वर्तनाची आहे 
अमेरिकन:-(हर्पारने) मग तुमच्या हिंदु धर्मांची अशी 
शकवण आहे तर कीं खिश्चनाने चांगला खिश्चन 
बनावे, सुसलमानानें चांगला मुसलमान बनावे, बौद्धाने 
चांगला बोद्ध वनांवे ! आज तुमच्या हिंदुधर्मांच्या एका 
नराळ्याच उदात्त तत्त्वाचे मल भव्य ददोान झाल 
आहे. हें द्रोन आपण करून दिल्याबद्दळ धन्यवाद. 


वरील संवाद 'ह्रिजना*च्या संपादकांनी देऊन पुढें 
म्हटळ आहे कीं, धमोतरावाबत गांधीजींची भमिका 
अशीच होती 


हरिजन? --( २१११५३ वरून संक्चित्त )- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


3 

च ,' र रं 
यव, 
/ नवभारत ण 

क है ७५ के 


न्ट< छू अमृतमहोत्सवी न > 


७ औऊ 
के १: कर 4 वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अमेरिकन्‌ समाजांतील एका शक्तिकेन्द्राचें विवेचन : प्रा. श्री. बा. काळे 


अमेरिकन समाजाची घटनाप्रियता ((10550पए०0311511) 


प्रत्येक समाजाच्या देनंदिन घडामोडींत विद्िष्ट 
व्यक्तींना, संस्थांना किंवा तत्त्वांना महत्व असतें. 
इंग्लश लोकांच्या जीवनांत राणी एलिझाबेथ रोज काय 
करते एतद्विप्रयक बातम्यांच्या चर्चेला अग्रस्थान 
मिळतें. कुटुंबांतील चार माणसें एखाद्या निमित्ताने 
एकत्र आलीं कीं राजाराणी हा विषय निघालाच नाहीं 
असे सहसा व्हायचें नाहीं ! नुसती या विषयावर चर्चा 
होऊनच काम भागत नाहीं. समजा, अद्याच एका 
कुटुंबांतील गृहिणीस दुसर्‍या दिवशीं एक स्कार्फ विकत 
व्यायचा आहे. प्रथमतः तिच्या मनांत विचार येतील 
कीं, “ काल लंडनच्या विमानतळावरील स्वागताच्या 
वेळीं राणीने एक विदिष्ट स्कार्फ वापरला असें "टाइम्स 
म्हणतो. अगदी तोच स्कार्फ घेणें आपल्या या जन्मांत 
दाक्यच नाहीं. पण तद्वत्‌ दिसणारा, साधारणतः त्याच 
रंगाचा, तितकाच लांबरुंद स्वस्त स्कार्फ मिळतो कीं 
नाहीं. हें उद्यां संध्याकाळीं कामावरून परत येतांना 
सल्फ्रिजूमध्ये पाहूं या तर खरें ! म्हणजे मैत्रिणींनी तो 
पाहिल्यावर, निदान या वाईला आजकालची फॅरन्‌हि 
माहीत नाहीं असं म्हणण्यास तरी कोणी धजणार 
नाहीं ! ” एखाद्या साध्याभोळ्या इंग्लिश ग्रहिणीच्या 
मनांत असे विचार यावेत याचें कारण राणीच्या दैनं- 
दिन वागणुकीचा तिच्या मनावर तत्काल होणारा 
परिणाम, निराळ्या शब्दांत, एल्झिवेथूरचे समाजांतील 
वजन किंवा आज शतकानुडातकें राणीकडे आपल्या सर्व 
शाक्तिसर्वस्वाचें केन्द्र म्हणून पाहण्याची इोग्लशा 
लोकांची सवय. तीच गोष्ट रशियामध्ये ग्योर्गी मालेन्कॉफ्‌ 
आणि चीनमध्ये माओ-से-तुंग्‌ यांची असणें राक्य 
आहे. 
इंग्रजांचे शक्तिकेन्द्र : ' काऊन ' 

अमेरिकन्‌ लोकांचा दैनंदिन घडामोडीचा जो 
स्वल्प स्वानुभव आपल्या पदरीं आहे त्याच्या आधारे 
व या विषयावर इतरांनी प्रददीत केलेल्या मतांच्या 
आधारे, अमेरिकन्‌ समाजांतील सर्वमान्य असलेल्या 
एका शाक्तिकेन्दाची चर्चा येथे करावयाची आहे. 
अमेरिकन लोक एकमेकांहून कितीहि भिन्नरुचीचे 


२९ 


अनुक्रमणिका 


असले तरी शोवटीं त्या सर्वांना जवळ आणणारी अक्षी 
एक मोठी शाक्ति त्यांच्यांत आहे. घटनाप्रियता किंवा 
* घटनाश्रेषठ्ठत्ववाद ? ( 0018ए7019118110 ) 
हे तिचें अत्यंत सुटसुटीत वर्णन आहे. 

वर असे सांगितळे कीं इंग्लंडची राणी हें त्या 
दे्याचें सोत प्रमुख शक्तिकेंद्र आहे. पण अटूलांटिक्‌ 
महासागर ओलांडून नव्या जगांत पाय ठेवल्यावर 
असे वाटते कीं प्र्येक अमेरिकन्‌ स्त्री स्वतःस अन- 
भिषिक्त राणीच मानते, तिथे सिंहासनाधिष्ठित राणीपद 
कोणासच नाहीं. फार काय, इंग्लंडच्या राणीसहि 
भोगण्यास मिळणार नाहींत अशीं स्र्गसुखें प्रत्येक 
अमेरिकन्‌ स्त्रीस भोगतां यावींत, तिळा लटपुटीचे 
ओऔटधटकेचेंच कां होईना पण सम्राश्ीपद मिळावे 
अश्या हेतूनें कित्येक अमेरिकन्‌ रेडिओकेन्द्रांवरून रोज 
सकाळीं ११ वाजतां “ ॥5टार 1881160 छत 
(ए861]1 101 8 1387?” या नांवाचा एक 
कार्यक्रम ठेवलेला असतो. “॥॥७€ ७११1१६ (0 118] 
&ए61 88 &॥९फाठकछा फठणा२8ा) 
(१९8 101 8 128)” असा त्यांचा दावा असतो! 
या चढाओढींत जी ग्रहिेणी पहिली येईल तिच्यावर 
बक्षिसांची व समारंभ, मेजवान्या व सत्कार यांची 
अशी खैरात करण्यांत येते कीं बोळून सोय नाहीं ! 
उदाहरणाथ, प्रख्यात बॉव्‌ होप यांच्याबरोबर कॅलि 
फोर्नियाच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रख्यात हॉटेलांत 
जेवण, फिल्को कंपनीकडून २१ इंच रुंदीचा टेलेव्हिजन्‌ 
सेट वक्षिस इत्यादि. अदी प्रतिष्ठा करून घेण्याची 
इंग्लंडच्या राणीस इच्छा झाली तरी दाकय होणें कठीण! 
राणीने अद्या चढाओढींत भाग घेतलाच अशी 
अतक्ये कल्पना करा. दुसर्‍या दिवशीं पालमेटमध्यें 
काय ठराव येईल हे सांगणे हेंहि तितकंच कठीण. 
यांतील विनोदाचा भाग सोडला तरी सांगण्याचा मुद्दा 
असा कीं इंग्लशा समाजाविषयी बोलतांना 070 एं 
हे इंग्लरा लोकांचें एक शक्तिकेन्द्र आहे असें मानणें 
योग्य आहे. आणि या भावनेस बहुतेक वेळां वैयक्तिक 
स्वरूप येतें. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 

च २ भै वे 

ब्र र्से ळी 
१ नवभारत प 

७&- टी ७५ (8:३4 
| छट अमृतमहोत्सवी, जी 

*(नलपतमहोत्सवी ह 23 

र्ष “स्‌ 2 री र > जे 
श् की रज 


49: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


अध्यक्षापेक्षां घटना श्रेष्ठतर 

पण अमेरिकन्‌ समाजाचें तसें नाहीं, त्यांना व्यक्तीपेक्षा 
घटना अधिक आदरणीय वाटते. मग ती व्यक्ति 
कितीहि उच्च दर्जाची असो. कमेजर म्हणतो : “. . .. . . 
18 ४९७7820 1.80. 1६ छ98 115 [01106 
७0७७ 8४९1४ 1706010811 ४४४8 €तए8] 0९- 
10178 175प़ा, 1]; 110 011€-1101 6४९ ॥18 
ए्टा788। 01७8] - फ88 1111001116 1001) 
१९ ०९0७101 01 118. 11 118 0001117 
810116, 00॥8एि(ए७ला फ858 8010701018 
1180...... ॥॥1]12॥12 8116011081 110ए1]- 
४९0 1620188819 ग. (018 11081 80ए1011- 
1०08 ७101010811) 01 118 17९8108211 07 1118 
(28885, 18 ७०१1 8081068157 (01९1818 
ढाणष्ाठाडाण ० ॥158 उिण्ए९९2 (0ए7.” 
(“९ 8116010870 )111?, ७0. 19 - 20.) 
कोणी असें म्हणतील कीं अमेरिकेच्या अभ्यक्षास समा- 
जाच्या दाक्तीचें केन्ट्र मानतां येणार नाहीं का १ याचें 
उत्तर सर्व दृष्टीनी विचार केला असतां “नाहीं” असे द्यावें 
लागेल. अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीचा प्रभाव 


अमेरिकेवर त्या वेळेपुरता पडतो हें खरें. प्रे. रुझवेल्ट 


यांचें व्यक्तिमत्त्व इतकें प्रभावी होतें कीं ते चार वेळां 
अध्यक्ष होऊं शकले, ते नसते तर दुसर्‍या महायुद्धांत 
पडण्यास लागणारी अमेरिकेची मानसिक तयारी 
इतक्या लवकर झाली नसती. परन्तु अमेरिकनांना 
त्यांच्याविषयी वाटणारा आदर नि प्रेम ही पुष्कळ वेळां 
भीतिमूलक अथवा द्वेषजन्य होती असे कित्येक चरित्र- 
कार मानतात, इंग्लंडमध्ये ' ए'॥८ (010७7 ठका] 
त 10 1017 ” हें तत्व आज कित्येंक दातकें रूढ 
आहे व तें अनेक वेळां पाळळें गेळें आहे, पण “12 
11681९2111 0681 (१0 110 ए7०॥५ हें खरं 
का, असे एखाद्या अमेरिकनास विचारा, लगेच तो 
म्हणेल : “ 01 | त्या 0९ 80१! फश], 
॥6 118108 10188):९08 ]] 088 68४९५ 
11108 18 ॥ए7॥8 8७॥०प॥0 | ” प्रे, हॅरी ट्रमन्‌ 
हे अध्यक्ष असतांनाहि त्यांना * इंपीच ' करण्यास 
निवाठेळे अनेक सेनेटर आहेत. 
राणीप्रमाणे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना 


उदाहरणावरून सिद्ध होईल आणि त्याच उदाहरणां- 
वरून अमेरिकेची घटना, तिच्या विषयीं निवाडा देणोरे 
जें अत्युच्च ऱ्यायालय “318110 (४0ए1'” त्याला 
कसें अग्रस्थान आहे हेंहि स्पष्ट होईल. १९५२ च्या 
वसंत-त्रतूंत अमेरिकेंतील *पोलादधंद्यांचे कारखानदार, 
व त्यांचा कामगारवर्ग यांच्यामध्ये एक मोठा तंटा 
सुरू झाला, कामगारवर्गानें नवीन वर्षाचे करार टर- 
वितांना जास्त रोजगाराची मागणी केळी, मालकवर्गानें 
असें उत्तर दिलें कीं सरकार जर पोलादाचा भाव दर 
टनामागें कांहीं विशिष्ट रकमेनें वाढवून देत असेल; 
तरच कामगाखर्गाने मागितळेळी पगारवाढ देणें गाकय 
आहे. झाले, प्रथम प्रे. ट्रूमन्‌ यांच्या सरकारने मालक- 
वर्गाची बाजू घेतळी आणि टेफ्ट्-्हाटले ला ( '-प 
[8७ ) या कामगाखर्गानें * काळय़ा ? ठरविलेल्या 
कायद्याचा अवलंब करून कामगारांना सक्तीने कामाला 
लावलें, त्यानंतर कांहीं महिन्यांनी सरकारनें कामगार- 
वर्गाची बाजू घेऊन सर्व पोलादाचे उत्पादन आपल्या 
हातीं घेतलें; प्रत्येक कारखान्याच्या गेटावर “ ही 
अमेरिकेची मिळकत आहे '' ( 118 18 ए. 8. 
7०७९५५४ ) अश्या पाट्या लावल्या; मालकवर्गास 
नुस्ते व्यवस्थापक म्हणून काम बघण्यास सांगून 
आपल्या पुढारीपणाखालीं गिरण्या चाळू केल्या. काम- 
गारांना जणूं कांहीं 'संप करतों' म्हटल्याचे वक्षिस म्हणून 
सन्मानाने परत बोळावळें. या सर्वे वादांत मालकवर्ग, 
सरकार, कामगार या तिघांचेहि थोडेथोडे प्रमाद झाले 
असें अनेक कायदेपंडितांचें मत आहे. पण हा बखेडा 
शेवटीं 'एक घाव, दोन तुकडे? या न्यायाने कोणी सोड- 
विला असेल तर प्रथम जज्ज पाइंन्‌ यांनीं. सुप्रीम 
कोर्टानेंहि पुढें पाइंन्‌ यांचें म्हणणे मान्य करून खास 
हुकुमाने प्रे, टमन्‌ यांच्या सरकाराचें वर्तन घटनाबाह्य 
ठरवलें. कारखाने ज्यांचे त्यांना परत करण्याला हुकूम 
निघाल्यापासून कांहीं तासांच्या आंत प्रे. दमन यांनीं 
निमूटपणे कारखाने मालकवर्गास परत दिले, त्या वेळीं ते 
म्हणाले कीं, “ मी अध्यक्ष असलों तरी कायदा व 
घटना माझ्या पदाहून श्रेष्ठठर आहेत. आणि तीं तशीं 
आहेत म्हणूनच मी अमेरिकन आहे. ” 


व्यक्तीच्या स्वातंञ्याचा जाहीरनामा 


तितक्या मानाचें व आदराचे स्थान नाहीं हें पुढील अमेरिकन लोकांना घटना ही सर्वश्रेष्ठ वाटते या 
4 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ र रं 


१२% य 
भं 
डे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अमेरिकन समाजाची घटनाप्रियता 


गोष्टीमार्गे फार मोठा इतिहास आहे. अठराव्या रातका- 
च्या दोवटल्या दोनतीन दराकांत अमेरिकेच्या राज्य- 
घटनेचा पाया जॉज वॉरगिंग्टन्‌, जफसन्‌, अंडम्स, 
हॅमिल्टन, मॅडिसन्‌ इत्यादि राष्ट्रपितामहांनीं घातला. 
आणि इतिहासकारांचे असें मत आहे कौं त्यांनीं 
फ्रान्स इत्यादि देशांना पूर्वी ज्या ठेंचचा 
लागल्या त्या लक्षांत घेऊन मोठ्या शाहाणपणानें व 
द्रप्रेपणानें आपल्या नवोदित राष्ट्राची घटना तयार 
केली. या थोर पुरुषांनीं असा विचार केला कीं युरोपां- 
तीळ जीण सरंजामद्याही, पोपद्याही अथवा घटनाबद्ध 
राजशाही देरवीळ नव्या जगांत दिसतां कामा नये; येथे 
कोणत्याहि उच्च अधिकारावर असलेल्या व्यक्तीची 
इतरांनीं स्वतःस हलकें समजून विभूतिपूजा करूं नवे; 
येथे अलिस्वित कायद्याच्या नांवाखाली हुळडशाही माजं 
नवे; शेवटीं समाजरूपी समुद्र कितीहि खवळला आणि 
चांगल्या सुबुद्ध लोकांचीहि औौोद्रिक दृष्ट्या वाताहत 
झाली, तरी सर्वसाधारण व्यक्तीला संपूण विश्वासाने तरून 
जातां येईल अशी कलमवद्ध घटनारूपी नाव नेहमीं 
तयार असली पाहिजे, या विचारांनी उत्स्फूत होऊन 
त्यांनीं प्रथम अत्पत सोप्या, निःसंदिग्ध व ओजस्वी 
भाषेत प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य जाहीर केळें, 1)€018- 
1७00 ० 110९03९106108 या कॉग्रेसने ४ जुळे 
१७३७६ रोजी पास केलेल्या स्वातंत्र्यनाम्यांत ते 
म्हणतात : 

“ कु८ ॥०ळत. ॥॥७९56 ॥'प॥]158 10 08 
88[1-86ए10611॥ [॥18 छा] 1161 छा'8 0188- 
८९१ &तृप81, ॥॥8७ 1०७ 81786 8100060 
४7 णशा (8788007, फा ठह्कीक्ां 11- 
७118618018 "४७, शा 0७ 111856 
"९ 116, 1106009 त 182 ७पछपा७ र 
1900111685, ॥0॥18 (0 8९0पए78 0९६8 
77218, 2०५७१11168 ७78 118010१ 
छल पराया, तहपणायप१्ट गाशा पा 
४०४७॥७ ०१) 0७8 ठाकल्या; 0 ॥1९ 
2०५7७॥॥६१, ॥॥७॥ ए)18ए6' 810 7017१0) 
० ४०ए७॥॥1116111 6001168 08811"ए01ए९ 
ण 01888 6008, 11 18 ॥॥९ ॥ॉट्टा ० 01९ 
7६०७] 1० 8127 01 (० 8001181 कात 
1181088 160 ४०४७॥॥॥॥९1॥, 197१३8 


इंग्लंड, 


15 10पएणतेछयेठाड 00 एला ७100168 
छा 'ाष्टका21यष१्ट ॥81]0०७७॥ उग डाला 
107700) 88 (0 ॥॥९॥0) 8081] 8९९01 1108 
11] ॥० ९0 शहा च्च ह्यात 
1811111888, " 
न्यायदेवतेची नजर 

वरील हक्क अव्राधित राखण्याकरितां कायद्याच्या 
भाष्रेंत ज्याला च [010181 152४1807 असें म्हणतात 
अशा तत्त्वाची सोय त्यांनीं घटनेमध्ये मुद्दाम करून 
ठेवली, “ ज्युडिशिअलू रिव्हवू ' याचा अर्थ सरकारचा 
कोणताहि निणेय आपल्या नजरेखाळून पुनः एकवार 
घालण्याचा हक्क न्यायंदेवतेस आहे. न्यायदेवता ही अक्षा 
प्रकारे आंधळी, कांटेकोर व निष्टुर आहे यावर अमेरि- 
कन्‌ जनतेचा असलेला विश्वास आंधळा नसला तरी 
कांटेकोर व निष्ठुर आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे 
घटना तयार करतांना ' ज्युडिगिअलू ख््ह्यि) चें 
तत्त्व मुद्दाम घालण्यांत आलें हे. होय 

कायद्याविषयीं आणि कोर्ट त्याचा जो अर्थ करील 
तो प्रमाण मानून चालण्याची बुद्धि अमेरिकन्‌ समाजांत 
सवेसा'धारण व्यक्तींत जशी दिसून येते, तशीच अत्यंत 
उच्च अधिकारपदीं असलेल्या व्यक्तींतहि ती दिसून येते. 
यासंब्रंधीचीं अगदी ताजी गोष्ट म्हणजे ज्युलियस्‌ व 
एथेल रोझेनवर्ग्‌ यांच्या खटल्याची. आठ वेळां अपील 
होऊनहि रोक्षेनवग दांपत्याची फांशीची शिक्षा सुप्रीम 
कोटीत कायम केली गेली. ती रद्द करून जन्मठेपेची 
करण्याचा अधिकार प्रे, आयसेनहॉवर यांना होता, 
आणि 'तो अधिकार वापरून गुन्हेगारांना दया दाखवा? 
असे कित्येक विनंति-अजे जगाच्या सवे भागांतून 
त्या वेळीं येत होते. पण प्रेसिडेंटू शेवटपर्यंत स्थितप्रज्ञ 
राहिले. या त्यांच्या धोरणामागें कम्युनिझमूला आळा 
घालणें हा राजकीय हेतु तर होताच. पण आणखी एक 
कारण त्यांनीं वरील विनंत्यांना उत्तर म्हणून काढलेल्या 
पत्रकांत दिसून येईल. ते म्हणाळे कीं “ उच्च न्याय- 
देवतेने रोक्षेनूवर्ग दांपत्याला फांशीची शिक्षा दिली व 
कायम केली. हें कृत्य सर्वे पुराव्याचा विचार करून, 
सत्य आणि न्याय या तत्त्वांना अनुसरूनच केलें असलें 
पाहिजे. त्यांनीं दिळेल्या न्यायांत मी ढवळाढवळ करणें 
अन्याय होईल. ” प्रे, आयसेन्‌हॉँवर यांच्या पत्रका- 
वद्दळ अमेर्किंत त्यांच्यावर टीका न होतां उलट 


२३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


7/(. र 


यव, 
” नवभारत 
शन है ७५ >१५९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी न > 


(च वर्ष > 
|.) ७ वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


प्रशांसोद्वार काढण्यांत वृत्तपत्रांची चढाओढ लागली 
होती, हेंहि तेथील लोकांचें मन कसें चाल्तें हें 
समजण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचें आहे 

आतांपयंतच्या विवेचनाचा सारांश हा कीं अमे- 
रिकेंतील सामाजिक जीवनांत कायदा, घटना, न्यायालय 
या कल्पनांचा प्रभाव जबरदस्त आहे. परंतु कांहीं- 
जणांना हें मत पटणार नाहीं. त्यांचे त्यावरील आक्षेप 
दोन प्रकारचे असूं राकतील : ी 

पहिला आक्षेप हा कीं एखाद्या समाजांत 
घटना, कायदा या कल्पना जिवंत शक्तिस्थानें आहेत 
हें पटत नाहीं. विशेषतः अमेरिकेची घटना जवळ- 
जवळ आहे त्या शब्दांत १७५ वषांपूर्वींच लिहिली 
गेली असतां आजमितीसहि ती जिवंत शाक्ति (117९2 
10108 ) म्हणून कशी राहूं दाकेल ? 

दुसरा आक्षेप असा आहे कीं वृत्तपत्रांतन आपण 
हजारों वेळां अमेरिकेंतील बातम्या वाचतों त्यांत किंवा 
हॉलिबुडहून इकडे येणारे चित्रपट पाहतों त्यांत अमे- 
रिकन्‌ लोक कायदा पाळतात असें फारस नसतेंच. वह- 
तेक सवे बातम्या अथवा कथानकें अपघात, मारा- 
माऱ्या, खून, दारूबाजी, लेंगिक गुन्हे यांनीं मरळेलीं 
असतात. फार काय अमेरिकन लोकांच्यासारखे वेकायदे 
शीर (18%]€88) जीवन जगणोर लोक जगाच्या पाठीवर 
दुसरीकडे असतील कीं नाहीं याची शंकाच वाटते ! 

यांतील पहिला आक्षप अजाणतेपणाने केला असला 
तरी भारदस्त आहे. दुसरा आक्षेप वरकरणीं सत्य 
वाटला तरी पोरकट आहे. 
जन्मापासून लोकशाहीचे बाळकडू 

सुमारे १७५, वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या 
चोपड्यास एकाद्या समाजांत इतके स्थान आहे, तें 
चोपडें समाजपुरुप्राचें आरोग्य कसें राखते, आणि 
भरसंगां इकडच्या गोष्टी तिकडे करण्यास मागेप॒ढे कां 
पहात नाहा-या प्रश्नांचा विचार खरोखरीं बारकाईनें 
व्हावयास हवा. या उलट आपल्या देशाची नुकतीच 
तयार झालेली घटना कागदोपत्री सवगुणसंपन्न 


वाटत 
पण प्रत्यक्षात [तला कित्येकदां गुडाळून ठेवण्यानेच 
तिची अंमलबजावणी कशी होते हंहि अभ्यासण्या- 


सारखें जरूर आहे, ळेखकाच्या मते आपणाला या वाव- 
तींत पुष्कळच प्रगति करायची आहे, याचें कारण 
म्हणजे खरीखुरी लोकशाही म्हणजे काय याचें शिक्षण 


अनुक्रमणिका 


आपणांस आतां कुठें मिळूं लागळें आहे, पण अमेरि- 
केचें तसें नाहीं. व्यक्तीचे स्तोम फार न माजविणारी 
आणि तरीदेखीळ बल्हयाली अशी घटना तेथें अखंड 
पाळण्यांत आली गेली आहे. याचें कारण त्या देशाच्या 
जन्मापासूनच लोकांना लोकशाहीचे बाळकडू मिळालें 
आहे. केवळ राजकारणांतचच नव्हें तर व्यक्तीव्यक्तींचा 
परस्परसंबंध येणाऱ्या अनेक क्षेत्रांत, परस्परसमानता 
राखणें व ती वाढवणें त्यांना जमून गेळें आहे. इतर 
राष्ट्रांप्रमाणे लोकशाहीचा प्राणवायु, अगदीं गुदमरल्या- 
सारखें होऊन गेलें असतां, मिळाला असें अमेरिकेंत न 
होतां, तो प्राणवायु बाळपणापासून अखंड मिळत 
राहिला, त्यामुळें त्यांना आपण लोकशाही राष्र आहोंत 
अशी सारखी व स्वतंत्र जाणीव ठेवणें अवघड वाटत 
नाहीं. लोकशाही पद्धतीने देनंदिन व्यवहारांत वागणे 
सहजगत्या होत असल्यानें शिक्षणांतून, सभांतून, वाद- 
बिवादांतून समाजधुरीणांना लोकशाहीचीं अशीं स्वतंत्र 
तत्त्वे सांगण्याची जरूर न भासतां ती लोकशाही ज्यांत 
ग्रथित केळी आहे त्या घटनेचें ज्ञान लोकांना अधिका- 
धिक कसें होईल याची काळजी वहावी लागते. राज्य- 
घटनेच्या सर्वश्रेष्ठत्वा-(8 ए ]37९11 80४ ०1 116 
(2018117101 किंवा () 0118110101 8- 
11811) ) ची आठवण पुनः पुनः जनतेस करून द्यावी 
लागते. ही गोष्ट अगदीं बालवयाच्या नागरिकांच्या 
मनांतहि बिंबविण्याचा प्रयत्न करण्यांत येतो. उदाहर- 
णाथे, अमेरिकन्‌ बालवीर जी दापथ घेतात त्यांतहि 
* (जाडए० 0 ॥९ टत 38188 
विषयीं त्यांना शिकवण्यांत येणारी निष्ठा फारच स्पष्ट 
रीत्या मांडळी आहे म्हणन 


र्ण र), छते 8 ७४७18 छोणछ95 (0९ 
901111 ० ॥1९ 8९. ” 
'फ्रांटिअर डेज'ची पाश्चेभूमि असलेले चित्रपट 
आतां दुसर्‍या आक्षेपाचा संक्षिप्त विचार करूं 
सववसाधारण अमेरिकन्‌ नागरिकांचे जीवन घेबंद असतें 
अशी कल्पना करून घेणें वस्तुस्थितीस सोडन होइल 
1मत्रपट, लखुकथा, कादंबर्‍या यांत रंगवलेले खून; 
अपघात, मारामाऱ्या, दारुबाजी, टंशिक गून्हे हे. केवळ 


२४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९... ७ 
*. १९ ी त्र 
यव, 
» नवभारत ण 
क है ७५ के 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी न > 


23 औऊ 
|.) १: कर 4 वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अमेरिकन समाजाची घटनाप्रियता 


अमेरिकेतच होतात आणि आपल्या देशांत होत नाहींत 
असें नाहीं. त्यावरून सर्व समाजाविषयी विकत 
कल्पना करून घेणें रास्त नाहीं, दुसरी गोष्ट अद्ली कीं 


(> ० 


हे प्रसंग ज्या चित्रपटांत दाखविलेळे असतात ते वेस्टन॑ 


किंवा “ पाश्चात्त्य * पार्श्वभूमीवर आधारळेळे असतात. 
“ पाश्चाच्य ? पार्श्वभूमीवर आधारलेले चित्रपट याचा 
अर्थ असा कीं एकोणिसाव्या शतकांत जेव्हां युरोपियन 
वसाहतवाळे उत्तर अमेरिकेंत येऊन रेड इंडिअन्स्‌ 
लोकांना मागें रेटीत रेटीत पश्चिमेकडे अमेरिकेची सरहद्द 
वाढवीत होते त्या काळाच्या (1101 (1९17 १8४8 च्या) 
पाश्चवभूमीवर आधारलेले चित्रपट, त्यांत दाखविलेले 
प्रसंग त्या काळीं खरे असले तरी ते आतांच्या काळाचे 
प्रातिनिधिक नाहींत. विसाव्या दातकाच्या पाश्वेभूमी- 
वरहि असे चित्त थरारविणारे बोलपट हॉलिवुड काढते. 
पण त्यांचें चित्रणहि हॉलिवुड्-पद्धतीने अतिरंजित व 
भडक रंगांत दाखविलेळें असते. या विषयावर किव्येक 
सुवुद्ध अमेरिकन नागरिकांशीं चर्चा करतांना लेखकास 
असे दिसून आलें कीं, सर्वसाधारण अमेरिकन्‌ नागरिक 
हॉलिवबुडमुळें त्यांच्या देशाची बाहेरील जगांत जी बद- 
नामी होते तिला कंटाळलेला आहे. अमेरिकेचे यथाथे 
दर्शन इतर खंडांतील लोकांना कसे होईल याकरितां 
विश्वविद्यालये, जनतेचे प्रतिनिधी व सरकार यांचा 
गंभीर विचार चाळू आहे. याचे मुख्य कारण असें कीं 
त्यांच्या मते उच्छुंखलतेचा केवढाहि मोठा भाग 
बाजूला केला तरी शेवटीं सर्वेसाधारण अमेरिकन्‌ नाग- 
रिक प्रामाणिक, स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवणारा, धर्म- 
निष्ठ व घटनेंत सांगितलेल्या तत्त्वांची चाड बाळग- 
णारा असाच आहे. 
“बयांत आलेला व्यक्तिवाद? 

अमेरिकेंत व्यक्तिस्वातंत्य आहे ही गोष्ट महझूरच 
आहे. परंतु एके काळीं त्याचा अर्थ "अनिर्बंध जीवन, 
हम करे सो कायदा? असा केला जात असे, पण तो अर्थ 
व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कल्पनेंत असूं नये, असा प्रयत्न 
प्रे. अंत्राहाम्‌ ठिंकन-सारख्यांनीं सतत केला. त्यांनीं 
एके ठिकाणीं म्हटलें आहेः “ १0066, ७0० 
तैशा ए 18९९तता) ४० 0009615, १९86९0४७6 ४ 
71०107 ॥॥९008९]ए€8 9116, "1१९1 5 [छा 
(७०१, फा] ॥० [खाट 72811 11. ” काळहि 
आतां पालटला आहे. आतां एका व्यक्तीच्या स्वातंत्र्या- 


स दुसर्‍या व्यक्तीच्या स्वातंञ्याची मुरड घालावी लागते 
हें मान्य केळें जातें. कांहीं राज्यशास्त्रज्ञांच्या भाषेंत 
सांगायचे म्हणजे अमेरिकेंतील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या 
कल्पनेंतीलठ बालसुलभ ब्रात्यपणा जाऊन त्याची जागा 
आतां प्रगल्भ मनुष्याच्या ठिकाणीं दिसून येणाऱ्या 
प्रोढपणानें घेतळी आहे ( 11161010811811 1198 
601118 ०1 88९ ). याचाच अर्थ व्यक्तीव्यक्तींच्या 
संबंधांत दिसून येणारी कायदापालनाची बुद्धि आतां 
खूपच वृद्धिंगत झाली आहे. म्हणून अमेरिकन्‌ लोक 
बेकायदेशीर आहेत असे समजणे चुकीचें आहे. वरील 
सर्व विवेचनाचें सार हें कीं अमेरिकन्‌ लोकांच्या 
मनांत पक्का रुजलेला “घटना श्रेष्ठत्ववाद' ( (१011811- 
7011811811) ) अथवा त्यांची घटनाप्रियता हें 
त्यांच्या राष्ट्राचे अत्यंत महत्त्वाचें शक्तिकेन्द्र आहे. 
मतामतांचा गलबला त्यांच्यांत नाहीं असे नाहीं, पण 
विरोधी मतांचे प्रवाह कितीहि उलटसुलट दिशांनी 
वाहत असतांना दिसले तरी ते शेवटीं एकमेकांत 
मिसळून जाण्यासहि फारसा वेळ लागत नाहीं. 


घटनाप्रियतेमुळें त्यांचे विरोंधे लवकर मावळतात; 
एवढेंच नव्हे ह्रण॒क तऱ्हेचीं सामाजिक कार्ये करण्या- 
साठींहि त्यांना स्फर्ति मिळते व उत्साह येतो. अमे- 
रिकन्‌ लोक अत्यंत समाजप्रिय ( ४7९४७10085 ) 
व संस्थाप्रिय आहेत. नवीन संस्था काढणें व त्या 
क्तेवगारपणानें पुढें आणणें यांत त्यांचा हातखंडा 
आहे. पण हें काय करतांना त्यांना आपल्या देद्याच्या 
घटनेचा इतका उपयोग होतो कीं एखाद्या नवीन 
संस्थेची घटना म्हणज अमेरिकेच्या राज्यघटनेची एक 
छोटीशी आवृत्तीच असते. आणि त्या लहान संस्थेच्या 
कारभारांतहि प्रेसिडेंट , व्हाईसप्रेसिडेंट्‌ , सेनेट्‌ , कोट ; 
कन्व्हेशन्‌ , इलेक्‍्दान्‌ असे शब्द अमेरिकेच्या राज्य- 
घटनेचीच आठवण करून देतात. थोडक्यांत दोन किंवा 
अधिक अमेरिकन नागरिक कोणत्याहि कार्याकरतां 
एकत्र आले कीं प्रथम त्याच दिवशीं त्या कार्याकरतां एक 
संस्था काढतील. संस्था म्हणजे तिला योग्य ती घटना 
पाहिजेच. आणि घटनेची आवदयकता भासल्याबरोबर 
१७५ वषांपूर्वी आंखून दिलेल्या राज्यघटनेची व 
त्यांतील तत्त्वांची स्मृति त्यांच्या मनास स्पद्दां करून 
गेल्याशिवाय रहात नाहीं. 


न, भा, ४ 


अनुक्रमणिका 


२९५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1 
५” 
(:. व्ळ 
»? नवभारत भौ 
क्ट हौ च» 
न्हा अमृतमहोत्सवी > 


र्ष ् :% > 
श् च शा ' र 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


राजरत्न वा. वि. जोशी 


कायद्याची मदत व सछ़ागारमंडळें 


कायदा हा माणसाच्या सर्व व्यवहाराचे, जिव्हाळ्याच्या 
नाल्यागोत्यांचें नियेत्रण करीत असतो; म्हणूनच धर्म- 
शास्त्रकार ' कायदा म्हणजे जगाचा आधार । असे स्पष्ट 
सांगत आले, तेव्हां कायद्याचे ज्ञान दरेकास असणे 
आवदयक आहे. 

प्रतिक्षणीं बाढणारें कायदाशास्त्र 
देरेकाने कायद्याचे ज्ञान मिळविणे हे अवदय 
असल तरी ते अदाक्य असतें. कायदा हें प्रति- 
क्षणीं वाढणारं एक शास्त्र आहे. त्यांत बदलत्या तत्त्वांची 
आणि अनेक नव्यानव्या तपशीलांची एकसारखी भर 
पडत असते, इतकेंच नव्हें तर वेळोंवेळीं कित्येक तच 
नाबूद होत असतात, तर कित्येक कायदेच रद्द होत 
असतात. म्हणूनच ह्या दास्त्राचा अभ्यास सामान्य- 
जनाला दूरापास्त झाला आहे. त्या शास्त्राच्या अभ्यासावर 
उपजीविका करणाऱ्या वकील-वर्गीलाहि सर्वत्र कायद्यांची 
संपूणे माहिती नसते. कुणी फक्त फौजदारी कायदाच 
जाणतो, तर कुणी फक्त दिवाणीच कायदा जाणतो, तर 
कुणी फक्त राजश्यासनविषयक कायदा जाणतो. एखादा 
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत निष्णात असेल तर दुसरा हिंदु- 
कायद्यांत प्रवीण असेल, एरवादा अपील चालविण्यांत 
तर दुसरा मसुदे घडविण्यांत वाकवगार असेल. सर्व 
कायद्यांत प्रवीण असा वकील क्रचितच सांपडतो. मोठ- 
मोठे वकील असतात, ते आपण अमुक एका विषयांत 
जाणतो, दुसर्‍या विषयांत सछामसलत आपणांस देतां 
येणार नाहीं, असें स्पष्ट सांगतात. आणि गुड वकील 
हा लटपट्या वेद्याप्रमा सर्वेश म्हणून सर्वच बाबतींत 
साठीं आपण जवळच्या ह वनिड पा तशा 
र -%॥ आळलीच्या कुठल्यातरी शास्त्री- 
बुवांना विचारतो. अर, त्या शास्त्रीबुवांनीं ' मी आपला 
कुल थमशास्त्र मी वाचलेले नाहीं ' असें 
सांगावे ना) पण चाळून आ लिली सर्वेजञाची ल्य 
पोआप कमावप्यासाठी, कथनी 
9 सांगणारे हे 


२६ ह. 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ह राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कुडमुंडे शास्त्रीबुवा धर्मशास्त्रात अमुक आहे, असें 
वेधडक ठोकून देतात ! तद्वतच गुंड वकील हा वाटेल त्या 
कायद्यावावत खुशाळ मत ठोकून देतो. वकीलपरीक्षा 
पास होण्यासाठीं जेवढीं पुस्तकें घेतलीं त्याच क्रमिक 
पुस्तकांवर पंचवीसतीस वर्षे वकिली करीत राहणारे 
वकील काय थोडे असतात ! शिवाय जवळच्या डॉक्‍्टरा- 
कडून आपण हरेक रोगाचे निदान आणि उपऱचार करून 
घेतों, त्यावेळीं ही शस्त्रक्रियेची केस आहे असें आपण 
अगर तो डॉक्टर मनांत आणीत नाहीं. तद्वतच 
जवळच्या वकीलाचाच सला लोक घेतात. त्यांत पुष्कळ 
वेळीं नुकसान होण्याची वेळ येते. ह्या शिवाय बगले 
वकील, कज्जेदलाळ, लटपटे, खटपटी लोक हेहि 
कायद्यावददळचा सह्हा गोरगरीबांना चौफेर फुकट वाटीत 
असतात, कायद्याचे संपूर्ण ज्ञान त्यांना कोटात नुसते 
स्ेटे घालण्याने आपोआप मिळालेळें असत अशी 
त्यांची आणि इतरांची प्रामाणिक समजूत. या अडाणी 
सल्ल्यामुळें माणसें असे कांही अनथकारक व्यवहार 
आणि घोटाळे करून ठेवतात, कीं अखेर निष्णात 
वकीलालाहि त्यांना वाचवितां येत नाहीं. जसा माणूस 
आपली प्रकृति त्रिघडवू दाकतो, व्याधि मरणापर्यंत 
वाढवू शकतो आणि प्रत्यक्ष धन्वंतरीचेंहि कांहीं 
चालेनास होते, तसाच माणूस रोजचे व्यवहार असे 
बिघडून ठवतो, स्वतःच्या वतनानें मिळणाऱ्या रक्षणाची 
अशी कांहीं हानि करून ठेवतो कीं कायदेपंडिताला 
अगर दयाशील न्यायाधीशाला त्या मूख माणसाचा 
सर्वनाश थांबवितां अगर टाळतां येत नाहीं. म्हणून 
कायद्याचा सला कुणाचा घ्यावा, केव्हां घ्यावा, 
आणि त्याप्रमाणे कसे व केव्हां वागावें या गोष्टी 
व्यक्तिमात्राने जपावयाच्या असतात. त्यांत कांहीं 
गफलत झाली कीं सर्वेनादा झालाच म्हणून समजावें. 
प्रामाणिक अज्ञान ! 


चांगल्याचांगल्या माणसांना आणि साधारण 
वकीलांनाहि अगूके एक कागदा काय आहे, दे सुळ! 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


कायद्याची मदत ब सल्लागारमंडळें 


माहिती नसते. माझ्या पाहण्यांत तर अशीं उदाहरणे 
पुष्कळच आलीं. आणि त्याबद्दळ मी कुणाला दोष 
देत नाहीं. कायदा हें शास्त्रच मूळचें अफाट आहे 
आणि त्यांत नवीन कायद्यांची प्रतिक्षणीं ब्रेफाट भर 
पडत आहे. अद्या स्थितींत दोष कोणाचाच नसतो. 
परंतु नुकसान मात्र ओढवते तें अश्या माणसांवर कीं 
जीं मिळालेल्या कायद्याच्या सल्ल्यावर विसंबून वागतात 
आणि तो सलछाच मुळांत खरा व योग्य नसतो ! 
नपुंसकाशीं लय्नमच होणें अराक्य; पण असलें लग्न 
हेंहि कायदेशीर मानण्यांत येते, नपुंसकाला स्वतः 
वारसावांटणी मिळत नसे पण त्याच्या संततीला (१ ) 
वारसावांटणी मिळते-ही कायद्याची विलक्षण विचार- 
सरणी साधारण बुद्धीच्या माणसाळा पटावी तरी कशी ? 
बायकोला नवऱ्याने कोंडून ठेवलें, डागळें, मारळें तर 
त्याच्यावर फोजदारी होते, त्याला शिक्षा होते, हें 
कितीजणांना आणि कितीजणींना माहीत आहे! 
“<< पावसांनीं झोडलं, नवऱ्यानं मारलं 'तर दाद कुणाकडे 
मागणार १ ” ही साधी म्हण हीच जणूं कायद्याची 
योजना ! पण ती म्हणच शेवटी घरोघरीं नवराबायकोच्या 
वैयक्तिक हक्कांचे निवंत्रण करीत आहे. नवऱ्याच्या 
मिळकतींत मुलाच्या वरोबरीनें विधवेला वारसावांटणी 
मिळते; ही गोष्ट किती बायकांना आणि किती वकिलां- 
ना माहित आहे ? ज्या देशसुख-कायद्याला चौदा वर्ष 
झालीं, त्या कायद्याची जर ही दशा, तर रोज नव्या होणा- 
ऱ्या कायद्यांचे: अज्ञान त्या मानाने उपेक्षणीयच ठरेल. 
नुकताच मला असा अनुभव आला, कीं ह्या देशमुख 
कायद्याची माहिती चांगल्या वकीलांनाहि नव्हती. 
महिलांच्या चळवळीच्या आघाडीवर भाग घेणाऱ्या व 
अ्याच सरकारी कायदे स॒धारणा-कमिटीवर काम कर- 
णाऱ्या सुशिक्षित भगिनींनाहि अगदीं त्यांच्या जिव्हा- 
ळ्याच्या प्रश्नांची खरी माहिती नव्हती. अन्नवस्त्राची 
भाषा अजून घरोघर ऐकू येते व विधवा स्त्रिया अन्नवस्त्रा- 
वरच समाधान मानून रहात आहेत. हा भाबडा 
गोंधळ पाहिला म्हणजे उद्रेंगहि वाटतो कीं, कायद्यांनी 
र्कतीहि सुधारणा केल्या तरी त्या सुधारणा गरीब 
माणसें आणि स्त्रिया ह्यांच्या पदरांत कदापि पडाव- 
याच्या नाहींत. 


ही अगदीं प्रामाणिक अज्ञानाची कथा झाली. 
पण जिथे मात्र सववसामान्य अज्ञानाचा फायदा 


अनुक्रमणिका 


लवाड लोक घेतात, कायद्याचा खोटा सला जाणून- 
बुजून कपटाने देतात, तिथें तर अनर्थाला पारावारच 
राहत नाहीं. विशेषतः अनाथ स्त्रिया ज्या ज्या वेळीं 
वकीली सला घेण्यासाठीं स्थानिक वकीलांकडे जातात, 
त्या त्यावेळीं त्यांच्या पुरुष दावेदारांची कड घेऊनच खोटी 
सल्ला देण्यांत येते. कायद्याचा सला देतांनाहि वकीलाला 
आपण कुणीतरी समाजस्वास्थ्याचे मुख्य संरक्षक आहोंत 

ही इर्या उगीचच वाटूं लागते. जुन्या परंपरेप्रमाणे 
चाळ समाजव्यवस्था चाळू राहणें हेंच श्रेयस्कर मानून, 
कायद्यांत काय आहे हें निर्भाडपणानें सांगण्याऐवजीं 
तो नेतिक सछाच देतो. अशाविळीं वकील सांगतो 
त्यांतला कायदा किती, व्यवहार किती आणि त्याचा 
स्वतःचा उपदेश किती ह्याचा उलगडा न झाल्यामुळें 
वकील सांगतो तें सर्वे कायद्यांत आहे, अशीच सामान्य 
माणसांची समजूत होणें साहजिक असते. दुःखित हा 
सभोंवार गराडा देऊन उमभ्या राहिलेल्या संकटांनी 
अगोदरच गांगरून गेलेला असतो. त्यांत वकीलांनीं 
हातपाय गाळले कीं त्याला परिस्थितीशी व दावेदाराक्षीं 
समेट वा शरणागति करावी लागते. कोटात जाणें तर 
खर्चाची, खटपटीची वाब्र आणि कोटात न्याय 
मिळवितांना होणारा कालावधि - ह्याहि भेडसावणाऱ्या 
गोष्टी असतातच. या सवीचा गोळाव्रेरीज परिणाम असा 
होतो कीं, नाडळेलीं माणसे आपले न्याय्य हक्क सोडून 
देतात आणि कायद्यांत दिलेलें रक्षणहि तीं -मिळवूं 
दकत नाहींत. 

येवढें करूनहि कुणी गोरगरीब कोर्टाची पायरी 
चढलाच तर त्याला कळून चुकते कीं सर्व निसगच 
त्याच्याविरुद्ध जणूं खवळला आहे. जिथेतिथे अरेरावी 
मग्रुरी आणि कृत्रिम नियमांचीं कंपणे ! न्यायाधीरा 
लोक न्याय करीत नाहींत असे मुळींच नाहीं. परंतु 
गरीबाकडे मेहेरनजरेंने पहाण्याचे, त्यांचे योग्य रक्षण 
होत आहे कीं नाहीं याची खबरदारी घेण्याचें त्यांना 
प्रयोजनच वाटत नाहीं. समोर येईल तेवढीच हकीगत, 


वकीळ समजावतील तेवढीच कायद्याची ह॒कीगतीची 


तक्रार, ह्या अभिनिवेशाने कोटांत आज काम चालते. 
तेव्हां साधारण माणसाला न्याय हा महाग पडतोच. 
शिवाय, त्याच्या आटोक्याबाहेरचा तो वाटतो म्हणूनच 
गरीब, अनाथ माणसे कोर्टात जात नाहींत, बलिट्ठांचे 
6___ 3. मान्य र्थानें बळी तो 
वचेस्व निमूटपणे मान्य करतात. एका अर्थानें 'ब 


२९ऊ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1». 
र 
या व्ळ 
» नवभारत भौ 
क्ट हौ च» 
न्हा अमृतमहोत्सवी >२० 


र्ष ् :% > 
श् च शा ' र 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कान पिळी ? ह्या अवस्थेच्या ते अधीन होत असतात. 
आणि पर्यायाने आजची सदोष न्यायपद्धति हीच 
त्या अन्यायी व्यवस्थेस उत्तेजन देत असते. 


कायदासल्लागारमंडळें हबींत 
ह्या अनेक अडचणी लक्षांत घेतल्या म्हणजे वाटतं 
कीं, कायद्याबद्दलची माहिती देणारे अगर कायदेशीर 
सल्ला देणारं सछागारमंडळ दरेक गांवांत हवे कीं 
जिथे गोरगरीबांना कायद्याचा स्पष्ट, शक्‍य तितका 
थोड्या खर्चात आणि बिनचूक सल्ला मिळेल. स्त्रियां- 
पुरतं बोलावयाचें तर आतां दरेक लहानमोठ्या गांवांत 
स्त्रियांची मंडळे, स्त्रियांचे समाज सामाजिक कामे करीत 
आहेत. स्त्रियांमुलांची वैद्यकीय तपासणी व औषधोपचार 
करण्याची केंद्रेंहि कांहीं गांबांतून अया मंडळ-समाजांमा- 
फत चालविण्यांत येत आहेत. अश्याच समाजांनीं स्त्रियां- 
करितां ठिकठिकाणीं कायद्याचीं सलागारमंडळें चाल- 
विण्याचें अंगावर घ्यावें. अलीकडे कायद्याच्या . परीक्षा 
झालेल्या विदुषी पुष्कळ असतात. शिवाय देरेक गांवांत 
सावेजनिक काम करणारा उत्साही वकील कुणीतरी 
असतो. तेव्हां सछा कोण देईल हा प्रश्न सोडविण्यास 
अडचण पडणार नाहीं. गरीबांना सला दिला तर तोहि 
वाया जात नाहीं, ज्याला फुकट मदत वा सला दिलेला 
असतो असा गरीव माणूस तें कायम स्मरतो आणि इतर 
पक्षकारांजवळ त्या वकीलाची स्तुति करून त्यांना ओढून 
आणून उपकाराची सव्याज फेड करीत असतो. तेव्हां 
वकोल-डॉक्‍्टरानें कुणाचे फुकट काम केलें तर तें फुकट जात 
नाहीं. उलट, तें परिणामी जास्त फायद्याचे ठरतें. शिवाय 
परोपकार केल्याचे श्रय व समाधान मिळवितां येते ते 
निराळेच! या कायदेसछागारमंडळाने कायद्याबद्दलची 
माहिती देणारीं व्याख्याने करावींत, म्हणजे कायद्याची 
सवेसाधारण माहिती स्त्रियांना मिळेल आणि 
अडीअडचणीच्या वेळीं त्या सल़ागारमंडळाकडे 
सला विचारण्यासाठींच थेतील : रोग्यश्ास्त्रविषयक 
व्याख्यानांचा अमची क नयमन 
*% उपयाग झालेला आज आपण 
पाहता, स्रिया, मुळे यांना वेद्यकीय सलछ़ा-उपचार देण्या- 
साठीं जीं ठिकठिकाणीं केंद्रे चालविण्यांत येत आहेत, 
त्यांचा जसा फायदा आतां दिसू लागला आहे, तसाच 


फायदा या कायदासलागारमंडळाचाहि दिसू लागेल, 
याच सहछागारमंडळाने अनाथ, अज्ञान स्त्रियांना 
न्याय मिळवून देण्याबद्दल तजवीज करावी. इंग्लंड- 
अमेरिकेंत गरीब माणसांना कायद्याची मदत करणाऱ्या 
वकीलांनीं चालविलेल्या संस्था आहेत. त्यांतून गरीबांना 
फुकट सल्ला देण्यांत येतो. त्यांच्या तर्फे ते कोटकचेर्‍यांत 
कजे लढविण्यांत येतात व हरलेल्या प्रतिपक्षाकडून 
कोर्टखर्चे जो नंतर मिळतो तो अशीं मंडळें घेतात 
आणि कामे करणाऱ्या वकिलांना काम चालविण्याच्या 
अगोदर नव्हे तर काम फत्ते झाल्यावर भरपूर फीहि 
मिळते. हीं मंडळें आज स्वयंसिद्ध आहेत. लाखों 
गोरगरित्रांना कायद्याचा सला ब मदत देत आहेत, 
रशियांत तर कायद्याचें रक्षण दरेकास विनामूल्य आपो- 
आप मिळतें. फक्त त्याने जाऊन आपले गाऱ्हाणे न्याया- 
धीद्यापुढें नोंदविले कीं बस, त्याला वकील सरकारांतून 
मिळतो, पैसे सरकारांतून वसूल करून मिळतात. 


अडाणी कायद्यामुळे नव्हे, तर अडाणी सल्ल्यामुळें 
अज्ञानी, अनाथ, असहाय स्त्रीपुरुषांवर अनर्थ ओढ- 
वतात. साक्षरतेंचा प्रसार झाला म्हणून आपोआप 
लोक निरोगी होत नाहींत, तर त्यांना आरोग्यशास्त्राचें 
ज्ञान करून द्यावें लागतें व त्यांच्यासाठी वैद्यकीय केंद्र 
उघडावी लागतात. तसेंच कायद्याचेंहि आहे. जिथे 
दिकल्यासवरलेल्या माणसांना कायदा काय हें माहीत 
नसते, तिथे नुसतें लिहितांवाचतां येणाऱ्याला कायदा 
समजेळ व तो लक्षांत राहील अशी अपेक्षा करोंच व्यर्थ 
म्हणून गरीत्रांना कायद्याची सळामसळत व मदत देणारी 
सलछागारमंडळे ठिकठिकाणीं उघडलीं तरच कायद्याच्या 
या युगांत, कायद्याच्या नांवाने होणारा कायदेशीर 
जोरजुलूम थांबणार आहे. कायंदे करून माणसांची 
नीति जशी सुधारतां थेत नाहीं, तसेंच कायंदे करून 
त्यांना रक्षण देतां येत नाहीं. कायद्याने कोणते हक्क 
दिळे आहेत, ल्या हक्कांचे रक्षण कुणाकडून व कसें 
मिळेळ या-विषरयीं ज्यात्या वेळीं आणि त्यात्या हकी- 
गतीपुरती सछामसठत व मदत मिळण्याची कांहीं 
तरी सोय झाली पाहिजे. आणि ही गरज कायद्याची 
सलछ़ागारमंडळें भरून काढूं शकतील, 


न्न 
“7१% ५,2०0... 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


4 %. ९ ) रं 


- प्रक मळे क्ले) 
& अ 
वै 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. नारायण य. डोळे 


भारतांतील परकोय वसाहतींचा प्रश्न 


भारताचा अविभाज्य भाग 

१९४७ सालीं जेव्हां इंग्रज हिंदुस्थानांतून चालते 
झाले तेव्हां त्यांच्यावरोबरच, केवळ त्यांच्या सहानुभूती- 
वर जगणारीं इतर दोन साम्राज्यवादी राष्ट्रं आपळे पाय 
भारतांतून काढते घेतील अश्यी अपेक्षा होती. परन्तु 
आज सहा वप झालीं तरी पोर्तुगाळ व फ्रान्स आपल्या 
लहानशा वसाहती ताब्यांत ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न 
करीत असतांना दिसत आहेत. साम्राज्यवाद लवकर 
नष्ट होत नाहीं असं म्हटलें जातें तें या दोन राष्ट्रांच्या 
हटवादी धोरणाने सहज सिद्ध होतें. “ या परकीय 
वसाहती एखाद्या सुंदर चेहऱ्यावर असलेल्या 
पुटकुळ्यांप्रमाणे आहेत. हा चेहरा सुंदर व निरोगी 
दिसण्यासाठीं आपणाला या पुटकुळ्या नाहींशा केल्या 
पाहिजेत ” असें पं. जवाहरलालजींनीं अनेकदां म्हटलें 
आहे. गेल्या सहा वर्षांत भारत-सरकारनें हा प्रश्न 
सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न केला; परन्तु या 
प्रयत्नांना यश आलें नाहीं. नुकतीच पं. नेहरूंनी या 
प्रदेशांना “ मन्रो डॉक्टरिन ' लावण्याचा आपला 
विचार असल्याची घोषणा केली. दक्षिण अमेरिकेमध्ये 


युरोपियन राष्ट्रांनीं ढवळाढवळ केल्यास ज्याप्रमाणें 
अमेरिका ती चाळूं देणार नाहीं, त्याप्रमाणें हिंदुस्थान- 
मधील या वसाहतींच्या प्रश्नामध्ये परकीयांचा हस्तक्षेप 
भारताला खपणार नाहीं असे त्यांनीं त्या वेळीं बजावले, 

१९४९ पूर्वी भारतांत आठ वसाहती होत्या, चंद्र- 
नगर या फ्रेंच वसाहतीनें सारवमतांत भारतामध्ये सामील 
होण्याचा निणेय १९४८ मध्यें घेतल्याने सध्या भारतांत 
फ्रेंचांच्या ४ व पोतुंगीजांच्या २ अशा सात वसाहती 
आहेत.' १७०० चौ. मेलांचा प्रदेश या वसाहतींनीं 
व्यापला असून १९४१ च्या दिरगणतीप्रमाणे त्यांची 
लोकसंख्या सुमारें दहा लाख आहे. हे आंकडे भारता- 
च्या भूभागाच्या आणि लोकसंख्येच्या तुलनेनं अगदीं 
किरकोळ व उपेक्षणीय वाटत असले तरी या वसाहतीं- 
चा प्रश्न हा भारतापुढील अत्यंत महच्चाच्या प्रश्नांपैकी 
एक आहे यांत शंका नाहीं. सर्वे वसाहती समुद्र- 
किनाऱ्यावर असल्यामुळे लष्करी दृष्टीने त्या भारताला 
मोलाच्या वाटतात. 

फ्रेंच वसाहती जवळजवळ सर्वे बाबतींत भारतावर 
अवलंबून आहेत. धान्य, कापूस, कोळसा व वीज त्यांना 


भारतांतील परकीय वसाहती 


अ.न नांव | क्षेत्रफळ लोकसेख्या ७ | वसाहत कोणाची | भारतांतील प्रांत रश | वसाहत कोणाची | भारतांतील प्रांत 
१ गोवा ४१६८ चो. मेल ५,४४,४४६ पोतुंगीज-- मुंबडे 
३ दमण ६२ चा. मल ६०,००० डड 
च ळं ११ 
के माहे २६ चौ. मेळ |. १४,०९२ फ्रेंच मद्रास 
ष्‌ कारिकल ५२३ चो. मेल दळ १९५९५ १9 1) 
द पौडिचरी ११९ चो. मेळ | २,४२,९३७ , ा 
७ यानम ५ चो. मेल ५,७११ 


० र. 33 ह.» य 
१४ १९४१ नंतर या परकीय वसाहतींतून शिरगणती झाली नाहीं, त्यामुळे त्यानंतरचे अधिकृत आंकडे 


उपलब्ध नाहींत. 


२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ र रं 


१२% य 
भं 
डे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


भारतामधून मिळवाव्या लागतात. रेल्वे, पोस्ट व जकात 
हीं खाती हिंद्सरकारतर्फेचे चालविलीं जातात. 
भारतसरकार या वसाहतींना वर कांहीं खंडणीहि देतें. 
फ्रेंच वसाहतींच्या वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये दर वर्षी 
१२ लाख रुपये भारताकडून जमा झालेले असतात. 
या वसाहतींतीळ लोकांसाठी पाणीपुरवठाहि भारत-सर- 
कारच करीत असते. 
पोतुंगीज वसाहतींचीहि जवळ जळळ हीच स्थिति 
आहे. त्याहि बर्‍याच अंशीं भारतावर अवल्बून आहेत. 
कांहीं माहितगार लोकांच्या मतें पोर्तुगीज वसाहतींचे 
आणि विशेप्रतः गोव्याचे वोशष्ट्य असें कीं या वसाहती 
जकात चुकविणाऱ्या गुन्हेगार व्यापाऱ्यांचे, आंतर- 
राष्ट्रीय लटारे व हेरांचें माहेररर आहेत. दर वर्षी 
गोव्यांतून जकात चुकवून येणाऱ्या मालामुळें हिंदु 
स्थानचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडते. गोव्यामध्ये वरवर 
दिसणारे जे ऐश्र्ये आहे . त्याचें मूळ या चोरल्या 
व्यापारांतत आहे. मँगॅनीज व लोखंडाच्या खाणी 
गोव्यामध्ये सांपडल्यानें सध्यां पोर्तुगीज सरकारचा 
बराच फायदा होतो, मँगनीज अमेरिकेंत निर्यात केलें 
जातें व लोखंड जपान व इटाली या देशामध्ये पाठविलें 
जातें. कांहीं महिन्यांपूर्वीच सरकारी भांडवलावर मँगॅ- 
नीजची एक नवी खाण सुरू करण्यांत आली आहे. 
या परकीय वसाहतींतील बहुसंख्य लोकांना फ्रेंच 

किंवा पोर्तुगीज भाषा लिहितांवाचतां येत नाहीं. या 
वसाहतींश्ीं संलय़ असलेल्या भारतांतील प्रदेशांत जी 
भाषा बोलली जाते तीच भाषा या लोकांना येते. 
त्यांच्या वागण्यांत, कपड्यांत किंवा भाषेंत कोणताहि 
फरक नाहीं. सांस्कृतिक, भोगोलिक, आर्थिक दृष्ट्या हे 
लोक पूर्णतया भारतीय आहेत, केवळ एका ऐतिहासिक 
घटनेमुळें त्यांच्यामध्ये आज एक क्रत्रिम भिंत उभी 
झालेली आहे. 

गक मुंबई व मद्रास सरकारचें दारूबंदी-धोरण व 
दुस्थानसरकारचें नभोवाणीचें धोरण या दोन्हीं 
धोरणांच्या अंमलबजावणीला या वसाहतीमुळें फार 
अडथळा येतो. 
परकीयांचा दुराग्रह ब भारताला धोका 

फ्रेंच व पोठुंगीज राज्यकर्त्यांना या वसाहतींचे इतकें 
महत्त्व कां वाटावें हें एक गूढच आहे. या वसाहती 
क्षेत्रफळांच्या दृष्टीनें अगदी लहान आहेत. संरक्षणाच्या 


३० 


अनुक्रमणिका 


दृष्टीनें पोतुंगीज किंवा फ्रेचांना त्यांचा फारसा उपयोग 
नाहीं. आर्थिक दृष्ट्याहि या वसाहती त्या सरकारांना 
फारड्या फायदेशीर नाहींत. फ्रेंच वसाहतींचे तर प्रत्येक 
वर्षी तुटीचेंच अंदाजपत्रक असते. पोतुंगीज वसाहतीं- 
च्या अंदाजपत्रकांवद्दळ अधिक्रत व विश्वसनीय अशी 
माहिती उपल्ध नाहीं. तरी त्यांची स्थिति फ्रेंच 
वसाहतींपक्षां फार वेगळी आहे असें नाहीं. आर्थिक 
दृष्ट्या तोट्याच्या, लष्करी दृष्टीने फ्रान्स ब पोतुंगाळला 
विशेष उपयोग नसलेल्या या अतिशय लहान वसाहती 
ताब्यांत ठेवण्याचा या दोन राष्ट्रांचा हा अश्हास कां 
चालला आहे हें व्यानांत येत नाहीं. याला एकच 
उत्तर बहुतांशीं योग्य दिसतें व ते म्हणजे त्या राष्ट्रांची 
आपल्या राष्ट्रीय गौरवाची भावना ! १९ व्या शतकांत 
प्रत्येक पुढारलेल्या राष्ट्राला वसाहती असणें आव्यक 
व योग्य समजळें जात असें. अमुक एक राष्ट्र किती 
प्रबल आहे हें त्याच्या वसाहतींवरून मोजण्यांत येत 
असें. तेच विचार आज २० व्या शतकांतहि या 
राज्यकर्त्यांच्या डोक्यांत आहेत व म्हणून ते वसाहती 
सोडण्यास तयार नाहींत असें म्हणणें भाग पडतें. 

या वसाहतींचें भौगोलिक स्थान अतिशय महच्वाचें 
आहे. भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरणास या परकीय 
वसाहतींमुळें फार मोठा धोका आहे, फ्रान्स व पोतु- 
गाल हीं राष्ट्रे उत्तर अटलांटिक ( “नाटो? ) करारांतीळ 
सभासद राष्ट्रं आहेत. कम्युनिस्टांशीं संभवनीय असले- 
ल्या भावी युद्धांत त्यांच्या प्रदेशाचा व वसाहतींचा 
उपयोग व्यक्तिशाः व सामुदायिक रीत्या करण्याचा त्यांना 
हक्क आहे. गोवा हं पूवकडील : नाटो चें एक प्रबळ 
केंद्र करण्याचें मध्यंतरी घाटत होतेंच. रशिया व अमे 
रिका यांच्यांमधील भावी युद्धांत आपण पडूं नये असे 
भारतसरकास्चें धोरण आहे. या धोरणामुळे आपल्या 
प्रदेशावर एका युध्यमान गटाचे तळ असणें इष्ट होणार 
नाहीं, पोर्तुगाल व फ्रान्स आपल्या हिंदमधीळ वसाहती 
अमेरिकेला तळ म्हणून वापरूं देण्यास बिलकूल कचर- 
णार नाहींत, प्र्न आहे तो फक्त भारताचा आणि 
म्हणून या परकीय वसाहतींचा प्रश्न अतिशय मह- 
त्वाचा व अतिशय बिकट आहे. 
फ्रेंच बसाहती आणि सार्वमत 


क १९४७ मध्ये या प्रश्नाला फार मोठी चालना 
* २६ कोटी स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याच देशांतील 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


भारतांतील परकीय वसाहतींचा प्रश्न 


१० लाख लोकांनीं परतंत्र कां रहावें £ शांततेच्या 
मार्गाने भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानें स्वातंञ्योत्तर 
प्रश्रहि शांततेच्याच मार्गाने सोडविण्यास भारतीय 
पुढारी उत्सुक होते. भारतसरकारनें १९४७ नंतर 
लगेच फ्रेंच सरकारशीं या प्रश्नासंबंधी चर्चा करण्यास 
सुरवात केली. फ्रेंच हिंदुस्थानांतील जनता स्वतंत्र 
होण्यासाठीं अतिशय उत्सुक झाली होती. ' फ्रैच इंडिया 
नॅंदानल वॉँग्रेस'नें एक ठराव करून फ्रेंचांना चालते होण्या- 
र्‍चा आदेश दिला. फ्रैऱ्च इंडिया रिप्रिझेटेटिव्ह असेंब्छीच्या 
एका सभासदाने हा ठराव असेब्लीत मांडला, १९४८ 
मध्ये माहे था फ्रेंच वसाहतींत स्वातंत्र्याची चळवळ 
झाली. लोकांनीं रे सिडेंटच्या कचेरीचा ताबा घेतला व 
'रेसिडेंटला व त्याच्या कुठुंबांतील मंडळींना पळवून 
नेलें. पांडिचरीहून युद्धनोकेतून सन्य आणून फ्रेंचांनी 
ही चळवळ दडपून टाकली, वसाहतीवाहेरीळ लोकांनीं 
ही चळवळ केली असा फ्रेंचांनी आरोप केला व 
भारतसरकारनें तो खोटा आहे. असें ताबडतोब 
जाहीर केलें 

९४८ च्या जूनमध्ये भारत व फ्रान्समध्ये सामील- 
नाम्यावद्दळ एक करार झाला, फ्रेंच राज्यघटनेप्रमाणें 
अशा तर्‍हेच्या सत्तान्तराकरितां २७ व्या कलमाप्रमाणे 
तेथे राहणाऱ्या लोकांची संमति लागेल असं फ्रेचांचे 
म्हणणें होतें, फ्रेंच सरकारचें हें म्हणणे हिंदने आनंदांने 
मान्य केळे. सार्वमतापूर्वी नव्या निवडणुका होतील असें 
फ्रेचांनीं जाहीर केळे. तदनुसार ज्या निवडणुका झाल्या 
त्या वेळीं मतदानकेन्द्रे गुंडांनी वेढलीं होतीं, असं डॉ. 
पी. सुव्वरायन्‌ , डॉ. एन्‌. व्ही. राजकुमार व एम. 
लँंगेनी या निरीक्षकांचें मत आहे. १९४९ मध्यें चंद्र- 
नगर या फ्रेंच वसाहतीनें सावमतांत भारतामध्ये सामील 
होण्याचा निणय घेतला. फ्रैचांनीं यापासून धडा घेतला 
व॒दडपद्याहीला सुरवात केली. भारतांत सामील 
होण्यास अनुकूळ असणाऱ्या अनेक लोकांना तुरुंगात 
डांबण्यांत आलें. डिसेंवर १९५१ मध्ये पुन्हां म्युनिसि 
पळ निवडणका झाल्या. भारतांत सामील होण्याच्या 
वाजूच्या असलेल्या पक्षांनी या निवडणुकांवर बहिष्कार 
घातला होता; त्यामुळे फ्रेंच अंमलाखालीं राहण्याच्या 
बाजूचे लोक बहुसंख्येने निवडून आले. अ्षा परिस्थि- 
तींत यापुढें सावेमत स्वतंत्र व निःपक्षपातीपणे होईल 
अशी अपेक्षा करणें चुकीचे ठरेल. 


अनुक्रमणिका 


पंतप्रधान नेहरूंनी या प्रश्नांबद्दल आपलें घोरण स्पष्ट 
केलें आहे. कौन्सिल ऑफ स्टेटसमध्ये एकदां ते म्हणाले 
कीं, “ या परकीय वसाहतींना भारतांत राहण्याचा 
कांहींहि अधिकार नाहीं. या वसाहतींत सध्या चाळूं 
असलेली दडपद्याही पाहून तर त्यांचे अस्तित्व भारत 
कदापिहि सहन करणार नाहीं. या वसाहतींच्या 
सामीलीकरणासाठीं युद्ध सोडून सर्व मार्ग वापरण्यास 
आम्हीं मागें पहाणार नाहीं. ” भारताचा युद्ध सोडून 
इतर मार्ग वापरण्याचा आग्रह हा भारताच्या दुनेल- 
पणाचें लक्षण आहे असेंच फ्रेंचांना कदाचित्‌ वाटत 
असांवे किंवा “ नाटो ? च्या ढालीमागें आपण 
सुरक्षित आहोंत तेव्हां आपण काय वाटेल ते केलें तरी 
भारत आपले कांहींहि करूं शाकणार नाहीं असा त्यांचा 
समज असावा, 
गोव्यांतील दडपक्ाही 
पोतुंगीजांचे धोरण मात्र फ्रैंचांच्यापेक्षां अगदीं 
वेगळें आहे. त्यांचें धोरण तीन मुद्दयांत सांगता येईलः 
(१) गोवा, दीव, व दमण हें गेलीं ४४२ वर्णे 
पोतुंगाळचे अविभाज्य भाग आहेत. पोतुगालचे प्रदेदा 
कोणत्याहि कारणासाठीं तोडून देण्याची पोतुगीज राज्य- 
घटनेमध्ये व्यवस्था नाहीं. अ 
(२ ) पोतुंगाळम'धील नागरिकांच्या इतकेच राजकीय 
हक्क या वसाहतींतील लोकांना आहेत. 
(३) या वसाहतीवरील पोतुगीज राज्य हें जगाच्या 
संस्कृतीच्या दृष्टीनें अतिदाय उपकारक असे आहे. 
या परकीय वसाहतींच्या राजकीय लब्यामध्यें 
गोव्याचें स्थान वैरिष्टयपूणे आहे. गोव्याइतक्या चळ- 
वळी इतर कोणत्याच वसाहतीमध्ये झालेल्या नाहींत. 
दीपाराणाच्या नेतृत्वाखाळीं १८५२ सालीं गोव्यामंध्यें 
पहिलें सशास्त्र बंड झालें, १८५२ पासून १९१२-१४ 
पर्यंत एकूण १३ सदास्त्र उठाव झाले, परन्तु क्षेत्र 
आकुंचित व शक्ति मर्यादित असल्यामुळें हे उठाव 
दडपून टाकण्यांत आले. १९१० सालीं पोतुगालमध्ये 
राज्यक्रान्ति झाळी व तेथे लोकशाही स्थापन झाली 
त्यावेळीं गोव्याला व इतर वसाहतींना थोडेसे स्वायत्तत्ते- 
चे अधिकार देण्यांत आळे, १९२६ सालीं दुसरी राज्य- 
क्रान्ति होऊन साल्झार्ची हुकुमशाही सुरूं झाली 
९३७ सालीं गोव्यांतील नागरिकस्वातंत्र्य संपूर्णतया 
नष्ट झालें. भारतांतील प्रत्वेक विचारप्रवाह थोडासा का 


३१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बि 
च ९ ) त्र 
कुमक 
च » नवभारत > ण 
क है ७५ के 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी न > 


/% 
|.) १: कर 4 क 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


असेना पण गोव्यांत वहात जात असे. गांधीजींच्या 
भारतांतील चळवळीमुळें गोव्यांतील लोकांत थोडी 
जाग्रति उत्पन्न झाली, परन्तु तेथे फार मोठ्या प्रमाणांत 
दडपद्याही होत असल्यामुळे जनतेची चळवळ अशी 
१९४२ च्या अगोदर होऊं दाकली नाहीं. १९४२ 
मध्ये गोव्यांत फार मोठा असंतोष उत्पन्न झाला. भारतां- 
तील ४२ च्या क्रांतिवीरांना आश्रय देणे, मदत करणें 
एखढेंच प्रत्यक्ष काये यांतून उत्पन्न झालें. प्रत्यक्ष स्फोट 
मात्र झाला नाहीं. लोकांच्या असंतोषाला वाचा फुट- 
ण्यास १९४६ साल उजाडावें लागलें. डॉ. राममनोहर 
ल्ोोहियांनीं सभावंदीचा हुकूम मोडून मडगांवला 
प्रचंड सभा घेतली व चळवळीला सुरवात झाली. 
या वेळीं असंख्य तरुण एकत्र आले. लोहियांना अटक 
करून त्यांना हद्दपार करण्यांत आलें. प्रमातफेऱ्या, 
सभा, निदर्हने वगेरे चळवळीचे प्रकार सुरूं झाले. 
सरकारनं अभूतपूर्व अश्या दडपशाहीला सुरवात केली. 
शोकडोंना तुरुंगांत टाकण्यांत आलें, भते, हेगडे, 
काकोडकर, कुन्हा वगेरे पुढाऱ्यांना लष्करी कोर्टाने 
८ वर्षांच्या शिक्षा ठोठावल्या. त्यांना आफ्रिकेतील 
तुरुंगांत टाकण्यांत आलें, याच सुमारास गांधीजींनी 
* ह्रेजन ? मध्ये लेख लिहून जनतेच्या चळवळीस 
आपल्ण॥ आशीर्वाद दिला. १९४६ सालीं वर्धा 
येथें कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीने ठराव करून वसाहतींच्या 
स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला. पत्रकारपरिप्रदेमध्ये 
पं. नेहरूंनी निःसंदिग्धपणानें लोकांच्या चळवळीला 
जरूर ती मदत करण्याचे आश्वासन दिलें परंतु 
पुढार्‍यांना फार दीघ मुदतीच्या शिक्षा झाल्यानें व 
शिस्त व मार्गदर्शांन ठीक नसल्यानें चळवळ ओसरली, 
त्यांतील हिरीरी कमी झाली. १९४७ सालीं भारत 
स्वतंत्र झाल्याबरोबर पुन्हां चळवळ जोमांत सुरूं झाली, 
नॅशनल कॉँग्रेस ( गोवा ) ही संस्था सुरूं झाली. या 
संस्थेतर्फे आंदोलन सुरूं झालें, यावेळीं मात्र मयेकर 
इत्यादि पुढाऱ्यांना १८-२० वर्षांच्या शिक्षा ठोठा- 
वण्यात आल्या. साम्राज्य उलथून टाकण्याचा प्रयत्न 
केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता, या दुसऱ्या तुकडी- 
ला अटक झाल्यानंतर व तिला अंगोल्याच्या तुरुंगांत 
धाडल्यानंतर चळवळ पूर्णपणे थांबली, बाहेरची 
मदत नाहीं व गोव्यांत मार्गदर्शन करतील असे पुढारी 
गिछक नाहींत अशा स्थितीमध्ये चळवळ जर ओसरली 


अनुक्रमणिका 


तर ते क्षम्यच ठरेल, पुढाऱ्यांच्या शिक्षा भोगून 
संपल्यानंतरसुद्धां त्यांना गोव्यांत येऊं दिळें जात नाहीं 
व पोतुंगालमध्येंहि नोकरी दिली जात नाहीं. अशा 
तर्‍हेनें गोव्यांतील राजकीय चळवळ आज पूर्णपणें 
थांबली आहि. कांहीं लोकांनीं बाहेरून प्रयत्न चालविले 
आहेत - परन्तु ते अत्यल्प आहेत. 

भारतसरकारंनं हा प्रश्न सामोपचाराने सुटावा म्हणून 
चचा करण्यासाठीं ठिस्बिन येथे बकोळात उघडली. 
परन्तु पोतुंगीज-सरकारनें चर्चा करण्याचें नाकारले. 
जानेवारी १९५३ मध्यें हिंदनें पोतुंगीज सरकारच्या 
हेकट वृत्तीचा निष्रेध म्हणून लिस्वन येथील आपली 
वकीलात वंद केली. या निष्रेधाचा काडीमात्रहि उपयोग 
झाला नाहीं. या वसाहती म्हणजे भारताचे अविभाज्य 
असे घटक आहेत असें भारत सरकारचें मत आहे. 
भारताश्ींच त्यांचें भवितव्य निगडित असल्याने 
कितीहि दडपशाही केली तरी तेथील लोकांची स्वार्त- 
त्याची भावना उफाळून वर आल्याशिवाय राहणार 
नाहीं, 
बड्या राष्ट्रांचे धोरण 

_ या प्रश्नाबद्दल बड्या राष्ट्रांचे काय धोरण आहे, तें 
पहाणें उद्बोधक होईल-“ डेली मेल? या वृत्तपत्राने 
९५९६ मध्ये “ वसाहत - विदोपांक ? काढून पोतुंगाळ 
आपल्या वसाहतीमध्ये करीत असलेल्या सांस्कृतिक 
कार्याची वारेमाप स्तुती केली होती. अमेरिकेंतील अधि- 
कारारूढ पक्षाचें सर्वसाधारण धोरण अगदीं व्यापारी 
वृत्तीचे आहे, “भारताने प्रथम पश्चिमगटांत सामील व्हावें 
नंतरच अमेरिका पोर्तुगाल व फरान्स यांना हा प्रश्न 
तडजोडीने सोडविण्याविषयीं विनंति करूं शकेल? असे 
त्यांचे म्हणणे आहे. पं, नेहरूंचे कोणत्याहि सत्तागटांत 
सामील न होण्याचें परराष्ट्रीय धोरण आणि त्यांचे नव- 
चीनशी असलेले मित्रत्वाचे संबंध हे अमेरिकेंतील 
अधिकारावर असलेल्या कांहीं व्यक्तींना धोक्याचे 
गटतात, रिपब्लिकन पुढारी जोसेफ मारन हया 
पाच्या बाबतींत निःसंदिग्धपणे पोतुंगाळ व परान्सच्या 
बाजूचा आहे अमेरिकेतील एक प्रमुख त्रेमासि 
: फॉरिन अफेअर्स ! याच्या १९५. ल व सक 
गा << ५२ जुले-ऑगम्टच्या 
त एका लेखकाने म्हटळें होते की, भारताने 

पीऐंगाळ्चया वदनी तनी. होतें री भारताने जर 
पोतुंगाळ कराराप्रमाणे इंग्लंडला पोहुगार ग्र जिन 
ड्ग्लंड लच्या बाजूल 


३१२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९. ४.७ 
च प ) ते 
रा कम्य ळा 

| नवभारत सेल 
७ ७५ न 3 क ही 


व कन्ट अमृतमहोत्सवी > 
४, 4 


>, 


रर 0 मी 
00) 02 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


भारतांतील परकीय वसाहतींचा प्रश्न 


भारताशीं लढावें लागेल, इंग्लंडच्या बरोबर युनोची 
घटनाहि पोतुंगालच्या पाठीशीं उभी राहील, इंग्लंड 
अमेरिकेच्या सरकारांनीं अधिक्रत रीत्या आपलें धोरण 
जरी स्पष्ट केलें नसले, तरी वारा कोणत्या दिदानें वाहत 
आहे हें त्या देश्यांत व्यक्त झालेल्या वरील विचारावरून 
ध्यानांत येइल, 

या प्रश्नाच्या बाबतींत रशिया मात्र अगदीं प्रथम- 
पासून भारताच्या बाजूने आहे. साम्राज्यवादाचो |हेदु- 
स्थानांतील हीं शहोवट्ची चिन्हें राक्य तितक्‍या लवकर 
नाहींशीं व्हावीत अशी इच्छा रशियन पुढारी नेहमीं 
व्यक्त करतात. 

भारतांतील परकीय वसाहतींचा हा प्रश्न कसा सुट- 
णार याकडे भारतांतील व त्या वसाहतींतील लोकांचें 
लक्ष लागळें आहे. हा प्रश्न सुटण्यासाठी सहा मार्ग 
द्‌सतातः (१ ) वाटाघाटी, ( २) सार्वमतानें किंवा 
सावमताशेवाय सत्तान्तर, ( ३) आर्थिक नाकेबंदी 
(४) युद्ध, (५) संयुक्त राष्ट्रसंघाची मदत, (६ ) 
प्रभावी लोकमताची जाग्रति. युद्ध करणें हा मार्ग 
अगदीं अयोग्य व घातक आहे. भारताच्या परराष्ट्रीय 
धोरणाला आधारभूत असलेल्या तत्त्वाच्या ते विरुद्ध 
होईल. पोर्तुगाळ हा युनोचा सभासद नसला तरी 
नाटोचा संपूर्ण समासद आहे. फ्रान्स तर युनो व नाटो 
या दोन्हींचा सभासद आहे. त्यामुळें हिंदने त्याच्याशीं 
युद्ध पुकारतांच नाटोच्या पांचव्या कलमाप्रमाणे नाटो- 
मधील सर्व राष्ट्रें व २९ व्या कलमाप्रमाणे युनो त्या 
दोन राष्ट्रांच्या मदतीला येईल 

वाटाघाटी करून हा प्रश्न सोडवावा असा भारताचा 

थमपासून आग्रह होता. परन्तु त्यांत त्यास यशा अजून 

आलें नाहीं. सावमत घेऊन या वसाहतींचे भवितव्य 
ठरवावे असे भारताचे प्रथम कांहीं दिवस म्हणणें 
होतें. पण नंतर भारताने, सध्याच्या परिस्थितींत सार्व- 
मत अशक्य आहे तेव्हां सावमताशिवाय आम्हांला 
त्या वसाहती मिळाव्यात, अद्यी मागणी केली 

भारतावर अवलंबून असलेल्या या वसाहतींना 
आर्थिक नाकेवंदी करून वठणीवर आणावे असें कांहीं 
लोक सुचवितात, अशी नाकेबंदी करणें भारताला 
अगदीं सहज शक्‍य आहे. माहेमध्यें केवळ जकात- 


निवेंध थोडे कडक केल्याबरोबर तेथील सरकारची 
कशी त्रेधा उडाली हें सुपरिचित आहे. परन्तु आर्थिक 
नाकेबंदी हा मार्ग जरी सोपा असला तरी त्यांत आप- 
ल्याच तथ राहणाऱ्या देशबांधवांचे हाल होणार असें 
भारतसरकारला वाटतें. त्यामुळें हा उपाय युद्धाइतकाच 
त्याज्य मागून भारताने त्याचा उपयोग केलेला नाहीं. 

सा बसाहतोंतीर 
त्यांनीं प्रभावी व जाग्रत लोकमत तयार करण्या- 
साठीं झटलें पाहिजे. लोकमतांवर ज्यांचा थोडाफार 
प्रभाव पडतो अश्या उच्चशिक्षित व राज्यकारभारांत 
वाव असलेल्या वर्गाचे मत भारताला प्रतिकूल आहे. 
या लोकांना परकीय अंमलाखालीं मिळणारे फायदे 
भारतांत सामील झाल्यानंतर चाळे राहणार नाहींत, या 
लोकांना पोर्तुगीज वा फरेंच भाषा येते. त्यांचीं मुलें 
पोतुंगाळ किंवा फरान्समध्ये उच्चशिक्षण घेत असतात 
व दिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर याच वसाहतीमध्ये मोठे 
अधिकारी होणार असतात. तव्हां हा वग काळा 
बाजार करणारे लोक, सोन्याचांदीचा चोरून व्यापार 
करणारे-या सवांचा भारतांत सामील होण्यास सक्त 
विरोध आहे. बहुसंख्य जनता अशिक्षित, दरिदी ब 
असंघटित अक्षी आहे. तिचें काय मत आहे तें तिला 
व्यक्त करतां येत नाहीं. तेव्हां या लोकांना संघटित 
करून भारताच्या बाजूनें त्यांचें मत तयार करणें हाच 
योग्य मार्ग दिसतो. 


ऱ्ऱे रोकांचे पहार आहेत ट 
शोकाने जे पुढारी आहेर 


हा प्रश्न इतका महत्त्वाचा असूनहि भारतानें तो 
आजपर्यंत युनोमधथ्यें कां नेला नाहीं असा प्रश्न पडतो. 
याचीं कारणें दोन आहेत. एक म्हणजे इतर राष्ट्रांची 
काय मते आहेत तें आपणांस ठाऊक नाहीं त्यामुळें 
निणेय विरुद्ध लागल्यास मागाहून पश्चात्ताप करण्याची 
पाळी येईल. व दुसरें म्हणजे द. आफिरका किंवा 
कादमीर या प्रश्नाइतकी तीव्र भावनांची पारश्वंभूमि या 
प्रश्नाला लाभलेली नाहीं. 


हा प्रश्न यशस्वी रीत्या सोडविण्यासाठी अंतर्गत 
प्रभावी लोकमत तयार करणे व आंतरराष्टीय राज- 
कारणांत भारताच्या बाजूने इतर राष्ट्रांची मने वळविणे 
हेच मागं योग्य आहेत 


दी 5 ळा डा 


न. भा, ५ 


अनुक्रमणिका 


३३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क १) 
>: च 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


र्ष“ 


0000016 ७ >% 


अ ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. ज्ञानेश्वर उद्धव मांढरे 


महात्मा गांधी: कांहीं आठवणी 


जानेवरी, १४ इ. स. १९२४ मकरसंक्रांतीच्या 


ट>. 


दिवशीं सकाळीं नऊच्या सुमारास मी कामानि- 
मित्त बाहेर पडलों असतां वाटेंत ससून - हॉस्पिटलच्या 
अगदीं जवळ महात्मा गांधीजींचे चिरंजीव श्री. 
देवदास गांधी मला अकल्पित भेटले. माझी गांधी- 
टोपी पाहून, मजजवळ येवून देवदास मला 
म्हणाळे : “ ७611], 1310116011 ठळतगा 
४०ए ]08७ ॥७]] ए])७१” प्रथम भेटींतच 
त्यांच्या ह्या बंधुप्रेमाने व मितमधुर वाणीने मी तत्काळ 
विरघळून गेलों. मग मी माझें काम सोडून सर्व दिवस 
त्यांच्या सेवेत घालविला, आम्ही दोघांनीं परस्परांची 
विचारपूस करून संपूर्ण माहिती मिळविली, ससून 
हॉस्पिटलमध्ये महात्मा गांधीजीचें अँपेन्डिसायूटिसचे 
ऑपरेशन ता. १२॥१११९२४ रात्रीं झाळें, २३ दिवस 
त्यांना बोलवत नसल्यामुळें त्यांच्या भेटीस इतर कोणा- 
सही जाण्याची सक्त मनाई होती. तरीपण माझ्या 
विशेष आग्रहास्तव श्री. देवदास यांनीं मळा त्याच 
दिवद्शी संध्याकाळीं दुरूनच वापूजींचे दोन घडवून 
दिलें. महात्माजी त्यावेळीं राजकीय कैदी असल्यामुळें 
सरकारी वरिठ़ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय इतर 
कोणासहि जाणे कठीण होतें. परंतु श्री. देवदास यांनीं 
माझ नाव आपल्या स्वकोयजनांत सांगितलेले असल्या- 
मुळें त्या वेळीं महात्माजींच्या सहवासांत सुमार २१ 
दिवस राहून त्यांची यथाद्यक्ति सेवा करण्याचें सद्भाग्य 
मळा केवळ इंश्ररकृपेनें लामळें ! सतत २१ दिवसां- 
च्या सहवासांत राष्ट्रांतील अनेक थोरमोठे 
पहावयास मिळाले, 
कदर. तवय जाल तजी श्री बापूजी 
झाल्यामुळें त्यांना शारीरिक त ता वा 
का, आस्क व मानसिक तीत्र वेदना 
होत असतांहि, त्यांची मुद्रा सुप्रसन्न दिसत होती. ज्या 
वेळीं कोणी जवळ बोलणारे नसे, त्या वेळीं कैथंदंगा- 
वरीळ तुळशीची माळ हातांत घेऊन बापूजी राम- 
नामाचा जप सतत करीत, प्रकृतीस थोडा आराम 


पुढारी 


| २४ 


अनुक्रमणिका 


दिसतांच मी त्यांच्याशीं थोडा वेळ बोलण्यास सुरवात 
केली. प्रथम त्यांच्या पायावर मी मस्तक ठेवतांच ते 
एकदम उद्गारळे : “ आपल्यासारख्या त्राह्मणाने मज- 
सारख्या झूद्राच्या पायावर डोकें ठेवल्याने मळा मानसिक 
वेदना होऊन त्यायोगे माझा जीव फार घावरतो! ” हे 
त्यांचे उद्गार ऐकून मला ज्ञानेश्वरांची ज्ञानी पुरुषाचे वणन 
केलेली ओवी आठवली ती अकद्यीः-“तेथ सत्काराची कें 
गोठी । कें आदरा देईल भेटी । मरणेसी साठीं । 
नमस्कारितां ” (श्रीज्ञानेश्वरी, अ, १३, ओवी १९०), 
मग थोडाच वेळ आमचें बोलणें झाळें, “ बापूजी, मी 
जन्मतःच श्रूद्ट व मूढ असल्यामुळे आपल्या पायाजवळ 
आठों आहे ” असे मी म्हणतांच बापूजींनीं उत्तर 
दिळें : “ मी जन्माने जरी वैद्य असलों तरी शद्राचा 
मुख्य जो सेवाधर्म तो मी आजन्म करीत असल्यामुळें 
मीहि आपल्यासार्ण्रा टच आहे. म्हणून आपल्या 
दोघांचे गोत्र उत्तम जमले आहे ! ” माझें नांव, गांव; 
उपजीविकेचे साधन इत्यादि संपूर्ण माहिती सांगितल्यावर 
त्यांच्या आशेनुसार हॉस्पिटलमध्ये त्यांना मी सार्थ 
शानेश्वरी व माझे सट्गुरु गुळाब्ररावमहाराजक्रत ग्रेथां- 


तील कांहीं निवडक भाग रोज वाचून दाखवीत असे. 


त्यायोगे त्यांचा आनंद शतपट होई ! श्रीगुलाबराव- 
महाराज यांचें चरित्र थोडक्यांत ऐकण्याची उत्कट 
इच्छा दविल्यावरून तें चरित्र त्यांना मी थोडक्यांत 
सांगितलं ते असें : 

_ श्रीसद्गुरू गुलावरावमहाराज यांचा जन्म मागास 
डल्या बऱ्हाडप्रांतांत अमरावतीजवळ ळोणी-टाकळी बया 
खेडेगांबीं पाटील-घराण्यांत इ. स. १८८१ र 
झाला, सुमारें नऊ महिन्याचे असतांना ते दोन्ही 
डोळ्यांनीं पूर्ण आंधळे झाले, ब्रालपणींच वयाच्या 
चवथ्या वर्षी मातृवियोग झाला. वयाच्या अकराव्या वर्षी 
तं विवाहबद्ध झाले, त्यांची पत्नी त्यांच्या वयाच्या ्ा 
व्या वर्षी निवतंठी, त्यांनीं वयाच्या ३४ व्या वर्षी म्हण 
श् स. १९१५ मध्ये इहलोकींची यात्रा संपविली ! ि 
श्रीशानेश्वरांच्या पुढील दोन ओव्यांत ( श्रीशनिर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

च प ) ते 
ऱ्् क ल््सव्ळ > 
क्य :, नवभारत च व 
टि टि र 
श्र ७५ टे 


न्ट्€ अमृतमहोत्सवी >२० 


१2/६ 
र्ष्ौ "स्ट 
> 


। वर्ष _ ७ 


49: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


महोत्मा गांधी : कांहीं आठवणी 


अ. ६ ) “ तेसी दशेची वाट न पाहतां । वयसेचिया 
गांवा न येतां । वाळपणींच सर्वज्ञता । वरी तयातें 
॥ ४५३ ॥ तिये सिद्धप्ज्ञेचेनि लाभे । मनाचे सारस्वतें 
दुभे। मग सकल शास्त्रे स्वयंभे। निघती मुखें ॥४'५४॥, 
श्रीगुलावरावमहाराज यांचें सारसर्वस्व सांठविलें 
आहे. वालपणापासूनच त्यांची अलौकिक बुद्धिमत्ता व 
दैवी चमत्कार जगाच्या प्रत्ययास येऊं लागले, जगांतील 
सर्व भाषेंतील शास्त्रीय व धार्मिकम्रंथांवर त्यांचें विलक्षण 
प्रभुत्व असें. . संस्कृत, मराठी, हिन्दी, गुजराथी, 
तामीळ, कर्नाटकी इत्यादि भारतीय तसेच पाश्चिमात्य 
संस्कृतीचे शेकडों धर्मग्रंथ यांतीळ कोणतीहि माहिती 
श्रीगुळावरावमहाराज हजारों विद्वानांना तोंडाने तर 
सांगतच पण ती माहिती कोणत्या ग्रंथांत, कोणत्या 
प्रकरणांत, कोणत्या पानावर आहे हें विनचूक सांगून 
त्यांतील गद्यपद्यात्मक वेंचे भराभर तोंडाने म्हणून 
दाखवीत यामुळें मोठमोठ्या पट्टीच्या विद्वानांना 
त्यांच्यापुढे विनम्रभावानें हारच खावी लागे. त्यांची 
ग्रंथनिर्मिति तर अलौकिक व अपूर्व आहे. ' 
श्रीगुलळावरावमहाराजांचें वरील चरित्र ऐकून महा- 
त्माजी एकदम उद्गारळेः “अगदीं हुवेहुव अद्याच प्रका- 
स्वी जन्मांध अलोकिक संतविभूति आमच्या काठेवाडांत 
जुंझवाडा येथे होऊन गेली. त्यांचें नांव श्रीवेचरानंद- 
स्वामी महाराज व तेच माझ्या मातुःश्रीचे श्रीसद्गुरू 
होत. त्यांनीं इ. स. १८७९ च्या सुमारास आपल्या 
वयाच्या ८५ व्या वर्षी समाधि घेतली.” नंतर मी त्यांना 
दुसर्‍या दिवशीं श्रीयुलावरावमहाराजांच्या चरित्रांतील 
( पूर्वखंड, प. १२६ ते १३१ ) श्रीगुळावराव 
महाराज हेच पूवजर्न्मांचे ब्रेचरानंदसामी अज्ञा 
अर्थाचा भाग वाचून दाखविला. जो भाग मी त्यांना 
वाचून दाखविला त्याचा सारांगा असा: *' काठेवाडांत 
जुझवाडा गांवीं श्री बळवंतराव पांडुरंग मराठे हे 
इ. स. १८६४ ते १८६७ पर्यंत पोष्टमास्तर असून 
ते श्रीवेचरानंदस्वामींचे एकनिष्ठ भक्त होते. पेन्शन 
घेतल्यावर इ, स. १९०४ सालीं त्यांची व श्रीगुलाब- 
रावमहाराज यांची भेट अमरावतीस अंब्रेच्या देवळांत 


पडून एकांतांत पूर्वजन्मसंबंधीं कांहीं खाणाखुणा त्यांनीं 
पटवून दिल्या.” महात्माजी हा भाग ऐकून उद्गारले की, 
“ श्रीवेचरानंदस्वामी महाराज हेच श्रीगुलाबरावमहा- 
राज यांच्या रूपाने इ. स. १८८१ सालीं अवतीर्ण 
झाले ह्याबद्दल माझी पूर्ण खात्री पटली ” व डोळ्यांत 
प्रेमाररू आणून त्यांनीं श्रीमहाराजांना विनम्न भावाने 
मस्तक खालीं लववून वंदन केलें. 

त्या ऐेळच्या सहवासांत महात्माजींना मी जिज्ञासु 

बुद्धीने अनेक प्रश्न विचारीत असे व महात्मा- 

जी त्यांचीं समपक उत्तरें मोजक्या शब्दांत -कधीं 
इंग्रजींत व कधीं हिन्दींत - देत असत. त्यांचीं मी टिपणे 
ठेविली आहेत त्यावरून त्यांपैकी कांहीं महत्त्वाची 
प्रश्नोत्तरे पुढें दिलीं आहेत. महात्माजींच्या उत्तरांचा 
मराठी सारांश मी पुढें दिला आहे. त्यांचीं इंग्रजीतून 
दिलेलीं कांहीं उत्तरेंहि सगृहीत केलीं आहेत. माझा 
संत-वाड्य़याचा विशेष अभ्यास; म्हणून महात्माजींनी 
उत्तर देतांच मला संतवाड्य़यांतील कांहीं विचारसदहशं 
वचने सुचत असत. तीं मी त्यांना म्हणून दाखवून 
त्यांचा आडाय त्यांना सांगत असे. तो ऐकून महात्माजीं- 
ना विशेष आनंद होत असे. येथें त्यांपकीं कांहीं सदृश 
संतवचनेहि मी दिलीं आहेत. 

प्रश्न १ घरदार, उद्योगधंदा सोडून आपल्या सेवेत 
राहून देशसेवा करावी असें वाटतें. आधण त्याबद्दल 
योग्य सला द्याळ काय ? 

उत्तर:- दोरेषणा, वित्तेषणा व लोकेपणा ज्याच्या 
चित्तांत दढ आहेत, जो एकटाच कुटुंबाचा पोगिंदा 
आहे पण ज्याला सांपत्तिक परिस्थिति पूर्ण अनुकूळ 
नाहीं, त्याने घरदार, उद्योगधंदा सोडून देशसेवा करूं 
म्हणणे झुद्ध अविचारी ढोंग आहे. देशभक्तीचें किंवा 
ईश्वरभक्तीचे सोंग करून त्या भांडवलावर संसार थाटणे 
ही अत्यंत दारमेची गोष्ट आहे. उत्कट देदाभक्ति किंवा 
इंश्वरभक्ति म्हणजे सुळावरीळ पोळी आहे. 

[. सहदा संतवचनें : 

“ भिक्षापात्र अवलंबणे । जळो जिणे लाजिरवाणे । 

ऐसीयासी नारायणे । उपेक्षिजे सर्वथा” -श्रीतुकाराम 


१, श्रीगुळावरावमहाराजांचे पद्यात्मक ग्रंथ- पहिल्या आत्रत्तीच अठरा भाग व दुसऱ्या आवृत्तीचे तेरा 
भाग छापून प्रसिद्ध झाळे आहेत. त्यांचे समग्र ग्रंथ (१) वेदान्तकेसरी श्रीवावाजीमहाराज पंडित, श्रीज्ञानेश्वरसंस्थान, 
दहिसाथ, मु. पो. अमरावती, (२) डॉ. बा. ना. पंडित, डायरेक्टर ऑफ इंडिअन ठैंगूवेजेस, नागपूर, (२) श्री 
ज्ञा, उ. मांढरे, १२८ रास्ते पेठ, पुणे २ - यांपैकीं कोणाकडेहि मिळूं शकतील, 


अनुक्रमणिका 


२५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


बि 

र ी त्र 

क चा प्र्लसव्ेळ > 
| नवभारत ण 

हीं ७५ (8:३4 


/ कळ “५ 
00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्श्ट् । 


नबभारत 


“ भक्ति ते कठीण सुळावरील पोळी । 
निवडे तो बळी विरळा शूर || 
जेथें पाहे तेथें देखीचे पर्वत । 
पायावीण भिंत तांतडीची ॥ - श्रीतुकाराम ] 
प्रश्न २-विश्वधर्मा - ( (17९158) फशाय- 
2०) -चें सारसवेस्व आपण थोडक्यांत सांगाल काय ? 
उत्तर-" 1 ठका] गाए्लाा 8 8इश्याक्राळिणा 
पत, [पढ पण तपणा फ्ा्हा पाहा 
10 018 ॥ए"ए]ए 10७5 [06 7ाशटा0ए8 
8011125 १० 1135 70 शेतीकिपा९ते 
७९४९ प) ताणा 0९8”. दैवी 
सेपत्तीचे स्वामी होऊन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
बह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि महात्रतांचें आजन्म कांटे- 
कोर आचरण करून परमेश्वराचे अखंड स्मरण करणें 
हेच, माझ्या मते विश्रधर्माचे थोडक्यांत सारसवेस्व 
आहे. ब ह्याच साधनाने व्यक्तीची, कुटुंबाची, समाजा- 
ची व राष्ट्राची खरी आध्यात्मिक उन्नति होणार आहे. 
[ सहद वचनें : 
* अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | 
भूतप्रियहितेहा च धर्मीय सार्ववार्णिक ॥ 
( भागवत एकादरास्कंध १७, २१ ). ] 
प्रश्न २ - अहिंसा, सत्य आदि देवी संपत्तीविषयीं 
आपण थोडें अधिक स्पष्टीकरण कराल काय ? 
उत्तर-"' १ 0ाउक्क 188 5 फ०॥१ ठा 
॥)९870112. [| 118 118९४817७९ जि), 
7९0125 १९11081512 8९] -3ए1161111०. 
1118211 118 0०80172 10110 1 लाल 
प)8 18४08६ ]0ए8 81 8 ९81९5 
ठकार , दुसर्‍याने कायावाचामनानें दिलेलें दुःख 
नमूटपण शांत चित्ताने सहन करण्यांत मनाची खरी 
थोरवी आहे. खतः दुर्वाक्य न उच्चारतां दुर्जनांचे 
डुःशब्दांचे वाण सहन करण्यांत खरी मुंमकी आहे 
परमेश्वरास देखीळ कांहीं होक शिव्या देतातच कीं 
नाहीं ! प्रतिपक्षांस ठोशास ठोसा परत केल्यानें आपण 
उच्च भूमिकेवरून खालीं घसरतो, अंत:करणांतील 
आपल्या क्षुद्र मनोद्रत्तींचे जगांत प्रदशन होतें, 
कामक्रोधादि विकार वाहून त्यायोगें आत्मनाश होतो. 
[ सहद वचनेंः “ आणि जगाचिया सुखोदेशे | 


शरीरवार्‍चामानसें | राहटणें ते अहिंसे | रूप जाण ”- 
( ज्ञानेश्वरी १६. ११४ ), “ दु:ख नेदूनि सुख देणें । 
या नांव अहिंसा म्हणणें “- ( श्रीएकनाथी भागवत 
१७. २२७ ) ] 

सत्य म्हणजे परमश्वर व तो सच्चिदानंदस्वरूप आहे. 
सत्याची उपासना ही परमेश्वराची उपासना आहे. विचार, 
उच्चार व आचार ह्यांत एकवाक्यता असणें ही 
सत्याची खरी व्याख्या आहे. सर्व दुर्गुणांचें व सर्व पापांचे 
मूळ असत्यांत आहे. अहिंसा व सत्य ह्या दोनच महा- 
त्रतांचे आजन्म कांटेकोर आचरण केल्यास चित्त स्थिर 
व थ्युद्ध होऊन त्या योगे कट्टर शत्रू हे जिवलग मित्र 
होतील, 

[_ सहद वचनेः “ निंदा आणि नरस्तवन | कदा 
मिथ्या न बोळे वचन । वाचा अनसुट धरणे जाण । 
सत्य संपूर्ण या नांव ” - ( श्रीएकनाथ ). 

“सत्य तोचि धर्म । असत्य ते कम आणिक नाहीं 
वर्म । दुजे यांसी ” - ( श्रीतुकाराम ). 

प्रश्न ४ - परमेश्वरभक्ति कशी करावी ? 

उत्तर - “ [८ शा [ल५0ा र्‍501 


(०१% फ०8॥1र्‍3 0018153 111 कळ्या 018 


&<0०९]8110 ७०] ठा ७०0१, ४ 1१0७४४१ 
उग 008त82108 10 ॥॥८ पा01'च] 18७5 छयात 
७५ 7९1१611112 05९1118) 8817108 0 
एपणाछळाए.? 

सत्त्वगुणाचा उत्कर्ष करून व देवी संपत्तीचे स्वामी 
रव भगवंताचे अखंड स्मरण ठेवणें ही सर्वभ्रेष्ट भक्ति 
होय. पूण निष्पाप राहून रामनामाचा जप 
करणे हा परमेश्वरपा्तीचा अचक व त 
आहे. लहानपणापासून माझ्या आईने रामनामाचे 
आळकडू पाजल्यामुळें रामनामावर माझी नितांत अचळ 
डोळस श्रद्धा आहे. राजकारणाच्या 'धघगधगीच्या माम- 
ल्यांत, अत्यंत बिकट प्रसंगीं जेव्हां माझे मन अगदीं 
गोंधळून जातें, बुद्धि कुंठित होते व मानवी शाक्ति 
हात टेकते, तेव्हां मी एकांतांत वसून एकाग्र चित्ताने 
व्याकुळ होऊन प्रभु रामरायास शरण जातों. तेव्हां 
माझा श्रीराम त्या विकट समस्यांचे आंतून अगदीं 
अचूक उत्तर व उपाय सुचवीत असतो. आजपर्जतचा 
हा नित्याचा अनुभव आहे. 


6. 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ति, राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1». _] 
च १ ) रे 
) कि २॥/ 
१२% यक 
शी ” नवभारत र्‍ 
श्सा्ली ७५ 'ो>*५ 


न अमृतमहोत्सवी >4७ 


र्ट 


डं 


000002 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. ल. नी. छापेकर 


माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्घटना 


सध्यां आपल्या देद्यांत सुरु असलेल्या माध्यमिक 
शिक्षणांत अनेक दोप आहेत ही गोष्ट आतां सर्वसंमत 
झाली आहे. या दोषांची शास्त्रीय पाहाणी करून माध्य- 
मिक शिक्षणाचे ध्येय, त्याचा काळ, अभ्यासक्रम, 
अध्यापन इत्यादींविषयी सरकारला ( व जनतेलाहि ) 
मार्गदर्शक होतील अश्या शिफारसी करण्याकरितां समित्या 
नेमल्या गेल्या. मुदलियार समिति ही अद्यांपैकींच एक 
होती. या समितीचा अहवाल आतां सवौच्या हातीं 
आला आहे. आजकालच्या माध्यमिक शिक्षणाचे दोष 

या अहवालांत नेमके दाखविले आहेत. यापूर्वीहि अनेक 

व्यक्‍तींनीं, संस्थांनी व सरकारी समित्यांनीं हे दोष 
दाखविले होते. पण ते दोष दूर करण्याचें कार्य पूर्वीपेक्षा 
आज अधिक आपुलकीचे आणि स॒लभ झालें आहे. 
आजकालचें सदोष शिक्षण 

आजकालच्या माध्यमिक शिक्षणांत, अखिल-मार- 
ताच्या दृष्टीनं विचार करतां, मुख्य दोष दिसून येतात 
ते असेः- ( १ ) माध्यमिक शिक्षणाचा काळ भारतांतील 
सर्व प्रांतांत एकच नाहीं. ( २) आजचें माध्यमिक 
शिक्षण मुख्यतः पुस्तकी आहे. (३ ) तें जीवनाला 
घरून नाहीं व मुलांच्या पुढील आयुष्याचा त्यांत फारसा 
विचार केलेला नाहीं. (४) या शिक्षणावर विद्यापीठीय 
शिक्षणाची पडलेली छाप धोक्याची आहे. (५) तें 
एकांगी असून मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यास ते 
तुटपुंजे आहे. (६) अध्यापनाच्या पद्धती अतिदाय 
तांत्रिक झाल्या आहेत. ( ७ ) वर्गातील मुलांची संख्या 
अतिठाय वाढल्यामुळें (-इ. ११ वींत ५५ पवत -) 

यक्‍्तिक लक्ष कमी दिलें जाते. ( ८) परीक्षेचे दडपण 

आणि आकर्षण इतके आहे कीं, त्यांतील निणेयावर शाळे- 
ची लायकी टरूं पहात आहे. याशिवाय त्यामुळें 
अध्यापनावर, अभ्यासक्रमावर व मुलांच्या स्वाध्यायावर 
अतिदाय वाईट परिणाम झाले आहेत. 

या व इतर दोषांचे, चाळू असलेल्या पद्धतींचे, 
शाळांच्या आजच्या परिस्थितीचें निरीक्षण करून, 


अनुक्रमणिका 


अनेक तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सुलाखती घेऊन मुदल्ियार- 
समितीने शिफारसी केल्या आहेत. माध्यमिक शिक्षणा- 
ची पुनर्घटना कशी करावी लागेळ व. त्यासाठीं या 
शिफारसींचा मार्गदशन म्हणून कसकसा उपयोग होऊं 
शकेल याचें थोडक्यांत विवेचन येथे करावयाचें ठरविले 
आहे. 
पुनघेटनेंतील प्रमुख गोष्टी 

पुनधंटना म्हणजे डागडुजी नव्हे. पुस्तकी शिक्षण 
कमी करून हस्तव्यवसायांना शिक्षणांत स्थान दिलें, 
शारीरिक शिक्षणाचा समावेदा अभ्यासक्रमांत केला, 
कांहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा शाळेय जीवनांत अंत 
र्भाव-आणि तोहि पुष्कळवेळां सूचना, परिपत्र 
इत्यादींनी -केला, एकाद-दुसरी परीक्षा कमी केली 
विषयांची विविधता ठेवून त्यांत भरपूर विकल्प दिला 
म्हणजे पुनधेटना झाली असेंहि म्हणतां यावयाचें नाहीं 

शिक्षण हं नेहमीं सवेस्पर्ी असतें. स्थल-काल-व्यक्ति 
या सवे दृष्टीनींच शिक्षणाची आवईश्‍यकता आहे. प्राथ- 
मिक शिक्षण हा साऱ्या शिक्षणाचाच पाया आहे; पण 
माध्यमिक रिक्षण हा शिक्षणाचा आणि शिक्षित समाजा- 
च्या स्चनेचा कणा आहे. पुनधंटना करतांना ही 
गोष्ट प्रथम ध्यानीं आली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे 
देशांतील व जगांतीलहि बदलती परिस्थिति 
ध्यानीं घेऊन तीमधील स्थिर मूल्यांचा विचार केला 
पाहिजे, आवरण कितीहि बदलळें तरी मानवी मन 
अद्याप फारसे बदलळें नाहीं. माध्यमिक शिक्षणांत, 
व्यक्तीच्या मनाला आजचा “ समानते'चा धर्म कळला 
पाहिजे; स्वतंत्रपणें विचार करून नवनवे विचार प्रत्येक 
व्यक्तीला स्वीकारता आले पाहिजेत; मुलांच्या सुप्त 
शक्ती जागृत होऊन त्यांच्या विकासाला पुरेसा वाव 
मिळाला पाहिजे; सवांना विकासाची समान संधि 
लाभली पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे माध्यमिक शिक्षण 
संपल्यावर प्रत्येक व्यक्ति आपली “ उपजीविका ? योग्य 
प्रकारे मिळवू हाकली पाहिजे. व्यक्तित्वाचा विकास 


३8७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«टा 
1 ळर १) धर 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


र्ष“ 


0000016 ७ >% 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


समाजांतच होतो, आजच्या लोकशाहीच्या युगांत 
आणि आदर्श लोकशाहींतहि प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगीं 
सामाजिकता, समाजाचा घटक असल्याची जाणीव 
असली पाहिजे. 
प्रत्यक्ष निरीक्षण, चितन आणि प्रयोग यानंतर जीं 
उद्दिष्टे निश्चित झालीं असतील व होतील तीं डोळ्यां- 
पुढें ठेवून पुनर्घटना झाली पाहिजे. मुद्लियार-समितीनें 
माध्यमिक शिक्षणाचे ध्येय याच प्रकारांनी निश्चित 
केळें आहे, आजच्या दोषांची छाननी करून, माध्य- 
मिक शिक्षणाबद्दळ पालक, शिक्षक, विद्यार्थी यांचे 
असलेले गेरसमज समितीर्ने असंदिग्धे खस्पांत 
मांडळे आहेत. पुनघंटना हें देखील एक शास्त्र आहे. 
आजची स्थिति, साधावयाचें घ्येय, त्यासाठीं आवड्यक 
तीं साधर्ने व करावयाची र्चना व योजना या चार 
गोष्टींनीं पुन्घंटनेचें शास्त्र मर्यादित केलें आहे. 
आजच्या स्थितीची कल्पना - सर्वसामान्य माणसापासून 
तों विचारवंतांपर्यंत- सर्वांना झाली आहे असें आपण 
धरून चाळू; कारण आपण ती प्रत्यक्ष अनुभवीत 
आहोंत. विचारवंतांच्या मतें आजच्या स्थितींत मुख्यतः 
समाजहिताच्या व समाजाच्या स्चनेच्या हीने जे 
दोष दिसतात ते असे : 
खेड्यांतील व्यक्तींची घाव शहराकडे फार मोठ्या 
प्रमाणांत आहे. खेड्यांतील व्यक्ति शिकून तयार झाली 
कीं ती तेथ राहूं इच्छित नाहीं किंवा त्या व्यक्तीला तेथे 
आपल्या विकासाला पूर्ण वाव लाभूं शाकत नाहीं. 
सवे प्रकारच्या मुलग्यांना ( आणि मुलींनाहि ) 
एकाच सांच्याचें शिक्षण दिलें गेल्यामुळें सर्वांना उप- 
जीविकेचीं साधने उपल्ध नाहींत. 
विशञानामुळें उपलब्ध झालेलें सामर्थ्य संयमाने कसे, 
कोठें, किती वापरावयाचे याचें सम्यकू ज्ञान झालेलें 
दिसत नाहीं. 
शञानाचा विस्तार खूप झालेला दिसतो पण त्याला 
खोली कमी आहे. 
जीवनावद्दलची आस्था वाटून त्यांतला सात्त्विक 
आनंद लुटतां यावा म्हणून आव्यक असलेल्या 
स्वाध्यायाची कमतरता आहे, 
यांतील कांहीं गोष्टींची मुदलियार समितीने आपल्या 
अहवालांत चर्चा केळी आहे; पण या सर्वच बाबींचा 
विचार करणें आवदयक होतें. रोगाचे अचूक निदान 


झाल्याशिवाय त्यावर औषधयोजना नेमकी करणें कठीण 
आहे. शिक्षणशास्त्र व अध्यापनकला यांचा संबध 
हरघडी ब्यकतिमन व सामाजिक मन यांच्याशी विविध 
क्षेत्रातूनहि येत असतो. आणि म्हणून खेड्यांची 
पुनरचना, देशांतील विविध प्रकारच्या बिकासयोजना, 
कलाविषयक व इतर सांस्कृतिक हालचाली यांच्याशी 
शैक्षणिक पुनर्घटनेचाहि अतिशय निकटचा संबंध 
राखला पाहिजे. समितीनें म्हटल्याप्रमाणे जीवनाचे 
शिक्षण (1०81101 101' 1171112) द्यावयाचें 
असेल तर समाजांतील विविधतेंतहि एकता साधण्याचे 
कोदाल्य व्यक्‍तीला प्रात्त झालें पाहिजे. अतिराय 
आव्यक असे प्राथमिक ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर मुलांपुढें 
शिक्षणाच्या विविध शास्त्रा खुल्या असल्या पाहिजेत. पण 
एवढ्यानेंच भागणार नाहीं. सरकारनें त्यासाठीं नि- 
योजनहि राखलें पाहिजे. मुलांचे बुद्धिमापन शक्‍य तों 
बरोबर होऊन त्यांना व्यावसायिक मार्गदर्रोनहि झालें 
पाहिजे. केवळ नोकरी हें ध्येय मुलांनी ठेवूं नये हे खरें, 
पण त्यांच्यापुढे उपजीविकेसाठी आवडीचे असे अनेक 
मार्ग नसले तर तीं मुळें तरी दुसरें काय करणार 

थोडक्यांत सांगावयाचे हे कां, आपल्या देहाचा 
विकास कोणत्या मागीनीं कसकसा होणार आहे याचा 
आराखडा डोळ्यांपुढे ठेवून माध्यमिक शिक्षणाची 
पुनधेटना करणें जरूर आहे. निरनिराळ्या क्षेत्रांत 
येत्या १०-१५ वषाच्या काळांत किती माणसें लाग- 
तील हे ठरवून मुळांच्या नैसर्गिक आवडीनुसार त्यांना 
मार्गदरान करणे अत्यंत जरूर आहे. ग्रामपंचायतींचा, 
नगर्पाठकाचा व इतर सरकारी वा बिनसरकारी खात्यां- 
चा कारभारहि समोर ठेवला पाहिजे, या कार्यासाठी लाग- 
णाऱ्या गुणांचे ब्रीजारोपण व थोडा प्राथमिक विका- 
सहि माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातच करावयाचा असतो. 
भाषेचें अध्ययन 

माध्यमिक शिक्षणासाठी लागणारा काळ भारतांतील 
सर्व प्रांतांत एकच असावा -वय ११ ते ९१७ वा १८- 
अशी समितीची शिफारस आहे, त्यांत पूरव-माध्यमिक 
व उत्तर-माथ्यमिक असे दोन भाग सुचविठे आहेत. 
ही सूचना खागताहे आहे, वैकल्पिक व विशेष 
अभ्यासाचे विषय उत्तर-माध्यमिक शाळेतीळ दुसऱ्या 
वषांत (-य़ा वेळीं मुलाचे वय १५ असेल ) सुरु 
व्हावेत, ही सूचनाहि शास्त्रशुद्ध आहे. या योजनेमुळे 


ड्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


माध्यमिक शिक्षणाची पुनधेटना 


मुलांना पुरेसे प्राथमिक शिक्षण मिळेल व पूर्वे-माध्य- 
मिक संपल्यावर त्याला उच्च शिक्षणासाठीं जावयानचें 
नसेल तर व्यावसायिक शिक्षण घेऊन तो आपल्या 
जीवनाला पोषक अक्षी तयारो करूं शकेल, 

पूर्व-माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरवितांना 
मात्र भाषाविषयक प्रश्नाबाबत समितीने योग्य मार्ग- 
दन केळें आहे असे वाटत नाहीं. या अवस्थेंत 
मुळाला तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागणार आहे- 
प्रादेशिक भाषा, संघराज्यभाषा व इंग्रजी, इंग्रजी भाषा 
सक्तीची नसेल, आजहि मुंबई राज्यांत ही स्थिति 
आहे व त्यामुळें लहान लहान शाळांत इ. ८ वींत 
दोन्हीं प्रकारच्या मुलांचा --इ. ७ वींत इंग्रजीं शिकले- 
लीं व न शिकलेलीं अत्या दोहोंचाहि -- भरणा असतो. 
आर्थिक दृष्टया दोन वर्ग ठेवणें शाळांना परवडत नाहीं 
व वगोत एक प्रकारचा गोंधळच निर्माण होतो. 

नव्या योजनेत समितीने आणखी एक सूचना केली 
आहे: जीं मुळें इंग्रजी घेणार नाहींत त्यांच्यासाठी 
आणख्यी एकाद्या भाषेच्या शिक्षणाची सोय शाळांनीं 
करावी किंवा प्रादेशिक भाषांचा अधिक अभ्यास 
ठेवावा. म्हणजे आणखी एकाद्या वर्गाची भर पडेल, 
इंग्रजी व भारताची राज्यभाषा या दोन भाषांमुळे आपल्या 
अभ्यासक्रमाला एक प्रकारे जखडून टाकलें आहे. 
इंग्रजी व संघराज्यभाषा नसावी असें कोणीहि म्हणणार 
नाहीं. पण त्या अगदीं याच अवस्थेंत असाव्या असा 
आग्रह 'धरणें अनेक दृष्टींनी धोक्याचे आहे. भाषेच्या 
अध्ययनावद्दळ कांहीं मूलभूत गोष्टी प्रथम ध्यानीं घेणे 
फार आवड्यक आहे. त्या अद्या ! 

(१) प्राथमिक, पूर्व-माध्यमिक या अवस्थांत 
मुलाला मातृभाषेंत छुद्ध बोलतां व लिहितां आलें 
पाहिजे. चांगळें काव्य व चांगलें गद्य यांचे समजून- 
उमजून पाठांतर झालेळें असे पाहिजे. व्याकरणाची 
कांहीं मूलभूत तत्वे त्याला सरावाने समजलेलीं असलीं 
पाहिजेत 

(२) मातृभाषेची चांगली समज -- बोलणे 
वाचणे, लिहिणे इत्यादि -- आल्यास दुसरी भाषा 
दिकणे अवघड वाटत नाहीं. 

(३ ) भाषा म्हणजे विचार व आचार समजण्याचे 
व समजावून सांगण्याचे प्रतलेकाजवळ सहज उपलब्ध 
होणारें साधन आहे. 


अनुक्रमणिका 


या तीन गोष्टींचा विचार केला तर मला वाटतें कीं, 
मातृभाप्रेचा सखोळ अभ्यास व संघराज्यभाषेचा प्राथ- 
मिक अभ्यास - असा अभ्यासक्रम ठेवायला हरकत 
येणार नाहीं. मुलाचें वय १४ झाल्यावर तो उत्तर-माध्य- 
मिक शाळेंत जाईल, तेथील चार वर्षांच्या कालांत 
त्याला इंग्रजी भाषा शिकवावी. समितीने असें सुचविले 
आहे कीं, या अवस्थेंत प्रत्येक मुलाने कमींतकमी दोन 
भाष्रांचा अभ्यास केला पाहिजे. ही सूचना चांगली 
आहे, पण समितीने ( पाने ८६८७ ) सुचविलेळे 
विकल्पहि अभ्यासूंनीं जरूर पहावेत, रिवाय 'संघराज्य- 
भाष्रा हिंदी? व ' प्रादेशिक हिंदी ' यांतील अंतर 
स्पष्ट केल्याचेहि कोठें आढळत नाहीं. 

अध्ययन-अध्यापनाचें माध्यम मातृभाषाच असावें 
याबाबत आतां समितीशी कोणाचा विरोध होणार 
नाहीं आणि झालाच तरी तो विचारांत घेण्याची 
तितकी आवदयकताहि नाहीं. 
क्रियाशीलतेची जोड 

माध्यमिक शिक्षणांतील “ पुस्तकी' अभ्यासाबरोबरच 
व्यावसायिक अभ्यासाला समितीने योग्य स्थान दिलें 
आहे. उत्तर-माध्यमिक (171९) 88९001081७) 
अवस्थेंत अभ्यासक्रमाची विविधता भरपूर आणून 
ती विद्यापीठीय शिक्षणाशीं जुळती ठेवली आहे. कांहीं 
विष्रय सर्वांनाच आवडयक ठेवले आहेत, ही गोष्ट पण 
मुलांची सर्वसामान्य तयारी होण्यास उपयुक्त ठरेल. 
चैकल्पिक अभ्यासक्रमासाठी तीन वर्षे दिलीं आहेत 
आणि पुरेसें साहित्य, प्रात्यक्षिक काय व योग्य मार्ग- 
दरीन हीं लाभल्यास मुलांची तयारी चांगली होऊं 
शकेल 

खेड्यांत वा शहरांत राहून, नोकरी करून वा स्वतंत्र 
व्यवसाय करून, लोकसेवेचे प्रत्यक्ष कायं करून वा 
त्यासाठीं सुवुद्ध सहकार्यमय नागरिक जीवन जगून, 
व्यक्तीला आपली उपजीविका करावी लागेल याची 
प्रत्यक्ष चर्चा जरी या अहवालांत केळेली नसली तरी 
समितीने सुचविलेल्या अभ्यासक्रमांतून या गोष्टींचे 
ददन झाल्याशिवाय राहात नाहीं. सुचविलेला अभ्यास- 
क्रम मुलांच्या विविध शक्तींना आणि आवडींना 
आवाहन करणारा आहे. अभ्यासक्रमांतील विषयांना 
विस्तार किती व कसकसा असेल याचें त्रोटक विवेचन 
समितीने केलें आहे. 


३९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1». 

५” 
(:.ा व्ळ 
» नवभारत अ 

क्ट हौ च» 


जर 


न्य 


र्ष ् ळे > 
श् च शा ' र 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अमृतमहोत्सवी, >१७ 


नवभारत 


उत्तम अध्यापक हवेत 


मुळें शाळेंत आलीं, त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रम 


तयार झाले, त्यासाठीं आवद्दयक ते साहित्यहि 
उपलब्ध झालें म्हणजे मुलांचे शिक्षण चांगल्या 
प्रकारचें होईलच असें नाहीं. ल्यासाठीं 


प्रगतिपर अद्या अध्यापनाची-मार्गद्शानाची-आव- 
व्यकता केव्हांहि असणारच, चांगला अध्यापक 
सामान्य अभ्यासक्रमांतूनहि आपल्या विद्यार्थ्यांना 
उत्तम मागद्रांन करील, याउलट सामान्य वा निकट 
अध्यापक उत्तम अभ्यासक्रम असूनहि मुलांना योग्य 
मागदशन करूं दाकणार नाहीं. या गोष्टींची समितीला 
जाणीव आहे. समितीने या दृष्टीनें विस्तृत चर्चा करून 
अध्यापक कसे तयार करून घ्यावेत यावद्दल मूलग्राही 
आणि महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. मुलांच्या सवी- 
गीण विकासाच्या दृष्टीने त्या सूचना प्रथम अंमलांत 
आणणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. अध्यापकांचे पगार 
वगेरेधावत विचार करण्याचें व धोरण ठरविण्याचे कार्य 
त्यांनी प्रांतिक सरकारवर सोंपविलें आहे. 

आजच्या अध्यापनपद्धती किती सदोष आहेत हें 
दाखवून समितीनं शिक्षकांच्या व्यावसायिक शिक्षणा- 
च्या (७711४ ० (8801818 च्या) दृप्रीने अनेक 
उपयुक्त सूचना केल्या आहेत. समितीचा अहवाल 
मला या दृष्टीने फार मोलिक वाटतो. समाजांतील सतू- 
प्रत्रत्त, संयमी व्यक्तींनी शिक्षणाचें कार्य अंगावर घेत- 
ल्याशिवाय - आणि तेंहि स्वयंप्रेरेनें आणि घ्येय- 
नष्ठेन - भारताच्या शिक्षणाचा दर्जा वर जाणें कटीण 
आहे. कोणत्याहि शिक्षण-पद्धतींत ही गोष्ट अतिदाय 
महत्त्वाचा आहे. दिक्षकाचे जीवन हें आदश होण्या- 
साठा ज्या ज्या गोष्टींची आवड्यकता आहे त्यांचाहि 
वचार सांमेतीने केला आहे. शिक्षकांची आर्थिक स्थिति 
त्याच्या पुढीळ शिक्षणाची व्यवस्था, लांच्या- 
वराळ कोडुविक जबावदाऱ्या, त्यांचे प्रवास, त्यांचें 
आरोग्य इत्यादि अनेक प्रश्नांचा समितीनं विचार केला 
आहे. आजच्या परीक्षा-पद्धतींत सुधारणा झाल्याशिवाय 
ञझ यापनाच्या पद्धतांत वदळ होणे कठीण आहे 
याचाह जाणाव सभतोल आहे अहवालांतील 
वाराव॑ प्रकरण *हणज या अहवालाचा महत्वाचा भाग 
आहे. त्यांतीळ बऱ्याचश्या सूचना प्रयक्ष अंमळांत 
आणल्याशिवाय आपल्या माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्घटना 


5 


अनुक्रमणिका 


करूं पाहाणें अज्ञानमयच ठरेल, 

प्रत्येक शिक्षकाने अवश्य वाचावें व आपल्या दैनंदिन 
जीवनांत तें अधिकाधिक उतरविण्याचा कसोशीने प्रयत्न 
करावा असें या अहवालांतळें प्रकरण म्हणजे अन्यापन- 
पद्धतीसंवंधींचें सातवे प्रकरण होय. साध्य आणि साधनं 
यांचा कसा मेळ घातला पाहिजे याचें मार्गदर्शन या 
प्रकरणांत आढळतें. मुलांची विचारशक्ति जाग्रत करून 
ती भारताच्या लोकशाहीला पोषक होईल असे मार्गदर्शन 
अध्यापकांकडून विविध प्रकारें झालें पाहिज, हातीं घेतले- 
ल्या उपयुक्‍त कार्याबद्दल आस्था वाटून मुलांनी आपलें 
सवे सामथ्ये एकवटून त्या कार्यासाठी झटळें पाहिजे 
वयक्तिक आणि सामूहिक कार्याच्या मर्यादा जाणून 


-सववांनीं ध्येयसिद्धीसाठीं कसें 'घडपडायला हवे याची 


जाणीव मुलांना माध्यमिक दिक्षणाच्या अवस्थेत करून 
दिली पाहिजे. ग्रेथालये, वस्तुसंग्रहालये यांचे शेक्षणिक 
महत्त्व प्रत्येक अध्यापकाच्या ध्यानीं चांगळे आलें 
पाहिजे. 
सरकार व जनता यांची कसोटी 

एकंदरींत हा मुदळिआर-समितीचा अहवाल पुन- 
घटनेच्या दृष्टीने पुष्कळच चांगला आहे. अभ्यास- 
क्रमांतील भाषांचा अभ्यास कमी करणें, जीवनाला 
आव्यक अश्या विषयांचा अभ्यासक्रमांत समावेश 
करण, प्रात्याक्षकांवर अधिक भर देणें, उत्तम अध्यापक 
मिळतील अक्नी व्यवस्था करो, आजची परीक्षा- 
पद्धा।त बदटून मूल्यमापनाच्या प्रगतिपर अद्या चांच- 
ण्यांची योजना करणें, विविध प्रकारच्या शाळांची 
योजना करणें, मुलांच्या शीलसंवधनासाठीं पुरेसा वाव 
ठवण इत्यांदे अनेक दृष्टींनी हा अहवाल महत्त्वपूर्ण 
मागंदशन करील असें वाटते 

पण अहूवाळ लिहिले जातात, चार्चिळे जातात व 
दप्तरात ब्रांवून ठेवळे जातात. पुढीळ अहवाल लिहि- 
तांनाच या अहवालाचा संपूण उपयोग ,केला जातो ! 
अहवालांतील मूलय़ाही शिफारसींना ठाक्य तितक्या 
ळवकर प्रत्यक्षांत उतरविण्यांतच सरकार 
यांची खरी कसोटी असते. आतां 
आपल्या हातांत आहे, थावेळ॑ 
उपयोगी नाहीं 


अहवालांतील कांहीं गोष्टी अशा आहेत कीं, 
त्याबद्दल मतभेद होऊं शकतील त्या अरा : 


व जनता 
आपले राज्ययंत्र 
ळीं उगाच दीघेसूत्रीपणा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न, २४. 
1 ळक १) धर 


» नवभारत ण 
क षि ७५ 94 ३०-१९ 


न्ट< टि अमृतमहोत्सवी >७ 
र्ष“ 


/ रक्त छट > 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


माध्यमिक शिक्षणाची -पुनघेटना 


१ क्रमिक पुस्तकांसाठीं समितीने सुचविळे आहे 
कीं यासाठीं उच्चाधिकारसमिति असावी. त्यांतील 
सदस्यांची कोणती लायकी असावी हेंहि समितीने 
स्पष्टपणें नमूद केळें आहे. त्यामुळें कदाचित्‌ आजची 
लांचलुचपत कमी होईल. पण त्यामुळें उत्तम क्रमिक 
पुस्तकें तयार होतील असे नाहीं. 

२ माध्यमिक दिक्षणाचा प्रश्न हा खाजगी संस्थांचा 
प्रश्न आहे. मुंबई राज्यांत तरी हा प्रश्न बराचसा 
तसाच आहे. या संस्थांचें व त्यांत कार्य करणाऱ्या 
वऱ्याचकद्या शिक्षकांचे स्थान समितीने चांगल्या प्रकारें 
निश्चित केळें नाही. आजच्या तपासणीच्या पद्धती, 
शाळेंत येणारे अननुभवी तपासनीस, सरारंन शो 
२५ ते ३० आर्थिक मदत देऊनहि संस्थांवर ठेवलेला 
तावा, या संस्थांची आर्थिक स्थिति सुधारण्यासाठी व 
त्या सर्व दृष्टींनी कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीनें करा- 
वयाच्या योजना इत्यादि महत्त्वाच्या गोष्टींचा व्हावा 
तसा विचार या अहवालांत झालेला दिसत नाहीं. 

३ भारताचा नियोजित विकास, ग्रामीण उद्योग, 
राष्ट्रीकरण व्हावयाचे उद्योगधंदे, सहकारी स्वरूपाच्या 
संस्था, सरकारी खातीं व राज्यकारभारविष्रयक संस्थांचे 
व सत्तेचे विकेंद्रीकरण यांचा विचार करणेंहि जरूर 
होतें. या सर्व संस्थांतून कार्य करायला लागणाऱ्या 
व्यक्ती किती असाव्यात १? केव्हां केव्हां उपलब्ध 
व्हाव्यात ? कसकद्या तयार व्हाव्यात १-या गोष्टींचा 
नियोजनाशीं संब्रंध आहे. आणि त्यांचा परिणाम माध्य- 
भिक शिक्षणावर होणें अपरिहार्य आहे. 

या उणीवा असल्या तरीहि हा अहवाल पुष्कळसा 
प्रगतिपर असून सरकारला व जनतेला आजच्या घटके- 
ला योग्य मार्गदशन करणारा आहे. त्याकडे विचार- 
वंत, दिक्षणतज्जञ व सरकार यांचें जितकें लवकर लक्ष 
जाईल तितकें चांगलें. माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्घटना 
करतांना प्रत्येक प्रांताने या अहवालास धरून 
सहकार्य केळें पाहिजे आणि भारतीय शिक्षणखात्यानें 
( मूलोद्योगी शिक्षण धरून ), प्राथमिक शिक्षण, माध्य- 
मिक शिक्षण व त्यानंतरचे विद्यापीठीय व व्यावसायिक 
दिक्षण यांबाबत भारताच्या विकासाचें ध्येय डोळ्यांपुढे 
ठेवून विविधतेतहि एकत्व साधण्याचे मार्ग समोर ठेवून 
अचेक मार्गदर्शन केळें पाहिजे. हें घडो आणि भारतीय 
माध्येमिक शिक्षण सुधारून एकूण शिक्षणाचा आणि 
समाजरचनेचा कणा निदोष होवो. 


न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


लुई पाश्चर थांचा जीवनमेत्र 
ज्ाचाय विनोबा भूदानाकरितां पदयात्रा करीत 
असतांना त्यांना अनेक लोक भेटायळा येतात व 
कोणी कांहीं मेट देऊन जातात, असेंच एकदां क्षयरोग- 
निवारणकेंद्रांत कार्य करणाऱ्या एका युरोपियन सद्‌- 
ग्रहस्थानें नुकतेंच त्यांना एक छापील कार्ड मेट दिलें. 
त्या कार्डावर छु पाश्चर या फ्रेंच वैज्ञानिकांचे एक 
वचन ठापलेळें होतें. त्या वचनाचा अर्थ असा: 
“ तुमचे तत्त्वज्ञान किंवा विचार काय आहेत अथवा 
तुमचा धर्म कोणता आहे हें मी नाहीं तुम्हांला 
विचारणार ! पण माझी मात्र एवढी जाणायची इच्छा 
आहे कीं तुम्हांला दुःख कोणतं व कसले आहे? ” 
ही हकीकत सांगूर्न नंतर त्यासंबंधी विनोबा म्हण- 
तात: “ पाश्चर हे १८९५ सालीं मृत्यु पावले, त्याच 
सालचा माझा जन्म म्हणून हें वष माझ्या ध्यानांत 
सहज राहिलें आहे. या गोष्टीला सुमारें ६० व्ष होतील. 
या अवधींत पाश्चात्य देशांतील कोट्यवधि रोग्यांच्या 
तोंडीं पाश्चर्चें नांव रामनामाप्रमाणें जाऊन बसलें 
आहे. देशोदेशीं पाश्रर-संस्था स्थापन झाल्या असून 
८ पाश्चरीकरण ' हा नवीन शाब्द सवेच भाषांमध्ये 
रूढ झाला आहे. पाश्ररनें एवढें मोठें काम केले 
पण तो निरहुंकारतेचा पुतळा होता, मी तर त्याला 
विज्ञानयुगांतील एक महान्‌ संत मानतों. फ्रान्समध्ये 
सर्वश्रेष्ठ तीन महापुरुष कोण होऊन गेले असे फ्रेंच 
जनतेला एकदां विचारळें असतां, सोत अधिक मतें 
चैज्ञानिक पाश्वरला पडलीं, त्याच्या खालोखाल साहित्यिक 
व्हिक्टर ह्यूगोला व त्यानंतर वीर नेपोलिअनला पडलीं. 
_ आपली विचारधारा किंवा आपली धमेकल्पना लोकां- 
वर लादण्याची पुष्कळांना होस असते. परंतु हा फुकट 
उपद्व्याप आहे असें पाश्चर वरील वचनांत सांगतो. 
विचारदाता किंवा धर्मशास्ता परमेश्वर आहे. त्यालाच ते 
काम करूं द्यावे. आपण आपलें दुःखितांचें दुः्व दूर 
करण्याच्या कामास लागावे. दुःखी लोकांची सेवा हाच 
महान्‌ सद्विचार आहे, तोच महान्‌ सद्‌धम आहे. 
“ घाश्वरचें वरील वचन असलेलें कार्ड मी माझ्या 
उपनिषदांच्या पुस्तकांत ठेवून दिळें आहे, 
--' सर्वोदय ? ( नोव्हेंबर १९५२ ) वरून 


४१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व .. 
५५ कत 
१२% य 
वि ., 'नवभारत च 
हसध्दि ७५ चो” 
न्‌< (अमृतमहोत्सवी >ब& 
> स. वर्ष 7 0 
अप 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. चं. रा. तळपदे व श्री. का. झि. पाटील 


सल्फा ओषधे संशोधन, निर्मिति व उपयोग 


प्रत्येक डॉक्टर अलीकडे सल्फा औषध उपयोगांत 
आणतात, प्रत्यक दवाखान्यांत त॑ महत्त्वाचे ओपध 
होऊन वसले आहे. याचें कारण म्हणजे सल्फा औषधां- 
र्‍्वा विविध रोगांवर होणारा उपयोग, बऱ्याच रोग्यांना 
ते उपयुक्त व स्वस्त असते. म्हणून बहुतेक देशांत 
सल्फा औषधे तयार करण्याचे कारखाने आहेत. 
आपल्या देद्यांत गुजराथेंत बलसाड जिल्ह्यांतील 
पारनेर गांवीं “ अतुल प्रॉडक्टस्‌ * नांवाचा असा एक 
मोठा कारखाना सुरू झाला आहे. येथे अझो रग, 
सल्फा थायाझोळ, फॉलीक असिड व ऑरियोमायसिन 
तयार होत आहेत. पुण्याला सुरू होणाऱ्या पेनिसिली- 
नच्या कारखान्याइतकेंच या कारखान्याला महत्त्व आहे. 
अमेरिकेंत १९३७ पासून सल्फा औषधें तयार 
करण्याचे कारखाने सुरू झाळे आहेत. २ ९४३ मध्ये 
सुमारे एक कोटी रत्तळ सल्फा औषधे तयार झालीं 
होती. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला पस्तीस ग्रेमूच्या 
हिदोवांने तेरा कोटी रोग्यांना संपूर्ण गुण येण्याची 
ऱाक्‍यता निर्माण झाली. अशा प्रकारें युद्धाच्या काळीं 
हजारो रोग्यांवर गुणकारी ठरलेली हीं औषधं हीं खूपच 
प्रसृत झालेलीं आहेत. प्रत्येक सुधारलेल्या देशांत त्यांची 
प्रचंड निर्मिति होत आहे. विविध रोगांवर उपयोगी 
ठरलेले हे ओपध आहे तरी काय हें जाणून घेण्याची 
त्यामुळे प्रत्ेकाला उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 
_ १९२३ मध्यें प्रथमच एक प्रांगारिक पदा जंतु- 
नाशक दिसून आला: तो म्हणजे सल्फानिलामाईंड- 
पासून केळेला रंग होय. वास्तविक सल्फानिलामाईड हा 
पदार्थ १९०८ मध्ये प्रथम प्रयोगशाळेत तयार झाला, 
परंतु त्यांत जंतुनाशक शक्ति आहे ह्याची कोणाला 
कल्पनाहि नव्हती. त्यावेळीं साधनंहि उपलब्ध 
नव्हतीं; म्हणून सल्फानिलामाईड हें नांव पंचवीस 
वर्षे तसेंच पुस्तकांत पड्डून राहिलें. इतर हजारों प्रांगा- 
रिक पदार्थ तयार होतात, त्यांतळाच तो एक समजला 
गेला, प्रोन्टोलिळ हा सल्फानिलामाईडपासून केलेला अज्लो 


श्र 


अनुक्रमणिका 


रंग रोगजंतूंवर ह्या करतो, ही गोष्ट १९३३ मध्ये 
लक्षांत आळी. अर्थात्‌ पहिळे प्रयोग उदरावर झाले, 
नंतर त्याचे प्रयोग माणसांवर यशस्वी झाले, 

माणसाला झालेल्या रोगांवर कांहीं विशिष्ट रसा- 
यनांचा उपयोग केला तर ते रोग बरे होतात ही कल्पना 
जुनीच आहे. परंतु जुन्या काळीं या कल्पनेला शास्त्र- 
शुद्ध असे प्रायोगिक यश आलें नव्हते. सुमारे पंधरा- 
शेंच्या सुमारांस कार्पन्सिसूने पाऱ्याचा उपयोग गरमी- 
सारख्या रोगांवर केल्य, क्रिनिनचा हिंवतापावर उपयोग 
करणें सतराव्या शतकांत सुरूं झाले, मात्र या शतकाच्या 
सुरवातीलाच रासायनिक वैद्यका -( 01) 8110-1181- 
87 ) ला खरी सुरवात झाली असे म्हणतां येईल, 
रासायनिक पदार्थांच्या साहाय्यानें रोगांचे निवारण कर- 
ण्याचे एक शास्त्रच बनत आलें. त्या शास्त्राला १९१० 
पासून अलिंद (1311101) या जभेन संशोधकाने सुरवात 
केली, गरमीसारखा रोग असाध्य मानला जात होता. 
परंठु तो निवारण्यासाठी सल्ह्यारसन्‌ नांवाच्या रासा- 
यनिक पदार्थाचा उपयोग दिसून आला. अशा प्रकारें 
गेल्या चाळीस वर्षांत बरेच रासायनिक पदार्थ औषधा- 
करितां म्हणून वापरतां येऊं लागले, त्याचें कारण 
म्हणजे त्यांत आढळून आलेली प्रवर रोगजंतुनारक 
क्ति ्ि होय. सामान्यतः, दहा लाख प्रांगारिक पदाथी- 
मध्ये कोणता पदाथ जतुनाशक असेल हें सांगणे कठीण. 
त्या पदार्थाच्या अंतर्गत स्चनेवरून व परमाणंच्या 
पटनेबरून थोडीशी कल्पना अलिकडे येऊं लागलेली 
आहे, आतापर्यन्त रोगजंतुनाशक म्हणून सांपडलेळे 
पदार्थ प्राय अचानक, अवचितपणेंच सांपडळेले आहेत 
त्या ओषधांच्या संशोधनाची दिशा ठरलेली नव्हती. 
त्यामुळें हे शोध लावणारे संश्योधक एका दृष्टीने भाग्य- 
भानच म्हटले पाहिजेत, कारण त्यांची घुद्धिमत्ता जरी 
"च्या सूकम निरीक्षणांत दिसून येते तरी त्या कामीं 
ताता जमलेल्या संधीचे त्यांना साहाय्य झाले आहे. 

प्रोन्टोसिळ असेंच अकस्मात्‌ जगापुढें आलें, यांत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 
च प ) ते 
) अिष्ण्त्ल> 

५२८. सक 
-, नवभारत भु 

क धे ७५ त्य > 6 

न्‌< ह.अमृतमहोत्सवी/>) >-२७ 
234 > जक 


० तेषे 


60302 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


सल्फा औषधें संशोधन, निर्मिति ब उपयोग 


आश्चर्य नाहीं. प्रोन्टोसिळच्या रोगप्रतिबंधक शक्तीचा 
जमन संशोधक डोमाक्‌ ( 1001192] 1935 ) 
याचें कार्य खूपच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेंच पुढची 
ही एवढी प्रगति घडून आलेली आहे. प्रोन्योसिलमध्यें 
रोगनिवारण शक्ति आहे, एवढें समजल्यावर अनेक 
दृष्टींनी प्रोन्योसिलवर प्रयोग सुरू झाले. तका प्रकारचे 
अनेक पदार्थ तयार करण्यांत आले. प्रोन्टोसिलच्या 
रोगनाऱक ठशाक्तीचा अभ्यास सुरू झाला. त्यांतूनच 
कळून चुकलें कीं, प्रोन्टोसिळ हें सवस्वीं रोगसंहारक 
नसून त्याचा एक विद्िष्ट भागच रोगजंतूंवर हला 
करतो. तो भाग म्हणजे सल्फानिलामाईंड हा होय. 
सल्फानिलामाईंडपासून अझो रंग ( प्रोन्टोसिळ ) 
तयार न करतां प्रयोग झाला. तेव्हां सल्फानिलामाईंड- 
सुद्धां तितकेंच उपयोगी दिसन आलें. सल्फानिला- 
माइंडची उपयुक्तता त्यामुळें वाढली. म्हणून त्याची 
निर्मिति सुरू झाली. इंग्लंड, अमेरिका व जमनी या 
देशांत १९३७ च्या सुमारास कारखाने सुरू होऊन 
त्यांतून हजारों रत्तळ सल्फानिलामाईंड तयार होऊं 
लागलें. अनेक संशोधकांचे व डॉक्टरांचें सल्फानिला- 
माइंडकडे लक्ष गेलें, त्यांनीं निरनिराळ्या रोगांवर त्याचे 
प्रयोग सुरू केळे. विविध ताप, देवी, विषमज्वर, 
इत्यादि विविध रोगांवर तें उपयुक्त दिसून आलें 
डॉक्टरांना खूपच आनंद झाला. संशोधनकार्य 
सुरूं्॑व होतें. त्यांतून पुढें असेंहि बाहेर आलें कीं, 
सल्फानिलामाईडपासून कांहीं व्याधीहि जडतात. रोग 
निवारतां येतो हें खरें, पण त्याचबरोबर रक्तनिर्मितीवर 
परिणाम होऊन अदाक्तपणा येतो आणि तो अदाक्तपणा 
बरा होऊंच शकत नाहीं. असे आनुषंगिक दुष्परिणाम 
टाळण्याच्या दृष्टीनें सल्फानिलामाईंडपेक्षां जास्त गुणकारी 
असा पदार्थ शोधण्याकडे संशोधकांचे लक्ष लागलें. सल्फा- 
औषधांवर रसायनरास्त्रज्ञ व डॉक्टर या दोघांचे लक्ष 
केन्द्रित झालें. शास्त्रज्ञांची गटागटानें कार्मे सुरू झालीं 
जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका व भारत यांनीं या संशोधनांत 
प्रामुख्यानें माग घेतला. फ्रान्समधल्या पाश्वर-इन्स्टिटयू- 
टने व भारतांतल्या हाफुकेन्‌ इन्स्टिट्यूटने महत्त्वाची 
कामगिरी केली. अनेक संशोधक या कामाकडे लागले, 
रसायनरास्त्रज्ञांनीं एकट्या सल्फानिलामाईंडपासून पांच 
हजार पदाथ तयार केळे 


स्व ची तपासणी 
प्रश्न उरला ह्या सवे पदाथांची तपासणी करण्याचा, 


अनुक्रमणिका 


अर्थात्‌ तें काम फारच वेळ घेणारें व खर्चाचे आहे. 
कारण एखादा नवीन पदाथ औषधी कामांत उपयोगी 
ठरेल हें पाहण्याकरितां त्याच्यावर अनेक प्रयोग केले 
जातात. पहिली गोष्ट म्हणजे तो रोगजंतूंना ठार मारतो 
किंवा नाहीं, ही होय. त्यासाठीं एका परीक्षानळींत रोग- 
जंतू घेतात आणि त्यांत हा पदार्थ टाकतात. मायक्रो- 
स्कोपच्या साहाय्यानें किती जंतू मेळे हें समजतें. तेथे 
जंतुसंहारक गुणधर्म दिसून आल्यास तोच रोग उंद- 
रांना करण्यांत येतो आणि मग या औषधी पदार्थाची 
उपाययोजना करण्यांत येते. पुढें आवड्यक वाटल्यास ससा, 
कुत्रा किंवा गाय यांवर प्रयोग होतो. त्यांत यश आलें 
तरच माणसांच्या शरीरावर त्या पदार्थांचा प्रयोग कर- 
तात. मानवी शारीरांत त्या पदार्थाने प्रवेश केल्यावर 
त्यानें रोगजंतूवस्च हला करावा अशी अपेक्षा असते. 
तसे न झाल्यांस व कांहीं दुष्परिणाम दिसून आल्यांस 
त्या पदार्थाचा उपयोग होऊं शकत नाहीं 

यावरून लक्षांत येईल कीं, एखादा पदार्थ ओषधी पदार्थ 
म्हणून जरी आढळून आला तरी त्याचा उपयोग सुरू होणें 
किती कठीण काम आहे ! म्हणूनच सल्फानिलामाईड- 
पासून तयार झालेल्या पांच हजार पदार्थांची अद्यापि 
संपूणपणें तपासणी झालेली नाहीं. ज्या कांहीं थोड्या 
पदार्थांची तपासणी झाली त्यांत वीस पदार्थ बरेच उप- 
युक्त दिसून आले. ते म्हणजे सल्फा-पिरीडीन, सल्फा- 
थायाझोळ, सल्फा-पाय-याझीन, सल्फा-मिथॅझोल इत्यादि 
होत. मात्र हीं सवे सल्फा औषधें रोगजंतूंची वाढ 
थांब्रवितात, त्यांचा समूळ संहार करात नाहींत 
या पदार्थांच्या स्वनेकडे पाहिळ तर सल्फानिलामाइंड 
त्यांत आहेच. त्यांतला हायड्रोजनचा परमाणु काढून 
दुसरे कांहीं पदाथ घातले, त्यावरोबर सल्फानिलामाईडची 
रोगप्रतिबंधक शक्ति वाढली आणि दुष्परिणाम दूर 
झाले, असे दिसून आलें. सल्फा-थायाझोल हें सल्फा- 
निलामाईंडच्या पन्नासपट जास्त परिणामकारक आहे 
आणि त्यांत दुष्परिणाम मुळींच नाहीत. त्यामुळे 
त्याचा आज सर्रास उपयोग सुरू आहे 

वरील सर्व पदार्थांना मिळून “ सल्फा-डरग्ज ? असें 
संब्रोधिळें जातें. बाजारांत बीस तरी निरनिराळे सल्फा- 
पदार्थ ओप्रध म्हणून विक्रीला ठेवलेले आहेत. अर्थात्‌ , 
प्रत्येकाला व्यापारी दृष्टया कित्येक नांवे आहेत. नुसत्या 
सल्फानिलामाईडळा पंचवीस नांवें आहेत ! अनेक नांवा” 


४३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


> 
५“ 
(:.ा व्ळ 
»? नवभारत भौ 
क्ट हौ च» 
न्हा अमृतमहोत्सवी > 


र्ष ् :% > 
श् च शा ' र 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


खालीं यांचीं मिश्रणे करून किंवा स्वतंत्रपणे विकलीं 
जातात. गोळ्या किंवा तत्सम स्वरूपांतच ही औषधें 
बऱ्याच प्रमाणांत दिसून येतात. १९३७ नंतर प्रत्येक 
वर्षी एकदोन तरी नवीन सल्फा औषधें पुढें आलीं 
आहेत. कित्येकांची रोगप्रतिबंधकशक्ति मोजली 
असतां तींत जीं गुणकारी दिसून आलीं तीं डॉक्टरांनी 
वापराबयास सुरवात केली, * 

“ सल्फा औषधांची रोगप्रतिबंधक शक्ति कळून 
चुकल्यावर प्रत्येक रोगांवर ते आष्ध किती प्रमाणांत 
घ्यावयाचे व कसे घ्यावयाचे हें ठरविण्यांत येतें. सल्फा 
औषधें कमी प्रमाणांत घेतलीं तर उलटाच परिणाम 
होतो हें माहीत आहेच. म्हणून तीं बाजारांत विकतांना 
डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय विकलीं जाऊं नये असा 
निर्बंध भारत-सरकारनें घातला आहे. म्हणून 
ह्या औषधांचे डोझ ब घेण्याची पद्धत ही डॉक्टरांनी 
सांगितल्याप्रमाणेंचे असते अर्थात्‌ 
पूर्वीच्या प्रयोगावरून जास्तींत जास्त 
रोगाच्या परिस्थितीवरून ठरवितात. सल्फा औषधें 
वाजवीपेक्षा कमी प्रमाणांत गेलीं तर रोगजंतूंनाच 
त्याचा उपयोग होतो. मानवी शारीराला इनॉक्‍्युलेशान 
करतात आणि देवीचे, कॉलर्‍्याचे किंवा विषमज्वराचे 
मत जतु मानवी रारीरांत सोडतात, त्यामुळें मानवी 
रक्तांतीळ रोगप्रतिबंधक शक्ति वाढते. तसलाच प्रकार 


रोगजंतूंच्या बाबतींत होतो. कमी प्रमाणांत असलेल्या 
लवी १000000040, 


डॉक्टर सुद्धां 
उपयोगी डोझ 


९ खालीं सल्फाडूग्जचीं नांवें, उपयोग 


सल्फा औष्रधांवर रोगजंतूंना विजय मिळतो. व मग तीं 
सल्फा औष्रंधे रोगांवर निरुपयोगी ठरण्याची भीति 
असते. त्यासाठीं डाक्‍्टरांच्या सळ्यानें हीं ओपरधें 
घेणेच हितावह होय. 

त्याचप्रमाणे पथ्याच्या वाबतींत दक्षता घेणे जरूर 
आहे. सल्फा औषधे रोग्याला दिलीं आणि 
रोग्याच्या शरीरांत जर पॅरा-अमिनो-बेन्झाईक-असिड 
नांवाचा पदार्थ असला, तर तो रोगजंतूंना मदत करतो, 
एवढेंच नव्हे तर सल्फा औषधांपासून त्या रोगजंवूंचे 
संरक्षण करतो. त्यामुळें अत्ा वेळीं सल्फा औषधाचा 
उपयोग होत नाहीं. म्हणून पॅरा-अमिनो-बेन्झाईक- 
अंसिड हें रोग्याच्या शरीरांत असलें तर सल्फां औष- 
धीचा उपयोग होणार नाहीं. त्यासाठीं हा पदार्थ 
असलेले कांहीं खाद्य पदार्थ रोग्याच्या खाण्यांत 
येऊं नयेत, याबद्दळ दक्षता घेतली पाहिजे. 
अमिनो-ब्ेन्झाइक-अंसिड किंवा तत्सम वीस पदार्थ 
सल्फा औषधांचा उपयोग होऊं देत नाहींत. कारण, ते 
जेवूंचे खाद्य पदार्थ आहेत. त्याचप्रमाणें या अँसिड. 
पासून थोड्या फरकाने तयार झालेले व्हिटेमिन बी 
किंवा यीस्ट सारखे पदार्थ पॅरा-अमिनो-ब्रेन्ाइक 
अंसिडसारख्रे असून ते सल्फा औषधांची क्रिया 
पर्यायाने होऊं देत नाहींत, हें सप्रयोग सिद्ध झालेलें 
आहे. पॅरा-अमिनो-अंसिडचा थोडा जरी अंद असेल 
तरी त्यामुळें त्याच्या देंकडोंपट असलेलीं औषधें 


कला क व रोगप्रतिबंधक शक्तीचे प्रमाण दिळें आहे. 
सल्फानेलामाइंडची शक्ति जर एकपट तर सल्फासिटॅमाइंडची अ पिरिडिनची 
व टक ॥सिटॅमाई [ठपट ते अदा 
रीतीने शेवटचा स्तंभ वाचावा. ठपट, सल्फापिरि! तेरापट अद्या 
नांब रं । 
१ उपयोग रोगप्रतिबंधक शक्ति 
(१) सल्फानिलामाईड वरून लावण्यासाठी र 
(२) सल्फासिटॅमाईड १ ८ 
२) सल्फापिरिडीन न्यूमोनिया १३ 
४ ) सल्फार रोगजंतेसाटी 
की १ व वि खूप प्रभावी रोगजंतूंसाठीं, ५० 
(६) सल्ाडाया्निन १. ही कमी प्रभावी रोगजंतूसाठी असून 
. कळ ( त्यांचे दुष्परिणाम फारच कमी. २६ 
» पायऱ्या %७ तीं विविध रोगांवर आहेत, १३ 
८) बअ्ल्कापायर्‍्याझिन ; 
द (2 
(९) शत्काखानाडिन बॅसिळरी डिसेन्ट्री ा 
शे ९ ्ि डू 
(१० 3) इर्गफिन 
:8:1 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मराठी विकास संस्थ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बिहर 
तय 
१७ येळ 

॥& नवभारत च जडे 
अ्टे ७५८ ६ 
न« (अमृतमहोत्सवी ् 


> ७ 
वषे 5०4 टं ओज 
प्वार. 


प म 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


५: 
र्ट ्छ. 


सल्फा औषधें संशोधन, निर्मिति व उपयोग 


निरुपयोगी होत असतात. पॅरा-अमिनो-बेन्झाईंक अँसिड 
'निसगीत आढळून येणाऱ्या बर्‍याच पदार्थात फार थोड्या 
प्रमाणांत पण विविध स्वरूपांत असते. म्हणूनच या 
'किंवा यासारख्या पदाथाच्या सांनिध्यांत सल्फा औष- 
धांची क्रिया होऊं शकत नाहीं. 

जगांत प्रांगारिक पदार्थांवरील रासायनिक संशोधनाने 
खपच क्रांति केळी आहे. मानवी प्रयत्नाने आतांपर्यंत 
रबर, रंग, एास्टिक, ओष्रधें तयार करतां येऊन 
त्यांचाच खूप उपयोग वाढला आहे. कृत्रिम रंग, कृत्रिम 
स्तबरर किंवा एास्टिक यांचाच सववत्र उपयोग करतात. ही 
सर्वे प्रगति अवघ्या सव्वाशे वर्षांत झाली. औषधां- 
च्या बाबतींत तर संश्योधकांनीं व डॉक्टरांनीं मोठीच 
करामत करून दाखविली आहे. गेल्या चाळीस 
वर्षांचा इतिहास किती गमतीदार आहे, हें सल्फा 
औष्रधींच्या उदाहरणावरून स्पष्टच दिसते. १९०८ 
मध्ये तयार झालेळें सल्फानिलामाईड पंचर्वास वेण 
तसेंच पडून राहिलें. नंतर पुढच्या वीस वरप्रांत तद्वि- 
घरयक संश्योधन होऊन त्यांत एवढी प्रचंड प्रगति 
झाली. त्यासाठीं हजारों संशोधक काम करीत आले 
आणि कित्येक कारखाने सल्फा-ओप्रधें तयार करण्या- 
साठीं निघाले. त्याच दिशेनें संशोधकाचे प्रयत्न सुरू 
असून अनेक नवीन औषधें जगापुढे येत आहेत 
आणि येतील ! 


पत्रव्यवहार 


साम्राज्यवादी राष्ट्रें आणि उपासमार 

श्री. संपादक “ नवभारत ? यांसी 

आपल्या मासिकाच्या डिसेंबर १९५३ च्या अंका- 
मध्ये, डॉ. कॅस्ट्रो यांच्या ७202181010 ४ ० 
पप]? या पुस्तकाच्या आधारें मी 'नवभारता'- 
च्या नोव्हेंबरच्या अकांत लिहिलेल्या लेखासंबंधीं श्री, 
नी. वि. सोवनी यांचे एक पत्र प्रसिद्ध झालें आहे. 

डॉ. कॅस्ट्रो यांनीं उपासमार व लोकसंख्येची वाढ 
यासंबंधीं जो जीवास्त्रीय सिद्धांत मांडला आहे तो 
असिद्ध व अशास्त्रीय आहे, अन्‌ मुळांतच असिद्ध 
नि अशास्त्रीय मतांच्या आधारें लिहिलेल्या माझ्या 


करूं इच्छितो. | 

अन्नविषयक समस्या सोडविण्यासाठी लोकसंख्येंत 
होणारी भरमसाट वाढ थांबविलीच पाहिजे असा सतत 
प्रचार सध्या चाळू आहे. या प्रचाराने परिणाम केलेल्या 
परिस्थितींत डॉ. कॅश्ट्रो यांचे पुस्तक माझ्या वाचनांत 
आलें. त्यांचा दृष्टिकोण मळा वेगळा वाटला अन्‌ 
त्याकडे मी आकर्षित झालों. डॉ. कॅस्ट्रो यांनीं आपल्या 
पुस्तकांत जे जीवशास्त्रीय सिद्धांत मांडळे आहेत ते 
शास्त्रीय कां अशास्त्रीय याचा विचार मी केला नाहीं. 
त्यांच्या पुस्तकाचे मला वैशिष्ट्य वाटतें तें पुढील 
कारणासाठीं, शेतीच्या उत्पादनांत प्रचंड वाढ करण्या- 
साठीं शेतीची मशागत यांत्रिक पद्धतीनें व शास्त्रीय 
ज्ञानाच्या साहाय्याने केळी पाहिजे, पण हें करण्यांत मुख्य 
अडचण, वसाहतींचे पारतंत्र्य व वसाहतीमधील जमी- 
नीची मक्तेदारी माल्की, ही येते. कारण वसाहती व 
मागासलेले देश यांमध्यें, पारतंत्र्य, साम्राज्यवादी राष्ट्रां- 
कडून होणारी कुचंत्रणा व जमिनीची मक्तेदारी मालकी 
यामुळेंच शेतीच्या उत्पादनांत घट होत आहे व लोकांना 
उपासमार सहन करावी लागत आहे. प्रथम हे अडथळे 
दूर करणे आवइय़क आहे व त्यानंतरच अन्ञोत्पादनांत 
वाढ करणें दाक्य होईल असें डॉ. केल्ट्रो यांनीं 
आग्रहाने आपलें मत मांडळे आहे. साम्राज्यवादी 
राष्ट्रांनीं आपल्या वसाहतींमध्ये व मागासलेल्या राष्ट्रांत 
जं सामाजिक व राजकीय जीवन निर्माण करून अन्न 
व लोकसंख्येचा प्रश्न अवघड करून ठेविला तें राज- 
कीय व सामाजिक जीवन बदलण्याची आवदयकता 
डॉ. कॅस्ट्रो यांनीं प्रतिपादिळी आहे. 

मला स्वतःस त्यांच्या वरील आग्रही मतांत 
अदास्त्रीयता वाटत नाहीं. त्यांच्या पुस्तकांतील अन्न- 
विषयक जीवशास्त्रीय चर्चा मी गोण समजतों. मळा 
महत्त्व वाटतें ते वसाहतींच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार, 
शेती-सुधारणा व त्यासाठीं शेतीच्या मालकीमध्ये 
आव्यक ते फेरबदल-ह्यांविषयीं ज॑ मत डॉ. कॅस्ट्रो 
यांनीं मांडळे आहे त्याची ! 

त्यांच्या पुस्तकांतील याच विवेचनाकडे 'नवभारता” 
च्या वाचकांचे लक्ष वेधण्याचा माझा उद्देश होता. 

आपला 


ठेखांतील विवेचन अशास्त्रीय आहे असें पत्र-ठेखकाचे १५-१२-५३ रा. अ. करंदीकर 
म्हणणें दिसते. माझ्या ळेखासंबंधीं मी पुढीळ खुलासा  पळूस 
४५ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

च १९ * त्र 
क | हर्मित्यात ळा 

693 ९ 
8िनवभारत चेत 
क डि ७५ श्र 


्ि 
०९4“ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


भाषावार प्रांतरचना : एक महत्त्वाचें संस्मरणीय विवेचन 


- आंत्रराज्याच्या निर्मितीनंतर भारतांतील भाषावार 
राज्यरचनेचें तत्त्व आतां वादातीत झालें असून त्याच्या 
अंमलबजावणीच्या बाबतींत आंत्रराज्यामुळें निश्चित- 
पणे पुढें एक पाऊल पडलें आहे. त्यापुढचीं पाउले 
म्हणजे संयुक्त महाराष्ट, कर्नाटक वगेरे दक्षिणकडील 
भाषावार राज्यांची निर्मिति हीं अपेक्षित असून, त्या 
दृष्टीने पुढील विचार करण्याकरितां भारतसरकारतर्फे 
श्री. फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधि- 
कारसमिति नेमली गेल्याचे नुकतेंच जाहीर झालें आहे. 
भाषावार प्रांतस्चनेचें तत्त्व वादाच्या कक्षेपलीकडे गेलेले 
असलें, तरी अनेक हितसंबंधांनीं प्रेरित झालेल्या कित्येक 
जबाबदार नेत्यांकडून भाषावार राज्यस्वनेच्या तत्त्वाला 
विरोध होत आहे तर कित्येकांकडून * भाषावार 
राज्यस्चनेचा प्रश्नच सध्या लांबणीवर टाकावा असा 
प्रचार होत आहे. या जवाबदार लोकांकडून आपल्या 
म्हणण्याच्या समर्थनार्थ जे अनेक युक्तिवाद पुढे केळे 
जातात, ते व त्यांना दिलेलीं समर्पक उत्तरे हीं सर्व 
वृत्तप्ने वाचणाऱ्यांच्या परिचयाची आहेतच. 


प्रस्चृत स्थळीं, २५ वर्षांपूर्वी त्या वेळच्या देशांतील 
मान्यवर नेत्यांनी भाषावार प्रांतस्चनेबाबत जें मूलग्राही 
विवेचन केले आहे, ते अनुवादरूपानें पुढें संकलित 
केल आहे. १९२८ सालीं डॉ. अनसारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालीं एक सर्वपक्षीय परिप्रट्‌ (५[] 0811125 
(० 1९12108) भरली होती. तिनें एक “नागरिकां- 
च्या मूलभूत हक्कावर आधारलेली संपूर्ण जबाबदार 
स्वराज्याची घटना ? (2018110101 101 [पि] 
1१68001811)16 ७०५४९111९1 ७986 0] 
1260181981101 0 1१18115 ) तयार करण्याकरितां 

- एक तज्ज्ञांची समिति पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या 
अध्यक्षतेखाली नेमली. समितीच्या सभासदांमध्ये सर 
तेजबहादुर सप्रू, श्री, मा. श्री. अणे, श्री. ना. म. जोशी, 
सर अल्ली इमाम इत्यादि विविध विचारसरणींचे प्रतिनिधी 
होते. त्यांनीं जो रिपोटं ऑगस्ट १९२८ मध्ये सादर केला 


४६ 


अनुक्रमणिका 


तो ल्गेच सर्वपक्षीय परिषदेने मान्य केला. तो रिपोर्ट 
“ नेहरु रिपोर्ट ' या नांवाने प्रसिद्ध आहे. त्या रिपोर्टमध्ये 
“भाषावार प्रांतरचना? या सुदूय्याला एक स्वतंत्र प्रकरण 
दिलें असून त्यांत “ भाषावार प्रांतरचना लोकशाहीला 
किती आवदयक आहे? याचें मूलग्राही विवेचन केलें 
आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक अत्यंत प्रभाबी पुरस्कते, 
भाषावार प्रांतस्चनेच्या प्रभाबाबतचे एक तज्जञ, सुप्रसिद्ध 
अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. धर्नजयराव गाडगीळ यांनीं कांहीं 
दिवसांपूर्वी नागपूर येथें जें या प्रश्नाबाबत भाषण केलें 
त्या भाषणांत, उपरिनिर्दिष्ट नेहरु-रिपोर्टमध्ये भाषावार 
प्ांतरचनेवावत केलेल्या विवेचनाचा त्यांनीं गोरबपूर्वक 
केलेला उल्लेख वृत्तपत्रवाचकांच्या स्मरणांत असेल, 
नेहरूरिपोटमधीळ विवेचनाबाबत आणखी एका 
गोष्टीचा उललेख केला पाहिजे. पं. जवाहरलाल नेहरू 
हे त्या वेळीं कॉँग्रेसचे सरचिटणीस होते. पं. मोतीलाल 
नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या उपरि- 
निदष्ट समितीचेः ते सभासद नसले तरी त्यांनीं समिती- 
च्या कामकाजांत आपुलकीने भाग घेतला होता. ते निमं- 
नणावरून समितीच्या बहुतेक सर्व सभांना हजर राहिले 
होते व कमिटीच्या कामांत ह्रघडीला त्यांनीं अत्यंत 
मोलाचे साहाय्य केलें असा त्यांच्याविषयी अत्यंत 
"खपू उल्लेख कमिटीच्या रिपोर्टात केठेला आहे 
_ १९९२८ मधील सर्वपक्षीय परिषदेने नेमलेल्या 
नेहरूसमितीच्या उपरिनिर्दि रिपोर्टमधीळ प्रांतांच्या 
फेरविभागणीबाबरत केलेल्या विवेचनांतील महत्त्वाचा 
भाग पुढें दिला आहे : | 
“प्रत्येकाला माहीत आहे कीं सध्यांची जी प्रांतांची 
विभागणी आहे ती विचारपूर्वक झालेली नाहीं. ती 
सर्व प्रसंगवश्यात्‌, जसजशी ब्रिटिश सत्ता या देशांत 
स्थापित होऊन वाढत गेली त्या परिस्थितीनुसार घडून 
आलेली आहे, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक वा 
भाषिक अशा कोणत्याहि तत्त्वाशीं सध्यांच्या प्रांत- 
विभागणीचा संबंध नाहीं, केवळ राज्यकारभाराच्या 
दृष्टीने जरी विचार केला तरीहि सध्यांची प्रांतविभागणी. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

च १९ ) त्र 

«र 960 क 
/&8* नवभारत च 

क ध्व ७५ (3:३4 

न्< ह.अमृतमहोत्सवी, ड़ 


> ७ 
वर्ष _ > 
, पणात. 7१ 


१ “2 ग 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ल 
2 2) 


भाषावार प्रांतरचना : एक महत्त्वाचें संस्मरणीय विवेचन 


यशस्वी झालेली नाहीं. म्हणून प्रांतांची फेररचना 
किंवा पुनर्विमागणी झाली पाहिजे हें उघड आहे. 
आपणांपैकीं कोणाला छोटे प्रांत हवे आहेत, कोणाला 
मोठे हवे आहेत. छोटे-मोठे हा भाग सोडून दिला तरी 
प्रांतांच्या पुनर्विभागणीचा प्रश्न हा सोडविलाच पाहिजे, 

“ मग ही पुनर्विभाग णी कोणत्या तत्त्वांवर व्हावी १ 
ह्यांपैकी काहीं तत्व अशतः भागोलिक, अंशतः आर्थिक 
अशीं आहेत. पण त्यांपेक्षांहि या विभागणीच्या 
बाबतींत जर मुख्य भर कोणत्या मालिक तत्त्वांवर 
असेल तर तीं त्या त्या भागांतीळ लोकमत आणि त्या 
त्या विभागाची भाषिक एकात्मता हीं दोन होत. एकाद्या 
विभागांतील लोकांची शैक्षणिक तक्मींच सर्वसाधारण 
सांस्कृतिक प्रगति, किंबहुना त्या लोकांच्या जीवनांतील 
सर्वच अगोपांगांची प्रगति जर शीघ्र घडवून आणावया- 
ची असेल तर त्यांच भाषा हेंच मुख्य साधन 
आहे हें सर्वमान्यच आहे. शिक्षणाचे माध्यम जर 
परकीय भाषा असेल तर त्या देशाचा सर्व व्यवहार, 
व्यापार - त्यांचे सर्व जीवनच खुरटून जाणार हें ठर- 
लेलेंच. जेथे परकीय भाप्ेच्या द्वारा हे सर्व व्यवहार होतात, 
तेथें लोकशाही नांदणे दाक्यच नाहीं. सार्वजनिक 
व्यवहारांतून जर लोकांनीं स्वतः परिणामकारक भाग 
घ्यावयाचा असेल म्हणजेच जर खरी लोकशाही प्रस्था- 
पित व्हायची असल तर त्या लोकांना किंवा त्या लोकशा- 
हीला आपल्या सार्वजनिक व्यवहाराचें ज्ञान झालें पाहिजे, 
ते व्यवहार नीट समजले पाहिजेत, त्यांचा कार्यकारण- 
भाव नीट आकलन झाला पाहिजे. परकीय भाषेतूनच 
जर बहुतेक व्यवहार केळे गेळे तर लोकशाहीनुसार ते 
सर्वे व्यवहार झाले असें म्हणणे विचाराच्या पलीकडचे 
आहे. म्हणून त्या त्या विभागांतील सर्वसामान्य जनते- 
ची जी भाषा असेल त्या भाषेतूनच त्या विभागाचा 
कारभार व व्यवहार होणें आवश्‍यक होय. म्हणून 
प्रांतांच्या दृष्टीने विचार करतां प्रांतांची जी भाषा तीच 
प्रांत-विभागणीचें तत्त्व ठरते. 

“याचा अर्थ आम्हीं इंग्रजीच्या विरुद्ध आहोंत असा 
नव्हे. उलट, सध्यांच्या आपल्या अपरिहार्य परिस्थिती- 
स्वा विचार करतां आम्हांला असे वाटत कीं हलीं- 
प्रमाणेंच पुढेंहि कांहीं काळपर्यंत मध्यवती कायदे- 
मंडळांतीळ चर्चा-भाषणांचे माध्यम इंग्रजी राहिलें पाहिजे, 
याशिवाय इतर देद्यांतील विचार, शास्त्रे आणि लोक - 


जीवन या गोष्टींशी आमचा संबंध राहून तो वाढावा या- 
करितां एक परकीय भाषा शिकणं-- आणि ती सध्यां 
इंग्रजीच संभवनीय आहे - आवश्‍यक होय असें आमचे 
मत आहे. तर्थापि, आम्हांस ठामपणे असें वाटतें कीं 
आज जी हिंदुस्थानी भाषा अर्ध्या हिंदुस्थानची भाषा 
आहे ती सर्व हिंदुस्थानची भाषा व्हावी. पण हें सर्व 
झालें तरी प्रादोशेक किंवा प्रांतिक भाषा यांचें संवधन 
झालेंच पाहिजे, प्रांताची प्रगति जर आपणांस घडवून 
आणावयाची असेल, तर आपण त्या प्रांताला त्याचा 
सवे व्यवहार त्याच्या प्रांतमाषेतूनच करायला लावलें 
पाहिजे. 

“ प्रांताचे रिक्षण आणि दैनदिन कारभार त्या 
प्रांताच्या वहुजनसमाजाच्या भाषेतूनच व्हावयाचा तर 
तो प्रांत भाषावार्च असला पाहिजे. जर तो प्रांत 
बहुभाषी राहिला तर सारख्या अडचणी उत्पन्न होत 
राहतील, शिक्षणाच्या व व्यवहाराच्या भाषा दोन किंवा 
अधिकहि होऊन राहतील, त्याकरितां प्रांतांची पुनरचना 
भाषिक तत्त्वावर्च करणें इष्ट होय, सामान्यतः असे 
दिसून येतं कीं, त्या त्या भाषेबरोबर त्या त्या भाषिकां- 
ची एक विदिष्ट सस्कृति असते, विशिष्ट परंपरा असते, 
त्यांचे विशिष्ट वाड्यय असते. भाषावार प्रांतरचना 
झाल्यास, या गोष्टी त्या प्रांताची सवीगीण प्रगति 
घडवून आणण्यास सहायभूत होतील, 

“ भाषावार प्रांतस्वनेचें हें तत्त्व वॉँग्रेसनें आठ 
वषौपूर्वींच मान्य केळें असून, कॉँग्रेस-संघटनेन आपल्या 
पुरते हिंदुस्थानचे भाषावार प्रांत पाडेलेच आहेत. 


“ प्रांताची पुनर्रचना करतांना भाषावार तत्त्वाशिवाय 
आणखीहि एका तत्त्वाचा विचार केला पाहिजे. तें 
दुसरें तत्त्व म्हणजे त्या त्या प्रदेशांतील लोकमत होय. 
मोठ्या 'ख्वेत्रांत स्वयंनिर्णयाचा हक्क असावा असें 
आपण म्हणत असतों. म्हणून लहान क्षेत्रांत तो स्वयंनिण- 
याचा हक आपणांस नाकारतां येणार नाहीं, अर्थात्‌ 
ल्हान क्षेत्रांत असा स्वयेनिणयाचा हक्क मान्य 
करतांना, तो इतर महत्त्वाच्या जिव्हाळ्याच्या गोष्टींना 
विघातक होणार नाहीं, याबद्दढ आपण सावध राहिलें 
पाहिजे, - एकाद्या विभागांतील लोकांना जर असें 
वाटत असेल कीं आपण एक आहों व आपणांस 
आपली विष्ट संस्कृति वाढवायची आहे तर त्यांची 
ही मागणी ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक दृष्ट्या समर्थनीय 


>. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च ९ र रं 


) ह [00 
* कीर 3.1 क 
भै 
चै 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नसली तरी ते ज्या अर्थी अक्नी मागणी करीत आहेत 
त्या अर्थी त्यामागील महत्त्वपूणे भावना आपण 
विचारांत घ्यावयास हवी. अशा गोष्टींत वस्तुस्थितीपेक्षां 
भावनेलाचच अधिक महत्त्व असते. 

“वरील निवेचनावरून दिसून येईल कीं, एक भाषा 
आणि वहुसंख्याक लोकांची इच्छा ह्या दोन गोष्टी 
प्रांतांची पुनर्विभागणी करतांना अत्यंत महत्त्वाच्या 
गणल्या पाहिजेत. तिसरीहि एक गोष्ट, जरी ती तितकीच 
महत्त्वाची नसली तरी, आपण लक्षांत घेतली पाहिजे. 
ती म्हणजे राज्यकारभाराची सोय ही होय. अर्थात्‌ 
त्या त्या भागाचे भोगोलिक स्थान, नेसरर्गिक संपात्ते, 
आर्थिक स्थेये या गोष्टींचा विचार राज्यकारभारामध्यें 
समावेष्ट आहे. परंतु राज्यकारभाराची सोय तरी शेवटीं 
कारभाराची, विशेष्ट व्यवस्थेचीच्च ( 911811 ४७९1186111 
ची ) वाव आहे. शेवटीं प्राधान्य लोकमतालाच असून, 
राज्यकारभाराची सोय ही लोकमतानुवर्ती झाली पाहिजे. 

“ हिंदुस्थानच्या नकाशाकडे या दृष्टीने पाहिलें तर 


आमच्या डोळ्यापुढें निरनिराळे भाषावार विभाग स्पष्ट व 


निश्चित असे उभे रहातात, पंजावमधीळ पंजाबी भाषे- 
च्या रूपाने हिंदुस्थानींत थोडा फरक झाला असला 
तरी उत्तर हिंदुस्थानभर हिंदुस्तानीं-मापिकांचा सलग 
भाग आहे असें म्हणतां येईल, त्यानंतर बंगाली, 
आसामी, ओरिया, तेट्गु, तामीळ, मल्याळी, कानडी, 
मराठी, गुजराती, सिंधी अश्या भाषा बोलणारांचे भाग 
आहेत. ” 


यानंतर नेहरु-कमिटीनें आपणांकडें फक्त कर्नाटक 
व सिंध हे स्वतंत्र प्रांत करण्याबाबत आलेल्या निवेदनां- 
चा उल्लेख केला असून, कर्नाटकीयांतर्फे स्वतंत्र कर्ना- 
टकाची केलेली मागणी व मांडलेली बाजू माहितीपूण 
व समाधानकारक आहे, असा तिचा गौरवपूर्ण निर्देश 
केला आहे. आपले निष्कषे मांडतांना कमिटीने त्या 
वेळच्या हिंदुसुसलमानसंत्रंधाच्या विशिष्ट परिस्थितींत 
आवडयक म्हणून सिंध, त्याशिवाय कर्नाटक व वायव्य 
सरहद प्रांत हे स्वतंत्र करावेत अशी शिफारस केली 
आहे, 


अवचित ये जाग मला --! 


अवचित ये जाग मला 
सरलेली मध्यनिद्या 
क्षितिजाच्या सीमेवर 
अजुन दूर दूर उषा. 
गाउनिया आते गीत 
भृंग झोंपले फुलांत 
निजलेलीं पानफुले 
अजुन विश्व शांत श्ांत. 
शयनीं मम शुभ्र फुले 
ढाळितसे पारिजात 
दरवळत्तो मधुर'गंध 
- अंगणांत मी निवान्त, 
गगनाच्या फलकावर 
तार्‍्यांनीं लिहिलेले 
विश्वाचे दिव्य काव्य 
वाघुनिया मन दिपलें. 


हें अगाध, हें अनंत 
विश्वसख्या, रूप तुझें 
उत्तर रात्रींत मला 
दशन दे कोण द्जें | 
तूंच मला दिससी रे 
सृष्टीच्या अंकावर 
पवनाच्या लहरीवर 
गात गात गीत मंद्र. 
तंच मला जागविले 
अवचित कीं झोंपेंतुन 
दूर अनन्तांत मला 
नेद्रिळ कां बोट घरून ? 
एकटाच मी येथें 

त्‌ कोठें येशी पण ?) 
गंहिवरला अंधारहि 
दहिंवरळे वरूनि गगन ] 


-" सूयेकान्त खाण्डेकर 


४८ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 
च ९ ) ते 
ा हर्मित्यात क 
नवभारत चेल 
क डि ७५ च ३५६ 
्ि गे 
री: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


स्थूळ ऐतिहासिक समालोचन : श्री. मा. प. मंगुडकर 


व्यक्ति-स्वातंत्र्याच्या कल्पनेचा उद्गम व विकास 


व्याक्ति-खातंत्र्य म्हणजे राज्यघटनेप्रमाणे दिलेला 
साधा अधिकार नव्हे, तर तो एक अत्यंत मोलाचा 
मूलभूत अधिकार आहे. मानवी हक्काची उंच स्वरांत 
पुकारळेली ती एक घोषणा आहे. त्यामागे जीवनाचे 
विशाल तत्त्वज्ञान खडें आहे आणि म्हणूनच या श्रेष्ठ 
मूल्याभोंबती मानवी जीवनाचे सारे प्रश्न केंद्रित झाले 
पाहिजेत असें मत राज्यदास्त्रज्ञांप्रमाणे इतर समाज- 
शास्त्रज्ञ देखील वेळोवेळीं व्यक्त करीत असतात, या 
मूल्याचें अत्यंत दक्षतेने संरक्षण आणि संवर्धन झालें 
पाहिजे म्हणून आग्रह धरतात. टेकिव्हिळे यांनीं तर 
असे उद्गार काढलेळे आहेत कीं, “ स्वातंत्र्यावर आज- 
पर्यंत मी अविरतपणे प्रेमाचा वर्षांव करीत आलों, 
परंतु आतां ज्या काळांत मी रहात आहे त्या काळामध्ये 
नुसतें प्रेमच काय परंतु मी त्या स्वातंत्र्याची अक्षरराः 
पूज्ञा करायला देखीळ तयार आहे. ” त्याचप्रमाणे 
माअलेर व्हॅन डेन व्र्क यांनीं देग्तील स्वातंत्र्यावरील 
प्रेमाचे असेंच एके ठिकाणीं वर्णन केलें आहे. ते 
म्हणतात : “ लोकशाहीविरोधी अशा साऱ्या दाक्तींनीं 
स्वातंत्र्याविरुद्ध जणूं कांहीं एक प्रचंड कटच स्चलेला 
आहे ! ” आगामी अद्रुभ घटनांच्या कृष्ण छाया 
स्वातंञ्यावर पडलेल्या त्यांना स्पष्ट दिसत आहेत आणि 
म्हणूनच त्यांनीं स्वातंत्र्यप्रेमी अद्या साऱ्या लोकांना मोठा 
धोक्याचा इद्यारा दिलंला आह. या दोघांच्याप्रमाणच 
आणण्वी कितीतरी राज्यशास्त्रज्ञांनीं व्याक्तिस्वातंत्र्या- 
वरीळ आपलें अमर्याद प्रेम व्यक्त केलें आहे ! 

परंत सर्वच विद्वानांचे प्रेम या तत्त्वज्ञानावर असलें 
तरी त्या सर्वांना एकच अथे अभिप्रेत आह अस 
मानणे मात्र चूक ठरणार आहे. राज्यश्ास्त्राच्या क्षत्रामध्य 
या वाबतींत दोन स्वतंत्र विचारसरणी ( 80110018 ) 
आपल्याला मान्य कराव्या लागतील, त्या भबगवगळयाच 
नव्हेत तर थेट परस्परांच्या विरुद्ध आहेत असें 
आपणांस दिसून येईल, पहिला वर्ग हा समूहवादा- 


मध्ये, राष्ट्रामध्ये अगर समुदायामध्यें व्यक्तिसातंत्र्य 
समाविष्ट झालेलें असतें, त्यावांचून त्याला निराळें 
अस्तित्व असंच दकत नाहीं असें त्याचें मत आहे 
या विचारसरणीमध्यें मुख्यतः ऐेटो, हेगेळ, कान्ट 
बोसँक्रेट, ग्रीन इत्यादि आददावादी आणि माक्स, 
एंजल्स, लेनिन इत्यादि साम्यवादी यांचा समावेदा 
होतो, तर दुसरा वर्ग 'असंघटित व्यक्तिवादाचा? आश्रय 
घेतो. त्यांच्या मताप्रमाणे व्यक्तीचें स्वातंत्य आणि सुख 
हेंच प्रधान असतें आणि समाज, राष्ट्र अगर समूह 
यांना निराळा अद्भुत अर्थ चिकटविण्यांत अथ नाहीं 
या वर्गामध्ये एपिक्‍्यूरस्‌ , व्रेन्‌थॅम्‌, पेन, जान स्टुअटे 
मिल, हयेक इत्यादि राज्यशास्त्रज्ञ मोडतात. या दोन्ही 
विचारांच्या या परस्परविरोधी कल्पना पडताळून 
पाहिल्याशिवाय खातंत्र्याची कोणतीहि कल्पना निश्चित 
करतां येणार नाहीं. 
एपिकक्‍युरस : व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जनक 
एपिक्‍्युरस हा आजच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या चळ- 
वळीचा जनक म्हटला पाहिजे. त्यार्ने प्रथम या 
वर्गाच्या विचाराची सुहतमेढ रांवळी, त्याचा काळ 
म्हणजे पू. ४ थे दतक होय, आजच्या व्यत्ता- 
स्वातंत्र्याच्या कल्पनेची सारीं ठळक वेद्दिष्ट्ये त्याच्या 
विचारामधथ्ये स्पष्ट प्रतिवरिम्बित झाळेलीं आहेत. त्याच्या 
तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करावयाचा झाल्यास त्याच्या 
काळच्या सामाजिक वा भोतिक परिस्थितीर्चे ज्ञान 
करून घेणें आवर्यक असतें. कारण अक्षा भोतिक 
परिस्थितीपासून अलग करून घेतलेल्या कोणत्याहि 
विचाराचा अभ्यास यथासांग होऊं शकत नाहीं, या 
दृष्टीने त्या काळच्या सामाजिक जीवनाचे यथाथ चित्र 
आपल्या डोळ्यासमोर उभें करणे अत्यंत आव्यक 
आहे. एपिक्यूरसचा हा काळ म्हणजे सव राज्यशास्त्र 
ज्ञांनीं म्हटल्याप्रमाणे मावळत असलेल्या ग्रीक संस्कृ” 
तीचा मंद सौम्य असा संधिप्रकाश होता. मॅसेडो 


( 6011201४81 ) चा पुरस्कर्ता असून * समाजा- निआचा राजा फिलिप यानें ग्रीक साम्राज्य खिळाखळ 
न, भा, ७ ४९ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1” ,' र त्रै 
क रुम 
$'नवभारत रे रश 

श्र षि ७५ पै >१९ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >२० 


्* > > 
*र. (७ क ज़ 


अ" 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


केलें होतें. स्पार्टी आणि अथेन्समधील लोकशाहीवर्चा 
लोकांचा विश्वास उडाला होता. “ समूहासाठी व्यक्ती 
असतात, व्यक्तींसाठी समूह नसतो ' या तत्त्वाच्या उप- 
युक्ततेबदळ जनतेचा अनुकंपनीय भ्रमनिरास झाला 
होता. आणि या सवे परिस्थितीचा परिपाक म्हणून 
एपिक्युरसचा “ फुटीर किंवा असंघटित व्यक्तिवाद ? 
(७01प58त 10तांशंतप811811 ) येणे अगदीं 
स्वाभाविक होतें. 
* प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या सुखाचा आधीं विचार 
करायचा असतो. अनेक असंघटित अक्शा व्यक्तींचा 
समुच्चय म्हणजेच समाज होय. यावांचून समाजाला 
निराळें अस्तित्व असूं दाकत नाहीं हा एपिक्युरसच्या 
विचाराचा गाभा होय. त्याच्याच शाब्दांत हा विचार 
मांडायचा झाल्यास असें म्हणतां येईल कीं, “ 111212 
18 ॥0० हाला हया ४8 पाचा 8001619. 
४४९] 111811 18 0010९111९6 101 0110186011.?? 
अशा प्रकारच्या विचारामुळें सामाजिक स्थेर्यालाच धक्का 
बसेळ व समाज विस्कळित होईल ही भीति इतरांप्रमाणे 
त्याला देखील वाटली असावी आणि म्हणूनच सामा- 
जिक संघटनेसाठी त्यानें मैत्रीचे रज्जू अधिक घटट 
करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. मेत्रीच्या प्रेमळ संबरंधा- 
वांचून माणूस समाजजीवन जगूं दाकणार नाहीं असें 
त्याने एके ठिकाणीं स्वच्छ म्हटळें आहे. “()1 81] 12 
0४8 0100 छं8१01॥ 9०१०1९8 (० 
07०१68 ॥॥७ ॥1655९6110885 ०0. [06 
०01९18 111९, ७7. ४छा' ॥९ 2४76810881 
18 ॥॥६ ७०88858101 ० 1९10811. ” 
( ॥॥॥०४0०]०७७९१1॥७ ०! 6०्ठाळा 3861811068, 
ी 10815 > )-या त्याच्या वाक्यांतून दुसरा 
कुठला अर्थ ध्वनित होणे शक्‍य आहे? परंतु असे 
असले तरी एकंदरींत त्याच्या विचाराचा कल हा 
' फुटीर व्यक्तिवादाः'कडे झुकलेला होता, असें अनेक 
विद्वानांचे मत आहे. सवाना एकत्र गुंफणारा या स्वर्य- 
स्कूर्त मेत्रीशिवाय दुसरा कसलाच धागा तयाच्या ग्रंथा- 
मध्ये सांपडत नाहीं. आणि त्यामुळेच लाचा हा 
व्यक्तिवाद समाज-जीवनाच्या विनाशाला कारणीभूत 
होइल अशी शंका अनेकांनीं व्यक्त करून त्यावर 
टीकाहि केळी आहे, परंतु असे असलें तरी अद्या टीकेमुळे 
त्याच्या विधायक बाजूकडे दुलेक्ष्य होण्याचा संभव 


आहे. एपिक्युरसच्या व्यक्तिवादांतीळ ही आत्यंतिक- 
ता वजा केली तर त्यांत स्फूर्तिप्रद बरेंच आढळेल असे 
वाटते. विशेषतः त्याने व्यक्तिहितावर दिलेला भर 
उछेखनीय आहे. “ व्यक्तीसाठी समाज असतो, 
समाजासाठी व्यक्ती नसतात ' हा त्याचा सिद्धान्त 
सागरांतील दीपग्रहाप्रमाणे आजहि कित्येकांना वाट 
दाखवीत आहे. व्यक्तींच्या स्वयंस्फूते सहकार्यावर 
आधारलेला समाज हा त्याच्या दृष्टीने आदरदांभूत होऊं 
शकतो. एपिक्युरसच्या व्यक्तिवादांतीळ आत्यंतिकता 
वगळून देखील त्याने आधुनिक राज्यक्ास्त्राला दिळेली 
ही देणगी थोर आहे असेच यावल प्रत्येकाला म्हणावे 
लागणार आहे 
पुनरुड्जीवनाची चळबळ 

एपिक्‍युरसनंतर बरींच शतकें व्यक्ति-स्वातंत्र्याचा 
इतिहास खंडित झाला होता. मध्ययुगामध्ये मात्र थड 
गोळ्यासारख्या पडलेल्या या कल्पनेमध्ये थोडीशी ऊब 
निर्माण होऊं लागली. याचें श्रेय मुख्यतः त्या काळांतील 
धर्मसुधारक, तत्ववेत्ते, शास्त्रश़ आणि कबी यांना द्यावें 
लागेळ, चवदाव्या-पंधराव्या शतकांमध्ये युसेपमध्यें 
पोपचे महत्त्व अगदीं शिगेला पोंहोचळें होतें. त्याच्या 
विरुद्ध अवाक्षर काढणें सामान्य माणसाला मुष्कील 
होऊन बसलें होतें. कोणालाहि कशाहि प्रकारचा दंड वा 
शिक्षा सांगणे त्याला अगदीं साधे, सोपें काम वाटे, 
सर्वानी आपल्या स्वातंत्र्याचे धन त्याच्या चचरणापाशीं 
टाकावे आणि त्याला मनोभावे प्राथना करावी असा 
प्रकार चालला होता. इंग्लंडमध्ये इ्रॅस्मस, मूर, केलिट 
आद धमसुधारकांनीं त्यावर प्रथम टीकास्त्र उगारले. 
त्यांच्या या टीकेचा परिणाम पोपच्या अमर्याद सत्तेवर 
झाळा यांत शंकाच नाहीं. परंतु याला खरा धक्का 
बसला तो दुसर्‍याच एका धर्मसुधारकाकडून आणि तो 
म्हणजे जर्मनीमध्ये उद॒याठा आलेला मार्टेन ल्यूथर हा 
होय ! कांहीं रकम उभी करण्यासाठीं पोपने पाप- 
मुक्ततेच्या परवान्यां-( 1110111९11025 ) ची विक्री 
सुरूं केली. ल्यूथरनें पोपचा अधिकार धुडकावून 
लावला आणि पासामुळें पापमुक्ति न होतां पाप अधिकच 
वाढणार आहे असे प्रतिपादन करायला सुरवात केली. 
पोपनें त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घाळून त्याला 
समाजांत जगणे अशक्य करून टाकण्याचा चंग बांधला. 
ल्यूथरनें त्याला उत्तर म्हणून पोपच्या या परवान्यांची 


ष्ठ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
“ ९ ) ते 
सा कम्य ळा 
च ह ् र्व 
७ ७५ न 3 क ही 
& अमृतमहोत्सवी, जी 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी & >२० 


र्श्ट् । 


ब्र 


00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्ति-स्वातंत्र्याच्या कल्पनेचा उद्‌गम ब विकास 


सार्वजनिक ठिकाणीं जाहीर रीतीनें होळी केळी आणि 
त्याच्या सत्तेस सुरुंग लावला, धार्मिक क्षेत्रामध्ये त्यामुळें 
पोपचें वर्चस्व उतरतीस लागलें, व पुढें ते नष्ट झालें. 
व्यक्ति-स्वातंत्र्याच्या इतिहासांत ल्यूथरच्या या बंडास 
अग्रस्थान द्यावें लागेल. 
त्याचप्रमाणे तत्त्ववेच्यांनीं देखील त्यांच्या क्षेत्रांत 
स्वातंज्याची नोबत झडत ठेविण्याचा प्रयत्न चाळूं केला. 
फऐेटो, ऑसिस्टॉटलू यांच्या ग्रंथांच्या परिश्ीलनाला त्यांनीं 
सुरुवात करून, स्वतःच्या बुद्धीला प्रमाण मानून त्यांतील 
पाहिजे तेवढें घेऊन बाकीचे टाकून द्यायला सुरुवात केली 
शाब्दप्रामाण्यवादाला त्यांनीं विराम दिला आणि बुद्धि- 
स्वातंत्र्याच्या इतिहासास प्रारंभ केला. बटटांड रसेल यांनीं 
त्यांच्या या कामागेरीचा आपल्या * 112 118009 
 छ88(811 1111080197 या पुस्तकांत 
अत्येत यथोचित शब्दांत गोरव केळेला आहे. 
धर्म आणि तत्त्वज्ञान या दोन्ही क्रेत्रांप्रमाणें विज्ञा- 
नाच्या क्षेत्रांत देखील स्वातंत्र्याचे वारे खेळूं लागलें, 
व्रूनो, कोपर्निकस्‌ , गॅलिलिओ, केपूलर. न्यूटन आदि 
शास्त्रज्ञांनी ज्ञानाच्या जोरावर विश्वांतील नवीं सल्ये 
हुडकून काढलीं व वायबल-माहात्म्य बर्‍याच प्रमाणांत 
कमी केलें. * परश्वी स्थिर असून सूर्य फिरत असतो? 
या वायवलमधीळ कल्पनेला व्खू्नोने धक्का दिला व 
त्यांतील सत्यास आव्हान दिले. त्याच्या या पाखंडी 
मतात्रदूळ अंध 'ध्मभक्तांनीं त्याला दगडांनीं ठेचून 
मारळें. दुर्दैव विचार्‍्यांचें कीं व्लू्नोल्गा ते मारू शाकले 
परंतु त्यानें सांगितलेल्या सत्याला ते ठार करूं शकले 
नाहींत ! त्यामुळे बुद्धिम्रामाण्यवादावरीलळ लोकांचा 
विश्वास हढावत गेळा आणि त्याच्या पोटीं पुढें 
स्वातंत्र्याचा विकास झाला. 
या तिन्ही क्षेत्रांप्रमाणें काव्याच्या प्रांतांतहि * रोमॅन्टि- 
सिझम ' च्या कांहीं पुरस्करत्यांनीं स्वातंत्र्याची महती 
गाइली. सामाजिक बँंधनांमुळे सामान्य माणसाचा जीव 
गांजन गेला होता. त्यांना त्या जीवनाचा जाच असह्य 
झाला होता. ती परिस्थिति वदळून टाकण्याचे सामश्वे 
त्या कवींमध्ये नव्हतें. परंतु नव्या स्वातंत्र्यपूणे समाज - 
जीवनासाठी त्यांचा जीव भुकेला होता, त्यामुळें आप- 
ल्या प्रतिभेच्या साहाय्यानें त्यांनीं उंच कल्पनासृष्टींत 
उड्डाण केळें आणि तेथें मनोहर, सवे स्वातंत्र्यांनीं नट- 


आपल्याकडे या वर्गाच नेतृत्व घेतलें होतें. 
व्यापारी वगोचें व्यक्तिस्वातंत्र्य 

मध्य-युगापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत स्वातंत्र्या- 
वा झगडा कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपांत चाळूंच होता. 
परंतु नंतर मात्र या तत्त्वज्ञानाला एक फार मोठा विचार- 
वंत लाभला आणि त्यानें या स्वातञ्याचीं कांहीं शाश्वत 
मूल्ये ग्रेंथस्वरूपांत चिरंजीव करून टाकलीं. १९ व्या दात- 
कांतील व्यक्ति-स्वातंत्र्य म्हणजे व्यापारी वर्गाचें अथवा 
बाल्यावस्थेंत असलेल्या भांडवलदारांचे स्वातंत्र्य होय ! 
१९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यत मध्ययुगीन सरंजाम- 
शाहीचा अंत झाला होता आणि तिच्या विनाशांतूनच 
भांडवलशाहीचा उगम झालेला होता. त्याच वेळीं 
इंग्लंडमध्ये ओद्योगिक क्रांति होऊन तेथील जीवना- 
मध्ये प्रचंड उलथापालथ झाली, नव्या शोधामुळे 
व्यापारी वर्गाला अफाट असें कतृत्व-क्षेत्र मोकळें झालें 
होतें. दर्यापार जाऊन तेथे व्यापार करण्याची रक्‍यता 
निर्माण झाली होती. मोठमोठ्या प्रमाणावर त्यांनीं कार- 
खाने काढून त्यांमध्ये भांडवल गुंतविण्यास सुरुवात 
केली. प्रचंड प्रमाणावर मालाचे उत्पादन सुरूं केलें 
त्यासाठी त्यांनीं चोवीस तास आपले कारखाने चाळूं 
ठेवण्यास प्रारंभ केला, सरकास्ची ढवळाढवळ अक्षा 
वेळीं आपल्या कामांत नको असें वाटणें साहजिक होतें. 
आयात-निर्यात व्यापारावरीळ बंधने, मजुरांच्या 
कामांचे तास इत्यादि प्रश्न सोडविण्यास आम्ही स्वतंत्र 
आहोंत असा त्यांनीं सुद्दा उपस्थित केला. या कल्पने- 
च्या जोरावर ८-८ वषांच्या कोवळ्या पोरापासून ते ६० 
वषोच्या वृद्ध स्त्री-पुरुषांपयेत सवाना चोदा चोदा तास 
कारखान्यांत राववून ध्यायळा सुरवात केली. त्यामुळें 
लोकांच्या आयुमीनावर देखील अनिष्ट परिणाम होऊं 
लागले. 

या व्यापारी वर्गाच्या अनिबंध स्वातंत्र्याचे तात्त्विक 
अधिष्ठान मिळ या राज्यदास्त्रज्ञाच्या व्यक्ति-स्वातंतर्य- 
विषयक विचारांत आढळून येतें. मिलच्या व्यक्ति- 
स्वार्व*्यविष्रयक विचारांत कांहीं अनिष्ट बाजू असली 
तरी त्याच्या तच्वज्ञानामध्यें कांहीं अविनाशी मृल्येंहि 

सांपडतात. म्हणूनच त्याच्या सर्वेच तत्त्वज्ञानाला त्याज्य 

समजणे हें स्थानाच्या घाण पाण्याबरोबर अभंकालाहि 
फेक्रून देण्यासारवें अनुचित होइल, 


ठेळें असें जीवन उभें केलें. होळी या थोर कवीनें जॉन स्टुअर्ट मिलच्या विचारांमध्ये निर- 
ष्‌१ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
4 
हुमित्यते धर 
? नवभारत 
श्र षि ७५ नौ >१९ 
तो पटी . >१७ 
शि देढे. > 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


निराळ्या विचारांचे सूक्ष्म रंग मिसळळेळे आहेत, 
त्यांत वेन्‌थॅमच्या उपयुक्ततावादाची छटा आहे. 
त्याचप्रमाणे त्याला जमंनीमधीळ आदरेवादा- 
ची कडा आहें. शिवाय फ्रेंच समाजवादाची सौम्य 
झांक त्यावर मधूनमधून दिसते. त्यामुळेच जॉन 
मॅक्यूम यांनीं म्हटल्याप्रमाणे, “ स्वातंत्र्याच्या हक्काची 
उद्धट आणि ठोकळेबाज घोषणा त्याच्यामध्ये सांपडत 
नाहीं किंवा बेन्‌्थेमचा संकुचित आणि अदृरदर्शी 
उपयुक्ततावादहि निर्भेळ स्वरूपांत दिसत नाहीं. या 
दोहोंपेक्षांहि अधिक व्यापक त्रैठकीवर त्याचे विचार 
उभारलेले आहेत. ” 
जॉन स्टुअट मिल स्वातंत्र्याच्या कल्पनेसाठीं 
व्यक्तीच्या जीवनाचे दोन विभाग कल्पतो, एक त्याचें 
खाजगी जीवन आणि दुसरे त्याचें सार्वजनिक जीवन. 
व्यक्तीच्या खाजगी जीवनामध्ये तो अनिथैध स्वार्त- 
ञ्याचा पुरस्कार करतो तर त्याच्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये 
ते मर्यादित असावें असें प्रतिपादन करतो. वास्तविक 
या दोन्ही जीवनांच्या सीमारेपा एकमेकांमध्ये इतकया 
वेमाळूमपणे मिसळलेल्या असतात कीं त्यांची फारकत 
करणें अवघडच नव्हे तर अग्राक्य असतें. व्यक्तीच्या 
कुठल्याहि कृत्याचे परिणाम त्याच्यापुरतेच मर्यादित 
रहात नाहींत. ते इतर आप्तेषांवर आणि समाजावर 
कळत न कळत होतच असतात. एखाद्याला दास्त्चें 
व्यसन लागलेळें आहे, तासन्‌ तास तो मरिरेच्या 
धुंदीत आहे. खरें पाहतां हा त्याचा स्वाजगी प्रश्न 
समजायला कांहीं ह्रकत नाहीं. परंतु त्याच्या मद्यपानाचे 
दुष्परिणाम त्याच्या कुटुंबियांवर तर होतातच; परंतु 
समाजाची दखीळ कतेत्वशक्ति तेवढ्या प्रमाणामध्ये 
कमी होत असते. या दृष्टीनें या प्रश्नाचे स्वरूप सामा- 
जिक कां ठरवू नये ? खद्द मिळला देखील ही दांका 
सतावीत असावी. कारण त्यानेंच एके ठिकाणीं म्हट 
आहे: “ व्यक्तीच्या या दुष्कृत्यांचे परिणाम त्याच्या 
कुडावेयाप्रमाणे समाजावर झाल्यावांचून रहात नाहींत”, 
परंतु असे असले तरी ताबडतोब पुढच्याच पानावर 
पुन्हां तो म्हणतो: “ दारू घेतली एवढ्याच कारणास्तव 
एखाद्याला शिक्षा करणें रास्त होणार नाहीं. दारू 
पिऊन जर एखादा सैनिक वा शिपाइ कामावर गेला 
तरच त्याला जरूर तेवढें शासन करावें.” 
वरीळ विसंगतीप्रमाणें त्याच्या विचारामध्ये आणखी 


नवभारत 


एक मोठा दोष आहे. हा दोष त्याच्या विचाराच्या 
गर्भातच आहे असे दिसते. मिळने एके ठिकाणीं 
म्हटलें आहे: “ एखादा इसम पडक्या पुलावरून पेल 
तीराला जाऊं लागला तर त्याला कायद्याने बंदी घालावी. 
कारण त्या अपघातांत तो मरण्याची राक्‍्यता आहे. 
आणि मरावें अज्ली त्याची कधींच खरी इच्छा असणार 
नाहीं. ” आतां व्यक्तीची खरी इच्छा ( 1३९8] 
७४॥1]]1 ) काय आहे हें समजून सरकारनें वागायचे 
ठरविलें तर मोठाच अनवस्थाप्रसंग गुद्रणार आहे ! 
कारण व्यक्तीच्या अनेक कृत्यांमध्ये सरकारला हस्तक्षेप 
करतां येईल व त्यांतून पुढें हेगेळचा आदर्दवाद 
(गत8811811 ) देखील उद्भवू शकेल. त्याच्या 
* खऱया इच्छेचे तर्कशासत्र अधिकच ताणे तर 
त्यांतून हुकूमश्याहीच निर्माण होऊं शकेळ आणि 
म्हणून बोसेन्केटनें एक ठिकाणीं म्हटल्याप्रमाणे 
“ डोळसपणे तपासून न घेतां स्वीकारठेळा हा व्यक्ति- 
वाद अखेरीस हुकूमशाहीच्या दाट अरण्यामध्ये नेऊन 
पोहोंचविल्याशिवाय राहणार नाहीं ? | 

मिलने समूहबादाला विरोध केला पण त्यासाठीं 
त्याने व्यक्तिवादाचा अत्यंतिक मारग चोखाळला, तो 
व्यक्तीच्या * 8९] -1ल्टकातायष्ट 9७४० ? मध्ये 
खाजगी वावींतच जास्त गुरफटून गेला, वरील टीका 
विचारांत घेऊन देस्वील मिळवावत एक गोष्ट म्हणावी- 
शी वाटते आणि ती म्हणजे त्यानेंच खऱ्या व्यक्ति- 
वादाला पुष्कळ चालना दिली. व्यक्तीच्या हिताला 
अमूते आणि अव्यक्त अद्या राष्ूपुरुपापेक्षां अधिक 
सानाच्र स्थान आहे, हें त्यानेंच ठासून सांगितलें. 
एवढ्यापुरत तरी त्याचें क्ण आजच्या व्यक्ति- 
तयाततर्याच्या पुरस्कर्त्याना मान्य केळें पाहिजे, 
ऐेटोचें 'आदरी राज्य! 

वरील पंथाप्रमाणें दुसरा एक प्रमुख पंथ या क्षेत्रा- 
मध्ये दिसून येतो. व्यक्ति-स्वातंत्रयासंबेधींचे त्याचेहि 
केचार तुलनात्मक दृष्ट्या अभ्यासण्याजोगे आहेत. या 
पथामध्ये आदशंवादी (1९81181) आणि मार्क्सवादी 
याचा मुख्यत्वे समावेश होतो. प्लेटो आणि ऑरिस्टॉटळ्‌ 
"ा राज्यशासत्रश्ञांनींच पुढीळ आदर्शवादी विचारवंतांच्या 
बवचाराला घडण दिली. 

ठेटो हा लोकशाहीचा पक्का द्वेष्टा आहे, हुकूमशाहीची 
बीजे त्यानेच अडीचहजार वषीपूर्वी आपल्या हातांनी 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 

-» ९ ) त्र 

व क कुफिव्णत> ळी 

च मे. र 

शस ७५ न >"१९ 

न्ट< अमृतमहोत्सवी > 
र कुर 

७“ स्क्ल, वर्ष _ क ७ 

1. ] बळा ् 

अप 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्ति-स्वातंञ्याच्या कल्पनेचा उद्‌गम व विकास 


पेरून ठेवलेलीं आहेत, असा त्याच्यावर अनेक वेळां 
हल्ला केला जातो, त्यामध्ये फार तथ्य आहे यांत शांका 
नाहीं. परंतु केवळ अणी कडवट टीका करण्यांत 
त्याच्यावर अन्याय होतो असे वाटतें. कुठलाहि विचार- 
वंत हा त्याच्या भौतिक परिस्थितींतून जन्माला 
आलेला असतो आणि त्याच्या आसपास घडणाऱ्या 
गोष्टींतूनच कित्येक वेळां त्याच्या विचारांची बैठक 
ठरविली जाते. या दृष्टीनें डेटोच्या लोकशाही-विद्वेषाचा 
अर्थ समजावून घेणें मोठें बोधप्रद ठरणार आहे. लोक 
शाही संत्रेथींचा त्याचा तिरस्कार शिगेला पोहोंचावा 
याला सबळ कारणें त्यविळीं घडलेली होतीं. एक तर 
ज्या श्रेष्ठ पुरुषावद्दळ त्याच्या मनांत अमर्याद पूज्य भाव 
होता त्या त्याच्या पूज्य गुरूला- संक्रिटिसाला याच 
लोकशाहीने विषाचा प्याला प्यावयास दिला होता ! 
लोकांना ज्याने ज्ञान दिलें; श्रेष्ठ मूल्ये दिलीं त्याची 
परतफेड म्हणून जनतेनें त्याला विषाचा प्याला दिला ! 
दसरे म्हणजे अथेन्सचें सारें वैभव त्यानें पाहिळेळें होतें 
तें त्याच्या मनावर कायमचे ठसलें होतें, त्या अथेन्सचा 
पाडाव आणि नादा हा लोकशाहीसुळेंच झाला असें 
त्याला वाटत होतं. आणि तिसरें म्हणजे ज्या अमीर- 
उमरावी घराण्यांत त्याचा जन्म झाळा होता आणि 
बाळपण गेलें होतें, त्या वातावरणांत लोकशाहीबद्दलचे 
प्रेम अंकुरित होऊंच शकले नसते. या घटनांचा परि- 
णाम पऐटोवर्च काय परंतु इतर कोणत्याहि विचारंतावर 
झाल्यावाचून राहिला नसता. आणि म्हणून त्याच्या 
विचाराचा अभ्यास करतांना तो या दृष्टिकोणांतून 
होणें जरूर आहे. 

कुठल्याहि राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी सत्तेचें भरपूर 
केंद्रीकरण झाळें पाहिजे असे ऐेटोचें मत होतें. यांतच 
व्यक्ति-स्वातंतर्याला जगण्यास बाव आहे असें त्याला 
वाटत होतें. या त्याच्या विचारामुळेंच लोकशाही 

पद्धति त्यानें टाकावू ठरविली, कारण सत्तेचे विभजन 
हा तर लोकशाहीचा गाभा आहे, सत्ता थांड्यांच्या 
हातांत सुपूर्त करावी. मात्र त्या व्यक्ती स्वभावतः तत्त्व- 
चिंतक किंवा विचारी पुरुप्र असावेत, हीच त्वेवच्या 
राजा- ( 1111050118 - ]तंग॥४्ट )ची कल्पना त्याने 
“३०१७110 मध्ये मांडलेली आहे. यासाठीं समाजा- 
मध्ये त्याने तीन वगे॑कल्पिळे, पहिला वग राज्यकत्या- 
(ए७1तां&115), चा दुसरा वर्ग योद्धयांचा आणि 


अनुक्रमणिका 


तिसरा वर्ग हा सामान्य जनतेचा. त्या वेळच्या धार्मेक 


समजुतीप्रमाणे ते अनुक्रमें सोने, चांदी आणि लोखंड 
यांचे घडविळेळे असत, यापैकीं राज्यकर्ते हेच त्याच्या 
दृष्टीने अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष होत. त्यांच्याच चरणीं 
समाजांतल्या सर्व सत्तेने, प्रतिष्ठेने लोळण घेतली पाहिजे 
त्यांच्याच साटीं त्याने पैश्याचा आणि स्त्रियांचा समतावाद 
( (00111 ए111871) ) प्रतिपादन केला, समाजांतील 
कुठल्याहि मालमत्तेचा वा स्त्रीचा उपभोग घेण्याचें 
स्वातंत्र्य त्यांना वहाळ करून टाकलें. 

या राज्यकर्त्यांची निवड करतांना फेटोनें कांहीं 
सूचना पुढें मांडलेल्या आहेत. हीं मुलें वंशपरंपरे- 
नुसार घ्यावींत असें त्यानें म्हटलेळें नाहीं. त्यांच्या 
बुद्धीच्या ऐपतीप्रमाणे त्यांचा समावेश केला जावा. 
परंतु प्रत्यक्षांत मात्र याचा परिणाम पूर्वीच्या राज्य- 
क्त्यांचीं मुळें सत्ताधारी म्हणून निवडलीं जाण्याचाच 
संभव आहि. कारण त्यांना अनुकूळ वातावरणाचा 
जन्मल्यापासूनच फायदा मिळत असे. एकदां राज्यकते 
म्हणून या मुलांची निवड केली म्हणजे त्यांच्या शिक्ष- 
णाची आणि विकासाची एक योजना आंखलठेली असे. 
त्यामुळे त्यांचे जीवन इतकें सांचेबंद, शिस्तबद्ध होऊन 
जाई कीं त्यांच्या मनास स्वतंत्र इच्छेचा अंकुर फुटणेंच 
शक्य नव्हते. त्यांच्या बराळपणापासून ते मृत्यूपयंत 
सर्व क्रिया यंत्राप्रमाणे त्यांच्याकडून करवून घेतल्या 
जात. 

या ऐटोच्या “ तत्त्ववेत्या राजा'च्या कल्पनेत 
मुख्यतः दोन दोष होतेः एक तर अशी निवड करतांना 
ती अचूकपणे करणें मुष्कील आहे. बालपणांत त्यांच्या 
सहज प्रव्रत्ती स्पष्टपणे व्यक्त होतीलच असें नाहीं 
यामुळें गुणी आणि बुद्धिमान मुळें योदूध्यांच्या वर्गात 
ढकलून देण्याची शक्‍यता आहे. दुसरें म्हणजे अशीं मुळें 
बुद्धीने मोठीं असलीं तरी सदृहेवूर्न प्रेरित होऊन ते 
पुढें जनहित साधतीळच असें म्हणवत नाहीं. सत्तास्पर्धा 
आणि स्वार्थांधता यामुळें त्यांची बुद्धि भ्र होणे शक्‍य 
आहे. वटरेंड रसेळ यांनीं आपल्या एका ग्रेथांत ही शक्र 
व्यक्त केळेली आहे. ते म्हणतात : “31 17 गाक्का- 
(880 ४०४७॥॥॥॥७॥॥, ॥॥ 18 तोट्या] 
४010100 ४१० 1183 ॥॥९ 1108 होरा याते 
श&'अ छि ३०9) टहक्नांग शी 8 9० 
एंलंछा प] ए8९1118 होत] 1 0110 ०0110 


५२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क १) 
> च 


» नवभारत ण 
शन षि ७५  खी०>१५ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


र्ष“ 


0000016 ७ >% 


अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


उया828 1१1161 181 11) 118 ०७" 07 
उग दा जा 8 ठाष्छढ ग ४७७ ० 
ख९60” ('पाडाळए ण फ्९€211 00110- 
800197 )- 18४8 185). हे दोन धोके तर 
ऐेटोच्या राज्यामध्ये आहेतच. याशिवायहि एक 
तिसरे धोक्याचे महत्त्वाचे स्थळ आहे. प्लेटोच्या वरील 
व्यवस्थेमुळे समाज कसाबसा जगं शकेल, परंतु त्याच्या 
_ राज्यांत सांस्कृतिक विकासाची कांहींतरी दाक्यता आहे 
काय ? कारण योद्धे आणि सामान्य नागरिक यांचा 
कलेशीं वा वाड्ययाशीं यत्‌किंचितूहि संबंध येणार 
नाहीं. संबंध येणार तो फक्त राज्यकत्यीचा. परंतु त्यांचे 
जीवन अशा शिस्तींत वाढविलेलें असणार्‌ कीं त्यांच्या 
सर्जनशक्ती त्यांमध्ये गुदमरून मरून जाव्या. कलेला 
आणि उच्च संस्क्रतीला पारखें झालेल्या या प्रजासत्ताक 
राज्या'चे आकर्षण आज कोणाला वाटेल असें वाटत 
नाहीं. आणि अद्गा वातावरणांत व्यक्तिखातंत्य तग 
धरून राहणें तरी दाक्य आहे काय ? 
प्लेटोने आपल्या 190116? मध्यें सत्तेच्या 
केंद्रीकरणाचा पुरस्कार केला आणि ती सत्ता मूठभर 
व्यक्तींच्या हातांत सुपूर्त केली यांतच व्यक्ति-स्वातंत्र्या- 
च्या विनाशाचीं बीज पेरली गेलीं. 
हेगेळचें ' सार्वभौम राज्य ! 
प्छेटोच्या या विचाराचा अंगीकार निरनिराळ्या 
शतकांत निरनिराळ्या तत्त्ववेच्यांनीं केळा परंतु त्याचा 
मुख्य आविष्कार हेगेलनेंच एकोणिसाव्या शतकांत 
केला, हेगेळनें आपला : आदर्शवाद ? जोमाने पुढें 
मांडला, प्लेटोच्या सत्ताकेंद्रीकरणाच्या विचाराने हेगेल- 
च्या मनाची विलक्षण पकड घेतली होती. व्यक्ती या 
स्वतःसाठीं नसतात. त्यांनीं समाजासाठींच जगले 
पाहिजे आणि समाजासाटींच देह ठेवला पाहिजे या 
हेटोच्या विचाराने त्याहा भुरळ घातली होती, आणि 
दुसरे म्हणजे युरोपांत फ्रेंच राज्यक्रांति होऊन पुढें 
तींून नेपोळिअनसारा पुरुष जन्माला आल्य होता, 
त्याच्याविरुद्ध युरोपमध्ये असंतोपाची लाट उसळली 
होती. नेपोलिअनश्ीं सामना करायचा वह शु 
म्हणजे एक करारनामा ? आहे, असें चालण्या- 
सारखें नव्हते, त्यासाठीं बल्ाली, सप यं 
निर्माण होणें जरूर होतें. हीच त्या काळची सामाजिक 
गरज हेगेळनें आपल्या आदरवादानें भरून काढण्या- 


५४ 


अनुक्रमणिका 


चा प्रयत्न केला, त 

हेगेलच्या आदडवादाप्रमाणें राष्ट्र ही एक अमूर्त 
दिव्य शक्ति आहे. या दैवी शक्तीच्या हातून कांहींहि 
चुकीचे वा अन्यायाचे घडूंच शकत नाहीं. कारण 
नीतिशास्त्र आणि समाजशास्त्र हीं तिला चांगलीं अवगत 
असतात. व्यक्तीच्या अंतर्मनाचे व्यापार या दैवी 
शक्तीला समजतात. त्यावरोबर व्यक्तीच्या बाह्य हाल- 
चालींचा अर्थहि तिळा समजतो. राष्ट्रामळेंच लोकांना 
शांततेचा लाभ होतो व स्वतःचा विकास करून 
“वायला अवसर मिळतो, राष्ट्रांच्या मागें ही जी अद्भुत 
शक्ति आहे, तिचें सामर्थ्य असामान्य आहे. ती शाक्ति 
जर वावरत नसती तर माणूस आत्मकेंद्री बनला 
असता व समाज विस्कळित झाला असता. म्हणून यां 
अव्यक्त दैवी राष्ट्रपुरुषाच्या चरणावर सवीनीं 
आपल्या प्राणांचे अर्घ्य द्यावयाचें असतें. राष्ट्र ही एक 


खर्येनियॉनित शक्ति आहे यावर हेगेल्चा मुख्य भर 
आहे : “ ठाछाट 18 8श[तिा0फांग7श त 


8९-80] उगतांशांत8] , " ठाछा€ 
18 5९[1-601501018 ९1109] 8108181108 '- 
अद्या शक्तीच्या पुढें व्यक्तीने स्वतःच्या बुद्धि-स्वातंत्र्या- 
ची पताका उभारणे म्हणजे त्या शक्तीचा अवमान 
होय. कारण व्यक्ति कितीहि श्रेष्ठ असली तरी ती या 
शक्तीपेक्षां मोठी होऊं शकत नाहीं, 

हेगेळच्या या आदडीवा दांतच हुकूम- 
शाहीची बीजे लेचून भरठेळीं आहेत. राष्ट्रामध्ये त्याला 
अतिमानवी डाक्तीचा साक्षात्कार झाला व त्यानें राष्ट्राला 
अमयांद सत्ता अर्पण केली प्रत्यक्षांत या विचाराचे 
परिणाम हुकूमद्याहीला पोषक झाळे, राष्ट्र म्हणजे 
अलेरीस त्याच्या नांवावर कारभार हांकणारें कांहीं 
थोड्या लोकांचें मंडळ; या डष्टीनें राष्ट्राची अनिर्बंध 
सत्ता म्हणजे या थोड्या पुरुषांची अमाप सत्ता होय. 
जमन राष्ट्राची सत्ता म्हणजे अखेरीस हिटूळर या एका 
व्यक्तीचीच अमय़ांद सत्ता होऊन वसते, प्रा. ठास्की 
यांनीं “8818 1] गणाला त 0186001602 
मध्ये हा मुद्दा विस्ताराने मांडलेला आहे. बर्ट्टरांड रसेळ 
आणि मानवेंद्रनाथ रॉय या विचाखवंतांनीं याच मुद्द्यावर 
आपल्या ळेखांतून आणि ग्रंथांतून मर दिळेळा आहे. 

हेगेलच्या या विचारामुळे राष्ट्राचे सावभीमतय 
आंतरराष्ट्रीय राजकारणांत देखील अबाधित राखले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


६.७ 
च रक त्र 
' रि. तयात 
१२७ येक 3” 
हँ नवभारत र ह 
शस ७५ ट् 1) 
न्ट< (अमृतमहोत्सवी जु >२७ 


डड 


क्ट 0 मी 
60302 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्ति-स्वातंञर्याच्या कल्पनेचा उद्‌गम ब बिकास 


गेळें. त्यामुळें जागतिक हांतता धोक्यांत आली 
व जागतिक युद्धाची शक्‍यता निर्माण झाली. 
बट्रड रसेल यांनीं हेगेलच्या या विचाराचे स्वरूप 
आपल्या * [९ [1150017 ०. ०९8९४ 
17011108०0117 या ग्रेथामध्ये चांगल्या रीतीनें दुर्री- 
विळे आहे. ते म्हणतातः “ ॥॥11211 ९800 8७8, 
गंग 78180 ॥० 118 8ण१0]2018, 18 1३02 
88 805018 88 8४०] 1181768 1, 1816 
8 तातिठ्पा( य पितप१्ट छाऱ याल- 
8000108] ॥॥1101018 ४ फएणांलका ७७ 
'8टण]क[(8 ॥॥॥७8 7681015 08७6861 
381६8 ” ( ]>826 167 ). - अर्थात्‌ यांतून 
जागतिक युद्धे अटळ होतात. परंतु हेगेलला 
त्याबद्दल कांहींच खेद होत नाहीं. उलट अका 
युद्धांतून राष्ट्राच्या सावभोमत्वाचा जगाला प्रत्यय 
येत असतो असें त्यानें म्हटलें आहे : “ ए]€ 
8क्चि2 ०0 छा 80008 शि& 0पापा[00- 
(86108 ० [९ 8818 1 18 जाताशांतपछ- 
1:6४ ” हें त्याचें आवडतें तत्व आहे. अ्या तर्‍हेनें 
सदा सर्वकाळ जर युद्धाच्या घोषणा होऊं लागल्या 
तर मग व्यक्ति-स्वातंत्र्याची चिंता करण्याचे काय 
कारण ? 
हेगेलच्या या मताचा आग्रह थोड्याफार फरकाने 
कान्ट, बोसंन्क्रेट ग्रीन आदि राज्यशास्त्रज्ञांनी धरलेला 
आहे, 
साक्‍सेवाद्यांची व्यक्तिस्वातंत्र्याची कल्पना 
आदर्शवादी पंथाशिवाय दुसरा एक मार्क्सवाद्यांचा 
पंथ या क्षेत्रामध्ये वावरत असतो. त्यांच्या मतें तेच खरे 
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षक आहेत. इतर भांडवलवादी 
राष्ट्रांमध्ये उत्पादनाचीं सारीं साधने धनिकांच्या हातांत 
असतात आणि जेथें उत्पादनाची सारी सत्ता केंद्रित 
झालेली असते तेथेच समाजांतील सारी सत्ता गोळा 
झाळेली असते. म्हणून सगळ्या भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये 
अंतिम सत्ता ही धनपतींच्या हातांतच एकत्रित झालेली 
असते. इतर जनतेला राजकीय समता दिलेली असते 
परतु आर्थिक समतेपासून फारकत झालेली राजकीय 
समता ही फसवी आणि आभासात्मक असते, आणि 
भांडवल्हाही राष्ट्रे कितीहि व्यक्तिस्वातत्र्याचा पुकारा 
करीत असलीं तरी त्या राष्ट्रांमधून व्यक्तिस्वातंत्र्य 


अभावानेंच तळपत असतें ! उलट समाजवादी व्यवस्थे- 
मध्यें उत्पादनाच्या साधनांचे राष्ट्रीयीकरण झालेलें असतें 
खाजगी मालमत्ता नष्ट केलेली असते. राष्ट हच 
सवांच्या हिताची काळजी वाहत असते. तेथें सवीना 
आथंक स्थेयांची शाश्वती असते. आणि त्याचबरोबर 
राजकीय समता देखील घटनेने जाहीर केळेली असते. 
जेथे राजकीय समतेबरोबर आर्थिक समता देखील गळ्यांत 
गळा धाळून वावरत असते, तेथेंच व्यक्ति-स्वातंत्र्याचें 
खऱ्या अर्थानें जतन होत असतें, असा मार्क्सवाद्यांच्या 
म्हणण्याचा सारांदा आहे. अद्या राज्यामध्ये खयंपाक- 
घरांतील गुलामगिरी नाहींशी झालेली असते. किसान- 
मजदूर यांची पिळवणूक कायद्याने बंद झालेली असते. 
अद्गा समाजामध्ये व्यक्ति-स्वातंत्याचें मनोहर दर्शन 
घडणें स्वाभाविक आहे. तेथें समाज व्यक्‍तीच्या हिताची 
धुरा वाहत असल्यामुळें इतर ठिकाणांप्रमाणें राष्ट - 
विरुद्ध - व्यक्ति किंवा समष्टि - विरुद्ध -व्यक्ति असला 
वाद उपस्थित होत नाहीं. तेथें अशा तर्‍्हेचें वगीकरण 
करणेच चूक आहे. कारण व्यक्ति आणि समाज यांचें 
जीवन परस्परांशी समरस झालेळें असतें. स्टालिननें 
हाच विचार एके ठिकाणीं मांडलेला आहे. तो म्हणतोः 


6 गगह 8 10, 107 800पीत ॥८'७ ७८, 


1772001 0118012 601॥1'88 6157881 २८ 
जगता शातेपछा छत. ८. ठणाढ्लाएट, 
७७७७७ ॥॥७ एगह'९5(8 ० 9ताशातपक्का 
७९0801 81 ॥॥6 1018068158 ० ॥॥९ 0011- 
€01ए6. 1171218 810ए1 ९ 10 5पला 
०017881, 0208088 001180171810, 60018- 
11811 १०९8 100 तहा, ७४ 6010011165 
01718] 11181९8 क 1112 1712128 
० ॥)&8 60112600176 !'.. ( ऐछाऊाडाण ४३. 
1106191181, 1826 10), 

मार्क्सवाद्यांचा व्यक्तिस्वातंत्र्याविषयीं पुकारा कर- 
णारा वरील युक्तिवाद किती पोकळ आहे हें विचार- 
वंतांच्या लक्षांत येऊन चुकळें आहे. प्रत्यक्ष वस्तु- 
स्थितीहि अगदीं निराळी आहे. आतांपर्यंत त्या 
५ पोलादी पडद्याच्या आंत कोणालाहि डोकावतां 
येत नव्हते. परंतु अलीकडे हा ' पोलादी ' पडदा बराच 
झिरझिरीत झाला असून आंतमध्ये किलकिल्या 
डोळ्यांनी पाहणे शाक्य झालें आहे. तेथे आंतर 


५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


7५/(. र 


यव, 
” नवभारत 
शन है ७५ >१५९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी न >२० 
ह. वर्ष > 
र्श्ट ७ वि 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मध्ये डोकावल्यानंतर॑ कोणालाहि हुकूमशाहीच्या 
टांचखालीं चिरडल्या जाणाऱ्या व्यक्ति-स्वातंत्र्याचें 
मूक आक्रंदन ऐकूं आल्याशिवाय रहात नाहीं. 
कलावताची, कवींची प्रतिभा, लेखकांची सर्जनशील 
शक्ति आणि विचाखंतांची प्रज्ञा आज तेथें बंदिस्त 
पडलेली आहे. तेथें व्यक्ति-स्वातत्र्याची भाषा बोलणें 
म्हणजे दैवाचा मोठा निष्ट॒र विनोद आहे असें वाटतें. 
मार्क्सवाद्यांच्या जगांत व्यक्ति-स्वातंर्‍याला ग्रहण 
लागलें आहे. यावात्रत विचारवंतांत सहसा मतभेद 
आढळत नाहीं. परंतु त्याची कारणमीमांसा 
मात्र आतांपर्यंत अनेकांनी अनेक पद्धतींनी 
केली आहे. कांहींना वाटते, या हुकूमशाहीचें मूळ 
वीज त्यांच्या मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानांतच आढळून 
येतें. मजुरांच्या हातांत उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्री 
करण करण्याचे विचार त्यांनीं मांडळे आणि त्याचा 
अपरिहार्य परिपाक म्हणूनच ही हुकूमशाही तेथें प्रविष्ट 
झाली. इतर कांहीं विचारवंतांना वाटते कीं हा दोष 
मार्क्सच्या विचारांचा नसून तो लेनिन या संघटकाचा 
आहे. त्यानें मज्रांचा पक्ष स्थापन केला; क्रांति करून 
सत्तेची सूच आपल्या हातांत घेती. परंतु पुढें सत्तेचे 
1वभजन न करतां त्याने ती तज्ञीच केंद्रित ठेवली. 
त्यामुळे ठेनिन हाच या परिपाकाचा धनी आहे. - विचार- 
वंतांचा आणखी एक गट आहे, त्याच्या मतें या दोषांचे 
खापर मार्क्स किंवा लेनिन यांच्यावर फोडणें म्हणजे 
निष्कारण त्यांच्यावर अन्याय करणें होय. खरी परिस्थति 
अश्शी आहे कीं त्या देशाला गेल्या अनेक वषीत लोक 
शाहीची परंपरा कधींच लाभलेली नाहीं. सुलतानी 
कारभारच आतांपर्यंत तेथे चालत आला. अद्ा 
देशामध्ये लोकशार्हाचें रोपटें मूळ धरु शकतें तस्च 
आश्चथ | दोष जातो तो तेथील वातावरणाला आणि 
परंपरेला, कोणत्याहि व्यक्तीला नव्हे! या शिवाय 
आणण्वी एक चवथा पंथ आहे, त्याचें म्हणणें असें कीं 
स्टालिन हाच खरा या दुःखान्तिकेळा जत्रावदार आहे. 
स्टॅठिनच्या अधिकारळालसेमुळें लोकशाहीचा महान्‌ 
प्रयोग त्या देशामध्ये फसला व हुकूमद्राहीचें हें नवें 
प्रहसन सुरूं झालें 
या निरनिराळ्या विद्वानांची हीं मरते कांहींश्री एकां- 
तिक असतील, कदाचित्‌ त्यांनीं सांगितळेल्या सर्द 
गोष्टींचा साकल्याने झाळेळा परिणाम म्हणजे देखील 


५६ 


अनुक्रमणिका 


आजची तेथील हुकूमशाही असेल, परंतु या बाबतींत 
कुठल्याहि व्यक्तीला जवाबदार धरण्याऐवजीं मूळ 
तत्त्वश्ञानांतच त्याचीं कारण शोधून काढणें अधिक 
उचित होईल असे वाटतें. 
शेवटीं अल्पसंख्यच सत्ताधारी ! 

मार्क्सने आपला जाहीरनामा १८४८ सालीं प्रसिदध 
करून जगाच्या विचारांत प्रचंड उलथापालथ केली, 
कामगारराज्याचें सुंदर स्वस त्यानें त्यामध्ये चितारलें. 
समाजांतील पुंजीपतींच ९ ' अधिकार काहून घेऊन ते 
कामगारांच्या हातांत देण्याचा अट्टहास धरला, उत्पा- 
दनाचीं साधनें त्यानें कामगारांच्या मालकीचीं कणण्या- 
ची घोषणा केली. आपल्या या ध्येयाची पूर्ति कशा 
तर्‍हेनें व्हावी यासंबंधीं तो आपल्या जाहीरनाम्यांत 
म्हणतो : “आपल्या राजकीय सत्तेच्या जोरावर कामगार 
वर्ग हळुहळु धनिक वर्गाकडून सर्व भांडवळ काढून 
घेईल व शेवटीं राष्ट्राच्या हातांत उत्पादनाची सर्व 
साधन केंद्रित केलीं जातील' या त्याच्या एका वाक्यामध्ये 
व्यक्ति-स्वातंत्र्याचा सारा भावी इतिहास लिहिला 
गेला असें वाटतें. यामध्ये मार्करीनें दोन गोष्टींचा 
पुकारा केला: एक तर उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण 
होईल आणि दुसरे म्हणजे तें राष्ट्राच्या हातांमध्ये 
केल जाईल, 

आजपर्यंतच्या अनुभवावरून हें अनेक वेळां सिद्ध 
झालें आहे कीं आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण आणि समाजां- 
तील व्यक्ति-स्वातंत्य एकत्र नांदूं दाकत नाहींत, कारण एका 
थोर पंडिताने म्हटल्याप्रमाणे “उत्पादनाच्या साधनांवरील 
ताबेदारी म्हणजे अखेरीस मानवांच्या जीवितावरीळच 
तावरेदारी होऊन वसत असते ”. व्यक्ति-स्वातंत्र्याला 
केसल्याहि प्रकारच्या सत्तेच्या केंद्रीकरणाचें वावडे असतें. 
या दृष्टीने मार्क्सने व्यक्ति-स्वातंत्र्याळा पहिला धक्का 
दिळा, आणि दुसरा धोका पोहोंचला तो त्याच्या राष्ट्रा- 
च्या मालकी हक्काने, कारण राष्ट्र हें ग्रंथामध्ये कांहींहि 
मानलेळें असलें, तरी प्रत्यक्षांत मात्र तें कांहीं ठराधैक 
व्यक्तोंचें अधिकारी मंडळच असते. कारण राज्याची 
सूत राष्ट्र नांवाची अव्यक्त, अमूते अशी कोणी व्यक्ति 
'बालवीत नाहीं. तीं कोणाच्या तरी हातीं स्वाधीन करावीच 
'गतात, म्हणजे पर्यायाने राष्ट्र म्हणजे अखेरीस कांहीं 
वेचक लोकच होऊन बसतात. बरट्रूड रसेळ हे आपल्या 
"कपाळा! छत "8 एाताांवपका' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 
-» ९ ) त्र 
* क र्ल्सव्ेळ क 
१ 'नवभारत न 
गस. ७५ छ>५५ 
& अमृतमहोत्सवी, जी > 
न्ट्€ .: मृ ये > ७ 
ष्ट ६... हळ 
शि ' रका वय 


49: 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


व्यक्ति-स्वातंञ्याच्या कल्पनेचा उद्‌गम व विकास 


मध्यें म्हणतात : “ राष्ट्राचा आपण संदिर्धपणें नव्हे 
तर प्रत्यक्षांत. विचार करूं लागतों तेव्हां आपणांस असें 
दिसून येतें कीं सत्तेचा फार मोठा वांटा हा अल्पसंख्य 
लोकांच्याच हातांत पडलेला असतो आणि म्हणून राष्ट्रा- 
चे वेभव म्हणज अखेरीस या सत्ताधारी अल्पसंख्य लोकां- 
चेंच वेभव होय. ” प्रा. लास्की यांनीं हाच मुद्दा आपल्या 
लिखाणांतून आग्रहाने प्रतिपादन केला आहे. मार्क्स- 
वादावरील ही टीका जर खरी असेल तर असं म्हणणें 
प्राप्त आहे कीं व्यक्ति-स्वातंत्र्याच्या विनाशाचीं ब्रीज 
माक्‍संच्या तत्त्वज्ञानांतच आहेत आणि त्या मार्गानें 
गेल्यास स्वातंत्र्याची प्राप्ति होणें सवंथा अशक्य आहे. 

आददोवाद्यांनीं वा मा्कसंवाद्यांनीं व्यक्तिविकासाची 
थोर महत्त्वाकांक्षा मनाशीं बाळगली परंतु अखेरीस ते 
पोहोंचले ते मात्र हुकूमशाहीच्या मुक्कामाला. या वर्गाने 
समूह्वादावर आत्यंतिक भर दिला आणि व्यक्तींना 
अगदीं क्षुद्र ळेखलें. उलट, एपिक्युरस, मिल यांनीं 


असंघटित व्याक्तिवादाला अवास्तव महत्त्व दिलें 
आणि समाजाकडे अक्षम्य दुलंक्ष केळे, त्यांच्या वाटेने 
जर आपण गेलां तर सामाजिक स्थेय धोक्यांत 
थेईल, समाज विस्कळित बनून दुबळा बनेल 

व्यक्तोंना अस्थिर समाजजीवनाचा शाप भोगावा 
लागेल, व्यक्तोंना समाजसंस्थेत केव्हांहि मध्यवर्ती 
केंट्रगामी स्थान असायला हवें. सूर्यमालेमध्यें सूयांचें 
जे मध्यवर्ती स्थान तेंच व्यक्तीचें सर्व शासनसंस्थेमध्ये 
असायला हवें. परंतु या मार्गानें गेळें तर हें ध्येय 
हस्तगत होणें तर राहोच, समाजच असंघटित होऊन 
अव्यवस्था आणि गोंधळ यामध्यें फेकला जाईल. 
एकूण ही ग्रृंगापत्ति टाळणें मोठें मुष्किळ होऊन बसलें 
आहे. व्याक्तिस्वातन्य अवाधित राहून समाज सुसंघ- 
टित कसा होइल हीच आजच्या मानवासमोरील 
सर्वांत मोठी समस्या आहे, 


रणणस्व्ख्व्स्र्य्ञा9 तकाला 


संध्याकाळचें--! 


चालली जळून ! 


संध्याकाळचे पांचच मिनिटे 
काम संपवून टिकून उरतो कुणीं सांगावें ! 
पोंचतां घरीं माझा आनंद. न कळतांच 
सहज कधीं जळते पुरती जाईलहि ती 
खुषींत येऊन, सिगारेट, नि- पूणे विझून; 
आरामखुर्चीत जमीनीवर म्हणून आतां 
स्वस्थ पडून सांडते राख री एकच घेई 
शिलगावितों “आणि नेमक दमदारसा 
उंची सिगारेट. वाचा झरका मारून 

माझ्य़ा डोक्यांत र री 
झा ूनस कत विचारचक्र आणि भोगून 
दमदारसा जोरजोराने एकदांच तो 
झुरका मारून फिरू लागतीं ] दामिळ असा 
धूम्रपानाची झोरडूं लागतें लीचा; 
चाखीत लज्जत एकसारखे उघडीं लोचन 
रमतों पाहून आंतून अंतर : समोर पहा - 
वेडीवाकडी “ तुझ्या जीवनाची क्षणाक्षणाला 
धूत्रवल्यें अखंड जळती झडत व 
स्वेर हवेंत उंची सिगारेट काळाच्या विज्ञाळ 
तरंगणारीं. ओढल्याविण रक्षापात्रांत ” 

-" शेकर रामाणी 
न, भा. ८ त. 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
ह ९४ 
हर्मित्यात 

28नवभारत ब्र 
टसध्द| ७५ ३ 
«६ अमृतमहोत्सवी, 
क्& च वषे 
र कई 

द 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


“वृक्षाचेंहि पान हाले, - 


गांधीजींची हत्या व्हावयाच्या आधीं कितीतरी वणे 
१६६ जून १९४०-महादेवभाई देसाई यांचें मळा एक 
पत्र आलें होतें. त्यांत त्यांनी लंड लिन्‌लिथगोच्या 
खाजगी चिटणीसाकडून आलेल्या पत्राचा उल्ले केला 
होता. ब्रिटिशांचे मारेकरी गांधीजींना ठार मारण्याचा 
प्रयत्न करणार आहेत असा प्रचार जर्मन आकाठऱावाणी 
करीत होती. ब्रिटिश्ांच्यावर आळ यावा म्हणून जर्म- 
नांचे हस्तकच कदाचित्‌ तसा यत्न करतील अनी 
लिन्‌ळिथगोला दका आल्यावरून त्यांनीं गांधीजींना 
संरक्षकांचे साहाय्य देऊं केलें होते. अश्या साहाय्याला 
गांधीजींनी नकार दिला, “ आजवर अनेक वर्षे मी 
संभाव्य घातपाताच्या छार्येत वावरलो आहे आणि 
इंश्वराच्या इच्छेशिवाय तृणाचें पातेंहि हाळूं हाकत नाहीं 
अश्शी आजवरच्या माझ्या अनुभवाने माझी दृढ श्रद्धा 
झालेली आहे ” असे गांधीजींनी सांगितले, “ कोणी 
घात करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून घात होत नाहीं व 
घात व्हावयाचाच असला तर कोणीहि मित्र त्यांपासून 
वांचवूं हाकत नाहीं ” असेंहि ते म्हणाळे. महादेव- 
भाईंनी पत्रांत जवळजवळ गांधीजींची वाक्‍येच उद्धृ 
केलीं होतीं. 

यानेतर जानेवारी १५४८ ! गांधीजींच्यावर वव 
टाकण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर त्यांच्या संरक्षणासाठी 
कडेकोट बंदोबस्त करण्यांत आला, विर्ला हाउसमध्ये 
प्रत्येक कानाकोपर्‍्यांत संरक्षक व साध्या वेषांतील सशस्त्र 
पोलीस वावरू लागले, हा कडेकोट वंदोवस्त पाहून मी 
थोडासा अस्वस्थच झालों. १९१३ मध्ये लॉड हाडिजवर 
बाँब पडल्यानंतर त्याच्या संरक्षणासाठी असाच कडेकोट 
बंदोबस्त करण्यांत आल्य होता. त्यावेळीं छोड हार्डि- 


टी. 


जच्या सुरक्षाव्यवस्थेविषयीं * तो जिवंत असुनी मेला! 


श्री. घनश्यामदास बिल्ले यांच्या ' [11 ॥13 318१09 
साउलींत * नोव्हे. १९५३ ) या पुस्तकांतून अनुवादित, 


पहिल्या अणुबॉब-हल्ल्यांत बळी 


मजळठे जमीनीवर अशी आठ मजली ही इमारत हो 


भ गार असून तिच्यामधील भिंतींची स्चना 
अशी कॉक्रौटची मजवूत होगार आहे कीं अगुवॉवची मात्रा या 


पहिळा अणुब्रॉवहळा हिरोशिमावर झाला, त्या हल्ल्यांत अणुब्रॉबस्फोटाच्य 
कोळपून गेळेल्यांपेक्रीं एका माणसाच्या शरीरांतील अवशिष्ट तंनू-( ॥] 


त्याची सत्ता! ' 


अशी गांश्रीजींनीं हेटाळणी केळी होती. गांधीजींच्या 
या उट्गारांची मी त्यांना आठवण करून दिली. मी 
त्यांना विचारळेंः “ आपल्या प्रार्थनादेखीळ सशस्त्र 
पहाऱ्यांत व्हाव्यात ही गोष्ट आपल्याला ओंगळ वाटत 
नाहीं काय ? आपल्या प्राणांचे मोळ मळा समजतें 
परंतु आपल्या कीतींचें मोल मला त्याहून हि 
अधिक वाटतें. व्यक्तिगत संरक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या 
प्रयत्नांचा आजन्म उपहास करणारे आपण या गोष्टी 
चालूं तरी कशा देतां ? *'. गांधीजींनी हें सारें मान्य 
केलें आणि ते म्हणाले : “वळछभभाईंना विचारून या सर्व 
योजनेच्या मागें कोण आहे याचा तपास करा. मलाहि 
ही सर्वे व्यवस्था आवडत नाहीं. परतु मला हें सारें 
सहून करावें लागत आहे. माझ्या रक्षणासाठी नव्हे तर 
सरकारवर ठपका येऊं नये म्हणून [7 

त्यानंतर मी वछ़भभाईशीं याविषयीं बोलणे काढलें, 
आपल्या नेहमींच्या तुटक पद्धतीने त्यांनीं उत्तर 
दिलें : “ही नसती पंचाईत तुम्हाला कशाला ? हे 
वुमच काम नव्हे. यांत तुमचा संबंध नाहीं. ही माझी 
जबाबदारी आहे, केवळ माझ्यावरच अवलंवून असते 
तर झडती घेतल्याखेरीज एक माणूसहि मी बिली- 
हाऊसमर्थ्ये आंत सोडला नसता, परंतु बापू तशी 
परवानगी देत नाहींत !  -जेबटीं काळ आला | आणि 
काळ आल्ा म्हणजे कोणीहि मित्र वांचवूं हाकत नाहीं 
हेच गांधीजींचे उद्गार अखेर खरे ठरले | प्रार्थनेच्या 
वेळीं जातांना मीहि कमरेपाशीं एक पिस्तूळ छपवून 
नेत असे व गांधीजींच्या जवळपास फिरकणाऱ्या प्रत्येक 
साणसावर कडक नजर ठेवीत असे. परंतु हा नुसता 
एक क्षुद्र अहुंकार होता. “ वृक्षाचेंहि पान हाले-त्याची 
सत्ता | ” हेंच अखेरीला खरें | 


र 1 पडलेल्यांची स्मृति! 
गेल्या ऑक्टोबर २० ता. स अमेरिकन ठप्करी 


संश्ोधरनसंस्थच्या इमारतीची कोनशिला मोठ्या समारंभाने व 


खाल्याच्या रोगनिदानद्यास्त्र -( 7810101०27 )- 
सविण्यांत आली. तीन मजले जमीनीखालीं व पांच 
आणि बांधणी 
इमारतीवर विळकूल चालणार नाहीं. जगांत जो 
या. भयंकर आगींत अतिभयेकर धगीनें 
$3घ&) चा एक भाग या इमारतीच्या 


कोनरिळेंत बसविण्यांत आळा आहे ! --' हरिजन? ( २८|११॥५३ वरून ) 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


० ७९ ॥॥1811811100 ( “महात्माजींच्या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


का सा 

च १ ) रे 

२: ७७००0. 
च ह भत र 

ली ७५ न २१९ 


न अमृतमहोत्सवी] >७ 


000002 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्टी 


श्री. निसिम ईझेकील - अनुबादक - तर्केतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


श्वाइट्झरचें संस्कृतिविषयक तत्त्वज्ञान 


श्वाइट्झर ( 3801९67) हा एक विद्य- 
मान जर्मन तत्त्वज्ञ व संत आहे. इ. स. १९३२ मध्यें 
: संस्कृतीचे तत्त्वज्ञान  ( 1०8०0७४ र्ा 
(01011170॥11011) या लाच्या पुस्तकाचा प्रथम 
भाग इं ग्ल्दमध्ये अनुवादरूपाने प्रसिद्ध झाला. ह्या 
पहिल्या भागांत * संस्कृतीचा अपक्षय व उद्धार ईँ 
(0)९ळ७ ७ 1९ 8९58018011 ० (11ए- 
112781101 ) हा विषय आला आहे. या विषया- 
वरील अत्यंत सुलभ, गंभीर आणि प्रेरणाद्यील निवंधां- 
पैकीं हा एक निबंध आहे. श्वाइटूझर हा साधा, गंभीर 
व प्रेरणादाक्तीने संपन्न असलेला माणूस असून यानें 
आपलें जीवितहि ध्यानांत भरण्यासारखें घालविले 
आहे. वयाच्या चोविसाव्या वर्षीं हा तत्त्वज्ञानांत 
पीएःचू. डी. झाला आणि नंतर लगेच दोन वर्षांनीं 
“ ऐतिहासिक येग्रूचा शोध ' या विषयावर संस्मरणीय 
प्रबंध लिहून धर्मे या विषयावरील पीएच्‌. डी. ही 
पदवी त्यानें मिळविली. त्यानंतर त्यानें सेंटू पॉलवरील 
दोन ग्रंथ, वाखूचें प्रमाणद्युद्ध चरित्र आणि वाद्यांवरील 
निव्रॅंध लिहिले. युरोपांतील एक श्रेष्ठ वाद्यनिपुण म्हणून 
तो प्रसिद्ध आहे. शिवाय आत्मचरित्र, गटेवरील निबंध 
आणि भारतीय तच्वज्ञानाचें समालोचन हीं पुस्तके 
त्याने लिहिलीं आहेत. 


ही त्याची कामारीरी महत्त्वाची आहेच. परंठु 
याहिपेक्षां चमत्कृतिजनक अश्शी गोष्ट त्याच्यासंत्रंधीं 
नमूद करण्यासारखी आहे. त्यानें तिसाव्या वर्षी वैद्य- 
कीय शिक्षणाकरितां पुनः महाविद्यालयांत प्रवेश केला, 
७ वर्षे वैद्यकीय शिक्षण घेऊन विषुववृत्तावरील प्रेंच 
आफ्रिकेत येऊन राहिला. तेथें तेव्हां एकहि डॉक्‍टर 
नव्हता. या निबिड जंगली प्रदेशांत त्याने एक रुग्णालय 
मूतदयेच्या आजीव ब्रतानें चालविले आहे. समाजा- 
न केलेल्या पापाकरितां हा स्वतः प्रायाश्वित्त आच- 
रीत आहे. तो म्हणतो : “ काळ्या माणसांवर गोऱ्या 
जातींनीं जे अत्याचार करून अनाचार केले, त्यांची ही 
निष्कृति होय. ' याच ठिकाणीं संस्कृतिविषयक तत्त्व- 
ज्ञानाचा चवथा अखेस्चा भाग लिहून तो पुरा करीत 
आहे. 
आआम्रिकेत त्यानें जे परिश्रम चालविले आहेत, 
त्यांची कथा मी सांगू इच्छीत नाहीं किंवा त्याचें मूल्य 
आणि मर्महि सांगत नाहीं. जिज्ञासूंनीं त्याकरितां त्याच्या 
आत्मचरित्राचे सुप्रसिद्ध चार' ग्रंथ वाचावेत. श्वाइट्झर- 
च्या भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या समालोचनारचे पुस्तक 
कोणीतरी भारतीयाने पुनः जरूर प्रसिद्ध करावें, त्याच्या 
लेम्बरीन येथील रुग्णालयाचे सुरस चित्रण करणारें वृत्त 
अत्यंत सुप्रसिद्ध आहे. 


[डॉ. आल्बर्ट घाइट्झर यांना शांतता'विषयक नोबेल पारितोषिक मिळाल्याचे कांहीं दिवसांपूर्वी जाहीर झाले, 


त्या निमित्ताने डौ. श्राइटूझरवरील प्रस्तुत लेख वाचकांस समयोचित व उदबोधक वाटेल. 


श्री. ईज्ञेकीळ यांचा 


मूळ इंग्रजी ळेख दिछीच्या ' ५1०ए४11 ! या सासताहिकांत प्रसिद्ध झाला. प्रस्तुत अनुवाद त्यांच्या संमतीने येथे 


दिला आहे -- का. सं. ] 


1 इला फ०127618 80ण0010216)0111081 ए०1ए1008 : ॥॥८7707758 ० 07४7११७००७ ढ7के 


४०१८७, १4१७४ ॥.टॉ ळाप्य ॥७०१का्, ०७ ॥॥॥/ 417707 १०(८७००७ 810 (07 
0॥८ एव ० ७८ 'रणवण्या 20०/क्की. पृ] ]ए0118)1)0'5 १0811) छत 0081108 
13180, 800० 8वृप816, 1,०॥१०॥१. ७6०1४७९, $1161 810 (110011. 171७007 ॥॥/07071///1/ 
ठवे ट७. 1920670900. ४006 4/770 ण. शक्र 8०00206८2०) ४०१७181100 


७१7 &व्ण 800 (11181168 13180. 
५९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


> 
क, ९११७१ 
१०८७ येळ 
ह शि नवभारत च 
श्या ७५ (3:3१ 


/ कळ “५ 
अ. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्टी 


नवभारत 


त्याने लिहिलेलें संस्कृतीचे तत्त्वज्ञान, डॉक्टर होण्या- 
चा त्याचा निर्धार आणि आफ्रिकेंतील त्याचें सेवेचे त्रत 
या तीन गोष्टींच्या संबंधांत येथे दोन मुद्दे लक्षांत 
ठेवले पाहिजेत, पहिला मुद्दा असा कीं, बयाच्या २१ 
साव्या वर्षांच तत्त्वज्ञानासंवंधी चिंतन करण्याचा त्यानें 
निर्णय घेतला. वैद्यक शिकत असतांच तत्त्वज्ञानांतील 
महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास पुरा केला. या अभ्यासांत 
नंतर व्यत्यय येऊं नवे म्हणून त्यानें अगोदरच 
खबरदारी घेतली, त्याच्या विचारावर गटेच्या जीवनाचा 
फारच परिणाम झाला होता, गटेच्या जीवनाचें अनु- 
करण तो करीत आहे, हें तो विनयाने कवूल करतो. 
तो लिहितो: “ गटेचे असें सांगर्णे आहे कीं, प्रत्यक्ष 
कामावांचून शुद्ध योद्धिक व्यासंग करतांच येणें राक्य 
नाहीं. प्रत्यक्ष काम आणि बोद्धिक व्यासंग यांचा साक्षात्‌ 
स्वाभाविक संवंध नसला आणि साम्य नसठे तरी या अगदीं 
एथक्‌ गोष्टींचा सांधा व्यक्तीच्या जीवनांत जुळलेला 
असतो. ” श्राइट्झर म्हणतो कीं « डोक्यांत बौद्धिक 
कार्याच्या प्रचंड योजना चालत असतांच ठाहराच्या 
कारभाराचे हिशेब गटे तपासीत असे; शहराच्या 
सांपत्तिक उलाढालींत सुन्यवस्था निर्माण करण्याचा 
प्रयत्न तो करीत असे; नवे रस्ते आणि पूळ तयार 
करण्याकरितां रेखाटलेल्या योजना तपाद्यीत असे; आणि 
प्रतिवर्षी निरुपयोगी झालेल्या खाणी पुनः सुरू कराव्या 
म्हणून झटत असे. ” 

परयक्ष काम करण्याकरितां श्राइट्झरने आफ्रिकाच 
कां निवडली या संबंधी फार थोडे सांगतां येईल, 
जमनींतील कोळमर या गांवीं मूर्तिकार वार्थोल्डि यानें 
आफ्रिकन नीग्रोची तयार केळेली प्रतिमा त्याच्या 
लहानपणीच पाहण्यांत आली. त्या वेळीं ज्या भावना 
त्यानें अनुभविल्या त्यांच्यांत या गोष्टीचे मूळ आहे. हा 
केवळ योगायोगहि म्हणतां येईल, अशाच तऱ्हेच्या 
भावना चिनी जनतेच्या यातना किंवा तांबड्या 
इंडियनांच्या दुर्दैवाचा विपाक 
असत्या, परंतु असे म्हणतां येतें कीं, खिश्चन संस्कृतीने 
आफ्रिका खंडावर जो पद्धतशीर अत्याचार केळा तोच 


पाफ्रिें कला तोंच 
श्राइटूझरच्या आफ्रिकेतील चळवळीचे मूळ होय. किंबा 


असेंहि म्हणतां येईल कीं, सेवेच्या दृष्टीने आफ्रिका 
हें अत्यंत नवें क्षेत्र आहे. अथवा काळ्यागोऱ्यां जे 
हें अत्यंत नवें क्षेत्र आहे ळ्यागोऱ्यांचा जो 


स धय पाढळतो ७ क व 
विशिष्ट संत्रंथ तेथें आढळतो तो या सेवेचे महत्त्वाचे 


६० 


अनुक्रमणिका 


कारण ठरतो. 
साइट्झरच्या संस्कृतिवरिपयक कल्पना 

बाकी कांहीं कां असेना, आपणांस येथे श्वाइटूझरच्या 
संस्क्ातेसंबंधींच्या कल्पना आणि त्याचें आधारभूत 
शामान्य तत्त्वशान एवढ्याशींच कर्तब्य आहे. जीवनाची 
पूज्यता हें त्याचें तत्त्वज्ञान होय. 

येथे त्याचें वाखूवरील लेखन आणि धर्मनिबंध 
संदर्भ म्हणून निर्दिष्ट केलेले नाहींत असे वाचकांनीं 
समजावें. 

लाच्या विचारसरणीचे सार सांगणे कठीण आहे. 
कारण त्यानं ती अत्यंत साररूपाने सांगितली. त्यानें 
आधाररग्रंथ घेते नाहींत किंवा कसलीहि सजावट केली 
नाहों. तो म्हणतो : “ नेतिक अधिष्ठानाशिवाय संस्कृति 
अस्तित्वांतच राहूं हाकत नाहीं, हें अधिष्ठान तत्त्वज्ञान- 
च निर्माण करूं शकते. विश्वविषयक सिद्धांत रचीत 
असतां किंवा विश्वाचें सत्य चित्र रेवाटीत असतां त्यां- 
तच नेतिक आदरोप्रत तत्त्वज्ञान येऊन पोर्चते. असें 
नेतिक आदर्ग्ांप्रत पोचणे हें तत्वज्ञानाचे अंतिम कार्य 
होय. हें कार्य करीत असतां तत्त्वज्ञानाला यदा आलें 
तर जगाची प्रगति होते. अपयश आलें तर जगाचा 
अपक्षय होतो. परंतु वतेमानकाळीं तत्त्वज्ञानाने अशी 
माक विचारशक्ति गमावली आहे. तत्त्वज्ञानाचा 
इतिहास, हेच सर्प तत्त्वज्ञानाला आळे आहे. म्हणून 
त्याच्यापासून सवेत्र निश्चयात्मक घुद्धि उत्पन्न होत नाहीं. 
अटराव्या शतकांत याच्या उलट होत होतें. तशी 
परिस्थिति पुष्कळ ठकाणीं न राहिल्यामुळे संस्कृति 
जगणे अशक्य होत आहे. ” 


सांगत नाहीं; परंतु तसा सिद्धांत तत्त्वज्ञानाने शोधलाच 


शतक आदर्श देण्याकरितां तरी त्याने झटलेंच पाहिजे. 
शक्ति आहे, तिचि 


संघटनेला आवडयक आहेतच, निरंतर चालावयाचे नैतिक 
पवत्न बतेमानकाळांत तुरळक होत चालले आहेत. भौतिक 


हे त्यांचे कारण होय. 
"डय कसा असावा, यासंबंधाची कल्पना संकुचित 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


क्रमणिका 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वा ._) 
-» ,' शे त्रे 
%०२_>७०००७% >> 
चा &नवभारत रे रि ी 
ण्य 1 ७५ पै >" 
३. अमृतमहोत्सवी > 

न्श्< अमृतमह ७ 
श्€ "स. वषे 4 जक 

*९ , कत 
अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वाइट्झरचें संस्कृतिबिषयक तत्त्वज्ञान 


होऊन गेली आहे. समाजाची वाह्य रचना हेंच सर्वस्व 
'बनल्यामुळें व्यक्तीचे महत्त्व फार थोडे शिळक राहिले 
आहे, अमानुषता पूर्णतेस पोचण्याला काटावधि थोडा 
उरला आहे. 

श्वाइट्झर म्हणतो : “ व्यक्तित्वाकडे दुलेक्ष कराळ 
तर स्वतंत्रतेचें व विचाराचें मोल नाहींसें कराळ आणि 
संघटनेचा पराभव होईल, वैयक्तिक निर्णय आणि 
नीतिमत्ता सामुदायिक निणयांत आणि नीतिमत्तेत बुडून 
जाईल. सुसंस्कृत दिसणाऱ्या परंतु आंतून रानटी असले- 
ल्या आधुनिक राज्यांतील बहुसंख्य नागरिक ' आपण 
स्वतः नीतिसंपन्न व्यक्ति आहोंत कीं नाहीं, या गोष्टीचा 
विचारच करावयास तयार नाहींत. त्यांना असे भय 
वाटत असतें कीं, असें केल्यानें भोंवतालच्या माणसांशीं 
सारखा विरोध होत राहील. बुद्धिवाद आणि तत्त्वज्ञान 
यांचा जेव्हां जमाना होता तेव्हां, बुद्धि आणि नीति 
यांच्यावर समाजाचा विश्वास होता; त्यामुळें समाज 
व्यक्तीला मदत व मान्यता देत असे, सामान्य जनता 
आणि विदिष्ट व्यक्ति यांच्यामध्यें मेळ होता. या बाबतींत 
सध्यां कुचंबणा होत आहे. सामान्य जनतेला आपण 
शारण जात आहोंत; आपळा मतभेद दाबून टाकीत 
आहोंत. जनतेला पूर्णतेकडे नेणारी गाक्ति, या नात्याने 
आपण वागत नाहीं. ” 

श्वाइटूझरळा वाटतें कीं, आपली सत्यावस्ची श्रद्धा 
उडाली आहे आणि मजवूत मूल्ये िळक नाहींत म्हणून 
हा गोंधळ उडत आहे. ही परिस्थिति अधिक विघडत 
आहे, याचें कारण सं्रंधांचा व्यत्यास किंवा उलटापालट 
होय, गौतिक आणि आध्यात्मिक यांच्या संबंधांचा व्यत्या- 
स होय, असे तो म्हणतो. परिस्थिति निर्माण केली म्हणजे 
त्यांतून आध्यात्मिक संत्रंध निर्माण होतो, असें आपल्या 
काळांत समजलें जातें. वस्तुतः मूल्यवान आध्यात्मिक्र 
तत्त्वच वस्तुस्थितीवर प्रभाव गाजवते आणि स्वतःस 
रिस्थिति निर्माण करते. ही श्रद्धा श्वाइटू- 


पूरक अशी प ही 
झरच्या जीवनाची आणि लेखनाची संतत प्रेरणा बनळी 


आहे. 

विवक्षित प्रकारचा तथाकथित कार्यक्रम ज्यांत नाहीं 
अद्षा एक प्रकारच्या क्रांतीला श्राइट्झर आवाहन देतो. 
“ जेव्हां सर्वसामान्य जनसमुदायाच्या मनःस्थितीपेक्षां 
स्वतंत्र अक्यी मानसिक संवेदना अनेक व्यक्तींच्या 
ठिकाणीं निर्माण होईल तेव्हां ती संवेदना जनसमुदाया- 


अनुक्रमणिका 


वर प्रभाव गाजवू लागेळ आणि जनसमुदायाच्या 
मनाला अखेरीस नवा आकार देईल, ” रानटीपणाचा 
आपणांवर जो हला सुरू आहे, त्याच्यापासून ही नैतिक 
चळवळच आपला बचाव करील, नैतिकता केवळ 
व्यक्तींच्या ठिकाणींच उगम पावते, असें श्वाइट्झर 
घोष्रित करतो. वस्तुविषयक सामान्य तत्त्वज्ञानांतूनच 
ही चळवळ अस्न्रेरीस सामर्थ्य मिळविते, अश्या तत्त्व- 
ज्ञानावांचून वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवन अस्वस्थ 


-व आजारी वनतें. आत्म्याला ज्या शक्तीकडून मागददान 


होत असतें त्या शक्तीच्याच ठिकाणीं हें रोगट अस्वास्थ्य 
उसन्न होते. 

श्वाइट्झरचे असें मत आहे कीं, विश्वविष्रयक सिद्धांत 
हे केवळ विचाराचें कार्य असतें. तें ऐतिहासिक शक्तींचे 
नसते किंवा आर्थिक परिस्थितीच्या दडपणाचेंहि नसते. 
अठराव्या दातकाला मानवेतिहासांत तो उच्च स्थान देतो. 
कारण विचारांवरील विश्वास आणि सत्याविष्रयीं पूज्यता 
हे भाव त्यांत होते. भावनेची श्रेष्ठता गाणाऱ्या भावना- 
वादा-( 18०118 1110181171 )ने बुद्धिवादाच्या 
अतिरेकावर टीका करून उपयुक्त कामगिरी केली आहे. 
परंतु बुद्धीचे रहस्य समजण्याला त्या वादाच्या योगानें 
अडथळा येतां कामा नये. कोरडा बुद्धिवाद आंतरिक 
जीवनाचीं विविध आंदोलने थांबवितो; हा बुद्धिवाद 
खरा बुद्धिवादच नव्हे. बुद्धि ही आत्म्याच्या सर्व सजीव 
कायीचा स्वतःमध्ये समावेदा करते; वुद्धींत विचारशक्ति 
आणि इच्छााक्ति यांचा चमत्कारपूर्ण संगम होत 
असतो; त्याच्या योगाने आध्यात्मिक जीवन विशिष्ट 
तऱ्हेने आकारास येतें. 
बुद्धिबादांतील वेगुण्यें 

बुद्धिवादानें जेवढे यशा संपादन केलें तेवढें इतर 
कोणत्याहि मानवेतिहासांतील चळवळीने संपादन केलें 
नाहीं, असें सांगून श्वाइट्झर पुढें म्हणतो कीं, विश्व व 
माणूस यासंबंधीं बुद्धिवादाची दृष्टि अपुरी आहे. 
विश्व व मनुष्य या संत्रंधावरील विचारसरणीपेक्षां विश्व व 
व समाज यांच्यासंत्रंयाची विचारसरणी हीच विश्वविष- 
यक विचारसरणी म्हणून बुद्धिवाद देतो. उलट आध्या- 
त्मिक अनुभववाद योग्य तर्‍हेनें निश्चित करून सांगतो 
कीं, चितनद्वाराच विश्वददष्टि प्राप्त होते. या चिंतनांत 
मनुष्य एकटाच विश्वाक्लीं व स्वतःशी संलम़ राहतो. 
या विश्वदृष्टींत नीतितत्त्वाचा अभाव असतो, श्राइऱ्झरचें 


६१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
च ९ शे त्रै 
कशि १॥३॥॥/ 
क आळ कीज 
-, 'नवभारत ज 
शस ७५ >"१९ 
(अमृतमहोत्सवी, | 
“द पा > 
करती रज 


84. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


७ 


च्छ 


नवभारत 


मत असे आहे कीं, विश्वाच्या ज्ञानापासून नीतिशास्त्र 
निष्पन्न होत नाहो. आणखी तो असेहि म्हणतो कीं, 
मनुष्यासंवंधींचें ज्ञान नीतिशास्त्राचा आधार आहे. 
परंतु विश्वाच्या नियमाशीं मनुष्यविषयक ज्ञान सुसंगत 
आहे , असे दाखवितां येणे अशक्य आहे. त्याच्या 
तत्त्वज्ञानाचा एक मूलभूत मुद्दा असा आहे कीं, फक्त 
विचार करणारी बुद्धि जीवनज्ञानाचें साधन आहे , असें 
म्हणतां येत नाहीं, जीवनज्ञान हे इच्छागक्तीचें कार्य 
आहे. पाश्चात्य आणि पोर्वाच्य दोन्हीं तत्त्वज्ञानाचा प्रश्न 
व उद्देश आध्यात्मिक अनुभव प्रास्त करून घेणे हा 
आहे. नीति आणि जीवनाचा महिमा यांची मिळणी 
त्यांत असते. 
वुद्धिवाद ही केवळ ऐतिहासिक चळवळ किंवा 
घटना नाहीं. सर्व आध्यात्मिक जीवनाचा तो 
आविष्कार आहे. असें श्वाइट्झर्चें मत आहे. परंतु 
पुढें जाऊन तो असेंहि म्हणतो कीं, आध्यामिक अनु- 
भववाद हाहि वैचारिकतेचा आवदयक भाग आहे. 
आतौंपर्यंत बुद्धिवाद ( 1१80110118) ) आणि 
आध्यात्मिक अनुभववाद ( 1951801 ) हे 
परस्परांचे प्रतिपक्षी म्हणून राहिळे आहेत; परंतु वस्तुतः 
तो प्रत्येक वाद स्वभावतःच अपुरा आहे, ते अन्योन्या- 
श्रित आहेत. तत्त्वज्ञानाने नवी सफर प्रारंभिळी पाहिजे, 
वाटेल ते झालें तरी ते सहन करण्यास तयार असलें पाहिजे, 
बुद्धिवाद व आध्यात्मिक अनुभववाद यांच्यांतील मौलिक 
सत्यांना धक्का बरसणार नाहीं अद्यी काळजी घेणारी 
विश्वदृष्टि निमाण करण्याकरितां प्रयत्न केला पाहिजे. 
मूळभूत अद्या तीन आवड्यकतांची परिपूर्ति करण्या- 
करितां विश्वदृष्टि घडाविली पाहिजे : जगत्‌ आणि जीवन 
यांच्या आस्तिक्‍्यबुद्धीवर ती आधारली पाहिजे; ती नैतिक 
असली पाहिजे; आणि आध्यात्मिक अनुभव व बुद्ध 
या दोहोंचेंहि रक्षण तिच्यांत व्हावयास पाहिजे, अगदीं 
सोप्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे अस्तित्व हं नास्ति- 
त्वापेक्षां अधिक चांगळें असा जग व जीवन या विपयीं- 
च्या आस्तिक्यबुद्धीचा अथ आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानात 
ही आस्तिक्‍्यबुद्धि कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपांत सतत 
विद्यमान आहे, पण ती कचितच प्रभावी असते. विश्व 
आणि जीवन यांचें नास्तित्व मांडणारा दृष्टिकोण अव्यव- 
हार्य असून अस्तित्वबुद्धीला यो सवलत देण्यास 
तो तयार असतो. भारतीय तत्त्वशानांतील या दोन्ही 


अनुक्रमणिका 


प्रवरत्ती आध्यात्मिक अनुभववादाला चिकटतात, असें 
शवाइट्झरनें मान्य केलें आहे. या दोन विरोधी प्रवरत्तीं- 
तील शाश्वत विग्रह हें भारतीय तत्त्व्ानाचें असामान्य 
वैशिष्ट्य असून त्यामुळें त्याची वाढ झाली आहे, असे 
श्वाइटूझर प्रदर्शित करतो. राधाकृष्णन्‌ यांनीं श्वाइट्झर- 
वर जी टीका केली आहे, त्यांतून हा मुद्दा सुटला 
आहे, असें वाटतें. 

थाइटूझरचें भारतीय तत्त्वज्ञानाचे समालोचन फार 
आकर्षक आहे. त्याचा परामर्श मी येथें घेऊ शकत 
नाहीं. या समालोचनांत आश्चर्य वाटावे इतका अद्य- 
यावत्‌ आढावा त्यानें घेतला आहे. त्यांत राजा राम- 
मोहन रायपासून गांधी व टागोर यांच्यापर्यंतचे 
आधुनिक भारतीय विचारवंत आले आहेत. तत्सत्नधीं 
त्याचे निर्णय अंतर्भेदी, विवेकयुक्त आणि नावीन्य- 
पूणे आहेत. इतर कोणत्याहि पाश्चाच्य तत्त्वेच्याने इतका 
अलिप्तपणे भारतीय विचारांचा परामर्द घेतला नसेल. 
तो ही गोष्ट स्वच्छपणे सांगती कां, ' माझी त्यांवरील 
टीका म्हणजे त्यांच्या माहात्म्याचा गौरव होय, नकार 
नव्हे. तुलनात्मक तत्त्वज्ञानाचा अंतिम उद्देश समन्वय 
हा असतो; एका परंपरेचे समर्थन करून दुसर्‍या 
परंपरेचे खंडन करणें, हा नव्हे, ? 
जीवनाचे पूजन 

ाइट्झरने आपल्या तत्त्वज्ञानास ' जीवनाचे पूजन ' 
असे अभिधान दिलें आहे. विश्व आणि जीवन यांच्या- 
विषयीं आपणांमध्ये नैसर्गिकपणे असलेली आस्तिक्य- 
बुद्धि हा त्याचा पाया आहे. कारण जगण्याच्या स्वामा- 
विक वासनेशीं ती सुसंगत आहे, असे तो म्हणतो. ती 
नीतीला जितका जितका अवसर देते, तितका तितका 
सून्यवादाचा ती पराभव करते. नीतिदास्त्राची अक्ली 
मागणी असते कीं, माणसाने या जगाची आस्था 
वाळगून तें सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. निवरत्तिवादी 
नीतिशास्त्राच्या विरोधी असलेली सक्रिय प्रेमरूपी 
नीति स्वानुभूतीनें जेव्हां भरलेली असते, तेव्हां प्रेमा- 
च्या कार्याची भरभराट आपोआप होऊं लागते, ती 
टाळतां येत नाहीं. 

सदरच्या कल्पनांचा कांटेकोर मोजतां येणारा 
आभप्राय जितका आहे, त्याच्यापेक्षा त्यांतील भावार्थ 
आधक व्यापक आहे. कारण प्रत्यक्ष कृतीचें पाठवळ त्या 
कल्पनांना मिळालें आहे, आपफ्रिकेंतल्या जंगलांत प्रगट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
“ ९ ) ते 
' शशि 
१२-८७ येक 
. ७ नवभारत च 
७ ७५ (8:३4 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी जु >२० 
र्श्ट 


>, 


00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्वाइट्झरचें संस्कृतिविषयक तत्त्वज्ञान 


झालेली ही मानवमूर्ति त्या कल्पनांशीं अविभाज्य- 
पणे संलय़ आहे. या मानवमूतांच्या भोवतीं कांहीं 
थोड्या गोऱ्या सेविका आणि डॉक्‍टर आणि स्वतः सेवेस 
वाहून घेतलेल्या काळ्या माणसांचा छोटासा गट आहे. 
हा माणूस रोज उपःकालीं संस्कृतिविषयक चिंतनाच्या 
वदैनीय तंज़ोबल्यांत स्थिरावलेला दिसतो; त्या उष्ण 
प्रदेशांतील त्याची रात्र बाखूच्या सुरेख संवादी स्वरांच्या 
सगीतलहरींनीं भरून राहिलेली असते. 
श्वाइ्झरच्या लिखाणावरून केवळ त्याच्या विचारां- 
चीच उच्चता ठसत नाहीं तर विचार ही वस्तूच किती 
थोर आहे, हें ठसते. यावदवळची त्याला खोल जाणीव 
आहे. विचार हा कठीण व माहात्म्यशाळी असतो, 
याची त्याला खोळ जाणीव आहे. वास्तविक ख्पाने 
विचार खराखुरा म्हणून जेव्हां अस्तित्वांत यतो तेव्हां 
त्याचा विषय काय आहे हा प्रश्न नसतो, तो स्वतःच 
महच्वाचा असतो, याची त्याला खोल जाणीव आहे. 
विचार माणसाला एक तर की बनवितो किंवा आनंद 
देतो, याची त्याला खोळ जाणीव आहे. एके ठिकाणीं 
तो अस विलक्षण वाक्‍य लिहितोः “ विचार हा विचार- 
शून्य असतो. ” विचारामुळे आत्म्यावर संकरें ओढव- 
तात, असा या विलक्षण वाक्याचा अथे आहे. 
ब्राढ्मतः परस्परविरोधी दिसणाऱ्या प्रत्रत्ती हें श्वाइटू- 
झरच्या विचाराचें एक अंग होय. उदाहरणार्थ, त्याचा 
असा दावा आहे कीं, ज्ञान हें स्वतः त्याला निराश करत; 
परंतु इच्छा आणि आशा उत्साहित करतात. त्याच्या 
विश्वविष्रयक ज्ञानाचा कठिण गाभा म्हणजे सावेत़्रिक 
संशयवाद होव. ज्यांचा आद्यामय कर्मयोग, 
विश्वाला व मानवी इतिहासाला उद्देदा आहे, प्रयोजन 
आहे, सार्थकता आहे, असे मानतो, त्यांच्यांत हा तत्त्वज् 
नास्तिक ठरतो. सैदायवाद्यांच्यामध्येंसुद्धां हा नीट वसत 
रण ज्ञान, विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान यांच्यांतून 


नाहीं. का नुक टे 
त्याच्या नेतिक व अत्यंत 


निघणारा त्याचा निराक्यावाद अ 
भावनाशील अद्या आध्यात्मिक अनुभववादा्शी मळ 
धरून राहतो. जीवनाचें पूजन हाच त्याचा आध्यात्मिक 
अनुभववाद्‌ होय. संशयवादी दृष्टिकोणापासून तो किती 
दूरवर भटकत जातो व फारकत करून घेतो, हे त्याच्या 
पुढील विधानांवरून निश्चित होते तो म्हणतो-“ जो 
सूर्यकिरणांत चमकणाऱ्या बर्फाच्या स्फटिकाला धक्का 
लागू नये म्हणून जपतो, झाडाचें एकहि पान हिसकीत 


अनुक्रमणिका 


नाहीं, किंबा एकहि फूल खुडत नाहीं, तोच मनुष्य 
खरोखर नीतिमान्‌ होय, ” 

जीवन-पूजन या दाब्दानें सूचित केलेलें सत्य इतक्या 
अतिरेकाला श्वाइट्झरनें नेळें आहे कीं, मनुष्याचें वैय- 
क्तिक आणि सामाजिक अस्तित्वच, तें सत्य उछंघिल्या- 
शिवाय, अराक्य ठरतें. यामुळें या ग्रहस्थाची कींव 
करावीशी वाटते, तो आत्मचरित्रांत म्हणतोः “ येथील 
रहिवाशांनी वाळवंटी किनाऱ्यावर पकडलेला छोटा 
पाणकोंबडा मी विकत घेतला; नाहींतर क्रूरपणानें तो 
कापला गेला असता. आतां असा प्रश्न पडला आहे कीं, 
त्याला जगवायचें तर मासे खाऊं घातले पाहिजेत; नाहीं- 
तर त्याला उपाद्यी राहूं द्यावा लागेल ! म्हणून मी त्याला 
मासे खावयास देऊं लागलों. माझ्या मनाला मात्र हे आव- 
डत नाहीं, एकाला जगविण्याकरितां रोज पुष्कळसे मासे 
मारावयाचें !  . हा नैतिक आध्यात्मिक अनुभव खरा; 
परंतु ही केवळ थट्टा होते. निसर्ग ओळखून जीवद्या 
जर चाळत नसेल तर तिची कींव केली पाहिजे. श्वाइटूझर 
सारख्या नैसार्गिकतेळा मान्यता देणाऱ्या तत्त्ववेच्याच्या 
बाबतींत यामुळें किंचित्‌ आश्चये वाटते. 

श्राइट्झर हा नैतिक बुद्धिवादाचा पुरस्कर्ता आहे; 

वरील नैतिक अनुभववाद त्यापेक्षां वेगळा केला पाहिजे. 
नैतिक वुद्धिवादाप्रमाणे वस्तुस्थितीपुढें वाकायचें नाहीं. 
वस्तुस्थितीला शरण जाण्याची कल्पना , माणसाने 
घ्येयाप्रमाणे वस्तुस्थिति बदलली पाहिजे , या विचारास 
तिलांजली देते. आज बहुतेक लोकांचा असा 
विश्वास आहे कीं माणसाच्या कहद्यांत नसलेल्या 
शाक्तीनेंच परिस्थिति बनत असते. म्हणून नैतिक ध्येय 
व कर्मयोगी वुद्धि इतिहासाचा प्रवाह बदलण्याच्या 
बघावतींत असमर्थ ठरते. या असामर्थ्याच्या विचाराने 
दुवळेपणा आणला आहे; जै घडते तै मान्य केलें जातें. 
परंतु श्राइट्झरचा असा पक्का दृष्टिकोण आहे कीं; 
ध्येयवाद परिस्थितीवर अमल गाजवू रकतो, श्राइट्झर 
आणखी असेंहि म्हणतो कीं, दारणागति निर्माण 
करणारा विचार हेगेलने प्रथम केला. इतिहासाची 
गति कसलाहि अडथळा न जुमानतां आगाऊच ठरलेल्या 
उद्ेक्षाकडे वळलेली असते, सर्व कांहीं तदर्थ असते हा 
तो विचार होय. या विचाराने आधुनिक जगांत बिघाड 
झाला आहे. त्यानंच आधुनिक जगाचा नादा होणे 
संभवनीय आहे. श्वाइट्झर पुढें असे म्हणतो कीं, नीतीचे 


६३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
च ९ ) त्रै 
५२७ 
व -, नवभारत जर 
हसचचि ७५ चि** 
& अमृतमहोत्सवी, हज 
“द कव वर्ष 5 / र 
त्ता जे. क टि ० आ > 
श् की रज 


84. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्राथम्य मान्य करणारी धार्मेक विचारसरणी आज 
कोठेंच आढळत नाहीं. नव्या प्रकारच्या विचाराची आज 
गरज आहे. ज्याच्यानें नैतिक ध्येये सिद्ध होतात तोच 
खराखुरा विचार, त्याची अक्षी श्रद्धा आहे कीं, नीति- 
शास्त्र हे अखेरीस येशूच्या 'धर्माकडेच जाऊन पोहोचते. 
त्याच्या विचारांचा मध्यबिंदु 
त्याच्या विचारांचा मध्यबिंदु अद्या रीतीनें सहज 
सांपडतो. येश्टू खिस्ताच्या द्वारे इश्वरमय होणें हीच 
गोष्ट शेवटीं विचाराने साधावयाची असते, अशी 
त्याची श्रद्धा आहे. रविवारच्या त्रिमूति-पूजपेक्षां 
निराळा असा दुसरा जीवनमार्गच तो कल्पू शकत 
नाहीं. तत्त्वज्ञानाचे प्रश्न सोडविण्याकरितां नव्या मार्गानें 
जाऊन नवी विश्वदृष्टि निर्मिली पाहिजे, असें जरी तो 
म्हणत असला तरी खिस्ताच्या बायवलमध्येंच सर्वे 
उत्तरांतील श्रेष्ठ उत्तर आहे , असें तो समजतो. हें बंधन 
स्वीकारावे कीं नाहीं, हें आपळें आपणच ठरविलें पाहिजे. 
श्वाइट्झरने जे अंतिम ध्येय विचारार्थ मांडले 
आहे तें आपणांस कोणत्याही स्थितींत स्वीकारळें 
पाहिजेच. परंतु. इंश्वरा्ीं एकरूप होणें हें अंतिम ध्येय 
अमान्य केल्यास खिस्ताच्या बायवळ्चा आश्रय कर- 
ण्याची जरूरीच राहात नाहीं, मग विचारमागच बदलतो. 
श्वाइटूझरच्या तत्त्वज्ञानामध्ये अमान्य करण्यासारखे 
फार थोडें आहे. आध्यात्मिक अनुभववाद्यांमध्ये त्याच 
वेगळेपण असामान्य आहे. वुद्धिवादाची त्यानें सांगित- 
लेली महती त्याचा वेगळेपणा दाखविते. पौर्वात्य 
परंपरेकडे आकार्षिलेल्या पाश्चाच्य बुद्धिवंतांमध्ये तो 
एकटाच असा आहे कीं, जो आध्यात्मिक अनुभवावर 
विशिष्ट प्रकारची टीका करून त्याची समीक्षा करतो. 
आधुनिक मनुष्य म्हणून मिखणारे जे शून्यवादी आणि 
यंत्रवादी आहेत, त्यांना संस्कृतीचा नेतिक पाया 
दाखवून उत्कृष्ट उत्तर देण्याचें कार्य, त्यानें केळें आहे. 
आइट्झर मनुष्यजातीची प्रत्यक्ष सेवा करून नेतिक 
ध्येये अमलांत आणतो, म्हणून त्याचें आकर्षण विद्ोष 
वाटतें. त्यानें सेवेमध्ये चैतन्य आणि स्थैर्य आणले आहे. 
सहज थकणारा, दररोजच्या कचेरींतल्या कामांत ठराविक 
चक्रांत फिरणारा, यंत्राने दाखाविळेठे करमणुकीचे खेळ 
दोळपटपणें पाहात बरसणारा शहरी मनुष्य या गोष्टीकडे 
लक्ष देईल तर चांगलें. सीव्हर या लेखकाने त्याच्या जीव- 
नाचें सार असें सांगितलें आहे : “जीवनाच्या चमत्कारा- 


3.) 


अनुक्रमणिका 


चें रह॒स्थ बोड्धेक जाणिवेंत नव्हे, तर गूढ अनुभूतींत, 
स्वाथत्यागानें केळेल्या सेवेतच प्रकट झाळें आहे! ” 

वयाच्या ७७ व्या वर्षांत श्वाइट्झर आहे. परंतु 
आधुनिक विचाराच्या क्षेत्रांत त्याला मिळावयास पाहिजे 
तेवढें मोठें स्थान मिळालें नाही. अलीकडे दखपी 
त्याच्या जीवनावर व कार्यावर मासिकांमध्यें पुष्कळ 
लेख येत आहेत व बहुत पुस्तकेंहि लिहिलीं जात आहेत. 
परंतु त्याचा आवदयक तेवढा प्रभाव पडळेला दिसत 
नाहीं. तो अगदीं दूर एकांतवासांत राहिला आहे, हें 
त्याचें एक कारण असावें. परंतु अधिक महत्त्वाचें कारण 
असें दिसतें कीं, आज माणसांना जै प्रशंसनीय वाटते , 
तें अमलांत आणण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यांत राहिलेलें नाहीं. 
श्वाइट्झर म्हणतो, ““ या युगाचा महिमाच असा आहे 
कीं, उच्चार, आचार आणि विचार यांतील विसंगतीची 
आवड असावी. योग्य विचारापासून दूरावल्याचे हें 
लक्षण आहे. सुसंगति हें योग्य विचाराचे स्वरूप होय, ” 

अंदाधुंदी व गोंधळ एका मर्यादेबाहेर गेला म्हणजे 
पुरी अव्यवस्था माजून अखेरचा स्फोट होतो. आधु 
निक जगास हें लागूं पडत आहे. आलवर्ट श्वाइट्झर- 
च्या कृतीपासून आणि उतक्तीपासून मार्गदद्न मिळून 
तरणोपाय सांपडूं दाकेल. 


चपला 


भाषाढांतिळ थबथबणाऱ्या 
जलाबेंदूनीं चिंब भिजोनी 
नाजुक चंचल पोर कुणी ही 
ळपतछपत ये ढगांआडुनी 
तजनुवर ओले वस्त्र जरीचे 
उफाळतें नव यौवन त्यांतुन 
दृष्टि फिरवुनी, अवतींभवतीं 
कुणि नाहीं हे घई पटवुन 
हास्याची पण तोंच कुणाच्या 
लकेर उठली घुमवित अंबर 
लाजेने अनू चूर होउनी 
ढगांत लपली चंचल पोर | 


-- वि. ज. बोरकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बि य 
र * त्र 
१२% येळ 
ही » नवभारत र 
७ ७५ (8:३4 


/ कळ “५ 
00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्श्ट् । 


अमेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओ'नील 


अमेरिकेचे श्रेष्ठ नाटककार यूजीन भ्षो'नीळ हे 
आपल्या वयाच्या ६'५ व्या वर्षी नुकतेच डिसेंबरमध्ये 
बोस्टन येथें निधन पावले. त्यांनीं ४७ नाटकें लिहिलीं. 
असें म्हणतात कीं त्यांचीं नाटकें रंगभूमीवर येण्यापूर्वी, 
अमेरिकेंत नुसतीं * नाटकगृहें * होतीं पण त्यांत "नाटके 
नव्हतीं ! ओर्नीलनींच अमेरिकन “ नाटकगृहां ना खरीं 
“ नाटकें ' दिलीं. १९३६ साठीं त्यांना साहित्याचें नोवेळ 
पारितोषिक मिळालें. सिंक्वेअर लेविसनेतर नोवेळ पारि- 
तोपरिक मिळविणारे हे दुसरे अमेरिकन. 
त्यांचीं बहुतेक सर्व नाटकें शोकान्तिका ( 1'78४९- 
तां&8 ) असून, आधुनिक जीवनांतील निराशेचे, 
वेफल्याचें, अश्रद्धेचें ' शोकान्त ! चित्रण हाच त्यांच्या 
प्रतिभेचा प्रमुख विशेष होय. स्वतः त्यांचें जीवनहि 
असेच हताश व उद्‌ध्वस्त झालेलें होतें. त्यांच्या मोठ्या 
मुलाने प्रेमभंगामुळें आत्महत्या केली. दुसरा एक 
मुलगा अफूवाज निघाला. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांची 
मुलगी चार्ली चॅप्रिनशीं लयन करून चेंप्रिनची चौथी 
बायको झाली. स्वतःची त्यांची तिसरी बायको, तिच्याशी 
त्यांचे इवके पटेनारें झाळें कीं तिळा दोन बप्ीपूर्वी ते 
घेड्याच्या इस्पितळांतच लोटणार होते ! त्यांच्या 
निःस्नेह, एकाकी, रुग्णाईत जीवनाचा अंतहि शेवटी 
' एका हॅटिलांत त्यांच्या नाटकांतील दुःखदायक प्रवेशा- 
प्रमाणेच दुःखकारक वातावरणांत घडून आला ! 
ओ'नीळ यांचा दुसरा विवाह १९१८ सालीं झाला. 
विवाहविधीच्या वेळीं घेतल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञेंत नेहमीं 
२ [1101111 १९७01 १0 ए5 ७६? ( मृत्यूने 
आमची ताटातूट होईपर्यंत ? ) असे शब्द असतात. 
ओ'नील यांनीं त्यांतीळ एक शाब्द वदुढून । [गट] 
107९ 6० ए8 ७४  ( “प्रेमामुळे आमची ताटा- 
तूट होईपर्यंत )) अशी प्रतिज्ञा घेतली. - आणि 
त्यानंतर ११ वर्षीनीं त्यांनीं दुसर्‍या पत्नीशी घटस्फोट 
घेऊन एका नटीशीं तिसरा विवाह केला प 
:: माझा अंतरात्मा सवमरिनसारखा आहे त्ज् 
ओभ्नीळ यांनीं म्हटळें आहे. या ' सबमरिन'च्या खोल 


* ५1॥]९ या साप्ताहिकांतील लेख 


चिंताव्याकुळ गाभ्यांतून त्यांनीं आपल्या नाटकांचे 

टॉर्पेडो फेकले, त्यांपेकी अधे टेपॅंडो फुसके निघाले. 

परंतु बाकीच्या ' टॅपॅडो"मुळें मात्र टोकियो ते कोपन- 

हेगनपर्यंत पसरठेला नाटकप्रेमी रसिकवर्ग खडबडून 
जागा झाला ! 

आपल्या नाट्यवाड्मयांतून ओ"नील यांनीं निर्माण 

केलेलें 'ब्राऊन' हें पात्र आधुनिक मनुष्याच्या मनोव्यथे- 

सै प्रतीक आहे असें म्हणतात. आधुनिक मनुष्याच्या 

मनोव्यथेची, त्याच्या मानसिक रोगाचीं लक्षणे कोणतीं २ 

स्नेहभावनेच्या ऐवजीं स्वामित्वभावनेनें पछाडलेले; 

आधुनिक यांत्रिक युगाने व्यक्तित्व चिरडून टाकलेले; 
श्रद्धा बघिर होऊन गेलेली; (परंपरागत इश्वर मेलेला?! - 
हींच लक्षणें ओ'नील यांना अमेरिकन जीवनांत दिसली. 
त्यामुळें साहाजिकच त्यांच्या प्रतिभेने शोकान्तिकांना 
जन्म दिला, त्यांच्या एका ( “॥॥60? ) नाटकांत तीन 
मुख्य पात्रें म्हणजे एक वेश्या, एक कुंटणखान्यांतळा 
मनुष्य, आणि एक खुनी - अक्षी असून त्या नाटकाचा 
आरंभच ' खत |! एणोछ 8 गांट्रो!!"्या 
ओढीनं होतो. ढक्षाने म्हणायचे झाडें तर त्यांच्या 
नाटकांतून याच ओळीचा निश्याचरी सूर वाहत आहे. असें 
म्हणतात कीं ओ"नीलच्या नाटकांत, ज्यांना वेड लागलें 
अद्षीं सात, ज्यांनीं आत्महत्या केली अशीं आठ, ज्यांचे 
खून झाळे अशीं वारा आणि इतर मेलेलीं २३- पात्र 
आहेत. चुरडटेळीं सुखस्वप्ने, पिरगळून टाकलेल्या 
प्रेमभावना, मरगळून गेलेल्या आद्या- या सर्वांचे चित्रण 
त्यांच्या नाटकांतून होतें. त्यांचीं नाटकें म्हणजे भम़्न 

हृदयाचे एक्स-रेनें काढलेळे फोटोच होत ! बर्नाड शॉनें 

ओ'नीळ यांना ' 3811891126 808]76251881'€ ? 

(“अशुभ ऐकविणारा देक्स्पिअर' ) असें संत्रोधिले होतें 

अँरिस्टोटलच्या . मताप्रमाणे शोकान्त नाटकांतील 

नायक हा श्रेष्ठ वर्गातला आणि धीरोदात्त पाहजे. या 

उलट ओ'नीलच्या शोकांतिकेंतील नायक व पात्रें समाजां- 

तीळ अगदीं कनिष्ठ थरांतळी असून, एका टीकाकाराने 

म्हटल्याप्रमाणे तीं आरंभीं दारूबाज म्हणून येतात त्याणि 


च्या आधारें प्रस्तुत संकळन केळे आहे. 


६५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५. ४.७ 

च ९ ) ते 

“र 7 ण्य कॅ 
-) नवभारत जर 

हीं ७५ (8:३4 
&अमृतमहोत्सवी, जी 

०९५7 तमहात्सवा 4७ 


र्श्ट् । 


ब्र 


00) 02. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


दारूबाज म्हणूनच अंत पावतात ! प्राचीन ग्रीक नाटक- 
कारांची शोकांतिका म्हणजे नियतीची शोकान्तिका होय; 
माणूस म्हणजे त्याच्या ग्रहदरेचें खेळणे होय, या उळट 
शेक्स्पिअस्ची शोकान्तिका म्हणजे मनुष्याच्या विशिष्ट 
स्वभावामुळे ओढवलेली शोकान्तिका होय; मनुष्य म्हणजे 
त्याच्या इच्छाशक्ती-( छ]] )च्या हातांतळें बाहुले 
होय, ग्रीक नाटककार आणि शेक्स्पिअर यांच्या शोकान्त 
नाटकांतील नायक हे शेवटीं यातना अनुभवून आपल्या 
मरणाने देवांना शांत करतात व मुक्त होतात. याउलट 
ज्या समाजाकरितां ओ'नील यांनीं नाटकें लिहिलीं, 
त्या समाजाच्या ईश्वर, इच्छाशक्ति ( ७/1]1 ), नियति 
(1286811119 ) यांविषयींच्या परंपरागत श्रद्धाच 
पथ्वी सपाट म्हणण्याइतक्या कोसळलेल्या ! त्यामुळें 
साहजिकच आधुनिक कालमहिम्याला मान तुकवून 


ओ'नील यांनीं आधुनिक मानवी व्यक्तीच्या मनांतील ' 


व्यथा व शोक चित्रित केला, * माणूस म्हणजे शेवटीं 
आनुवारीक बीजे ( 86185 ) आणि डारीरांतर्गत प्रेरणा 
देणारे अंतःखाव (1101110116 ) यांच्या हातांतील 


वाहुलें होय, ते जसा त्याला आकार देतील तसा तो होईल', 
असें विशेषतः आधुनिक बुद्धिवादी लोकांना मानवणारे 
मत ओ'नील यांनीं ग्राह्य धरून तदनुसार आपल्या 
नाटकांतील नायक ' परिस्थितीला वळी ' ( 7101118 
० ठ7617118181068 ) गेलेले दाखविळे आहेत. 

अमेरिका आपला “ आत्मा ? गमावीत आहे; अक्ी 
कांहीं वर्षांपूर्वी ओ'नील यांनीं तक्रार केली होती. खरें 
म्हणजे ओ'नील यांनाच आपला स्वतःचाच ' आत्मा ! 
गवसलेला नव्हता. तथापि त्यांच्यांत व त्यांच्या नाऱ्य- 
कृतींत प्रामाणिकपणा ओतप्रोत भरलेला आहे. त्यांना जें 
प्रतीत झालें ते डोळ्याआड करून त्यांनीं स्वतःची 
वंचना कधींहि करून घेतली नाहीं. विसाव्या शतकांतील 
अग्रगण्य नाटककार म्हणून शे आणि सीन ओकॅसी 
नंतर त्यांचाच नेवर लागतो. शोकान्तिकेच्या वुक्षराजी- 
पलीकडे झेंप घेऊन त्यांपेक्षांहि उन्नत आणि उदात्त 
मानवी चारित्याचीं शिखरे सर करण्याचे त्यांना साधले 
नाहीं. असें जरी असलें तरी त्यांच्याइतकीहि उंची 
हून जाण्याचे इतरांना कचितच साधले ! 


*२>>>>--- --.<“-- 


रहस्य 


दिद्यांदिशांस फाकले ञनंत जीवनांतळे 
रहस्य, -- त्यांत मीहि सवे व्यक्तिमत्व ओतले 
व्यक्ति लोप पावली -दिश्शांदिद्यांत फांकली 
रहस्यजीवनांत आंत आंत भांत रंगली ! 
काळकामचेग हें गणित सव संपले 
मध्यबिंदुमाजि वतुळ क्षणांत लोपले | 
"विकास 'शब्द शब्दकोर्षि लीन पूर्ण जाहला, 
अधोगतीस सद्वति, तिला न जन्म राहिला ! 
काय जाहलें म्हणूनि ह्या जगांत सांगणें ? 
काय पाहिलें म्हणूनि ह्या जगांत सांगणे ? 
काय जाणले म्हणूनि ह्या जगांत सांगणे ? 
"कां उगा करूनि घेडं आपुळेंचि हांसणे ! 
आपुल्य़ाचि जाणिवेचि राख आंगि फांसुनी 
आपुल्या रहदस्यचिधिनांचे लाज राखुनी 
आापुळलेचि मूक वेड पांघरूनि, चेहरा --- 
लोपवूनि चालणे ! -असाचि मार्ग हा बरा! 


--- जनादन देशपांडे 


ण ऱ्न्टशाकय्----- 


अनुक्रमणिका 


६६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च ९ र व्र 


१२” वेळ 
(: नौ 
रै 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


